RNI No. MAHBIL / 2012/ 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
भाग एक -पु 
एक -पुणे 

विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - २७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९ , 


शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे १५ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


सहसंचालक , नगर रचना , पुणे विभाग , पुणे यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ 


सूचना 


क्रमांक प्रा . यो . पुणे/मौजे शिंदवणे/तालुका हवेली/ ग . नं. ७८६/ कलम २० (३)/ सहसंपुवि /९ ८७.--ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक 
योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने 
करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/प्र. क्र . ४९/ १५/ नवि -१३, दिनांक ६ मे २०१५ 
अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, मंजूर पुणे प्रादेशिक योजनेत मौजे शिंदवणे, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ७८६ चे एकूण क्षेत्र १०.३६ हेक्टर 
( यापुढे ज्यास " उक्त क्षेत्र " असे संबोधले आहे) " शेती तथा ना -विकास " विभागात समाविष्ट आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० पोट -कलम (२) मधील तरतुदीनुसार " उक्त क्षेत्र" शेती व ना- विकास विभागातून वगळून, खालील 
अटींच्या अधीन राहून, रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित " प्रस्ताव छाननी समिती" चे मत झाले आहे; 


( १) शासनाने शासन निर्णय दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ तसेच वेळोवेळी निर्धारित केलेले अधिमूल्य, शुल्क व शासन 
निर्णयातील सर्व अटी जमीनधारक /विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील . 


( २) जिल्हाधिकारी, पुणे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग व सहायक संचालक , नगर रचना, पुणे 
शाखा, पुणे कार्यालयाचे अनुक्रमे दिनांक १४ एप्रिल २०१८, दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१८ , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१७, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ व 
दिनांक २० सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या पत्रातील अटी जमीनधारक /विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील . 


( ३) कलम २० ( ४) ची सूचना निर्गमित करणेस मान्यता मिळालेचे पत्र मिळालेपासून एक वर्षाचे आत अधिमूल्याची रक्कम न भरलेस सदर क्षेत्र 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करणेबाबतची कलम २० (४) ची कार्यवाही करणेत येईल . 


त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट - कलम ( ३) अन्वये प्रस्तावित फेरबदलाच्या 
अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना योग्य त्या कारणांसह , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे 
मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत 


३ 


हरकती/ सूचना सहायक संचालक , नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे, डी विंग, ३ रा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत , विधान भवनासमोर , पुणे 
४११ ००१ यांच्याकडे पाठविण्यात याव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन 

( १ ) 
एच-१४४ , भाग एक ( पु.वि.पु.) - २७ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ 


१ ९ , शके १ ९ ४१ 


वेळेत उपलब्ध आहे. विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक 
संचालक , नगर रचना, पुणे शाखा , पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


P969 1971website atwww.maharashtra.gov.in q www.dtp.maharashtra . gov.in a daxişcare 34616E| 


319. 


अविनाश पाटील, 
सहसंचालक , नगर रचना, 

yut fairt, gut . 


पुणे, २० जून २०१९ . 


BY JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING , PUNE DIVISION , PUNE 


1 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

Notification 
No. R. P. Pune /Mouje Shindavane / Tal . Haveli/G . No. 786./Section 20 ( 3)/JDTP-987/2019. 
Whereas , the Government vide Resolution No.TPS - 1815 /CR -49/ 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 has 
issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 
regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act for making changes in the 
use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans under the said Act ; 

and whereas, land admeasuring about 10.36 hectares bearing G. No. 786 of Mouje Shindavane, 
taluka Haveli , district Pune (hereinafter referred to as "the said area" ) is included in Agriculture and 
No Development Zone as per the Sanctioned Regional Plan of Pune; 

and whereas , the " Proposal Scrutiny Committee" established under the above mentioned 
Government Resolution , is of the opinion that the said area should be deleted from Agriculture and 

Jo Development Zone and included in Residential Zone in accordance with the provisions of sub 
section (2 ) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions. 

(i) Conditions laid down in the said Government Resolutions dated 6th May 2015 and 4th January 
2016 and payment of requisite premium and charges shall be binding on the land owner/developer. 

(ii) Conditions prescribed by the Collector Pune , Maharashtra Jeevan Pradhikaran , Public Works 
Department, Irrigation Departement and Assistant Director of Town Planning , Pune Branch , Pune 
respectively in the letters dated 14th April 2018 , 19th February 2018 , 9th November 2017 , 26th 
February 2018 and 20th September 2017 shall be binding on the land owner / developer. 

(iii) If the amount of premium is not paid within a period of one year from the date of the letter 
communicating that permission is granted for issuing notification under Section 20 (4 ) of the said 
Act the modification will be refused to accord sanction under Section 20 (4 ) of the said Act. 

Now , therefore , under the power delegated by the Government in this regard , suggestions / 
objections with reasons are invited from public in accordance with Section 20 ( 3) of the said Act 
in respect of proposed modification within 30 days from the date of publication of this notice in the 
Maharashtra Government Gazette . 

The suggestions and/or objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , 
Pune Branch , Pune, " D " Wing, 3rd Floor, New Administrative Building , Opposite Council Hall, 
Pune - 411 001. The plan showing the proposed modification is kept open for inspection to the 
public during office hours in the said office . Assistant Director of Town Planning, Pune Branch , Pune 
is duly authorized to hear the suggestions and/or objections received within the stipulated period and 
to submit the report thereon . 
This Notice is also available on website at www.maharashtra.gov.in and www.dtp.maharashtra.gov.in 

AVINASH PATIL , 
Joint Director of Town Planning, 

Pune Division , Pune. 
Pune, 20th June 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१ ९ / आषाढ १३ - १९ , 


शके १ ९ ४१ 


سه 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अधिसूचना कलम ११ 
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक भूसंपादन / एसआर-२/ २०००/१८२/ २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ /२०१४ / प्र.क्र . ७७/ अ/ २, दिनांक 
१९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या ( झेड ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमी संपादन 
करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश , " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते ज्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतुदीन्वये 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ४ खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) नुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या 
उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट - खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, करवीर विभाग , कोल्हापूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा कोल्हापूर , तालुका करवीर , गाव मुडशिंगी 
अंदाजित क्षेत्र 


अ . 


चतु : सीमा 


भूमापन किंवा 
गट नंबर 


क्र . 


पूर्व 


पश्चिम 


दक्षिण 


उत्तर 


१ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


हेक्टर 


१ 


०.६४.० 


२६७ 


२७१ 


२ ९ १ 


२७० 


२ 


०.०७.२५ 


२६७ / ४ - ब 


२६७/३ 


२६७/७ 


२६७ / ४ - अ 


२६७/३ पै . 
२६७/ ४ - ब पै . 
२६७ /९ पै . 
२६७/ ४ - अ पै. 


३ 


०.०१.०० 


२६७ 


२७१ 


२ ९ १ 


२७० 


४ 


०.०४.२० 


२६७/ ४ - अ 


२६७/३ 


२६७ / ४ - ब 


२७० / ब 


एकूण 


०.७६.४५ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ 


१९ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


- 


जिल्हा कोल्हापूर , तालुका करवीर , गाव मुडशिंगी 
प्रकल्पाचे नाव : दूधगंगा मोठा पाटबंधारे प्रकल्प , तालुका राधानगरी , जिल्हा कोल्हापूर . 
प्रकल्पाचे कामाचे वर्णन : दूधगंगा मोठा पाटबंधारे प्रकल्प, तालुका राधानगरी, जिल्हा कोल्हापूर हा महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यातील 
आंतरराज्यीय प्रकल्प आहे. या प्रकल्पांतर्गत दूधगंगा नदीवर आसनगाव , तालुका राधानगरी येथील १२८० मीटर लांबीची (मध्यभागी नदीपात्रात 
दगडी व दोन्ही तिरावर मातीचे असे संयुक्त) धरण आहे. दूधगंगा धरणाखालील दोन्ही तिरावर कालवे असून सदर कालव्याची लांबी उजवा 
तीर कालवा २४ कि.मी. व उजवा तीर कालव्याखालील बिद्री शाखा कालवा ४१ कि.मी. , निढोरी शाखा कालवा २५ कि . मी ., कूर शाखा 
कालवा १७ कि . मी ., डावा तीर कालवा ७६ कि . मी . डाव्या तीर कालव्याखालील कोल्हापूर शाखा कालवा ३८ कि.मी. व कुरुंदवाड शाखा 
कालवा ४० कि . मी . इतकी आहे. 

सदर धरणामध्ये ७१९.९ २ द.ल.घ.मी. इतका पाणीसाठा होत असून त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील ६१०३२ हे. (पीकक्षेत्र) व कर्नाटक 
राज्यातील १२,९ ८५ हेक्टर ( पीकक्षेत्र) क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे . सदर प्रकल्पास तृतीय प्रशासकीय मान्यता रुपये १७१२७९.९० 
लक्ष दिनांक १५ जुलै २०११ अन्वये मंजुरी प्राप्त झालेली आहे. आतापर्यंत सदर प्रकल्पास रुपये ९९ ६६३.०० लक्ष इतका खर्च झालेला आहे . 
सदर प्रकल्पाची उर्वरित किंमत रुपये ७१६१६.९ ० लक्ष इतकी आहे . त्यामुळे सद्य:स्थितीत सदर प्रकल्पास अनुदान उपलब्ध आहे. 
समाजाला होणारे लाभ 

( अ) या प्रकल्पामुळे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये बारमाही पाण्याची सोय झाल्यामुळे नगदी पिके घेणे शक्य होऊन लोकांचा आर्थिक व 
सामाजिक स्तर विकसित झाला असून, दिवसेंदिवस सदर विकास वाढतच आहे . तसेच या प्रकल्पामुळे लाभक्षेत्रातील गावांमध्ये पाणीटंचाई 
दूर झालेली आहे. 

( ब) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील पीक क्षेत्रामध्ये वाढ झालेली असून , त्यामुळे स्थानिक लोकांना रोजगार मिळालेला आहे. 

( क) पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे विविध प्रकारची नगदी पिके घेणे शक्य होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक राहणीमान 
सुधारल्यामुळे ते लोक सर्व नागरी सुविधा मिळविण्याबाबत सक्षम झालेले आहेत . 

( ड) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये ऊसासारखी नगदी पिके घेतल्यामुळे साखर कारखान्यासारखा औद्योगिक क्षेत्रामध्ये वाढ होऊन विकास 
झालेला आहे. 

अनुसूची- तीन 


बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


मौजे मुडशिंगी, तालुका करवीर , जिल्हा कोल्हापूर येथील जमीन दूधगंगा डावा कालवा अंतर्गत कोल्हापूर शाखा कालवा कि . मी . १९ ते २२ 
च्या बांधकामासाठी संपादित करावयाच्या सदर क्षेत्रामध्ये फक्त शेत जमीन येत असून, गावठाणे विस्थापित होत नाही . सबब विस्थापितांचे पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची- चार 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणांचा सारांश 


दूधगंगा हा महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यातील आंतरराज्यीय प्रकल्प आहे. या सदर प्रकल्पाचा नियत दिनांक २ नोव्हेंबर १ ९ ७८ 
हा आहे. दूधगंगा आंतरराज्य प्रकल्पास मा . भारत सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालय यांचे पत्र क्रमांक G- 221/92 FC , दिनांक १६ नोव्हेंबर 
१ ९९ ४ अन्वये तसेच मा . भारत सरकारच्या पर्यावरण व वन खात्याची त्यांचे पत्र क्रमांक Bo/ Bo/ Env -5 , दिनांक २ जानेवारी १ ९ ८४ अन्वये 
पर्यावरण व वन खात्याची मान्यता प्राप्त झालेली आहे. तसेच, सदर दोन्ही आदेशान्वये अतिरिक्त संचालक मा . भारत सरकारच्या पर्यावरण 
व वन मंत्रालय यांचेत्यांचे पत्र क्रमांक १२००११/ संकीर्ण/ A-१, दिनांक ७ फेब्रुवारी २००८ अन्वये मा . भारत सरकारच्या दिनांक २ जानेवारी 
१९ ८४ व १६ नोव्हेंबर १९९ ४ च्या आदेशान्वये पर्यावरण व वनजमिनीस दिलेल्या मान्यतांचे विषद करून संदर्भीय पत्रान्वये कळविले आहे. 
सदर प्रकल्पांस मा . भारत सरकारच्या पर्यावरण व वन विभागाची मान्यता प्राप्त आहे. तसेच , सदर दूधगंगा प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्तांना देय 
असलेल्या पर्यायी जमीन वाटपाची कार्यवाहीही पूर्ण झालेली आहे. सदर प्रकल्प ग्रामीण पायाभूत सुविधा अंतर्गत आहे. नवीन भूसंपादन अधिनियम , 
२०१३ नुसार सदर प्रकल्पास सुधारित S.I.A. करण्याची आवश्यकता नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१ ९ / आषाढ १३ - १९ , 


शके १ ९ ४१ 


५ 


अनुसूची- पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचेपदनाम : लागू नाही. 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : प्रश्न उद्भवत नाही. 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशील : प्रश्न उद्भवत नाही. 


• 
- 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याची उपविभागीय अधिकारी, करवीर विभाग , कोल्हापूर या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दौलत देसाई , 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , २० जून २०१९. 


अधिसूचना कलम १ ९ 


ते 


क्रमांक भूसंपादन/ एसआर-२२८ /२०१८ / कावि १० ९ /२०१९ .-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, भूमिसंपादन, 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
" उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना , क्रमांक 
११, राजपत्र सप्टेंबर २० ते २६, २०१८ रोजी पृष्ठ १३ १५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्यामध्ये दुरुस्ती अधिसूचना मे १६ ते 
२२ , २०१९ रोजी पृष्ठ ४ अन्वये काढणेत आली आहे. त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे, तसेच ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांनी दिनांक ३ सप्टेंबर २०१८ रोजी कलम ११ च्या अधिसूचनेस मान्यता प्रदान 
केलेली आहे व कलम ११ च्या दुरुस्ती अधिसूचनेस दिनांक ६ मे २०१९ रोजी जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांनी मान्यता प्रदान केलेली आहे ; 


६ 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, राधानगरी- कागल उपविभाग, कोल्हापूर यांचेकडे कलम १५ च्या पोट - कलम (२) अन्वये कोणत्याही 
खातेदारांनी आक्षेप नोंदविलेला नाही . उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली 
आहे आणि म्हणून उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 


-- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, राधानगरी- कागल उपविभाग , जिल्हा कोल्हापूर यास ( अधिसूचना काढण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांचे नाव व पत्ता 
नमूद करावा) पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 
संपादित करावयाचे जमिनीचे वर्णन 

जिल्हा कोल्हापूर , तालुका कागल , गाव व्हन्नूर 
भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर अंदाजित क्षेत्र 


अनुक्रमांक 


दिशा 


१ 


२ 


३ 


४ 


( हेक्टर आर ) 


१ 


५२८ 


४.०६ 


-- 


पो . ख . 


०.३१ 


२ 


९ ०१ 


२.४४ 


पो . ख . 


०.० ९ 


३ 


९ ८३ 


०.१८ 


-- 


पो . ख . 


०.०१ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ 


१९ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची- एक -- चालू 
भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर अंदाजित क्षेत्र 


अनुक्रमांक 


दिशा 


१ 


२ 


३ 


30 


( हेक्टर आर) 


४ 


१११३ 


०.२१ 


५ 


९ ७७ पै. 


०.४१ 


पूर्वेकडून पश्चिमेकडे 


एकूण 


७.३० 


पो . ख . 


०.४१ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : दूधगंगा मोठा पाटबंधारे प्रकल्प , जिल्हा कोल्हापूर . 
प्रकल्पाचे कामाचेवर्णन : दूधगंगा प्रकल्प हा महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यातील आंतरराज्यीय प्रकल्प आहे. या प्रकल्पांतर्गत दूधगंगा 
नदीवर आसनगाव, तालुका राधानगरी, जिल्हा कोल्हापूर येथील १२८० मीटर लांबीची (मध्यभागी नदीपात्रात दगडी व दोन्ही तिरावर मातीचे 
असे संयुक्त) धरण आहे . दूधगंगा धरणाखालील दोन्ही तिरावर कालवे असून सदर कालव्याची लांबी उजवा तीर कालवा २४ कि.मी. व 
उजवा तीर कालव्याखालील बिद्री शाखा कालवा ४१ कि.मी. , निढोरी शाखा कालवा २५ कि . मी ., कूर शाखा कालवा १७ कि . मी . , डावा 
तीर कालवा ७६ कि . मी. डाव्या तीर कालव्याखालील कोल्हापूर शाखा कालवा ३८ कि.मी. व कुरुंदवाड शाखा कालवा ४० कि . मी . इतकी 
आहे. 

सदर धरणामध्ये ७१९.१२ द.ल.घ.मी. इतका पाणीसाठा होत असून त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील ६१०३२ हे. (पीकक्षेत्र) व कर्नाटक 
राज्यातील १२, ९ ८५ हेक्टर ( पीकक्षेत्र) क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. सदर प्रकल्पास तृतीय प्रशासकीय मान्यता रुपये १७१२७९.९ ० 
लक्ष दिनांक १५ जुलै २०११ अन्वये मंजुरी प्राप्त झालेली आहे . आतापर्यंत सदर प्रकल्पावर रुपये ९९ ६६३.०० लक्ष इतका खर्च झालेला आहे. 
सदर प्रकल्पाची उर्वरित किंमत रुपये ७१६१६.९ ० लक्ष इतकी आहे. त्यामुळे सद्य:स्थितीत सदर प्रकल्पास अनुदान उपलब्ध आहे . 
समाजाला होणारे लाभ 

( अ) या प्रकल्पामुळे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये बारमाही पाण्याची सोय झाल्यामुळे नगदी पिके घेणे शक्य होऊन लोकांचा आर्थिक व 
सामाजिक स्तर विकसित झाला असून, लाभक्षेत्रातील गावांमध्ये पाणीटंचाई दूर झालेली आहे. 

(ब) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील पीक क्षेत्रामध्ये वाढ झालेली असून, त्यामुळे स्थानिक लोकांना रोजगार मिळालेला आहे . 

( क ) पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे विविध प्रकारची नगदी पिके घेणे शक्य होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक राहणीमान 
सुधारल्यामुळे ते लोक सर्व नागरी सुविधा मिळविण्याबाबत सक्षम झालेले आहेत. 

( ड ) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये ऊसासारखी नगदी पिके घेतल्यामुळे साखर कारखान्यासारखा औद्योगिक क्षेत्रामध्ये वाढ होऊन विकास 
झालेला आहे. 

अनुसूची-तीन 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
मौजे व्हन्नूर , तालुका कागल येथील जमीन दूधगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादन करावयाच्या सदर क्षेत्रामध्ये फक्त शेत जमीन 
येत असून , गावठाणे विस्थापित होत नाही. सबब विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 

अनुसूची 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश) 
दूधगंगा हा महाराष्ट्र व कर्नाटक आंतरराज्य प्रकल्प आहे. सदर प्रकल्पाचा नियत दिनांक २ नोव्हेंबर १९ ७८ हा आहे. दूधगंगा आंतरराज्य 
प्रकल्पास मा . भारत सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालय यांचे पत्र क्रमांक G -221/92 FC, दिनांक १६ नोव्हेंबर १ ९९ ४ अन्वये तसेच मा . 
भारत सरकारच्या पर्यावरण व वन खात्याची त्यांचे पत्र क्रमांक Bo/ Bo/ Env -5 , दिनांक २ जानेवारी १९ ८४ अन्वये पर्यावरण व वन खात्याची 
मान्यता प्राप्त झालेली आहे. तसेच, सदर दोन्ही आदेशान्वये अतिरिक्त संचालक मा . भारत सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालय यांनी त्यांचे 
पत्र क्रमांक १२००११/ संकीर्ण/ A - १, दिनांक ७ फेब्रुवारी २००८ अन्वये मा . भारत सरकारच्या दिनांक २ जानेवारी १९ ८४ व १६ नोव्हेंबर 
१९९ ४ च्या आदेशान्वये पर्यावरण व वनजमिनीस दिलेल्या मान्यतांचे विषद करून संदर्भीय पत्रान्वये कळविले आहे. सदर प्रकल्पांस मा . भारत 


चार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १९ , शके 


१ ९ ४१ 


७ 


- 


सरकारच्या पर्यावरण व वन विभागाची मान्यता प्राप्त आहे. तसेच, सदर दूधगंगा प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना देय असलेल्या पर्यायी जमीन 
वाटपाची कार्यवाहीही पूर्ण झालेली आहे. सदर प्रकल्प ग्रामीण पायाभूत सुविधाअंतर्गत आहे. नवीन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ नुसार सदर 
प्रकल्पास सुधारित S.I.A. करण्याची आवश्यकता नाही . 


टीप .-- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपविभागीय कार्लालय, राधानगरी- कागल उपविभाग, कोल्हापूर या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


. 


दौलत देसाई, 
जिल्हाधिकारी, 

कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , २० जून २०१९ . 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, 
पुणे व पिंपरी -चिंचवड क्षेत्र, पुणे 

जाहीर नोटीस 
( झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याची पूर्वसूचना ) 

क्रमांक झोपुप्रा / सप्रा-१/ झोपुआ -२५६/ २०१९.– ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९ ७१ (प्रस्तुत 
आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे " उक्त अधिनियम " असा करणेत 
येत आहे) चे कलम ३ - अ (१), ( २) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने , पुणे व 
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण विभागाकडील 
अधिसूचना क्रमांक झो.पु.यो. - २००४ /प्र. क्र . २१३ / झो.प.सु.- १, दिनांक ३० 
जून २००५ अन्वये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे 


आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर 
झोपडपट्टी क्षेत्र अघोषित असलेने क्षेत्रीय अधिकारी, भवानी पेठ क्षेत्रीय 
कार्यालय, पुणे महानगरपालिका, पुणे यांचेकडील झोपडपट्टी सदृश 
परिस्थितीचा अहवालानुसार " सदर मिळकतीच्या पाहणीअंती जागेवर 
झोपडपट्टीसदृश परिस्थिती आढळून येते ". असे नमूद केले आहे. तसा 
अहवाल त्यांनी दिनांक १४ जुलै २०११ रोजीच्या पत्रान्वये या कार्यालयाकडे 
सादर केलेला आहे 


-- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ - ब मधील तरतुदींनुसार 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली 
आहे. 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) 
अधिनियम ( सुधारणा), २०१७ मधील तरतुदी विचारात घेता झोपडपट्टी 
पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करताना " कोणतीही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना 
प्रसिद्ध झाल्यानंतर यथाशीघ्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोणत्याही 
जमिनीच्या बाबतीत मग ती पूर्वी झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित झालेली असो 
किंवा नसो व ज्या सामूहिक आर्थिक कार्यक्षेत्राचा अंतर्भाव करता येईल ती 
जमीन झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाणे समर्थनीय 
ठरविणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्याची खात्री पटल्यावर 
कोणतीही सार्वजनिक प्राधिकरणे किंवा राज्य विधी मंडळाने अधिनियमित 
केलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये गठित केलेल्या राज्य शासनाच्या स्थानिक 
संस्था यांसह जमीनमालकांना ३० दिवसांची नोटीस आणि त्यांचे म्हणणे 
मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे 
आणि त्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत अशी जमीन झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र 
म्हणून घोषित करील" असे नमूद केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, या नोटिशीद्वारे सोबत अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्र 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १९ ७१ 
चे कलम ३ क नुसार " झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " म्हणून घोषित करण्याचे 
प्रस्तावित आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार खालील 
अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना 
राबविण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे पुनर्वसनाचा प्रस्ताव 
मे . सम्यक गृहनिर्माण प्रा . लि . यांनी दाखल केलेला आहे. प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे यांनी सि.स.नं. ११२, गणेश पेठ , पुणे या 
जागेवरील झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करून उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार 
झोपडीधारकांची प्राथमिक पात्रता यादी दिनांक १७ फेब्रुवारी २०११ रोजी 
निश्चित केलेली आहे. तसेच तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम 
प्राधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे यांनी दिनांक ६ जानेवारी 
२०११ रोजी झोपडीधारकांची अंतिम पात्रता यादी निश्चित केली आहे. 
उपरोक्त जमिनीवर एकूण ३१ झोपडीधारक असून त्यापैकी पात्र निवासी 
२३, पात्र बिगरनिवासी ० असे एकूण २३ झोपडीधारक पुनर्वसनास पात्र 
ठरले आहेत . पात्र झोपडीधारकांपैकी १८ झोपडीधारकांनी ( ७८.१८ टक्के ) 
मे . सम्यक गृहनिर्माण प्रा. लि . यांना पुनर्वसन योजनेसाठी संमती दिलेली 


त्याअर्थी, या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्राचे जमीनमालक अथवा मालकी 
हक्क प्राप्त असलेल्या व्यक्ती/ संस्था यांना त्यांच्या ज्या काही सूचना / 
हरकती असतील त्या ३० दिवसांचे आत सादर करण्यास फर्माविण्यात 
येत आहे. अशा सूचना व हरकती विचारात घेऊन या प्रकरणी 
४५ दिवसांचे आत हे क्षेत्र उक्त कलमाखाली " झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " 
म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे यांचेमार्फत घेण्यात 
येईल . 


आहे ; 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ 


१ ९ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची 


जमिनीचा तपशील 


क्षेत्र 


१ 


२ 


सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , यांना सदर योजनेची पात्रता यादी 
( परिशिष्ट -२) करण्याचे अधिकार प्रदान केलेले आहेत. त्याप्रमाणे सदर 
झोपडपट्टीमधील ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त झोपडीधारकांनी पुनर्वसन 
योजनेसाठी संमती दिलेली असून त्यांची पात्रता निश्चित करणेची कार्यवाही 
या कार्यालयामार्फत करावयाची आहे ; 


चौ . मी . 


३४०.१९ 


सि . स . नं . ११२ , गणेश पेठ , 
पुणे. 


चतु: सीमा 


पूर्वेस .-- शेख हॉस्पिटल . 
पश्चिमेस.-- न.भू.क्र . ६५, ६२, ६६, ६७. 
उत्तरेस .-- न . 

.भू.क्र . १११. 
दक्षिणेस.-- न.भू.क्र . १२५ . 

विकसकाचे नाव व संपूर्ण पत्ता .-- मे. सम्यक गृहनिर्माण प्रा . लि ., 
२४ , " संकल्प", आपटे रोड, शिवाजीनगर , पुणे-४. 

सदरची नोटीस ही माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह देण्यात 
आली. 

पांडुरंग पोले , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 

पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे. 
पुणे, ४ फेब्रुवारी २०१९. 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतींवर 
झोपडपट्टी असलेने पुणे महानगरपालिका हद्दीतील सर्व घोषित/ अघोषित 
गलिच्छ वस्त्यांमध्ये झोपडपट्टी सुधारणा प्रकल्प राबविण्यासाठी तत्कालीन 
मा . मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांचे 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या एकत्रित झोपडपट्टी पुनर्वसन आदेश 

( क ) अन्वये सदर मिळकत ही घोषित क्षेत्र म्हणून प्रसिद्ध करणेत 
आलेली आहे . सदरचे क्षेत्र हे झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित 
करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल 
माझी खात्री झालेली आहे ; 


- 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे 

जाहीर नोटीस 
( झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र आदेश ) 
क्रमांक झोपुप्रा / सप्रा-३ / सदाशिव पेठ / ६००/ २०१९.- ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) 
अधिनियम, १९ ७१ ( प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे 
सोयीकरिता " उपरोक्त अधिनियम " असा करणेत येत आहे) चे कलम 
३- अ (१), (२ ) अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता 
गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झो.पु.यो.-२००४/प्र . क्र . २१३/ 
झो.प.सु.- १ , दिनांक ३० जून २००५ नुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरणाची नियुक्ती केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) 
( सुधारणा), २०१७ मधील तरतुदी विचारात घेता झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र 
घोषित करताना " कोणतीही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना प्रसिद्ध झाल्यानंतर 
यथाशीघ्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी , कोणत्याही जमिनीच्या बाबतीत मग 
ती पूर्वी झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित झालेली असो किंवा नसो व ज्या 
सामूहिक आर्थिक कार्यक्षेत्राचा अंतर्भाव करता येईल ती जमीन झोपडपट्टी 
पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाणे समर्थनीय ठरविणारी परिस्थिती 
अस्तित्वात असल्याबद्दल त्याची खात्री पटल्यावर कोणतीही सार्वजनिक 
प्राधिकरणे किंवा राज्य विधी मंडळाने अधिनियम केलेल्या कोणत्याही 
कायद्यान्वये गठित केलेल्या राज्य शासनाच्या स्थानिक संस्था यांसह जमीन 
मालकांना ३० दिवसांची नोटीस आणि त्यांचेम्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी 
दिल्यानंतर राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे आणि त्यानंतर ४५ 
दिवसांच्या आत अशी जमीन झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित 
करील" असे नमूद केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ -ब मधील तरतुदींनुसार 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली 
आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सदरची सर्वसाधारण 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात , दिनांक 
१ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत : प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१ ९ ची नोटीस स्थानिक 
वर्तमानपत्रात तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्धीकरिता देणेत येऊन 
खालील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्राचे जमीनमालक अथवा मालकी हक्क 
प्राप्त असलेल्या व्यक्ती/ संस्था यांना त्यांच्या ज्या काही सूचना / हरकती 
असतील त्या ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात उपजिल्हाधिकारी तथा 
सक्षम प्राधिकारी क्रमांक ३ यांचेकडे सादर करण्यास फर्माविण्यात आलेले 
आहे . तसेच सदर जाहीर नोटिशीची प्रत या कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक 
झोपुप्रा / सप्रा -३ / १८२ / २०१ ९ , दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये पुणे 
महानगरपालिका, पुणे यांना देण्यात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार खालील 
अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतींवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना 
राबविण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे, विकसक मे . केदार 
असोसिएट्स यांनी प्रस्ताव दाखल केलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नोटिशीस अनुसरून उपरोक्त मिळकत पुणे 
महानगरपालिका, पुणे यांच्या मालकीची असून पुणे महानगरपालिका, पुणे 
अथवा अन्य कुणाचीही सदर जाहीर नोटिशीस कोणत्याही प्रकारची 
हरकत प्राप्त झालेली नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके 


१ ९ ४१ 


९ 


त्याअर्थी, मी , सुरेश द. जाधव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे महाराष्ट्र झोपडपट्टी 
( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९ ७१ चे कलम ३ क (२) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र हे 
झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करीत आहे. 


संबोधले आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१९ ६६ ( यापुढे " उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) 
अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
१७०१/ २७३५/ प्र.क्र . ४१/३/ नवि -१३, दिनांक 

२००४ 

अन्वये 
मंजूर केली असून ती दिनांक १५ डिसेंबर २००४ पासून अमलात आलेली 
आहे (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला 
आहे ); 


२८ ऑक्टोबर 


सदरच्या आदेशामुळे बाधित होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस आदेश प्रसिद्ध 
झाल्यापासून चार आठवड्यांच्या आत महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, 
निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम , १९ ७१ च्या कलम ३ क (२) अन्वये 
शिखर तक्रार निवारण समिती, महाराष्ट्र शासन , झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , प्रशासकीय इमारत , ४ था मजला, अनंत काणेकर मार्ग, स्टेशन 
रोड, बांद्रा ( पूर्व), मुंबई-४०० ०५१ यांचेकडे अपील दाखल करता येईल 
आणि उक्त अपिलावरील शिखर तक्रार निवारण समितीचा निर्णय अंतिम 
राहील. 


अनुसूची 


जमिनीचा तपशील 


क्षेत्र 


१ 


२ 


चौ . मी . 


स . नं . १३५ , फा.प्लॉ.नं. २८ , 

१५५४५.३ ९ 
सदाशिव पेठ , पुणे . 

(विकसकांनी नमूद ) 

केलेनुसार) 

चतु : सीमा 
पूर्वेस .-- शिवाजी सोसायटी. 
पश्चिमेस.-- फा . प्लॉ . नं . २८ पैकी. 
उत्तरेस .-- रस्ता. 
दक्षिणेस.-- नियोजित नाला. 

सदरचा आदेश माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह देण्यात 
आला. 

सुरेश द. जाधव , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 

पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे . 
पुणे, १५ जून २०१ ९ . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी सोलापूर महानगरपालिका 
हे नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे " उक्त नियोजन प्राधिकरण असे 
संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये शहर सोलापूर येथील 
सि.स.नं. ७१०७/१ , क्षेत्र १.१८ हे. आर ही जमीन ( यापुढे " उक्त जमीन 
असे संबोधले आहे ) आरक्षण क्रमांक ७/१३, महानगरपालिका बस डेपो 
व सिटी बस टर्मिनल या आरक्षण प्रस्तावाने (यापुढे " उक्त आरक्षण" असे 
संबोधले आहे) बाधित होत आहे. 

त्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमधील , उक्त जमिनीपैकी 
२०००.०० चौ. मी . क्षेत्र आरक्षण क्रमांक ७/१३, महापालिका बस डेपो 
व सिटी सब टर्मिनल या आरक्षणामधून वगळून त्याऐवजी सार्वजनिक/ निम 
सार्वजनिक या वापर विभागामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदीस 
अनुसरून फेरबदलास मान्यता देणेबाबत आम जनतेच्या सूचना व हरकती 
याद्वारे नागरिकांकडून मागविण्यात येत आहेत. तरी तमाम नागरिकांना 
असे अवाहन करणेत येते की , उक्त बदलास हरकत असल्यास त्यांनी 
त्यांच्या 

सूचना किंवा हरकत खालील पत्त्यावर ३० दिवसांच्या आत लेखी 
स्वरूपात देण्यात यावे. 

दीपक तावरे , 
( भा.प्र.से.), 

आयुक्त , 
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर . 
सोलापूर , २४ जून २०१९ 


BY COMMISSIONER 


Solapur Municipal Corporation , Solapur 
Maharashtra State 

State Urban Development 
Department Under Section 37 of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 


Declaration 


महापालिका आयुक्त यांजकडून 

सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे 
कलम ३७ अन्वये 


जाहीर प्रसिद्धीकरण 


No. SMC / TP - 665 / 2012 .--Whereas, the 
Development Plan of Solapur City (hereinafter 
refened to as " the said Development Plan ") has 
been sanctioned by the Government in Urban 
Development and Public Health Department wide 
Resolution No. TPS - 1701/ 2735 /CR- 41/ 03/ UD - 13, 
dated 28th October 2004 under Section 31 ( 1) of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 


क्रमांक ससंनर / नर / १९/ ४९- क्रमांक टीपीएस -१७१६/ १५८ ९ / प्र. क्र . 
५३/१७ (भाग -२) /नवि-१३.- ज्याअर्थी, सोलापूर महानगरपालिकेची 
सुधारित विकास योजना सोलापूर (यापुढे " उक्त विकास योजना " असे 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ 


१ ९ , शके १ ९ ४१ 


1966 (hereinafter referred to as " the said Act") 
and has come into force with effect from 
15th December 2004 ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सर्व्हे नंबर ११/ २/ ह/ २ पै. 
११/ २/ ह/ २ मधील जागा आरक्षण , १२ मीटर रस्त्याकरिता राखून 
ठेवलेली आहे व या आरक्षणाचे नियोजन प्राधिकरण व समुचित प्राधिकरण 
जिल्हा परिषद , सोलापूर हे आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने ठराव 
क्रमांक १५५ , दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ ( १) अन्वये सदर 
आरक्षण रद्द करून या आरक्षणाखालील जागा रहिवासी, विभागामध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत मान्यता दिलेली आहे. 

त्याअर्थी, सदर नियोजित फेरबदलाबाबत कोणास लेखी सूचना व 
हरकती द्यावयाच्या असतील त्यांनी त्यांच्या सूचना व हरकती ही नोटीस 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून तीस दिवसांच्या 
कालावधीमध्ये लेखी स्वरूपात सोलापूर जिल्हा परिषदेकडे सादर 
कराव्यात . अशा विहित मुदतीमध्ये आलेल्या सूचना व हरकतींचा सोलापूर 
जिल्हा परिषद महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
कलम ३७ नुसार विचार करील . मुदतीनंतर हरकतींचा विचार केला 
जाणार नाही. 

सदर फेरबदलाबाबतचा नकाशा सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या 
ग्रामपंचायत विभागामध्ये जनतेच्या अवलोकनार्थ सुट्टीचे दिवस सोडून 
कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. 


and whereas , the Solapur Municipal Corporation 
has resolved under Resolution No. 334, dated 
8th December 2011 (hereinafter referred to as 
" the said Resolution " ) to effect the following 
modification. 

( A ) Proposal of Sanctioned 

Development plan ( 1997-2017 ) 
CTS No. 7107/1, area 1.18 H. (hence forth " the 
said land ") Reserved as Reservation No. 7/13, 
Municipal Bus Depo and City Bus Terminus 

( B ) Proposed Modification 
and Whereas, according to the provision of 
MRTP Act 1966 Section 37 , it has been decided 
to change in the said Reservation ( partly ); 
exclusion of 2000 sq . mtrs . area from above said 
reservation No. 7/13 , Municipal Bus Depo and City 
Bus Terminus and inclusion of the same to Public 
and semi-public Zone as per the said Resolution . 

Now , therefore the notice is herby given that 
any person desirous of raising objection or making 
suggestion to the said modification should lodge 
in writing 30 days from the date of publication of 
this notice in Maharastra Government Gazette . 

A plan showing it the above modification 
available for inspection in the office of Solapur 
Muncipal Corporation (Town Planning Department 
during office hours on all working days . 


चे 


डॉ . राजेंद्र भारुड , 


( भा.प्र.से.), 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , सोलापूर . 
सोलापूर , ११ जून २०१९ . 


BY CHIEF EXECUTIVE OFFICER 


Zilla Parishad , Solapur 


DEEPAK TAWARE , 

( I.A.S.), 

Commissioner, 
Solapur Municipal Corporation , 

Solapur. 
Solapur, 24th June 2019 . 


Under Section 37 of Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 


General Notice 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 

जिल्हा परिषद , सोलापूर 


चे 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 

१ ९ ६६ 
कलम ३७ अन्वये 


क्रमांक जिपसो/ साप्रवि-२/ कोर्ट केस -१८५/ २०१९.- Whereas 
the Development plan of Akluj and eight other 
villages including Malewadi ( A ) ( Revision- 2 ) has 
been sanctioned by the Government of 
Maharashtra by Urban Development Department 

with Notification No. TPS- 1717 / 173/ CR- 130 / UD 
130 / NV- 13, dated 30th May 2017 ; 

Whereas, the land having Reservation of the CTS 
No.110 / 2 / ह / 2 and 110 / 2/ ह in the said Revised 
Development Plan is reserved for the 12 mtrs . Road. 

Zilla Parishad is the Appropriate Authority and 
Planning Authority for this reservation ; 

and therefore , regarding this Solapur Zilla 
Parishad has passed its Resoulation No. 155 , 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक जिपसो/ साप्रवि -२ / कोर्ट केस -१८५/ २०१९ . - अकलूज व इतर 
आठ ग्रामपंचायतींसाठी माळेवाडी ( अ) या गावासह सुधारित विकास योजना 
शासन नगर विकास निर्णय क्रमांक टीपीएस -१७१७/ १७३/ प्र. क्र . १७३ / 
प्र. क्र . १३० /वियो मंजुरी/ नवि -१३ , दिनांक ३० २०१७ अन्वये भागश: 
मंजुरी देणेत आलेली आहे ; 


मे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , 


शके १ ९ ४१ 


११ 


कार्यवाही करणेसाठी मा . अध्यक्षा, मलकापूर नगरपरिषद यांना अधिकार 
देणेत येत आहेत व त्यासंबंधात येणाऱ्या खर्चास मान्यता देणेत येत आहे. 
सदर कार्यवाही करून प्रस्ताव शासनास सादर करणेस मा . अध्यक्षा यांना 
अधिकार देणेत येत आहे व त्यास मंजुरी देणेत येत आहे. 


सौ . नीलम धनंजय येडगे , 


अध्यक्षा, 
मलकापूर नगरपरिषद , मलकापूर , 

जिल्हा सातारा. 


मलकापूर , १७ जून २०१९ . 


dated 18th October 2018 stating that this 
reservation is to be cancelled and the land under 
reservation is to be included in Residential Zone . 
The reservation is deleted and included in 
Residential Zone under Section 37 of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act 1966 . 

Now therefore , Notice is hereby given that 
any person or anybody who desires of raising 
objections or suggestions to the said modifications 
should lodge objections in writing within onemonth 
(30 days ) from the date of publication of this notice 
which is pubiished in the Gazette ofGovernment 
of Maharashtra . As Zilla Parishad is Planning 
Authority will consider these objection required the 
reservation is deleted and included in Residential 
Zone under Section 37 ( 1 ) ofMaharashtra Regional 
and Town Planning Act , 1966. The objections 
lodged after the given time period will not be 
considered . 

A part plan showing he above modification is 
kept open for public perusal of the Zilla Parishad 
Solapur during office hours on all working days. 
Dr. RAJENDRA BHARUD , 

( I.A.S.), 
Chief Executive Officer, 

Zilla Parishad , Solapur. 
Solapur, 11th June 2019 . 


पोलीस उपायुक्त , वाहतूक यांजकडून 


आदेश 


अध्यक्षा यांजकडून 
मलकापूर नगरपरिषद, 

मलकापूर 
अधिसूचना 


क्रमांक पोउआ /वाहतूक -२ ९/ २०१९.- ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील 
ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासन , गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए-०१ ९ ६/ ८७१/सीआर-३७/टीआरए -२, 
दिनांक २७ 

सप्टेंबर 

१९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा, 
कलम ११५, ११६ (१), ( ए) , ( बी ), ११६ ( ४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून 
मी , पंकज देशमुख , पोलीस उपायुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर , 
अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. फायर ब्रिगेड , पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका 
इत्यादी ) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. 
सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निर्बंध रद्द समजण्यात येतील. 

कोरेगाव पार्क , वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
( १) मंगलदास रोडवर रस्त्याच्या दक्षिणेस ब्ल्यू डायमंड चौक ते 
नेलर रोडदरम्यान चारचाकी वाहनांना समांतर पार्किंग करण्यात येत 
आहे. 
( २) नेलर रोड ते मोबाज चौकपर्यंत नो - पार्किंग करण्यात येत आहे . 
( ३ ) मंगलदास रोडवर रस्त्याच्या उत्तरेस मोबाज चौक ते मेट्रो 
हाऊस कॉर्नरपर्यंत नो - पार्किंग करण्यात येत आहे. 

( ४ ) मेट्रो हाऊस कॉर्नर ते ठक्कर रोड कॉर्नरदरम्यान ( हर्मेस पार्क 
सोसायटीसमोर) चारचाकी वाहनांना समांतर पार्किंग करण्यात येत आहे. 

( ५) ठक्कर रोड कॉर्नरवर १० मीटर मोटारसायकल पार्किंग करण्यात 
येत आहे. 

(६ ) नेलर रोड कॉर्नर ते ब्ल्यू डायमंड चौकदरम्यान चारचाकी 
वाहनांना समांतर पार्किंग करण्यात येत आहे . 

( ७) ठक्कर रोडवर रोडच्या दोन्ही बाजूस नो -पार्किंग करण्यात येत 
आहे . 

पंकज देशमुख , 


क्रमांक म.न.प. / १६२/ २०१९.- ठराव नंबर १८ - आरक्षण क्रमांक १०७ 
( EP - ८६ ) मधील जागा नगरपरिषद प्रशासकीय इमारतीसाठी राखीव 
असून जागा शासनाने नगरपरिषदेच्या ताब्यात दिली आहे. या जागेला सध्या 
दक्षिणेकडील १८ मीटर प्रस्तावित उपलब्ध रस्ता दर्शविला आहे. सदर 
जागेमध्ये वास्तुविशारदानी केलेल्या सविस्तर नकाशाप्रमाणे इमारतीचे 
प्रवेशद्वार जागेमधील पश्चिम बाजूस येत आहे. या प्रवेशद्वारास राष्ट्रीय 
महामार्ग क्रमांक ४ च्या सेवा रस्त्यापासून थेट मार्ग उपलब्ध होणेसाठी 
किमान १५ मीटर रस्ता उपलब्ध होणे आवश्यक आहे . दक्षिणेकडील 
प्रस्तावित रस्ता जरी १८ मीटर रस्ता दर्शविला असला तरी त्यामधून 
प्रवेशद्वारापर्यंत मार्ग मिळणे, पार्किंग यांचा विचार करता व वाहतुकीच्या 
दृष्टीने दुरापास्त आहे. नगरपरिषदेने तयार केलेल्या प्रारूप 
आराखड्यानुसार राष्ट्रीय महामार्गापर्यंतची जागा या आरक्षणासाठी होती. 
परंतु , आरक्षणातील पश्चिमेकडील खाजगी जागा नंतर वगळली होती. 
त्यावेळी असा रस्ता दर्शविलेचे राहून गेले. अशा परिस्थितीत सोबत 
नकाशात दर्शविलेप्रमाणे सर्व्हे नंबर १३७ मधून प्रशासकीय इमारतीसाठी 
महामार्गापासून १५ मीटर रस्ता दर्शविणेत यावा व त्यासाठी आवश्यक 
त्याप्रमाणे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम 
३७ अन्वये कार्यवाही करणेत यावी. उक्त कलम ३७ खालील पुढील 


पोलीस उपायुक्त, 


वाहतूक शाखा, पुणे शहर, पुणे. 


पुणे, २३ मे २०१९ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ 


१९ , शके १ ९ ४१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-३ /प्र.क्र . ३९/ दरखास्त- गावठाण/ आरआर-४४९ / अंतिम/ २०१ ९.- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब 
२०१०( तलाठी/ प्र.क्र .११२ ( भाग-३)/म -१० , दिनांक २५ मे २०१७ व दिनांक २४ जुलै २०१८ नुसार तलाठी साझा पुनर्रचना समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने 
मंत्रिमंडळ उपसमितीने केलेल्या शिफारशीनुसार राज्यात नवीन तलाठी साझांची व महसूल मंडळांची निर्मिती करणेस मंजुरी दिलेली आहे . मा. प्रधान सचिव, 
महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क , मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक प्राफेब-२०१०/ प्र.क्र .११२ (भाग -३ )/ म-१०, दिनांक १ जून २०१७ व मा . विभागीय आयुक्त 
कार्यालय यांचेकडील पत्र क्रमांक मह -३ /नआ / कावि -५५९/ २०१७, दिनांक १४ जून २०१७ यांनी कळविलेनुसार तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ 
( सन १९ ६६ चा अधिनियम ४१ ) चे कलम ४ पोट -कलम (२) अन्वये प्राथमिक अधिसूचना या कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक २०१८ /मशा/कार्या-३ /प्र.क्र .३ ९/ 
दरखास्त गावठाण/ आरआर-७४५, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली होती. त्या कामी प्राप्त झालेल्या हरकतींच्या अनुषंगाने संबंधित 
तहसीलदार यांनी सुनावणी घेऊन या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला असून सदर अहवालाच्या अनुषंगाने अंतिम अधिसूचना तयार करणेत आलेली 
आहे . 

सदर अंतिम अधिसूचनेत नमूद तलाठी साझा व महसूल मंडळांची महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग , शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब-२०१० (तलाठी)/ 
प्र.क्र .११२ (भाग-३ )/म -१० , दिनांक २५ मे २०१७ व दिनांक २४ जुलै २०१८ नुसार व मा . प्रधान सचिव, महसूल , नोंदणी व मुद्रांक शुल्क , मंत्रालय, मुंबई 
यांचेकडील पत्र क्रमांक प्राफेब-२०१० / प्र.क्र .११२ ( भाग -३ )/म-१०, दिनांक १ जून २०१७ व मा . विभागीय आयुक्त कार्यालय , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक मह -३/ 
नैआ/ कावि-५५ ९/ २०१७, दिनांक १४ जून २०१७ यांनी कळविलेनुसार तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १ ९६६ ( सन १९ ६६ चा अधिनियम ४१ ) चे 
कलम ४ पोट -कलम ( २ ) या खाली मला असलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . राजेंद्र भोसले, जिल्हाधिकारी, सोलापूर याद्वारे दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१ ९ 
पासून सुधारित निकषांनुसार सोलापूर जिल्ह्यामध्ये सोबतच्या यादीप्रमाणे नव्याने निर्माण होणारे तलाठी साझा, महसूल मंडळे व सध्या अस्तित्वात असलेल्या 
साझांची पुनर्रचना करीत आहे. 


परिशिष्ट 


शेरा 


तालुका उत्तर सोलापूर , उपविभाग सोलापूर क्रमांक १, जिल्हा सोलापूर नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना 
पुनर्रचनेपूर्वीच्या पुनर्रचनेपूर्वीच्या पुनर्रचनेपूर्वीच्या पुनर्रचनेनंतर पुनर्रचनेनंतर पुनर्रचनेनंतर 
मंडळातील साझातील 

साझांची नावे 

साझांतील 
साझांची नावे समाविष्ट गावे 

समाविष्ट गावे 


महसूल मंडळाचे 


महसूल मंडळाचे 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


( १) सोलापूर 


१. सोलापूर 


कसबे सोलापूर 


जुना साझा 


मजरेवाडी 
सलगरवाडी 
नेहरूनगर 
बाळे 
खेड 


कसबे सोलापूर-१ 
कसबे सोलापूर -२ 
कसबे सोलापूर -३ 
कसबे सोलापूर -४ 
कसबे सोलापूर-५ 
सलगरवाडी 


नवीन साझा 
नवीन साझा 
नवीन साझा 
नवीन साझा 
नवीन साझा 


२. बाळे 


३. कोंडी 


कोंडी 
केगाव 
शिवाजीनगर 


१. कसबे सोलापूर १. कसबे सोलापूर -१ 

२. कसबे सोलापूर-२ 
३. कसबे सोलापूर-३ 
४. कसबे सोलापूर -४ 
५. कसबे सोलापूर-५ 

६. सलगरवाडी 
२. मजरेवाडी (नवीन ७. मजरेवाडी -१ 
महसूल मंडळ ). ८. मजरेवाडी-२ 

९. मजरेवाडी-३ 
१०. मजरेवाडी-४ 
११. मजरेवाडी-५ 

१२. कुमठे 
३. बाळे ( नवीन १३. बाळे-१ 
महसूल मंडळ ). 

१४. बाळे.२ 
१५. खेड 
१६. भोगाव 

१७. गुळवंची 
४. कोंडी ( नवीन १८. कोंडी-१ 
महसूल मंडळ). १९. कोंडी-२ 

२०. केगाव 
२१. पाकणी 
२२. बीबीदारफळ 


मजरेवाडी-१ 
मजरेवाडी-२ 
मजरेवाडी-३ 
मजरेवाडी-४ 
मजरेवाडी-५ 
कुमठे 


नवीन साझा 
नवीन साझा 
नवीन साझा 
नवीन साझा 
नवीन साझा 


बाळे १ 
बाळे २ 


जुना साझा 


खेड 
भोगाव 
गुळवंची 


नवीन साझा 
नवीन साझा 
नवीन साझा 
नवीन साझा 


कोंडी-१ 
कोंडी-२ 


जुना साझा 


नवीन साझा 


केगाव, शिवाजीनगर 
पाकणी, शिवणी 
बीबीदारफळ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१ ९ / आषाढ १३ - १९ , 


शके १ ९ ४१ 


१३ 


परिशिष्ट -- चाल 


१ 


w 


२ 


४ 


my 


७ 


तालुका उत्तर सोलापूर, उपविभाग सोलापूर क्रमांक १, जिल्हा सोलापूर, नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना -चालू 


( २) शेळगी 


४. शेळगी 


५. शेळगी 


जुना साझा 


नवीन साझा 
नवीन साझा 


२६. हगलूर 


७. डोणगाव 


२७. होनसळ 


नवीन साझा 


८. कवठे 


९. हगलूर 


नवीन साझा 
नवीन साझा 
नवीन साझा 
नवीन साझा 


( ३ ) तिहे 


१०.तिहे 
११. देगाव 
१२. पाकणी 
१३. हिरज 


७.तिहे 


नवीन साझा 


( ४ ) वडाळा 


३३. तिन्हे 
३४. पाथरी 
३५. कवठे 
३६. हिरज 
३७. देगाव 
३८. डोणगाव 


कळमण, 


१ ९. कौठाळी 


नवीन साझा 


( ५ ) मार्डी 


२०. मार्डी 


शेळगी, दहिटणे 

२३. शेळगी-१ 

शेळगी-१ 
५. कुमठे कुमठे 

२४. शेळगी-२ 

शेळगी-२ 
६. सोरेगाव सोरेगाव , प्रतापनगर , 

२५ दहिटणे 

दहिटणे 
समशापूर . 

एकरूख, हगलूर , 
डोणगाव , नंदूर , 

हिप्परगा (तळे) . 
भाटेवाडी. 

होनसळ, राळेरास, तरटगाव 
कवदे बलाटी ६. सोरेगाव (नवीन २८. सोरेगाव 

सोरेगाव 
हगलूर, एकरूख, 

महसूल मंडळ). २ ९ . प्रतापनगर प्रतापनगर, समशापूर 
हिप्परगे तळे . 

३०. नेहरूनगर-१ 

नेहरूनगर-१ 
तिव्हे , पाथरी, तेलगाव 

३१. नेहरूनगर-२ 

नेहरूनगर -२ 
देगाव, बसवेश्वर 

३२. नंदूर 

नंदूर , भाटेवाडी 
पाकणी, शिवणी 

तिहे 
हिरज 

पाथरी 
१४. वडाळा वडाळा, दारफळ गावडी 

कवठे बेलाटी 
१५. नान्नज नान्नज, इचगाव 

हिरज 
१६. रानमसले रानमसले 

देगाव, बसवेश्वर 
१७. पडसाळी पडसाळी, वांगी 

डोणगाव , तेलगाव 
१८. कळमण 

साखरेवाडी 
८. वडाळा ३ ९ . वडाळा 

वडाळा, इचगाव 
कौठाळी, भागाईवाडी 

४०. दारफळ (गावडी ) दारफळ (गावडी ) 
मार्डी, नरोटेवाडी , 

४१. रानमसले 

रानमसले 
सेवालालनगर. 

४२. पडसाळी 

पडसाळी, वांगी 
२१. होनसळ होनसळ, राळेरास, 

४३. कळमण 

कळमण , 

साखरेवाडी 
तरटगाव. 

कौठाळी 

कौठाळी. भागाईवाडी 
२२. बाणेगाव बाणेगाव, भोगाव 

मार्डी 
२३. कारंबा कारंबा , गुळवंची 

नरोटेवाडी, 
२४. अकोलेकाटी अकोलेकाटी 

सेवालालनगर 
२५. बीबी दारफळ बीबी दारफळ 

४७. बाणेगाव 

बाणेगाव 
४८. नान्नज 
४ ९ . कारंबा 

कारंबा 
५०. अकोलेकाटी 

अकोलेकाटी 
तालुका बार्शी, उपविभाग सोलापूर क्रमांक १ , जिल्हा सोलापूर नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना 
बार्शी 

सौंदरे ( नवीन 
बार्शी, कासारवाडी, 

सौंदरे 

सौंदरे , दडशिंगे 
फफाळवाडी, गाताचीवाडी. महसूल 
अलीपूर, नागोबाचीवाडी, 

मंडळ) . 
लक्ष्याचीवाडी. 
ताडसौंदणे ताडसौंदणे, भोयरे , 

ताडसौंदणे 

ताडसौंदणे, भोयरे , 
शेलगाव व्ह . 

शेलगाव व्ह . 
देवगाव देवगाव , कांदलगाव, 

देवगाव 

देवगाव, कांदलगाव, 

गाडेगाव . 

कव्हे 
सौंदरे सौंदरे, दडशिंगे 

कव्हे, बळेवाडी 
कुसळंब 

कुसळंब, जामगाव आ , 
खांडवी खांडवी 

वाणेवाडी. 
कोरफळे कोरफळे 

शेलगाव मा , तावडी, 
शेंद्री शेंद्री 

आरणगाव . 


४४ . 


९. मार्डी 


४५. मार्डी 
४६. नरोटेवाडी 


नवीन साझा 


नान्नज 


बार्शी 


गाडेगाव . 


खांडवी 


शेलगाव मा 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ 


१९ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


७ 


बार्शी १ 
बार्शी २ 


नवीन साझा 


बार्शी ३ 
बार्शी ४ 


नवीन साझा 
नवीन साझा 


बार्शी ४ , 


आगळगाव 


नवीन साझा 


तालुका बार्शी, उपविभाग सोलापूर क्रमांक १, जिल्हा सोलापूर नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना -चालू 

बार्शी 
श्रीपतपिंपरी श्रीपतपिंपरी, भोईंजे 

बार्शी १, फफाळवाडी 

बार्शी २ , कासारवाडी 
उपळाई ठों उपळाई ठो , वांगरवाडी 

बार्शी ३, अलीपूर 
कव्हे कव्हे, बळेवाडी 

नागोबाचीवाडी, 
आगळगाव आगळगाव, बाभुळगाव 

लक्ष्याची वाडी, 
कोरेगाव कोरेगाव, खडकोणी , कुंच 

बार्शी ५ 

बार्शी ५, गाताची वाडी 
काटेगाव काटेगाव , धामणगाव आ . 

खांडवी खांडवी 

खांडवी 
भानसळे भानसळे, कळंबवाडी आ , 

कोरफळे 

कोरफळे 
उंबरगे . 

शेंद्री 

शेंद्री 
मांडेगाव मांडेगाव, खडकलगाव, 

श्रीपतपिंपरी 

श्रीपतपिंपरी, भोईंजे 
पिंपळगाव आ , बेलगाव. 

उपळाई ठों १ 

उपळाई ठों , वांगरवाडी 
चारे चारे, वालवड, शिराळे. 

उपळाई ठों २ 

उपळाई ठो 
पिंपळवाडी 

आगळगाव 

आगळगाव, बाभुळगाव 
वैराग वैराग 

कोरेगाव 

कोरेगाव, खडकोणी, चुंब 
लाडोळे लाडोळे, मुंगशी आर 

काटेगाव 

काटेगाव , धामगणगाव आ 
राळेरास राळेरास , धामणगाव दु 

भानसळे 

भानसळे, कळंबवाडी आ , 
रातंजन रातंजन, सर्जापूर 

उंबरगे. 
सासुरे सासुरे 

मांडेगाव 

मांडेगाव, खडकलगाव, 
शेळगाव आर शेळगाव आर 

पिंपळगाव आ , बेलगाव. 
चारे 

चारे , वालवड, शिरोळे, 
उपळे दु ,निंबळक 

पिंपळवाडी . 
भांतबरे भांतबरे , तांबेवाडी 

वैराग 
झाडी 

झाडी , झरेगाव , 


नवीन साझा 


आगळगाव 


वैराग 


उपळे 


दु 


उपळे दु 


वैराग १ 
वैराग २ 


वैराग १ 
वैराग २ 


नवीन साझा 


बोरगाव झा . 


मळेगाव 


पिंपरी पान 


मळेगाव 
पिंपरी पान , हळदुगे , 
नांदणी. 
जामगाव पा., हिंगणी पा . 
गौडगाव, संगमनेर , 


लाडोळे 
राळेरास 
रातंजन 
सासुरे 
शेळगाव आर 


लाडोळे, मुंगशी आर 
राळेरास, धामणगाव दु 
रातंजन , सर्जापूर 
सासुरे 
शेळगाव आर 


जामगाव पा . 


गौडगाव 


गौडगाव 


उपळे दु 


उपळे दु 


रऊळगाव . 


रुई 


उपळे दु , निंबळक 
भांतबरे , तांबेवाडी 
झाडी, झरेगाव, बोरगाव झा . 
मळेगाव 


भांतबरे 
झाडी 
मळेगाव 


हत्तीज 


जवळगाव 


पिंपरी पान 


रुई , मालेगाव 
हत्तीज, हिंगणी आर , 
चिंचखोपन . 
जवळगाव, अंबाबाईची 
वाडी, जोतिबाची वाडी, 

आंबेगाव. 
भालगाव, मिर्झनपूर, 

आळजापूर. 
सारोळे, कासारी, भांडेगाव 


पिंपरी पान, हळदुगे, नांदणी 
जामगाव पा ., हिंगणी पा . 


जामगाव पा . 


गौडगाव 


भालगाव 


गौडगाव 
सई 
हत्तीज 


गौडगाव , संगमनेर , रऊळगाव 
रुई, मालेगाव 
हत्तीज, हिंगणी आर , 
चिंचखोपन . 


सारोळे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१ ९ / आषाढ १३ - १९ , 


शके १ ९ ४१ 


१५ 


परिशिष्ट -- चालू 


२ 


४ 


६ 


७ 


पांगरी 


तालुका बार्शी, उपविभाग सोलापूर क्रमांक १, जिल्हा सोलापूर नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना- चालू 
पांगरी पांगरी 

जवळगाव 

जवळगाव , अंबाबाईची वाडी , 
कुसळंब कुसळंब, जामगाव आ , 

जोतिबाची वाडी, आंबेगाव. 
वाणेवाडी. 

भालगाव 

भालगाव, मिर्झनपूर, 
पांढरी पांढरी , चिंचोली, 

आळजापूर . 
सारोळे 

सारोळे कासारी, भांडेगाव 
घोळवेवाडी, ढेंबरेवाडी, 

पांगरी पांगरी 

पांगरी 
उक्कडगाव, वाघाचीवाडी. 

पांढरी 
पाथरी 

पांढरी , चिंचोली , घोळवेवाडी, 
पाथरी, धानोरे, बोरगाव खुर्द 

ढेंबरेवाडी. 
घारी 

उक्कडगाव 

उक्कडगाव, वाघाची वाडी 
पानगाव पानगाव, कळंबवाडी पा 

पाथरी 

पाथरी, धानोरे, बोरगाव खुर्द 
घाणेगाव घाणेगाव, साकत 

घारी 
गुळपोळी गुळपोळी 
शेलगाव मा , तावडी, पानगाव 

पानगाव 

पानगाव, कळंबवाडी पा . 
आरणगाव . 

घाणेगाव 

घाणेगाव, साकत 
महागाव महागाव, पिंपळगाव पान 

गुळपोळी 

गुळपोळी 
महागाव 

महागाव, पिंपळगाव पान 


घारी, पुरी, जहानपूर 


नवीन साझा 


पानगाव 


घारी, पुरी, जहानपूर 


शेलगाव मा 


बावी आ 


बावी आ 


बावी आ 


बावी आ 


नारी 


नारी 
कापशी 


नारी, नारीवाडी, इंदापूर 
कापशी, सावरगाव, 

नारी 
पिंपरी आर. 
चिखर्डे, तांदुळवाडी 
येळंब, गोरमाळे. टोणेवाडी 


चिखडे 
येळंब 


नारी 
कापशी 
चिखर्डे 
येळंब 
खामगाव 


नारी, नारीवाडी, इंदापूर 
कापशी, सावरगाव, पिंपरी आर 
चिखर्डे, तांदुळवाडी 
येळंब, गोरमाळे / टोणेवाडी 
खामगाव , 

धोत्रे 
ममदापूर, पिंपळगाव पां , 
कारी 


/ 


खामगाव 


खामगाव, धोत्रे 
ममदापूर, पिंपळगाव पा . 


ममदापूर 


ममदापूर 
कारी 


कारी 


कारी 


सुर्डी 


सुर्डी, रस्तापूर 


सुर्डी 
मानेगाव 


सुर्डी 


सुर्डी रस्तापूर 


मानेगाव, काळेगाव , 
उंडेगाव 
इर्ले, इर्लेवाडी, ढोराळे 


सुर्डी 
मानेगाव 
इले 


इले 


यावली दु 


मानेगाव, काळेगाव, उंडेगाव 
इर्ले, इर्लेवाडी , ढोराळे 
यावली 
तडवळे, दहिटणे, मुंगशी वा 
मालवंडी, तुर्क पिंपरी 


दु 


यावली दु 


दु 


यावली दु 


तडवळे 
मालवंडी 


तडवळे, दहिटणे, मुंगशी वा 
मालवंडी, तुर्क पिंपरी 


तडवळे 
मालवंडी 


बोरामणी 


तालुका दक्षिण सोलापूर, उपविभाग सोलापूर क्रमांक २,जिल्हा सोलापूर , नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना 
बोरामणी बोरामणी बोरामणी बोरामणी 

बोरामणी 
मुळेगाव मुळेगाव, दोड्डी 

मुळेगाव 

मुळेगाव, दोड्डी 
बक्षीहिप्परगे बक्षीहिप्परगे , मुळेगाव तांडा 

बक्षिहिप्परगे 

बक्षीहिप्परगे ,मुळेगाव तांडा 
वरळेगाव, वडजी . 

वडजी, वरळेगाव. 
उळे उळे , उळेवाडी 

उळे 

उळे, उळेवाडी 
कासेगाव कासेगाव, गंगेवाडी 

कासेगाव 

कासेगाव, गंगेवाडी 
वळसंग वळसंग 

वळसंग वळसंग 

वळसंग 
कुंभारी कुंभारी 
तोगराळी तोगराळी, गुर्देहळ्ळी, 

कुंभारी 

कुंभारी 
तोगराळी 

तोगराळी, गुर्देहळ्ळी, 
हणमगाव. 

हणमगाव . 


वळसंग 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ 


१९ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चाल 


२ 


३ 


४ 


७ 


औज ( आ ) 


बरुर 


मंद्रुप 


बडकबाळ 


हत्तरसंग , 


वडगाव 


बडकबाळ 


मुस्ती 


दिंडुर, तीर्थ 


तालुका दक्षिण सोलापूर , उपविभाग सोलापूर क्रमांक २, जिल्हा सोलापूर , नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना - चालू 
आचेगाव आचेगाव, शिगंडगाव 

आचेगाव 

आचेगाव , शिगंडगाव 
कणबस कणबस, शिरवळ, इंगळगी, 

औज 

औज ( आ ), आलेगाव, 
बोरुळ. 

तिल्हेहाळ . 
औज ( आ ), आलेगाव, मंद्रुप 

मंद्रुप 

मंद्रुप 
तिल्हेहाळ . 

टाकळी 

टाकळी, कुरघोट 
मंद्रुप मंद्रुप , बसवनगर 

बरूर, नांदणी, चिंचपूर 
टाकळी टाकळी, कुरघोट 

वडकबाळ , बसवनगर 
बरूर बरूर , नांदणी, चिंचपूर 

मुस्ती मुस्ती 

मुस्ती 
हत्तरसंग कुडल, 

तांदुळवाडी 

तांदुळवाडी , पिंजारवाडी 
बोळकवदे बंदलगी. 

दर्गनहळ्ळी 

दर्गनहळ्ळी, शिरपणहळ्ळी. 
औराद 

औराद, बिरनाळ 
वडकबाळ, होनमुर्गी 

धोत्री 

धोत्री, संगदरी 

लि . चिंचोळी लिंबीचिंचोळी, कर्देहळ्ळी. 
मुस्ती मुस्ती 

रामपूर . 
तांदुळवाडी तांदुळवाडी, पिंजारवाडी 

दिंडूर 
दर्गनहळ्ळी दर्गनहळ्ळी, शिरपणहळ्ळी. 
वडगाव . 

होटगी होटगी 

होटगी, यत्नाळ 
धोत्री धोत्री, संगदरी 

होटगी स्टे 

होटगी स्टेशन , फताटेवाडी, 
लि . चिंचोळी लिंबीचिंचोळी, कर्देहळ्ळी, 

हिपळे . 
रामपूर . 

आहेरवाडी 

आहेरवाडी 
दिडूर 

मद्रे 

मद्रे, घोडातांडा , सावतखेड 
होटगी होटगी , यत्नाळ 

कणबस 

बोरुळ 
होटगी स्टे होटगी स्टेशन, फताटेवाडी, 

इंगळगी 

इंगळगी, शिरवळ 
हिपळे , सावंतखेड . विंचूर विंचूर 

विंचूर, शंकरनगर 
आहेरवाडी आहेरवाडी 

कंदलगाव 

कंदलगाव, गावडेवाडी, 
सिंदखेड सिंदखेड , मद्रे, चंद्रहाळ 

येळेगाव. 
हत्तूर 

कुसूर 

कुसूर , तेलगाव, खाणापूर 
संजवाड संजवाड, राजूर , बंकलगी 

वांगी 

वांगी, मंनगोळी 
विंचूर विंचूर, शंकरनगर 

गुजेगाव 

गुजेगाव, अकोले मं . 
कंदलगाव कंदलगाव, गावडेवाडी 

वडापूर 
येळेगाव. 

निंबर्गी निंबर्गी 

निंबर्गी 
कुसूर 

खाणापूर 

सादेपूर 

सादेपूर , लंवगी, बाळगी 
वांगी वांगी , मनगोळी 

भंडारकवठे 

भंडारकवठे 
गुजेगाव गुजेगाव, अकोले मं. 

माळकवठे, कारकल 
वडापूर 
निंबर्गी निंबर्गी 
सादेपूर सादेपूर , लंवगी , बाळगी औराद ( नवीन होनमुर्गी 

होनमुर्गी, बिरनाळ 
भंडारकवठे भंडारकवठे 

महसूल औराद 

औराद 
माळकवठे 

संजवाड 

मंडळ ). 
माळकवठे कारकल 

संजवाड , राजूर, बंकलगी 
हत्तरसंग 

हत्तरसंग, कुडल , बोळकवटे 
बंदलगी. 


डू 


दिंडूर , तीर्थ 


नवीन साझा 


होटगी 


कणबस, 


नवीन साझा 


हत्तूर , घोडातांडा 


विंचूर 


वडापूर, अंत्रोळी 


कुसूर , तेलगाव, 


माळकवठे 


वडापूर , अंत्रोळी 


औज ( म ) 


औज ( म ) 


निंबर्गी 


नवीन साझा 


औज ( म ) 


औज (म ) 


हत्तूर 
सिंदखेड 


हत्तूर 
सिंदखेड, चंद्रहाळ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१ ९ / आषाढ १३ - १९ , 


शके १ ९ ४१ 


१७ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


अक्कलकोट 


अक्कलकोट 


दहिटणे, हसापूर 


नवीन साझा 


१ 


तालुका अक्कलकोट, उपविभाग सोलापूर क्रमांक २, जिल्हा सोलापूर, नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना 
अक्कलकोट 

अक्कलकोट अक्कलकोट 

अक्कलकोट 
दहिटणे 

समर्थनगर 

समर्थनगर 
बासलेगाव बासलेगाव, नागनहळ्ळी 

बासलेगाव 

बासलेगाव, नागनहळ्ळी, 
मातनहळ्ळी. 

मातनहळ्ळी 
उमरगे उमरगे, मिरजगी, 

उमरगे 
गौडगाव खु., निमगाव. 

गौडगाव खु., निमगाव . 
गळोरगी गळोरगी, कुठेहळ्ळी, 

गळोरगी 

गळोरगी 


उमरगे 


इटगे , रामपूर. 
काळेगाव , ममदाबाद , 


इटगे, रामपूर . 


काळेगाव 


काळेगाव 


कोळीबेट . 


काळेगाव , ममदाबाद , 
कोळीबेट. 


वागदरी 


वागदरी 


वागदरी 
खैराट 
शिरवळ 


वागदरी 
खैराट 
शिरवळ 


वागदरी 

खैराट, भुरीकवठे, गोगाव 
शिरवळ, शिरसी 


सदलापूर 


वागदरी 

खैराट, भुरीकवठे, गोगाव 
शिरवळ , शिरसी 
सदलापूर , शिरवळवाडी 
बादोले बु., बादोले खु., 
साफळे. 
सांगवी बु., सांगवी खु ., 
हिंगणी. 


बादोले बु. 


सदलापूर 


सदलापूर , शिरवळवाडी 


बादोले बु. 


सांगवी बु. 


बादोले बु., बादोले खु , 
साफळे. 
सांगवी बु., सांगवी खु., 
हिंगणी. 


सांगवी बु . 


चप्पळगाव 


चप्पळगाव 


चप्पळगाव 


चप्पळगाव, बावकरवाडी 


चप्पळगाव 
डोंबरजवळगे 
पितापूर 


चप्पळगाव, बावकरवाडी 
डोंबरजवळगे, ब -हाणपूर 
पितापूर , अरळी, दर्शनाळ, 
बोरेगाव, अक्तनाळ. 


दहिटणे 
डोंबरजवळगे 


दहिटणे, हसापूर 
डोंबरजवळगे, ब -हाणपूर 


हन्नूर, नन्हेगाव 


हन्नूर 
कोन्हाळी 


पितापूर 


पितापूर , अरळी, दर्शनाळ, 
बोरेगाव , अकतनाळ. 


कोन्हाळी, चप्पळगाववाडी, 
दहिटणेवाडी. 
कर्जाळ, हालहल्ली ( अ ), 
ब्यागेहळ्ळी. 


हन्नूर 


हन्नूर, नन्हेगाव 


कर्जाळ 


हालहल्ली ( अ) 


नवीन साझा 


मैंदर्गी 


मैंदर्गी 
भोसगे 


सलगर 
हत्तीकणबस 


हालहल्ली ( अ), 
चप्पळगाववाडी, दहिटणेवाडी . 
मैंदर्गी 
मिरजगी,कंहळ्ळी, जकापूर 
भोसगे, तोरणी, संगोगी अ. 


मैंदर्गी 
भोसगे, तोरणी, संगोगी अ . 

मैंदर्गी 
सलगर 
हत्तीकणबस, बणजगेळ, 
चिक्केहळ्ळी. 
उडगी , जकापूर, रामतीर्थ 
सातनदुधनी, कलप्पावाडी, 
हालहल्ली मै 


मैंदर्गी 
मिरजगी 
भोसगे 


नवीन साझा 


सलगर 


सलगर 


उडगी 
सातनदुधनी 


हत्तीकणबस 


हत्तीकणबस, बणजगेळ, 
चिक्केहळ्ळी. 
सातनदुधनी, कलप्पावाडी, 
हालहल्ली मै . 


दुधनी 


दुधनी 
मुगळी 
इब्रामपूर 


दुधनी , सिन्नर 
मुगळी, रुद्देवाडी 


सातनदुधनी 


इब्रामपूर , नागोरे 


दुधनी 


बोरोटी बु . 
संगोगी ब 


दुधनी 
मुगळी 


दुधनी, सिन्नर 
मुगळी, रुद्देवाडी 


बोरोटी 

बु., बोरोटी 

खु. 
संगोगी ब , तळेवाड, 
बिंजगेर 


इब्रामपूर 


इब्रामपूर , नागोरे 


बोरोटी बु. 


बोरोटी बु ., 


बोरोटी 


खु. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ 


१९ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट-- चालू 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


संगोगी ब 


बिंजगेर . 


जेऊर 


कडबगाव 


नवीन साझा 


तालुका अक्कलकोट , उपविभाग सोलापूर क्रमांक २, जिल्हा सोलापूर, नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना --चालू 
बबलाद बबलाद , आंदेवाडी ( ज), 

संगोगी ब, तळेवाड, 
चिंचोळी (मै). 
जेऊर 

बबलाद 
जेऊर, जैनापूर , जेऊरवाडी 

बबलाद , आंदेवाडी ( ज), 
हंजगी हंजगी, हालचिंचोळी, 

चिंचोळी ( मै ). 
दोडयाळ. 

जेऊर जेऊर 

जेऊर, जैनापूर , जेऊरवाडी 
कडबगाव, गौडगाव बु., 

वसंतराव नाईकनगर वसंतराव नाईकनगर , 
सेवालालनगर. 

दोडयाळ . 
नाविंदगी नाविंदगी 

हंजगी 

हंजगी, हालचिंचोळी 
नागणसूर 

कडबगाव, गौडगाव बु., 
गुरववाडी. 

सेवालालनगर . 
तोळणूर तोळणूर, हैद्रा 

कर्जाळ 

कर्जाळ, ब्यागेहळ्ळी 
कोन्हाळी 

कोन्हाळी 
खानापूर 

खानापूर, म्हैसलगे, अंकलगे 
आळगे आळगे , गुहेवाडी 

नागणसूर (नवीन नागणसूर 

नागणसूर 
शेगाव शेगाव, कलकर्जाळ, धारसंग महसूल मंडळ ) 

गुरववाडी 

गुरववाडी, मराठवाडी 
केगाव बु., केगाव खु. 

नाविंदगी 

नाविंदगी 
चिंचोली न . 

तोळणूर 

तोळणूर, हैद्रा 
मुंढेवाडी मुंढेवाडी, कोर्सेगाव, कुमठे 

उडगी 

उडगी, रामतीर्थ 


नागणसूर, मराठवाडी, 


कडबगाव 


तडवळ 


तडवळ 


तडवळ 


नवीन साझा 


केगाव बु. 


करजगी 


तडवळ 


तडवळ 


करजगी 
सुलेरजवळगे 
मंगरूळ 
कलहिप्परगे 


खानापूर 


खानापूर, म्हैसलगे, अंकलगे 


आळगे 


करजगी 

तडवळ 
सुलेरजवळगे 
मंगरूळ 
कलहिप्परगे , डुंगरेगाव, 
हंद्राळ . 
हिळ्ळी, देवीकवठे, कुडल 

आंदेवाडी बु., 
आंदेवाडी खु ., शावळ . 


शेगाव 


केगाव बु. 


हिळ्ळी 


आळगे, गुड्डेवाडी 
शेगाव, कलकर्जाळ, धारसंग 
केगाव बु., केगाव खु., 
चिंचोली न. 
मुंढेवाडी, कोर्सेगाव, कुमठे 


आंदेवाडी बु. 


मुंढेवाडी 


किणी 


किणी 
काझीकणबस 


करजगी 


किणी 
काझीकणबस, किणीवाडी 
कुरनूर, मोट्याळ, सिंदखेड , 
बसवगीर . 


कुरनूर 


करजगी 
सुलरेजवळगे 
मंगरूळ 
कलहिप्परगे 
हिळ्ळी 


करजगी 
सुलेरजवळगे 
मंगरूळ 
कलहिप्परगे , डूंगरेगाव, हंद्राळ 
हिळ्ळी, देवीकवठे , कुडल 
आंदेवाडी बु., आंदेवाडी खु , 


बोरगाव , पालापूर 


बोरगाव 
घोळसगाव 
चुंगी 


घोळसगाव , किरनाळी 


चुंगी , सुलतानपूर 


आंदेवाडी बु. 


शावळ . 


किणी 


किणी 


काझीकणबस 


किणी 
काझीकणवस, किणीवाडी 
कुरनूर, मोट्याळ, सिंदखेड, 
बसवगीर. 


कुरनूर 


बोरगाव 


बोरगाव , पालापूर 


घोळसगाव, किरनाळी 


घोळसगाव 
चुंगी 


चुंगी , सुलतानपूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१ ९ / आषाढ १३ - १९ , 


शके १ ९ ४१ 


१ ९ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


3 


४ 


५ 


६ 


७ 


तालुका मोहोळ, उपविभाग पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर, नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना 


मोहोळ 


मोहोळ 


मोहोळ 
मलिक पेठ 


मोहोळ उत्तर 
मोहोळ दक्षिण 


मोहोळ 


नवीन साझा 


वडवळ 


वडवळ, कोळेगाव 


मोहोळ 
मलिकपेट खरकटणे, 
दाईंगडेवाडी, घाटणे. 
वडवळ, कोळेगाव 
बिटले, पासलेवाडी, 
गलंदवाडी. 


मलिक पेठ 


वडवळ 


बिटले 


मलिकपेठ, खरकटणे, 
दाईंगडेवाडी, घाटणे. 
ढोकबाभुळगाव 
यावली 


ढोकबाभुळगाव 
यावली 


अनगर 


खंडोबाचीवाडी 


अनगर 
खंडोबाचीवाडी, कोंबडवाडी, नरखेड 
नालबंदवाडी , कुरणवाडी . 


नरखेड 
भोयरे 
डिकसळ 
मसलेचौधरी 


नरखेड 
भोयरे , हिंगणी नि . 
डिकसळ 
मसलेचौधरी 


शेटफळ 


शेटफळ 


वाळुज 


देगाव वा . 


देगाव वा ., 


वाफळे 
देवडी 
आष्टी 


शेटफळ, सिद्धेवाडी, 
तेलंगवाडी. 
वाफळे 
देवडी 
आष्टी, कुरणवाडी आ., 
बैरागवाडी, येवती. 

सावळेश्वर 
चिखली, हिवरे वडाचीवाडी 
यावली 


यल्लमवाडी 


नवीन साझा 


चिखली 
यावली 


सावळेश्वर 
पोफळी 


वाळुज 

घोरपडी 
यल्लमवाडी, पवारवाडी, 
भैरववाडी, मनगोळी 
सावळेश्वर 
पोफळी, विरवडे खु ., 
मुंढेवाडी. 
चिंचोलीकाटी 
शिरापूर सो . लांबोटी, 
अर्जुनसोंड. 
खुनेश्वर, मोरवंची 


नवीन साझा 


सावळेश्वर 


सावळेश्वर 


चिंचोलीकाटी 
शिरापूर सो 


शिरापूर सो 


खुनेश्वर 


सावळेश्वर , पोफळी, 
विरवड खु., मुंढेवाडी. 
शिरापूर सो , लांबोटी, 

अर्जुनसोंड. 
चिंचोलीकाटी 
भोयरे, हिंगणी नि . 
खुनेश्वर , मोरवंची 
आष्टे भांबेवडी 


आष्टे 


आष्टे भांबेवाडी 


चिंचोलीकाटी 
भोयरे 
खुनेश्वर 
आष्टे 


कामती 


बु . 


कामती बु. 
कामती खु. 


कामती बु., प. पिंपरी 
कामती खु., लमाणतांडा 
कोरवली, हराळवाडी, 


नवीन साझा 


कोरवली 


नरखेड 


नरखेड 
डिकसळ 


नरखेड 
डिकसळ 


शिंगोली 


म. चौधरी 


म . चौधरी 


जामगाव बु. 
शिंगोली, तरटगाव, 
पिरटाकळी. 
विरवडे बु., शिरापूर मो. , 


देगाव वा . 


विरवडे बु. 


दादपूर . 


वाळूज 


गोटेवाडी 


बोपले 


गोटेवाडी, रामहिंगणी, 
नांदगाव. 
वाघोली, वाघोलीवाडी 
वटवटे मिरी, जामगाव खु. 


वाघोली 


देगाव वा ., घोरपडी, 
पवारवाडी. 
वाळूज, भैरववाडी, मनगोळी, 
यल्लमवाडी. 
बोपले, एकुरके 

वाघोली 
वाघोली, वाघोलीवाडी. 
सोहाळे . 
अंकोली, औंढी 
घोडेश्वर , अर्धनारी , 
अरबळी, येणकी. 
कोथाळे, वडगाव, इंचगाव 
वटवटे मिरी, जामगाव खु . 


वाघोली 


वाघोली 
वटवटे 


अंकोली 
घोडेश्वर 


घोडेश्वर 
येणकी 


घोडेश्वर , अर्धनारी 
येणकी, अरबळी 


नवीन साझा 


नवीन साझा 


कोथाळे 
वटवटे 


इंचगाव 
कोथाळे 


इंचगाव, वडदेगाव 
कोथाळे, सोहाळे 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ 


१९ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


३ 


४ 


६ 


७ 


टाकळी सि . 


सय्यद वरवडे 


स. वरवडे 


पेनूर 


तालुका मोहोळ , उपविभाग पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर , नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना -- चालू 
टाकळी सि . टाकळी सि., वरकुटे 

टाकळी सि . टाकळी सि . 

टाकळी सि . , वरकुटे 
शेजबाभुळगाव 

आढेगाव 
शेजबाभुळगाव , कोतेवाडी 

आढेगाव, सौंदणे 
आढेगाव आढेगाव, सौदंणे 

अंकोली 

अंकोली. औंढी 
कुरुल कुरुल 

कुरुल 

कुरुल 
तांबोळे तांबोळे 

शेजबाभुळगाव 

शेजबाभुळगाव , कातेवाडी 
सय्यद वरवडे, न . पिंपरी 

स . वरवड़े, न. पिंपरी 
पेनूर 
पेनूर पेनूर 

पेनूर 

पेनूर 
कोन्हेरी कोन्हेरी, सारोळे 

पाटकुल 

पाटकुल 
तांबोळे 

तांबोळे 
पापरी पापरी 

पोखरापूर 
खंडाळी खंडाळी 

पोखरापूर, खवणी 
कोन्हेरी 

कोन्हेरी, सारोळे 
पाटकुल पाटकुल 

पापरी 

पापरी 
पोखरापूर पोखरापूर, खवणी 

शेटफळ शेटफळ 

शेटफळ 
कामती बु., कामती खु., 

तेलंगवाडी 

तेलंगवाडी,सिद्धेवाडी 
लमाणतांडा, प . पिंपरी. 

बैरागवाडी 

बैरागवाडी, कुरणवाडी आ . 
शिंगोली शिंगोली, पिरटाकळी, 

आष्टी 

आष्टी, येवती 
तरटगाव . 

खंडाळी 

खंडाळी 
विरवडे बु., शिरापूर मो ., 

देवडी 

देवडी 
दादपूर. 
कोरवली कोरवली, हराळवाडी, 

अनगर (नवीन अनगर 

अनगर 
बिटले 

महसूल मंडळ). 
जामगाव बु. 

बिटले, पासलेवाडी, गलंदवाडी 
गोटेवाडी गोटेवाडी, रामहिंगणी, 

बोपले 

बोपले, एकुरके 

खंडोबाचीवाडी खंडोबाचीवाडी, नालबंदवाडी, 
नांदगाव. 
ढोकबाभुळगाव 

कुरणवाडी अन , कोंबडवाडी. 
ढोकबाभुळगाव 

चिखली 

चिखली, हिवरे, वडाचीवाडी 
वाफळे 

वाफळे 


कामती बु. 


कामती बु. 


नवीन साझा 
नवीन साझा 


विरवडे बु. 


पंढरपूर 


पंढरपूर 


चळे 


गोपाळपूर 


नवीन साझा 


भंडीशेगाव 


वाखरी 
व्होळे 


नवीन साझा 


तुंगत 


आढीव 


जुना साझा 


तालुका पंढरपूर, उपविभाग पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर , नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना 
पंढरपूर 
पंढरपूर पंढरपूर 

पंढरपूर 
गोपाळपूर, मुंढेवाडी 

इसबावी 

इसबावी 
वाखरी 

टाकळी 

टाकळी 
व्होळे , चिंचोली- भोसे 

कोर्टी 

कोर्टी 
शिरढोण 

शिरढोण , चिंचोली- भोसे 
आढीव, शेगाव दुमाला , 
भटुबरे. 

कासेगाव कासेगाव-१ 

कासेगाव-१ 
कासेगाव-२ 

कासेगाव-२ 
टाकळी इसबावी 

एकलासपूर 
देगाव 

शिरगाव 

शिरगाव, तरटगाव ( का ) 
गादेगाव 

अनवली 
कौठाळी, शिरढोण 

गोपाळपूर 

गोपाळपूर 
कोर्टी 

खर्डी ( नवीन खर्डी 

खर्डी 
बोहाळी, उंबरगाव 

तावशी 

तावशी, चिचुंबे 

शेटफळ 
सोनके तिसंगी 

शेटफळ, तनाळी 


नवीन साझा 


पंढरपूर 


टाकळी 


एकलासपूर,सिद्धेवाडी 


तुंगत 


देगाव 


नवीन साझा 


भंडीशेगाव 


गादेगाव 
कौठाळी 


अनवली 


पंढरपूर 


कोर्टी 
बोहाळी 
सोनके 


महसूल मंडळ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१ ९ / आषाढ १३ - १९ , 


शके १ ९ ४१ 


२१ 


परिशिष्ट - चाल 


२ 


३ 


४ 


७ 


भाळवणी 


नवीन साझा 


कासेगाव 


नवीन साझा 


पुळूज 


तारापूर , मगरवाडी 


तालुका पंढरपूर , उपविभाग पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर , नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना - चालू 
भाळवणी भाळवणी, शेंडगेवाडी, 

बोहाळी 

बोहाळी, उंबरगाव 
केसकरवाडी, जैनवाडी. 

तिसंगी 

तिसंगी 
पळशी पळशी 

सोनके 

सोनके 
उपरी उपरी, सुपली भंडीशेगाव भंडीशेगाव 

भंडीशेगाव 
गार्डी गार्डी, लोणारवाडी 

कौठाळी 

कौठाळी 
धोंडेवाडी धोंडेवाडी 

खेडभाळवणी 

खेडभाळवणी, शेळवे 
पिराचीकुरोवली पिराची कुरोवली, 

पिराची कुरोवली 

पिराची कुरोवली, 
वाडीकोरोली. 

वाडीकोरोली. 
वाखरी 

वाखरी 
कासेगाव कासेगाव 

गादेगाव 

गादेगाव 
खर्डी 

खर्डी 
तावशी तावशी, चिचुंबे 

भाळवणी भाळवणी 

भाळवणी, जैनवाडी 
शेटफळ शेटफळ, तनाळी 

केसकरवाडी 

केसकरवाडी, शेंडगेवाडी 
अनवली अनवली 

धोंडेवाडी 

धोंडेवाडी 
एकलासपूर एकलासपूर ,सिद्धेवाडी, 

पळशी 

पळशी 
शिरगाव. 

उपरी 

उपरी, सुपली 
गार्डी 

गार्डी, लोणारवाडी 
पुळूज पुळूज, पुळूजवाडी 

पटवर्धन कुरोली पटवर्धन कुरोली 

पटवर्धन कुरोली 
सुस्ते सुस्ते , अंजनसोंड 

भोसे 

भोसे 
फुलचिंचोली फुलचिंचोली 

शेवते 

शेवते 
तारापूर 

व्होळे 

व्होळे 
खरसोळी खरसोळी, पोहोरगाव , विटे 

खेडभोसे 

खेडभोसे, देवडे 
आंबेचिंचोली आंबेचिंचोली, शंकरगाव, 

आव्हे 

आव्हे, तरटगाव ( भो ), नांदोरे 
नळी. 

करकंब करकंब-१ 

करकंभ-१ 
चळे चळे 

करकंब-२ 

करकंब-२ 
सरकोली सरकोली 

उंबरे 

उंबरे , जळोली 
ओझेवाडी ओझेवाडी, नेपतगाव 

पेहे 

पेहे, नेमतवाडी 
रांझणी रांझणी, तरटगाव ( का ) 

सांगवी 

सांगवी, बादलकोट 
आंबे आंबे, कोंढारकी 

करोळे 

करोळे, कान्हापुरी 
तुंगत तुंगत 

तुंगत 

तुंगत 
रोपळे रोपळे 

तुंगत 

नारायणचिंचोली नारायणचिंचोली, ईश्वरवठार 
बाभुळगाव बाभुळगाव 
नारायणचिंचोली नारायणचिंचोली, 

सुस्ते 

सुस्ते , अंजनसोंड 
देगाव 

देगाव 
ईश्वरवठार. 

आढीव 

आढीव 
करकंब करकंब 

शेगावदुमाला शेगावदुमाला, भटुंबरे 
सांगवी सांगवी, जळोली, बादलकोट 
पेहे पेहे , नेमतवाडी 

पुळूज पुळूज 

पुळूज 
आंबेचिंचोली 

आंबेचिंचोली, नळी 
आव्हे आव्हे, तरटगाव ( भो ), 

फुलचिंचोली फुलचिंचोली 
नांदोरे. 

खरसोळी 

खरसोळी, पोहोरगाव, विटे 
बार्डी 

बार्डी, पांढरेवाडी , 
जाधववाडी. 

तारापूर 
उंबरे उंबरे , करोळे, कान्हापुरी 

पुळूजवाडी, शंकरगाव 


चळे 


नवीन साझा 


नवीन साझा 


तुंगत 


करकंब 


नवीन साझा 


तारापूर, मगरवाडी 


पुळूजवाडी 


नवीन साझा 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ 


१९ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


नवीन साझा 


तालुका पंढरपूर , उपविभाग पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर, नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना -चालू 
पटवर्धन कुरोली पटवर्धन कुरोली पटवर्धन कुरोली चळे 

चळे 

चळे 
भोसे भोसे 

आंबे 

आंबे 
शेवते शेवते 

रांझणी 

रांझणी 
खेडभोसे खेडभोसे, देवडे 

मुंढेवाडी 

मुंडेवाडी, कोंढारकी 
मेंढापूर मेंढापूर , खरातवाडी. 

सरकोली 

सरकोली 
चिलाईवाडी. 

ओझेवाडी 

ओझेवाडी , नेपतगाव 
गुरसाळे गुरसाळे 

रोपळे ( नवीन रोपळे 

रोपळे 
भंडीशेगाव भंडीशेगाव भंडीशेगाव 

बार्डी 

बार्डी, जाधववाडी, 
खेडभाळवणी खेडभाळवणी, शेळवे 

बाभुळगाव 

बाभुळगाव 
मेंढापूर 

मेंढापूर , खरातवाडी 
पांढरेवाडी 

पांढरेवाडी, चिलाईवाडी 
गुरसाळे 

गुरसाळे 


महसूल मंडळ) 


नवीन साझा 


तालुका माढा, उपविभाग माढा , विभाग कुडूवाडी, जिल्हा सोलापूर नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना 


माढा 


माढा 


माढा 


माढा 


माढा 


माढा 


उपळाई बु. 


उपळाई बु. 
उपळाई खु. 


उपळाई बु. 
उपळाई खु. 


वाकाव 


सापटणे भो 
अंजनगाव खे 


वडाचीवाडी 
खैरेवाडी, लोंढवाडी , कुंभेज 
शिंदेवाडी 
अंजनगाव खे 
विठ्ठलवाडी 


वाकाव, लोंढेवाडी 


उपळाई खु. 


नवीन साझा 


वाकाव 
अंजनगाव खे 
कुंभेज 
दारफळ ( सीना ) 
मानेगाव 
धानोरे 


मोडनिंब 


दारफळ 


मोडनिंब 
जाधवावाडी मो 
बावी 


मोडनिंब 
बैरागवाडी 
सोलंकरवाडी 


अरण 


अरण 


होळे खु . 


वरवडे 
सापटणे टे 
तुळशी 


आहेरगाव, आकुंभे 
तुळशी 


खैराव 
केवड 
उंदरगाव 


अंजनगाव खे 
कुंभेज, खैरवाडी 
दारफळ ( सीना ) सुलतानपूर 
मानेगाव 
धानोरे, हटकरवाडी, 
बुद्रुकवाडी, कापसेवाडी. 

खैराव, पाचफुलवाडी 
केवड, जामगाव, चव्हाणवाडी नवीन साझा 
उंदरगाव , विठ्ठलवाडी 
म्हैसगाव, चिंचगाव 
पापनस, रिधोरे, तांदुळवाडी 
वडशिंगे 
निमगाव ( मा ), महादपूर 
रणदिवेवाडी, जाधववाडी ( मा ) , 
वेताळवाडी. 


लऊळ 


म्हैसगाव 


लऊळ 


लऊळ 


उजनी मा 


शिराळ मा 


म्हैसगाव 
पापनस 
वडशिंगे 


पडसाळी 
पिंपळनेर 


निमगाव मा 


भेंड 
पिंपळनेर 
भुइंजे 
चिंचोली, रोपळे खु. 


रणदिवेवाडी 


पालवण 


भुताष्टे 


अंजनगाव उ. 


कुडूवाडी 


अंजनगाव ( उ ), 
वडाचीवाडी अ. उ. 


लऊळ 


लऊळ 


लऊळ 


कुडूवाडी 
भोसरे 
अंबाड 
कुर्दू 
निमगाव टे 
उपळवटे 


कुडूवाडी 
भोसरे 
पिंपळखुटे 
कुर्दू 
बादलेवाडी 
शेडशिंगे 


सापटणे भो 
पडसाळी 


सापटणे ( भो) , शिंदेवाडी 
पडसाळी, भेंड 
उजनी मा . शिराळ मा . 


उजनी मा 


व्होळे खु. 


म्हैसगाव 


म्हैसगाव 


चिंचगाव 
रिधोरे , तांदळवाडी 


भुताष्टे 


भुताष्ट्रे चिंचोली 
पालवण, भुइंजे 


पापनस 


पालवण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१ ९ / आषाढ १३ - १९ , 


शके १ ९ ४१ 


२३ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


निमगाव मा 


दारफळ 


तालुका माढा, उपविभाग माढा, विभाग कुडूवाडी , जिल्हा सोलापूर नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना -- चालू 
वडशिंगे वडशिंगे निमगाव टे. (नवीन निमगाव टे 

निमगाव ( टे ), बादलेवाडी 
महादपूर 

महसूल मंडळ) पिंपळनेर 

पिंपळनेर 
तडवळे म घाटणे, वडाचीवाडी 

उपळवटे 

उपळवटे शेडशिंगे 
रणदिवेवाडी वेताळवाडी 

ढवळस 

ढवळस, भोगेवाडी, जाखले 
दहिवली 

दहिवली, कन्हेरगाव 
दारफळ 

सुलतानपूर 
उंदरगाव केवड, जामगाव 

अंबाड 

अंबाड, पिंपळखुटे 
वडाचीवाडी अ. उ. कुडूवाडी कुडूवाडी रेल्वे कॉलनी 

कुडूवाडी रेल्वे कॉलनी 
खैराव पाचफुलवाडी, चव्हाणवाडी 

कुडूवाडी शहर कुडूवाडी शहर 
मानेगाव मानेगाव 

भोसरे 

भोसरे 
धानोरे हटकरवाडी, बुद्रुकवाडी, 

कुर्दू पश्चिम 

कुडूवाडी पश्चिम 
कापसेवाडी 

तडवळे म. 

तडवळे म., घाटणे, वडाची 


अंजनगाव उ. 


नवीन साझा 


वाडी त.म. 


रोपळे क . 


रोपळे क . 


रोपळे क . 


बिटरगाव 


कुई पूर्व 


नवीन साझा 


कुडू पूर्व 


रोपळे क . 


ढवळस 


रोपळे क . 


रोपळे क . 


नाडी , मुंगशी, लोणी 
चौभेपिंपरी, जाखले, 
भोगेवाडी. 
गवळेवाडी/शिंगेवाडी 
महादेववाडी 


बारलोणी 
कव्हे 


कव्हे 
बिटरगाव 
मुंगशी 
बारलोणी 
चौभेपिंपरी 


नवीन साझा 


लहू 


आकुलगाव 


नवीन साझा 


टेंभूर्णी 


टेंभूर्णी 
वेणेगाव 
परिते 
बेंबळे 
घोटी 
दहिवली 


मोडनिंब 


चव्हाणवाडी टें . 
तांबवे, अकोले बु 
परितेवाडी 
मिटकलवाडी 
घोटी 
कन्हेरगाव 


कव्हे, महादेववाडी 
बिटरगाव, लोणी 
मुंगशी, नाडी, शिंगेवाडी 
बारलोणी, गवळेवाडी, 
चौभेपिंपरी 
लहू, आकुलगाव 
मोडनिंब 
तुळशी 
जाधववाडी ( मो.), बैरागवाडी 
बावी, सोलंकरवाडी 


लहू 
मोडनिंब 
तुळशी 
जाधववाडी मो . 
बावी 


अरण 


अरण 


रांझणी 


रांझणी 
टाकळी टें . 


रोपळे खु. 


रोपळे खुर्द, वडाचीवाडी ऊ.बु. नवीन साझा 


टेंभूर्णी गावठाण 


मूळ साझा 


चांदज 
आढेगाव 


उजनी टे 
गारअकोले, आलेगाव खु . 
रूई. 

टेंभूर्णी 
वडोली, नगोर्ली 
शिराळ टें , आलेगाव बु . 
सुर्ली, फुटजवळगाव 
शेवरे 


नवीन साझा 


अकोले खु. 


टेंभूर्णी एम.आय.डी.सी. 
वेणेगाव 


माळेगाव 


टेंभूर्णी गावठाण, 
चव्हाणवाडी टें , 
टेंभूर्णी एम.आय.डी.सी. 
वेणेगाव, तांबवे, 
अकोले ( खु.), सुर्ली, 
फुटजवळगाव, 
सापटणे (टें ) , आहेरगाव, 
वरवडे आकुंभे 


अकोले खु. 


सापटणे टे 
वरवडे 


रांझणी 


रांझणी 
आढेगाव 


नवीन साझा 


आलेगाव बु. 
आलेगाव खु. 


रांझणी, उजनी टे 
आढेगाव, शिराळ टें 
आलेगाव ( बु.), रूई 
आलेगाव ( खु.), गारअकोले नवीन साझा 
टाकळी टें . 
चांदज , ओढोली 


टाकळी टें . 


चांदज 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ 


१९ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


२ 


३ 


४ 


७ 


तालुका माढा , उपविभाग माढा, विभाग कुडूवाडी, जिल्हा सोलापूर नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना - चालू 

बेंबळे ( नवीन बेंबळे 

बेंबळे, मिटकलवाडी 
माळेगाव 

माळेगाव 
घोटी 

घोटी 
शेवरे 

शेवरे, नगोर्ली 
परिते 

परिते, परितेवाडी 


महसूल मंडळ) 


नवीन साझा 


अकोले बु . 


अकोले बु. 


नवीन साझा 


करमाळा 


करमाळा 


नवीन साझा 


नवीन साझा 


गुळसडी 


जातेगाव , पुनवर 


कोर्टी 


महसूल मंडळ) 


नवीन साझा 
नवीन साझा 
नवीन साझा 


रावगाव 


आळजापूर , खडकी 


घारगाव 


नवीन साझा 


तालुका करमाळा, उपविभाग माढा, विभाग कुडूवाडी, जिल्हा सोलापूर , नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना 
करमाळा करमाळा, देवीचामाळ, करमाळा 

करमाळा शहर 
रोशेवाडी, हिवरवाडी. 

करमाळा ग्रामीण 

करमाळा ग्रा . देवीचा माळ 
मांगी मांगी, वडगाव द., वडगाव 

रोशेवाडी 

रोशेवाडी, पिंपळवाडी, 
उ., भोसे , पिंपळवाडी. 

हिवरवाडी , भोसे. 
जातेगाव जातेगाव, खडकी, पुनवर 

मांगी 

मांगी, वडगाव उ., वडगाव द. 
पोथरे पोथरे , निलज, बोरगाव 

गुळसडी, सरपडोह 
आळजापूर आळजापूर , कामोणे, 

देवळाली 

देवळाली, खडकेवाडी 
बिटरगाव श्री ., तरटगाव. 

जातेगाव 
देवळाली देवळाली, खडकेवाडी पोथरे ( नवीन पोथरे 

पोथरे, निलज 
कोर्टी कोर्टी, हलगेवाडी , 

कामोणे 

कामोणे, बिटरगाव श्री . 
गोरेवाडी, कुस्करवाडी 

पोटेगाव 

पोटेगाव, बाळेवाडी 

बोरगाव 
रावगाव , वंजारवाडी, 

बोरगाव , दिलमेश्वर, 
लिंबेवाडी 

वडाचीवाडी 
सावडी सावडी 

आळजापूर 
वीट वीट 

घारगाव, तरटगाव, पाडळी 
विहाळ विहाळ, अंजनडोह, मोरवड कोर्टी 

कोर्टी 

कोर्टी 
कुंभारगाव कुंभारगाव , घरतवाडी, 

हुलगेवाडी 

हुलगेवाडी, कुस्करवाडी, 
देलवडी. 

गोरेवाडी. 
रावगाव 

रावगाव, वंजारवाडी, लिंबेवाडी 
केम केम 

सावडी 

सावडी 
कंदर कंदर , कविटगाव, सातोली 

वीट 

वीट 
पांगरे पांगरे, भाळवणी, वडशिवणे 

विहाळ 

विहाळ, मोरवड 
बिटरगाव वा ., सांगवी, 

कुंभारगाव 

कुंभारगाव, घरतवाडी 
ढोकरी, 

जिंती ( नवीन जिंती 

जिंती 
मलवडी मलवडी, घोटी 

हिंगणी 

हिंगणी, गुलमरवाडी 
वरकुटे वरकुटे, पाथर्डी 

भिलारवाडी 

भिलारवाडी, भगतवाडी, 
केत्तूर केत्तूर , पोमलवाडी 

देलवडी. 
पारेवाडी पारेवाडी, दिवेगव्हाण, 

टाकळी रा . 

टाकळी रा ., खातगाव 
गोयेगाव . 

कात्रज, कोंढार चिंचोली 
हिंगणी हिंगणी, भगतवाडी, 

रामवाडी 

रामवाडी, कावळवाडी 
गुलमरवाडी. केत्तूर 

केत्तूर 
जिंती जिंती, रामवाडी, 

पारेवाडी 

पारेवाडी , दिवेगव्हाण 
कावळवाडी. 

वाशिंबे 

वाशिंबे, गोयेगाव 
टाकळी रा. खातगाव 

सोगाव 

सोगाव, उंदरगाव 
कात्रज, कोंढार चिंचोली 

राजुरी 

राजुरी 


केम 


बिटरगाव वा . 


महसूल मंडळ) 


नवीन साझा 


केत्तूर 


कात्रज 


नवीन साझा 


भिलारवाडी , 


केतूर , पोमलवाडी 


टाकळी रा. 


नवीन साझा 


कात्रज 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१ ९ / आषाढ १३ - १९ , 


शके १ ९ ४१ 


२५ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


जेऊर 


उमरड 


उमरड 


नवीन साझा 


तालुका करमाळा, उपविभाग माढा , विभाग कुडूवाडी, जिल्हा सोलापूर, नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना -- चालू 
जेऊर 

जेऊर, जेऊरवाडी, कोंढेज उमरड 
झरे झरे, कुंभेज 

पोफळज 

पोफळज, केडगाव 
निंभोरे निंभोरे, वरकटणे 

झरे 
गुळसडी गुळसडी, सरपडोह 

कुंभेज 

कुंभेज 
शेलगाव वा . लव्हे 

मांजरगाव 

मांजरगाव, रिटेवाडी 
वांगी वांगी 

अंजनडोह 

अंजनडोह, पोधवडी 


झरे 


नवीन साझा 


शेलगाव वा ., 


नवीन साझा 


उमरड 


उमरड 


उमरड, पोफळज 


जेऊर 


वाशिंबे, सोगाव 


वाशिंबे 
चिखलठाण 
शेटफळ 
मांजरगाव 


चिखलठाण, कुगाव 


जेऊर 
शेटफळ 
निंभोरे 
वरकटणे 
चिखलठाण 


जेऊर, जेऊरवाडी 
शेटफळ, दहिगाव , वांगी नं . २ 
निंभोरे, लव्हे 
वरकटणे, कोंढेज 


नवीन साझा 


चिखलठाण , कुगाव 


शेटफळ, केडगाव, दहिगाव 
मांजरगाव, उंदरगाव, 
रिटेवाडी, पोधवडी 
राजुरी 


सालसे 


राजुरी 


सालसे 


सालसे 
साडे 
आवाटी 
नेरले 


सालसे 
साडे 
आवाटी, निमगाव हं . 
नेरले, आळसुंदे 

सौदे 
हिवरे , हिसरे 


सालसे 
साडे 
नेरले 
हिवरे 
कोळगाव 
आवाटी 


सालसे 
साडे 
नेरले, आळसुंदे 
हिवरे , हिसरे 
कोळगाव, गौंडरे 
आवाटी , निमगाव हं. 


शेलगाव क . 


शेलगाव क .. 


अर्जुननगर 


हिवरे 


अर्जुननगर 


अर्जुननगर 
कोळगाव 
मिरगव्हाण 


अर्जुननगर 
मिरगव्हाण 
सौंदे 
पांडे 
करंजे 


अर्जुननगर , फिसरे 
मिरगव्हाण, भालेवाडी 
सौंदे, शेलगाव क. 
पांडे 
करंजे, धायखिंडी, खांबेवाडी 


अर्जुननगर , फिसरे 
कोळगाव, गौंडरे 
मिरगव्हाण, दिलमेश्वर , 
वडाचीवाडी. 

केम 
करंजे, भालेवाडी 
घारगाव , पाडळी, पोटेगाव , 
बाळेवाडी. 
पांडे, खांबेवाडी, धायखिंडी 


करंजे 


घारगाव 


नवीन साझा 


केम 
कंदर 
वडशिवणे 
मलवडी 
घोटी 
वरकुटे 


केम 
कंदर 
वडशिवणे, सातोली 
मलवडी 
घोटी 
वरकुटे पाथर्डी 


पांडे 


नवीन साझा 


पांगरे (नवीन 


महसूल मंडळ) 


बिटरगाव वा ., 


पांगरे 
बिटरगाव वा. 
कविटगाव 
वांगी नं. १ 


नवीन साझा 


पांगरे, भाळवणी 

ढोकरी 
कविटगाव, सांगवी 
वांगी नं . १, वांगी नं . ४ , 
भिवरवाडी. 
शेलगाव वां., वांगी नं. ३ 


शेलगाव वां. 


मंगळवेढा 


तालुका मंगळवेढा, उपविभाग मंगळवेढा , जिल्हा सोलापूर , नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना 
मंगळवेढा मंगळवेढा, संत दामाजीनगर, मंगळवेढा मंगळवेढा 

मंगळवेढा 
संत चोखामेळानगर . 

संत दामाजीनगर संत दामाजीनगर 
पाटकळ, गणेशवाडी, 

संत चोखामेळानगर संत चोखामेळानगर 
मेटकरवाडी. 

ब्रह्मपुरी 

ब्रह्मपुरी 
ब्रह्मपुरी ब्रह्मपुरी, बठाण, उचेठाण 

उचेठाण 
माचणूर माचणूर, रहाटेवाडी, तामदर्डी. 

माचणूर 

माचणूर, रहाटेवाडी, तामदर्डी 


नवीन साझा 
नवीन साझा 


पाटकळ 


बठाण 


बठाण , 


नवीन साझा 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ 


१९ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


मरवडे 


सलगर बु. 


हुलजंती 


भोसे 


हु . 


तालुका मंगळवेढा , उपविभाग मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर , नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना --चालू 
डोंगरगाव डोंगरगाव, कचरेवाडी मरवडे 

मरवडे 

मरवडे 
डोणज डोणज, भालेवाडी 

तळसंगी 

तळसंगी 
मरवडे मरवडे 

भाळवणी 

भाळवणी, हिवरगाव 
खोमनाळ खोमनाळ, फटेवाडी 

येडाव 

येड्राव, जित्ती , खवे 
तळसंगी तळसंगी 

निंबोणी 

निंबोणी, चिखलगी 
भाळवणी भाळवणी, हिवरगाव हुलजंती हुलजंती 

हुलजंती, माळेवाडी 
येड़ाव येड्राव , जित्ती, खवे, 

सोड्डी 

सोड्डी, शिवणगी, येळगी 
डिकसळ . 

सलगर खु. 

सलगर खुर्द, आसबेवाडी 
निंबोणी निंबोणी, चिखलगी 

सलगर बु. 
हुलजंती हुलजंती, माळेवाडी 

लवंगी 

लवंगी 
सोड्डी सोड्डी , शिवणगी, येळगी 

बावची 

बावची , जंगलगी पौट 
सलगर खु. सलगर खुर्द, आसबेवाडी भोसे भोसे 

भोसे 
सलगर बु. सलगर बु. 

रेडे 

रेडे, सिद्धनकेरी 
लवंगी लवंगी 

शिरनांदगी 

शिरनांदगी 
बावची बावची, जंगलगी, पौट 

महमदाबाद हु. 

महमदाबाद हु , मारोळी 
भोसे भोसे 

लोणार 

लोणार , पडोळकरवाडी 
रेड्डे रेडे सिद्धनकेरी 

हुन्नूर 

हुन्नूर , रेवेवाडी, मानेवाडी 
शिरनांदगी शिरनांदगी 

आंधळगाव आंधळगाव 

आंधळगाव 
महमदाबाद हु , मारोळी 

लेंडवे चिंचाळे 
लोणार 

लेंडवे चिंचाळे , शिरसी 
लोणार , पडोळकरवाडी 

हाजापूर 

हाजापूर , खडकी, जालिहाळ 
हुन्नूर हुन्नूर , रेखेवाडी, मानेवाडी 

जुनोनी 

जुनोनी, गोणीवाडी 
आंधळगाव आंधळगाव 

नंदेश्वर 

नंदेश्वर 
लेंडवे चिंचाळे लेंडवे चिंचाळे . शिरसी 
खुपसंगी खुपसंगी 

मारापूर 

मारापूर 
हाजापूर हाजापूर , खडकी, जालिहाळ 

घरनिकी 

घरनिकी, आकोले 
जुनोनी जुनोनी, गोणीवाडी 

गुंजेगाव 

गुंजेगाव, महमदाबाद ( शे .) 
नंदेश्वर नंदेश्वर 

लक्ष्मी दहिवडी लक्ष्मी दहिवडी 
ढवळस 

ढवळस, मल्लेवाडी, देगाव 
मारापूर 
घरनिकी घरनिकी, आकोले 

मुढवी 

मुढवी, धर्मगाव 
गुंजेगाव गुंजेगाव , महमदाबाद ( शे.) बोराळे 

बोराळे 

बोराळे 
लक्ष्मी दहिवडी लक्ष्मी दहिवडी 

सिद्धापूर 

सिद्धापूर, तांडोर 
ढवळस ढवळस, मल्लेवाडी, देगाव 

मुंढेवाडी 

मुंढेवाडी 
मुढवी मुढवी, धर्मगाव 

नंदूर 

नंदूर 
बोराळे बोराळे 

अरळी 

अरळी 

कागष्ट 
सिद्धापूर सिद्धापूर, तांडोर 

कागष्ट , कर्जाळ , लमानतांडा, 
मुंढेवाडी मुंढेवाडी 
नंदूर नंदूर पाटखळ ( नवीन 

पाटखळ, गणेशवाडी, 
अरळी अरळी महसूल मंडळ ) 

मेटकरवाडी. 
कागष्ट कर्जाळ, 

डोणज 

डोणज, भालेवाडी 
लमानतांडा, कात्राळ . 

डोंगरगाव 

डोंगरगाव, कचरेवाडी 
खुपसंगी 

खुपसंगी 
खोमनाळ 

खोमनाळ, फटेवाडी 


आंधळगाव 


१ 


मारापूर, शेलेवाडी 


मारापूर 


मारापूर, शेलेवाडी 


बोराळे 


कात्राळ . 


पाटखळ 


कागष्ट 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१ ९ / आषाढ १३ - १९ , 


शके १ ९ ४१ 


२७ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


७ 


तालुका सांगोला, उपविभाग मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर, नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना 


सांगोला 


सांगोला 


जुना साझा 


सांगोला, चिंचोली 
कमलापूर, गोडसेवाडी 
वासूद , केदारवाडी 


सांगोला 
सांगोला-१ 
चिंचोली 


सांगोला 
सांगोला -१ 
चिंचोली 


सांगोला 
कमलापूर 
वासूद 
मेंडशिंगी 
वाढेगाव 
आलेगाव 


नवीन साझा 
नवीन साझा 


मेंडशिंगी, बुरलेवाडी 
वाढेगाव, राजापूर 
आलेगाव 


कमलापूर 
वासुद 
मेंडशिंगी 
वाढेगाव 


कमलापूर, गोडसेवाडी, 
वासुद , केदारवाडी, 


मेंडशिंगी , बुरलेवाडी 


जवळा 


जवळा 


वाढेगाव, राजापूर 


जवळा 


जवळा 


जवळा 
आगलावेवाडी 
भोपसेवाडी 
हणमंतगाव 
कडलास 


घेरडी 
हंगिरगे 
पारे 
डिकसळ 
वाकी घेरडी 


आगलावेवाडी, बुरंगेवाडी 
भोपसेवाडी, तरंगेवाडी 
हणमंतगाव, लोणविरे 


नवीन साझा 
नवीन साझा 


कडलास 


हातिद 


हातिद 


घेरडी 
आलेगाव 


पाचेगाव खु. 


महसूल मंडळ) 


वा . घेरडी 


जवळा, 

भोपसेवाडी , 
आगलावेवाडी, बुरंगेवाडी. 
घेरडी 
हंगिरगे, गावडेवाडी 
पारे 
डिकसळ, नराळे, हबिसेवाडी 
वाकी घेरडी, वाकी चिंचाळे 

घरेडी ( नवीन 
हातिद, ह. मंगेवाडी 
पाचेगाव खु., नलवडेवाडी , 
मिसाळवाडी . 
उदनवाडी, झापाचीवाडी, 
कारंडेवाडी. 
राजुरी 
वाटंबरे 

सोनंद 
जुजारपूर, गुणाप्पावाडी 
कोळा, कराडवाडी, 
कोबडवाडी , तिप्पेहाळी. 
किडबिसरी, पोचेगाव बु. 
गौडवाडी, सोमेवाडी 
बुद्धेहाळ, कारंडेवाडी 

हतीद 
जुनोनी, काळूबाळूवाडी 
चोपडी , बंडगरवाडी 


घेरडी 
आलेगाव 
वा. घेरडी , वा . चिचाळे 
पारे 
हंगिरगे, गावडेवाडी 
डिकसळ, नराळे , हबिसेवाडी 


उदनवाडी 


पारे 
हंगिरगे 
डिकसळ 


राजुरी 
वाटंबरे 


जुजारपूर 


कोळा 


कोळा 


सोनंद 
वाटंबरे 
अकोला 
मानेगाव 
राजुरी 
डोगरगाव 


सोनंद, गळवेवाडी 
वाटंबरे 
अकोला 
मानेगाव, निजामपूर 
राजुरी 
डोगरगाव 


किडबिसरी 
गौडवाडी 
बुद्धेहाळ 
जुनोनी 
चोपडी 


हतीद 


पाचेगाव खु. 


नाझरा 


नाझरा, 


नाझरा 
बलवडी 


जुजारपूर 
उदनवाडी 


हतीद, ह. मंगेवाडी 
पाचेगाव ( खु.), नलवडेवाडी 
मिसाळवाडी. 
जुजारपूर , गुणापावाडी 
उदनवाडी, झापाची वाडी , 
कारंडेवाडी . 
बुद्धेहाळ, करांडेवाडी 


सरगरवाडी 
बलवडी 

अनकढाळ , वझरे 
चिणके 
अजनाळे, लिगाडेवाडी 
य. मंगेवाडी 


अनकढाळ 
चिणके 
अजनाळे 


बुद्धेहाळ 


य. मंगेवाडी 


कोळा 


महुद 


hon 


महुद , ढाळेवाडी 


नवीन साझा 
नवीन साझा 


कटफळ , 


महुद 
कटफळ 

इटकी 
चिकमहुद 

चिकमहुद , बंडगरवाडी , 

जाधववाडी. 
महिम 

महिम , कारंडेवाडी 
खवासपूर खवासपूर 
नवीन लोटेवाडी नवीन लोटेवाडी, जुनी 

लोटेवाडी. 


कोळा 
कराडवाडी 
तिप्पेहाळी 
किडबिरी 
जुनोनी 
गौडवाडी 


कोळा 
कराडवाडी, कोबडवाडी 
तिप्पेहाळी 
किडबिरी, पाचेगाव बु. 
जुनोनी, काळूबाळूवाडी 
गौडवाडी, सोमेवाडी 


नाझरा 


नाझरा 
चौपडी 
बलवडी 


नाझरा, सरगरवाडी 
चौपडी, बंडगरवाडी 
बलवडी 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ 


१९ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


संगेवाडी 


अनकढाळ 


य . मंगेवाडी 


य . मंगेवाडी 


शिवणे 


तालुका सांगोला, उपविभाग मंगळवेढा ,जिल्हा सोलापूर, नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना-चालू 
संगेवाडी संगेवाडी , शिरभावी , 

अनकढाळ 
मेटकरवाडी. 
देवळे देवळे, मेथवडे 

अजनाळे 

अजनाळे. लिगाडेवाडी 
मांजरी मांजरी, देवकतेवाडी 

चिणके 

चिणके, वझरे 
बामणी बामणी, सावे 
संगेवाडी संगेवाडी 

संगेवाडी, शिरभावी, 
धायटी धायटी 

मेटकरवाडी. 
हलदहिवडी हलदहिवडी 

सावे 

सावे, बामणी 
शिवणे शिवणे 

धायटी 

धायटी 
वाकी शिवणे वाकी शिवणे, नरळेवाडी 

हलदहिवडी 

हलदहिवडी 
अचकदाणी अचकदाणी, लक्ष्मीनगर 

मांजरी 

मांजरी, देवकतेवाडी 
बागलवाडी बागलवाडी, सोजनलवाडी 

मेथवडे 

मेळवडे, देवळे 
एखतपूर एखतपूर 

महुद 

महुद 
गायगव्हाण गायगव्हाण , खिलारवाडी 

चिकमहुद 

चिकमहुद, बंडगरवाडी, 
सोनंद सोनंद, गळवेवाडी 

जाधववाडी. 
कडलास कडलास 

महिम 

महिम, कारंडेवाडी 
अकोला अकोला 

कटफळ 
मानेगाव मानेगाव, निजामपूर 

खवासपूर 

खवासपूर 
लोणविरे लोणविरे, हनमंतगाव 

न . लौटेवाडी, जुनी लौटेवाडी , 
डोंगरगाव डोंगरगाव 

सातारकर वस्ती. 


हु 


महुद , ढाळेवाडी 


सोनंद 


कटफळ, इटकी 


न . लौटेवाडी 


शिवणे 


शिवणे 


वा. शिवणे 


गायगव्हाण 
अचकदाणी 


शिवणे 
वा. शिवणे, नरळेवाडी 
गायगव्हाण , खिलारवाडी 
अचकदाणी, लक्ष्मीनगर 
एखतपूर 
बागलवाडी, सोनलवाडी 


एखतपूर 
बागलवाडी 


माळशिरस 


मोटेवाडी ( मा . 


मोटेवाडी ( मा .) 


नवीन साझा 


तालुका माळशिरस, उपविभाग अकलूज, जिल्हा सोलापूर, नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना 
माळशिरस माळशिरस माळशिरस माळशिरस 

माळशिरस 
तिरवंडी तिरवंडी, कचरेवाडी 

तिरवंडी 

तिरवंडी, कचरेवाडी 
मोटेवाडी मोटेवाडी, तरंगफळ 
मेडद मेडद , उंबरे दहिगाव 

चाकोरे 

चाकोरे , प्रतापनगर 
पानीव पानीव, विजयवाडी 

तरंगफळ 

तरंगफळ 
खुडूस खुडूस, डोंबाळवाडी, 

गारवाड 

गारवाड, मगरवाडी 
झंजेवाडी. 

पिलीव पिलीव 

पिलीव, झिंजे वस्ती 
पिलीव पिलीव , सुळेवाडी 

शिंगोर्णी 

शिंगोर्णी 
शिंगोर्णी शिंगोर्णी, बचेरी 

बचेरी 

बचेरी 
चांदापुरी चांदापुरी, पठाणवस्ती 

काळमवाडी 

काळमवाडी 
साळमुखवाडी साळमुखवाडी, कुसमोड 

कोळेगाव 

कोळेगाव 
कोळेगाव कोळेगाव 

फळवणी 

फळवणी 
फळवणी फळवणी, काळमवाडी 

सुळेवाडी 

सुळेवाडी 


पिलीव 


नवीन साझा 
नवीन साझा 


नवीन साझा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१ ९ / आषाढ १३ - १९ , 


शके १ ९ ४१ 


२९ 


परिशिष्ट-- चालू 


w 


२ 


३ 


४ 


७ 


दहिगाव 


तालुका माळशिरस, उपविभाग अकलूज, जिल्हा सोलापूर , नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना- चालू 
दहिगाव दहिगाव 

दहिगाव दहिगाव 

दहिगाव 
गुरसाळे गुरसाळे 

गुरसाळे 

गुरसाळे 
कुरबावी कुरबाबी, डोंबाळवाडी 

कुरबावी 

कुरबाबी, डोंबाळवाडी 
एकशिव एकशिव, तांबेवाडी 

एकशिव 

एकशिव, तांबेवाडी 
शिंदेवाडी शिंदेवाडी , देखमुखवाडी 

शिंदेवाडी 

शिंदेवाडी , देखमुखवाडी 
पिरळे पिरळे. कळंबोली 

पिरळे 

पिरळे, कळंबोली 


नातेपुते 


नातेपुते 


नातेपुते 
लोणंद 
फडतरी 


नातेपुते 
पिंपरी 
फडतरी 


नवीन साझा 


नातेपुते 
लोणंद, लो . मो . वाडी 
फडतरी, निटवेवाडी , 
शिवारवस्ती. 
मोरोची, पिंपरी 
धर्मपुरी 
कारंडे, कोथाळे 


नातेपुते 
पिंपरी 
फडतरी, निटवेवाडी , 
शिवार वस्ती. 
मोरोची 
धर्मपुरी 
कारंडे, कोथाळे 


मोरोची 
धर्मपुरी 
कारंडे 


मोरोची 
धर्मपुरी 
कारंडे 


सदाशिवनगर सदाशिवनगर 


सदाशिवनगर 


पुरंदावडे 
फौडशिरस 
पळसमंडळ 
मारकडवाडी 
मांडवे 


सदाशिवनगर, 
तामसिद्धवाडी. 
पुरंदावडे येळीव 
फौडशिरस, मोटेवाडी फौ . 
पळसमंडळ , बांगर्डे 
मारकडवाडी, कदमवाडी 
मांडवे 


सदाशिवनगर 
पुरुंदावडे 
गिरवी 
लोणंद 
भांबुर्डी 
मांडवे 


सदाशिवनगर 
पुरुंदावडे, येळीव 
गिरवी 
लोणंद, लोंढे मोहितेवाडी 
भांबुर्डी, जाधववाडी 
मांडवे 


इस्लामपूर 


इस्लामपूर 


इस्लामपूर 
भांबुर्डी 


नवीन साझा 
नवीन साझा 


गारवाड 


इस्लामपूर , गोरडवाडी 
भांबुर्डी, जाधववाडी 
गारवाड, मगरवाडी 
मांडकी, जळभावी 
कन्हेर , रेडे 
गिरवी, भांब 


इस्लामपूर 
रेडे 
भांब 
मांडकी 
कन्हेर 
गोरडवाडी 


इस्लामपूर 
रेडे 
भांब 
मांडकी, जळभावी 
कन्हेर 
गोरडवाडी 


मांडकी 
कन्हेर 
गिरवी 


नवीन साझा 


वेळापूर 


वेळापूर 


वेळापूर 
उघडेवाडी 
तोंडले 
तांदुळवाडी 
मळोली 
निमगाव 


वेळापूर, पिसेवाडी 
उघडेवाडी, धानोरे 
तोंडले, बोंडले, दसूर 
तांदुळवाडी 
मळोली, शेंडेचिंच 
निमगाव 


वेळापूर 
उघडेवाडी 
तोंडले 
तांदुळवाडी 
मळोली 
कुसमोड 
खंडाळी 


वेळापूर 
उघडेवाडी, धानोरे 
तोंडले, बोंडले, दसूर 
तांदुळवाडी 
मळोली, शेंडेचिंच 
कुसमोड, साळमुखवाडी 
खंडाळी, दत्तनगर 


अकलूज 


अकलूज 


अकलूज 
यशवंतनगर 
विझोरी 
खंडाळी 
बागेवाडी 


अकलूज 
यशवंतनगर 


अकलूज 
यशवंतनगर 


अकलूज 
यशवंतनगर, माळेवाडी 
विझोरी, चौडेश्वरवाडी 
खंडाळी, दत्तनगर 
बागेवाडी , आनंदनगर, 
गिरझणी. 
चाकोरे , कोंडबावी , 


माळेवाडी ( अ .) 


माळेवाडी ( अ ). 


नवीन साझा 
नवीन साझा 


गिरझणी 
बागेवाडी 
कोंडबावी 


गिरझणी, आनंदनगर 
बागेवाडी 
कोंडबावी 


चाकोरे 


नवीन साझा 


प्रतापनगर . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ 


१९ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


लवंग 


महाग 


तालुका माळशिरस , उपविभाग अकलूज, जिल्हा सोलापूर , नवीन तलाठी साझा व महसूल मंडळ पुनर्रचना- चालू 
लवंग लवंग 

लवंग लवंग 

लवंग 
तांबवे तांबवे, बिजवडी 

तांबवे 

तांबवे, बिजवडी 
संगम संगम, गणेशगाव, 

संगम 

संगम , गणेशगाव, बाभुळगाव 
बाभुळगाव 

वाघोली 

वाघोली, वाफेगाव 
वाघोली वाघोली, वाफेगाव 

माळीनगर 

माळीनगर , सवतगव्हाण 
माळीनगर माळीनगर , सवतगव्हाण महाळुग महाळुग 

महाळुग 
महाळुग महाळुग 

बोरगाव 

बोरगाव, माळेवाडी ( बो. ) 
बोरगाव बोरगाव, माळेवाडी ( बो.) 

जांबुड 

जांबुड 
जांबुड जांबुड 

माळखांबी, खळवे, विठ्ठलवाडी 
माळखांबी माळखांबी, खळवे, 

नेवरे 

नेवरे , कोंढारपट्टा 
विठ्ठलवाडी. 

उंबरे वेळापूर, मिरे 
नेवरे नेवरे, कोंढारपट्टा 

खुडूस 

खुडूस , डोंबाळवाडी, झंजेवाडी 
उंबरे वेळापूर उंबरे वेळापूर , मिरे 

पानीव 

पानीव, विजयवाडी 
निमगाव 

निमगाव 
चांदापुरी 

चांदापुरी, पठाण वस्ती 
विझोरी 

विझोरी. चौडेश्वरवाडी 
पिसेवाडी 

पिसेवाडी 


माळखांबी 


उंबरे वेळापूर 


खुडूस ( नवीन 
महसूल मंडळ) 


नवीन साझा 


महसूल मंडळ) 


नवीन साझा 


फोंडशिरस ( नवीन फोंडशिरस 

मोटेवाडी ( फो . ) 
मारकडवाडी 
पळसमंडळ 
तामसिदवाडी 
मेंडद 


फोंडशिरस 
मोटेवाडी ( फो .) 
मारकडवाडी, कदमवाडी 
पळसमंडळ, बांगर्डे 
तामसिदवाडी 
मेंडद , उंबरे ( द .) 

डॉ . राजेंद्र भोसले , 

भा.प्र.से., 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 


नवीन साझा 


सोलापूर, १२ जून २०१ ९. 


पोलीस उपायुक्त , वाहतूक यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पोउआ /वाहतूक -६ /२०१ ९.- ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासन, गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए -०१९ ६/ ८७१ /सीआर-३७ /टीआरए -२ , दिनांक २७ सप्टेंबर १९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा, कलम 
११५, ११६ (१),(ए), (बी), ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी , तेजस्वी 
सातपुते , पोलीस उपायुक्त, वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर , अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. फायर ब्रिगेड, पोलीस वाहने , रुग्णवाहिका इत्यादी ) खेरीज 
करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निर्बंध रद्द समजण्यात येतील. 

पुणे शहरातील बाजीराव रोड , टिळक रोड, शिवाजी रोड , कुमठेकर रोड, लक्ष्मी रोड या रस्त्यांवर वाहने थांबवून मालाची चढ - उतार 
करण्यास सकाळी ते रात्रौ २२.०० वाजेपर्यंतचे कालावधीमध्ये मनाई आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत . 

तेजस्वी सातपुते , 


- 


७.०० 


पोलीस उपायुक्त, 


पुणे, १८ फेब्रुवारी २०१९. 


वाहतूक शाखा, पुणे शहर, पुणे . 


उपविभागीय 
अधिकारी 
यांजकडून 


संदर्भ 
: 
(१) 
महाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचे 
पुनर्वसनअधिनियम, 
१ 
९ 
७६,१ 
९ 
८६ 
व 
१९९९. 

( 
२)शासननिर्णयक्रमांकआरपीए-३५९७/सीआर-१७२/ 
र-४,दिनांक२०मे१९९७अन्वयेकलम 
११(१)चीअधिसूचना. ( 
३)शासननिर्णय 
क्रमांकआरपीए 
-३५९७/प्र.क्र 
.२०९/र-४ 
,दिनांक 
१०फेब्रुवारी१९९८अन्वयेकलम१३(२)चीअधिसूचना. (४)मा. 
विभागीयआयुक्त,पुणेविभाग, 
पुणे(पुनर्वसनशाखा),पुणेयांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का. 
/आरआर-२२७३/१८,दिनांक११मे२०१८. (५)मा.विभागीयआयुक्त,पुणेविभाग,पुणे(पुनर्वसनशाखा)यांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२४२१/२०१८,दिनांक२५मे२०१८. (६ 
) 
जिल्हाधिकारीकार्यालय 
,सातारा(पुनर्वसन 
शाखा 
)यांचेकडील 
पत्र 
क्रमांक 
पुनर्व 
/सेल/ 
कावि 
-३ 
९९/ 
१८ 
,दिनांक 
७ 
जून२०१८. (७)मा.जिल्हाधिकारी(पुनर्वसनशाखा),सातारायांचेकडीलपत्रक्रमांकपुनर्व/सेल/एसआर-३६/ 
२०१८,दिनांक२०नोव्हेंबर२०१८ 
. 

अधिसूचना क्रमांकपुनर्व/कावि-९६५(४०८-वहागाव)/२०१९.–ज्याअर्थी,संदर्भक्रमांक१नुसार,उत्तरमांडयाप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातमौजेवहागावयागावाबाबत,दिनांक२०मे१९९७रोजीअधिसूचना प्रसिद्धकरूनमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)अन्वयेशेतजमिनीच्याहस्तांतरणावर,पोट-विभागणीवरनिर्बंधठेवणेतआलेलेआहेत,तसेचसंदर्भ क्रमांक३नुसारकलम१३(२)चीअधिसूचनादिनांक१०फेब्रुवारी१९९८रोजीप्रसिद्धकरूनसदरगावातीललाभक्षेत्रातसमाविष्टअसलेचेक्षेत्रघोषितकेलेआहे 

ज्याअर्थी,उत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेवहागाव,तालुकाकराडयागावचेभूसंपादनपूर्णझालेआहे.तसेचउत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेवहागाव,तालुकाकराडयागावातीलनव्याने संपादनकरण्याचीआवश्यकतानाही.तसेचप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातीलभूसंपादनझालेल्यागटांचीमाहितीसोबतजोडलेल्यापरिशिष्टामध्येनमूदकेलीआहे. 

तसेच,ज्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमातीलकलम१२(१)नुसारउत्तरमांडयाप्रकल्पासाठीमौजेवहागावयागावातीललाभक्षेत्राचेस्लॅबपात्रखातेदारयांचेसंपादनपूर्णझालेअसल्याने याप्रकल्पाचे 
लाभक्षेत्रातमौजेवहागावयागावातनव्यानेजमीनसंपादनकरणेचीआवश्यकता 
नाही,त्यामुळेपुनर्वसनअधिनियमाचेकलम११(१)चेउक्तअधिसूचनेतनमूदमौजेवहागाव यागावातीलजमिनीच्यासंपादनाचीसर्वकार्यवाहीसंपली 
आहे,असेजाहीर 
करणेआवश्यकआहे. 

त्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमाच्याकलम१२(१)नुसारमलाप्राप्तझालेल्याअधिकारांचावापरकरून,मी,हिम्मतखराडे,उपविभागीयअधिकारी,कराडउपविभाग,कराड,याद्वारे असे 
घोषित 
करतोकी,उत्तरमांडप्रकल्पयाप्रकल्पाअंतर्गतमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९ 
८६चेकलम११(१)च्याअधिसूचनेद्वारेखालीलनमूदलाभक्षेत्रातीलगावांच्या हद्दीतील 
प्रकल्पासाठीवप्रकल्पग्रस्तांच्यापुनर्वसनासाठीसंपादितझालेल्याउपरोक्त 
वस्तुस्थितीनुसारकलम१३(१)अन्वयेअधिसूचितकेलेलेक्षेत्र२५०हेक्टर५१आरअसूनवरनमूद 
केल्याप्रमाणे उत्तरमांडप्रकल्पाचेगावातीलभूसंपादनाचेकामपूर्णझालेलेअसूनएकूण 
०हेक्टर२३आरलाभक्षेत्रापैकीस्तंभक्रमांक८व१०मध्येनमूदगट 
वगळूनसदरप्रकल्पाकरिताएकूण ०हेक्टर२३आरभूसंपादनपूर्णझालेअसूनसंपूर्णक्षेत्रासजिल्हापुनर्वसनअधिकारी,सातारायांचेनावनमूदआहे.सदरपरिशिष्टातस्तंभक्रमांक१२मध्येनमूदएकूणनिरंकगट नंबरन्यायप्रविष्टअसल्यानेसदरगटातीलनिर्बंधउठवतायेणार 
नसल्यानेसदरचेगटनंबरशीसंबंधितखातेदाराचेसर्वगटनंबरवरीलशेराकायमठेवणेतयावेत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ 


१ ९ , शके १९ ४१ 


यागावातीलस्तंभक्रमांक८,१०व१४मध्येनमूदगटावरीलतसेचस्लॅबपात्रक्षेत्रापेक्षाकमीक्षेत्रअसलेल्याखातेदारांच्यागटावरीलमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९७६,१९८६,१९९९,कलम१२(१)नुसारठेवणेतआलेलेनिर्बंधउठवणेआवश्यकआहे. 

तसेचयाव्यतिरिक्तउक्तगावातीलएखाद्यागटातीलक्षेत्राचेसंपादनहोणेचेआहे/किंवासंपादनप्रक्रियासुरूआहेववरनमूदकेलेल्याव्यतिरिक्तन्यायप्रविष्टबाबीतीलक्षेत्रवगट निदर्शनासआल्यासतेवगळूनसदरचेनिर्बंधउठविणेआवश्यकआहे. 


३१ 


परिशिष्ट 


३२ 


अ 
. 
क्र 
. 


निर्बंध 
उठविणेत 
येणारे 
गाव 


तालुका/जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


१ 


वहागाव 


तालुकाकराड,जिल्हासातारा उपविभागीयअधिकारी,कराडउपविभाग,कराडअसेहीनिर्देशदेतआहेतकी,वरनमूदअधिसूचितकेलेल्यासंबंधितगावामध्येमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९९९चेकलम१२(१)अन्वयेठेवणेतआलेलेनिबंधउपरोक्तनमूदप्रमाणेउठविणेतआलेअसल्याबाबतचीहीअधिसूचनादवंडीपिटवूनआणिलाभकारीपरिमंडलामधीलएखाद्याकिंवाअनेक ठळकजागीआणिगावच्याचावडीवरआणिकोणतेहीअसल्यासग्रामपंचायतीच्याकार्यालयातआणिनोंदणीनिबंधककार्यालयआणितहसीलदारकार्यालयआणिउपविभागीयअधिकारीयांच्या कार्यालयातदेखीलठळकजागेवरकिंवाजागांवरयाअधिसूचनेचीप्रतचिकटवूनप्रसिद्धकरणेतयेत 
आहे. 

परिशिष्ट 


अ. 


भूसपादन 


गावाचे 


संपादनपात्रखातेदारांचे 


संपादन 


कलम६ची 


न्यायालयीन 


कलम४(१)ची 

अधिसूचना 


क्र. 


प्र 
. 
क्र 
. 


नाव 


नाव 


पात्रक्षेत्र 


अधिसूचना 


प्रकरणात 


कलम४८(१ 
) अन्वयेवगळलेले 

क्षेत्र गटनबर 
क्षेत्र 


न्यायालयीन 

प्रकरणाने 
वगळलेले 
गट गटनंबर 

क्षेत्र 


अंतिम 
संपादित 
केलेले 
क्षेत्र 

(९-१०) गटनबरक्षेत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


प्रलंबितक्षेत्र 


गटनबर 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१ 


१५ १४१४-अपै 
.०.२३ 


१३४४ 


वहागाव 


विष्णूनिवृत्तीपवारवगैरे 


०.२३ 


०.२३ 


०.२३ 


एकूण 


०.२३ 


०.२३ 


०.२३ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.२३ 


हिम्मतखराडे, उपविभागीयअधिकारी, 
कराड 
उपविभाग, 
कराड 
, 

जिल्हा 
सातारा 
. 


कराड,१४मे 
२०१ 
९ 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ 


संदर्भ 
: 
(१) 
महाराष्ट्रप्रकल्पबाधित 
व्यक्तींचे 
पुनर्वसनअधिनियम, 
१९ 
७६ 
,१ 
९ 
८६ 
व 
१ 
९९९. 

(२) 
शासननिर्णयक्रमांकआरपीए 
-३५९ 
७ 
/सीआर-१७२/र-४ 
, 
दिनांक२०मे१९९७अन्वयेकलम११(१)चीअधिसूचना. ( 
३ 
)शासननिर्णय 
क्रमांकआरपीए-३५९७/प्र 
. 
क्र.२०९/ 
र-४,दिनांक 
१०फेब्रुवारी 
१९९८अन्वयेकलम१३ 
(२)चीअधिसूचना. (४)मा.विभागीयआयुक्त,पुणेविभाग,पुणे(पुनर्वसन 
शाखा),पुणेयांचेकडीलपत्रजा.क्र. 
पुनर्व/अ.का./आरआर-२२७३/१८,दिनांक११मे२०१८. (५)मा.विभागीयआयुक्त,पुणेविभाग,पुणे(पुनर्वसनशाखा)यांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२४२१/२०१८,दिनांक२५मे२०१८. (६ 
)जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, 
सातारा 
(पुनर्वसनशाखा)यांचेकडीलपत्रक्रमांकपुनर्व/ 
सेल/ 
कावि 
-३९९ 
/१८,दिनांक७जून 
२०१८ 
. 
(७)मा.जिल्हाधिकारी(पुनर्वसनशाखा),सातारायांचेकडीलपत्रक्रमांकपुनर्व/सेल/एसआर-३६ 
/२०१८,दिनांक२०नोव्हेंबर२०१८. 


१ ९ , शके १ ९ ४१ 


अधिसूचना क्रमांकपुनर्व/कावि-९६५(४०८-हिंगनोळे)/२०१९.–ज्याअर्थी,संदर्भक्रमांक१नुसार,उत्तरमांडप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातमौजेहिंगनोळेया 
गावाबाबत,दिनांक२०मे१९९७रोजीअधिसूचना प्रसिद्धकरूनमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)अन्वयेशेतजमिनीच्याहस्तांतरणावर,पोट-विभागणीवरनिबंधठेवणेतआलेलेआहेत,तसेचसंदर्भ क्रमांक३नुसारकलम१३(२)चीअधिसूचनादिनांक१०फेब्रुवारी१९९८रोजीप्रसिद्धकरूनसदरगावातीललाभक्षेत्रातसमाविष्टअसलेचेक्षेत्रघोषितकेलेआहे; 

ज्याअर्थी,उत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेहिंगनोळे,तालुकाकराडयागावचेभूसंपादनपूर्णझालेआहे.तसेचउत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेहिंगनोळे,तालुकाकराडयागावातीलनव्याने संपादनकरण्याचीआवश्यकतानाही.तसेचप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातीलभूसंपादनझालेल्यागटांचीमाहितीसोबतजोडलेल्यापरिशिष्टामध्येनमूदकेलीआहे; 

तसेच,ज्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमातीलकलम१२(१)नुसारउत्तरमांडयाप्रकल्पासाठीमौजेहिंगनोळेयागावातीललाभक्षेत्राचेस्लॅबपात्रखातेदारयांचेसंपादनपूर्णझालेअसल्याने या 
प्रकल्पाचेलाभक्षेत्रातमौजेहिंगनोळेयागावातनव्यानेजमीनसंपादनकरणेचीआवश्यकतानाही,त्यामुळेपुनर्वसनअधिनियमाचेकलम११(१)चेउक्तअधिसूचनेतनमूद 
मौजेहिंगनोळे यागावातीलजमिनीच्यासंपादनाचीसर्वकार्यवाहीसंपलीआहे,असेजाहीरकरणेआवश्यक 
आहे 
. 

त्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमाच्याकलम१२(१)नुसारमलाप्राप्तझालेल्याअधिकारांचावापरकरून,मी,हिम्मतखराडे,उपविभागीयअधिकारी,कराडउपविभाग,कराड,याद्वारे असे 
घोषितकरतोकी,उत्तरमांडप्रकल्पयाप्रकल्पाअंतर्गतमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)च्याअधिसूचनेद्वारेखालीलनमूदलाभक्षेत्रातीलगावांच्या हद्दीतीलप्रकल्पासाठी 
वप्रकल्पग्रस्तांच्यापुनर्वसनासाठीसंपादित 
झालेल्याउपरोक्तवस्तुस्थितीनुसारकलम१३(१)अन्वयेअधिसूचितकेलेलेक्षेत्र१५१हेक्टर 
५३आरअसून 
वरनमूदकेल्याप्रमाणे उत्तरमांडप्रकल्पाचेगावातीलभूसंपादनाचे 
काम 
पूर्णझालेलेअसूनएकूण 
४हेक्टर 
११आरलाभक्षेत्रापैकी 
स्तंभक्रमांक 
८व१०मध्येनमूदगटवगळूनसदरप्रकल्पाकरिताएकूण २हेक्टर८२आरभूसंपादनपूर्णझालेअसूनसंपूर्णक्षेत्रासजिल्हापुनर्वसनअधिकारी 
,सातारायांचेनावनमूदआहे.सदरपरिशिष्टातस्तंभक्रमांक१२मध्येनमूदएकूणनिरंकगट नंबरन्यायप्रविष्टअसल्यानेसदरगटातीलनिर्बंधउठवतायेणारनसल्यानेसदरचेगटनंबरशीसंबंधितखातेदाराचेसर्वगटनंबरवरीलशेराकायमठेवणेतयावेत. 

यागावातीलस्तंभक्रमांक८,१०व१४मध्येनमूदगटावरीलतसेचस्लॅबपात्रक्षेत्रापेक्षाकमीक्षेत्रअसलेल्याखातेदारांच्यागटावरीलमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९७६,१९८६,१९९९,कलम१२(१)नुसारठेवणेतआलेलेनिर्बंधउठवणेआवश्यकआहे. 

तसेचयाव्यतिरिक्तउक्तगावातीलएखाद्यागटातीलक्षेत्राचेसंपादनहोणेचेआहे/किंवासंपादनप्रक्रियासुरूआहेववरनमूदकेलेल्याव्यतिरिक्तन्यायप्रविष्टबाबीतीलक्षेत्रवगट निदर्शनासआल्यासतेवगळूनसदरचे 
निर्बंधउठविणेआवश्यकआहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ 


परिशिष्ट 


अ.क्र. 


निर्बंध 
उठविणेत 
येणारे 
गाव 


तालुका/जिल्हा 


१ 


२ 


mm 


१ 


हिंगनोळे 

तालुकाकराड,जिल्हासातारा उपविभागीयअधिकारी,कराडउपविभाग,कराडअसेहीनिर्देशदेतआहेतकी, 
वरनमूदअधिसूचितकेलेल्यासंबंधितगावामध्येमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९९९चेकलम१२(१)अन्वयेठेवणेतआलेलेनिर्बंधउपरोक्तनमूदप्रमाणेउठविणेतआलेअसल्याबाबतचीहीअधिसूचनादवंडीपिटवूनआणिलाभकारीपरिमंडलामधीलएखाद्याकिंवाअनेक ठळकजागीआणिगावच्याचावडीवरआणिकोणतेहीअसल्यासग्रामपंचायतीच्याकार्यालयातआणिनोंदणीनिबंधककार्यालयआणितहसीलदारकार्यालयआणिउपविभागीयअधिकारीयांच्या कार्यालयातदेखील 
ठळकजागेवरकिंवा 
जागांवरयाअधिसूचनेची 
प्रतचिकटवूनप्रसिद्धकरणेत 
येतआहे. 


१ ९ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट 


३४ 


अ. 


भूसंपादन 


गावाचे 


संपादनपात्रखातेदारांचे 


सपादन 


कलम४(१)ची 


कलम 
६ 


ची 


कलम४८(१ 
) 


न्यायालयीन 


न्यायालयीन 


अंतिमसंपादित 


क्र. 


प्र 
.क्र. 


नाव 


नाव 


पात्रक्षेत्र 


अधिसूचना 


अधिसूचना 


अन्वयेवगळलेले 


प्रकरणाने 


प्रकरणांत 


केलेले 
क्षेत्र 


क्षेत्र 


वगळलेलेक्षेत्र 


प्रलंबितक्षेत्र 


(९-१०) 


गटनबर 


क्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


१५ 


१ 


१३१६ 


हिंगनोळे 
धोंडी 
दामूशिराळकर 


२.४२ 


२.४२ 


२.४२ 


-- 


-- 


-- 


२८३ 


२.४२ 


२ 


१३१६ 


हिंगनोळे 
सोनुबाई 
कृष्णा 
जाधव 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


-- 


-- 


६२ 


०.४० 


३ 


१३१६ 


हिंगनोळेपांडुरंगशंकरकुलकर्णीवगैरे ३०.८० 


०.८० 


०.८० 


२८२ 


०.८० 


-- 


हिंगनोळे 


१३१६ 


oc 


विकास 
मुरलीधर 
कुलकर्णी 
वगैरे 
१ 
०.४ 
९ 


०.४ 
९ 


०.४९ 


१२८ 


०.४९ 


-- 


-- 


-- 


एकूण 


४.११ 


४.११ 


४.११ 


१.२९ 


२.८२ 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


हिम्मत 
खराडे 
, 


उपविभागीयअधिकारी 
, 
कराड 
उपविभाग, 
कराड 
, 

जिल्हा 
सातारा 
. 


कराड, 
१४ 
मे२०१९ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ 


संदर्भ: 
( 
१ 
) 
महाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचे 
पुनर्वसन 
अधिनियम,१ 
९७६ 
, 
१ 
९८६व१९९९. 

(२)शासननिर्णयक्रमांकआरपीए-३५९ 
७/सीआर-१७२/र-४,दिनांक 
२०मे१९९७अन्वयेकलम११(१)ची 
अधिसूचना. ( 
३)शासननिर्णयक्रमांकआरपीए-३५९७/प्र.क्र.२०९/र-४,दिनांक१०फेब्रुवारी१९९८अन्वयेकलम१३ 
(२)चीअधिसूचना. (४)मा.विभागीयआयुक्त,पुणेविभाग,पुणे(पुनर्वसनशाखा),पुणेयांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२२७३/१८,दिनांक११मे२०१८. (५)मा.विभागीयआयुक्त,पुणेविभाग,पुणे(पुनर्वसन 
शाखा)यांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२४२१/२०१८,दिनांक२५मे२०१८. (६ 
)जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, 
सातारा 
(पुनर्वसनशाखा)यांचेकडीलपत्र 
क्रमांक 
पुनर्व/ 
सेल/ 
कावि 
-३९९ 
/१८,दिनांक७जून 
२०१८ 
. (७)मा. 
जिल्हाधिकारी(पुनर्वसनशाखा),सातारायांचेकडीलपत्र 
क्रमांकपुनर्व/सेल/एसआर-३६/२०१८,दिनांक२०नोव्हेंबर२०१८. 


१ ९ , शके १ ९ ४१ 


अधिसूचना क्रमांकपुनर्व/कावि-९६५(४०८-चरेगाव)/२०१८.–ज्याअर्थी,संदर्भक्रमांक१नुसार,उत्तरमांडप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातमौजेचरेगावयागावाबाबत,दिनांक२०मे१९९७रोजीअधिसूचना प्रसिद्धकरूनमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)अन्वयेशेतजमिनीच्याहस्तांतरणावर,पोट-विभागणीवरनिर्बंधठेवणेतआलेलेआहेत,तसेचसंदर्भ क्रमांक३नुसारकलम१३(२)चीअधिसूचनादिनांक१०फेब्रुवारी१९९८रोजीप्रसिद्धकरूनसदरगावातीललाभक्षेत्रातसमाविष्टअसलेचेक्षेत्रघोषितकेलेआहे 

ज्याअर्थी,उत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेचरेगाव,तालुकाकराडयागावचेभूसंपादनपूर्णझालेआहे.तसेचउत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेचरेगाव,तालुकाकराडयागावातीलनव्याने संपादनकरण्याचीआवश्यकतानाही.तसेचप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातीलभूसंपादनझालेल्यागटांचीमाहितीसोबतजोडलेल्यापरिशिष्टामध्येनमूदकेलीआहे; 

तसेच,ज्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमातीलकलम१२(१)नुसारउत्तरमांडयाप्रकल्पासाठीमौजेचरेगावयागावातीललाभक्षेत्राचेस्लॅबपात्रखातेदारयांचेसंपादनपूर्णझालेअसल्याने 
याप्रकल्पाचेलाभक्षेत्रात 
मौजेचरेगावयागावात 
नव्यानेजमीनसंपादनकरणेचीआवश्यकतानाही,त्यामुळे 
पुनर्वसनअधिनियमाचेकलम११(१)चेउक्तअधिसूचनेतनमूदमौजेचरेगाव यागावातीलजमिनीच्यासंपादनाचीसर्वकार्यवाहीसंपलीआहे,असेजाहीरकरणेआवश्यकआहे. 

त्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमाच्याकलम१२(१)नुसारमलाप्राप्तझालेल्याअधिकारांचावापरकरून,मी,हिम्मतखराडे,उपविभागीयअधिकारी,कराडउपविभाग,कराड,याद्वारे असेघोषितकरतोकी,उत्तरमांडप्रकल्पयाप्रकल्पाअंतर्गतमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)च्याअधिसूचनेद्वारेखालीलनमूदलाभक्षेत्रातीलगावांच्या हद्दीतील 
प्रकल्पासाठीवप्रकल्पग्रस्तांच्यापुनर्वसनासाठीसंपादितझालेल्याउपरोक्तवस्तुस्थितीनुसारकलम१३ 
(१)अन्वयेअधिसूचितकेलेले 
क्षेत्र 
८०१हेक्टर८४ 
आर 
असूनवरनमूदकेल्याप्रमाणे 
उत्तरमांडप्रकल्पाचे 
गावातीलभूसंपादनाचेकाम 
पूर्णझालेलेअसूनएकूण४२हेक्टर७८आरलाभक्षेत्रापैकीस्तंभक्रमांक 
८व१०मध्येनमूदगटवगळूनसदरप्रकल्पाकरिताएकूण २५हेक्टर३आरभूसंपादनपूर्णझालेअसूनसंपूर्णक्षेत्रासजिल्हापुनर्वसनअधिकारी,सातारायांचेनावनमूदआहे.सदरपरिशिष्टातस्तंभक्रमांक१२मध्येनमूदएकूणनिरंकगट नंबरन्यायप्रविष्टअसल्यानेसदरगटातीलनिर्बंधउठवतायेणारनसल्यानेसदरचेगटनंबरशीसंबंधितखातेदाराचेसर्वगटनंबरवरीलशेराकायमठेवणेतयावेत. 

यागावातीलस्तंभक्रमांक८,१०व१४मध्येनमूदगटावरीलतसेचस्लॅबपात्रक्षेत्रापेक्षाकमीक्षेत्रअसलेल्याखातेदारांच्यागटावरीलमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९७६,१९८६,१९९९,कलम१२(१)नुसारठेवणेतआलेलेनिर्बंधउठवणेआवश्यकआहे. 

तसेचयाव्यतिरिक्तउक्तगावातीलएखाद्यागटातीलक्षेत्राचेसंपादनहोणेचेआहे/किंवासंपादनप्रक्रियासुरूआहेववरनमूदकेलेल्याव्यतिरिक्तन्यायप्रविष्टबाबीतीलक्षेत्रवगट निदर्शनासआल्यासतेवगळूनसदरचेनिबंधउठविणेआवश्यकआहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ 


परिशिष्ट 


अ.क्र. 


निर्बंध 
उठविणेत 
येणारे 
गाव 


तालुका/जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


१ 


चरेगाव 

तालुकाकराड,जिल्हासातारा 
उपविभागीयअधिकारी,कराडउपविभाग,कराडअसेहीनिर्देशदेतआहेतकी,वरनमूदअधिसूचितकेलेल्यासंबंधितगावामध्येमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधित 
व्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९९९चेकलम१२(१)अन्वयेठेवणेतआलेलेनिर्बधउपरोक्तनमूदप्रमाणेउठविणेतआलेअसल्याबाबतचीहीअधिसूचनादवंडीपिटवूनआणिलाभकारीपरिमंडलामधीलएखाद्याकिंवाअनेक ठळकजागीआणिगावच्याचावडीवरआणिकोणतेहीअसल्यासग्रामपंचायतीच्याकार्यालयातआणिनोंदणीनिबंधककार्यालयआणितहसीलदारकार्यालयआणिउपविभागीयअधिकारीयांच्या कार्यालयातदेखीलठळकजागेवरकिंवाजागांवर 
याअधिसूचनेचीप्रतचिकटवूनप्रसिद्धकरणेतयेतआहे. 


१ ९ , शके १९ ४१ 


३५ 


परिशिष्ट 


३६ 


अ. 


भूसंपादन 


गावाचे 


संपादनपात्रखातेदारांचे 


सपादन 


कलम४(१)ची 

अधिसूचना 


कलम६ची 
अधिसूचना 


क्र. 


प्र 
. 
क्र 
. 


नाव 


पात्रक्षेत्र 


नाव 


कलम 
४८ 
( 
१ 
) अन्वयेवगळलेले 

क्षेत्र गटनबर 

क्षेत्र 


न्यायालयीन 

प्रकरणाने 
वगळलेले 
क्षेत्र 

क्षेत्र 


न्यायालयीन प्रकरणांत प्रलंबितक्षेत्र गटनंबर 


अंतिमसंपादित 
केलेले 
क्षेत्र 

(९-१०) गटनंबर 

क्षेत्र 


गटनंबर 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१ 


चरेगाव 


आनंदरावव्यंकटरावमाने 


०.२९ 


०.२ 
९ 


-- 


-- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


१३३७ 


चरेगाव 


हरीभाऊ 
काशिनाथ 
माने 
व 
५ 
०.७५ 


०.५२ 


०.५२ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


११६ 


०.५२ 


०.२३ 


०.२३ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


९ 
२ 


०.२३ 


३ 


चरेगाव 


०.७९ 


०.७९ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


किसन 
मुकिंदा 
कुंभार 
विनायक 
काशिनाथ 
पवार 
व 


४ 


-- 


चरेगाव 


१.०० 


१.०० 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


५ 


-- 


चरेगाव 


दत्तात्रयचंद्रकांतकुलकर्णी 


१.३१ 


१.१४ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


०.१७ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


& 


१३३७ 


चरेगाव 


जयसिंगकोंडी 
माने 


१.२१ 


१.२१ 


१.२१ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


९ 
३० 


१.२१ 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै 


७ 


१३३७ 


चरेगाव 


बजरंगजगन्नाथमाने 


०.९० 


०.९० 


०.९ 
० 


-- 


-- 


-- 


९१२ 


०.९ 
० 


८ 


१३३७ 


चरेगाव 


तुकारामज्ञानूपवार 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


-- 


९७४ 


०.४० 


चरेगाव 


दिनकर 
चंदर 
पाटणकर 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


१० 


दिनकरसीताराममाने 


चरेगाव 


-- 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


8 


११ 


चरेगाव 


शिवाजीदिनकरमाने 


०.८४ 


०.८४ 


-- 


-- 


-- 


१२ 


१३३७ 


चरेगाव 


दादासो 
धोंडीराम 
सुर्यवंशी 


१.७६ 


१.७६ 


०.८८ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


९ 
६ 
९ 


०.८८ 


१३ 


चरेगाव 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


-- 


-- 


रघुनाथनावाजीमानेव२ नाथासीताराममाने 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ 


१४ 


-- 


चरेगाव 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


१५ 


१३३७ 


चरेगाव 


नारायणभैरूघुटेव३ 


०.८६ 


०.८६ 


०.८६ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


८९ 


०.८६ 


१६ 


१३३७ 


चरेगाव 


नथुबाबुइंगवले 


०.२४ 


०.२४ 


०.२४ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


१०४८ 


०.२४ 


१ ९ , 


१७ 


चरेगाव 


नानासोआनंदरावमाने 


२.०९ 


२.०० 


-- 


-- 


०.०९ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


शके १ ९ ४१ 


१८ 


१३३७ 


चरेगाव 


खाशीबाईबाजीरावमाने 


४.१२ 


३.२१ 


३.२१ 


-- 


-- 


-- 


-- 


९३१ 


३.२१ 


०.९१ 


०.३६ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


१०८३ 


०.३६ 


१ 
९ 


चरेगाव 


बाळासोनामदेवमाने 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


-- 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


w 


१ 


२ 


३ 


४ 


om 


७ 


८ 


on 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


२० 


चरेगाव 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


२१ 


१३३७ 


चरेगाव 


मोहन 
बाबुराव 
माने 
प्रकाश 
बाळासो 
डुबल बाबुरावनानाकुंभार 


०.८० 


०.८० 


०.८० 


-- 


-- 


-- 


-- 


९५३ 


०.८० 


२२ 


१३३७ 


चरेगाव 


२.४२ 


०.१० 


०.१० 


-- 


-- 


८४८ 


०.१० 


२.३२ 


२.३२ 


-- 


।।।।। 


-- 


८५६ 


२.३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


२३ 


१३३७ 


चरेगाव 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


६४ 


०.४० 


२४ 


चरेगाव 


०.३४ 


-- 


-- 


-- 


-- 


२५ 


१३३७ 


चरेगाव 


०.८० 


मारुती 
मानकु 
सुर्यवंशी 
मिनल 
नारायण 
कुलकर्णी 
०.३४ रामा 
गोविंदासुर्यवंशी राजारामरघुनाथकुलकर्णीव२१.६९ 
बळीराम 
राजाराम 
कुंभार 


०.८० 


०.२१ 


-- 


-- 


-- 


-- 


७४० 


०.२१ 


२६ 


१३३७ 


चरेगाव 


१.६९ 


१.६ 
९ 


-- 


-- 


-- 


। 


-- 


८८० 


१.६ 
९ 


२७ 


१३३७ 


चरेगाव 


०.४१ 


०.४१ 


०.४१ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


९ 
४८ 


०.४१ 


२८ 


चरेगाव 


रघुनाथकृष्णरावमाने 


२.४२ 


२.४२ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


२९ 


चरेगाव 


कृष्णतव्यंकटमाने 


०.८० 


०.८० 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


३० 


-- 


चरेगाव 


विश्वनाथ 
शिवराम 
माने 
एकूम 
०.४ 
९ 


०.४ 
९ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


३१ 


चरेगाव 


शंकररावयशवंतरावमाने 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


-- 


-- 


३ 


३२ 


१३३७ 


चरेगाव 


०.८० 


०.८० 


-- 


-- 
-- 
__ 


-- 


-- 


-- 


६३ 


०.८० 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ • १० , २०१ ९ / आषाढ १३ 


३३ 


१३३७ 


चरेगाव 


२.४२ 


-- 


२.४२ 


-- 


-- 


७६८ 


२.४२ 


३४ 


चरेगाव 


०.४० 


-- 


-- 


-- 


-- 


३५ 


१३३७ 


चरेगाव 


१.७८ 


१.७८ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


९४६ 


१.७८ 


३६ 


१३३७ 


चरेगाव 


०.७६ 


०.७६ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


३१५ 


०.७६ 


३७ 


१३३७ 


शिवाजीनाथाकरपे 

०.८० 
सदाशिव 
ऊर्फ 
अनिलकुमार २.४२ नारायणकुलकर्णी 
सर्जेराव 
ज्ञानू 
घाडगे 
०.४० 
सर्जेराव 
मारुतीराव 
डुबल १.७८ 
हणमंत 
सीताराम 
पवार 
एकुम 
०.७६ साहेबरावरामचंद्रमाने 

०.७३ 
हौसाबाई 
दिनकरराव 
डुबल 
०.४० हिमाशुबाळाराम 
शहा ०.५८ आक्काताईरघुनाथ 
मानेव 
४ ०.८० बापूसोनाथाजीमाने 

१.२१ मोहन 
मुकींदालोकरेव३ ०.४३ 
किसनरामचंद्र 
माने 

०.३ 
९ 


चरेगाव 


०.७३ 


०.७३ 


-- 


-- 


-- 


-- 


७४२ 


०.७३ 


३८ 


चरेगाव 


०.४० 


-- 


-- 


३९ 


१ ९ , 


१३३७ 


०.५८ 


०.५८ 


__ 


-- 


-- 


-- 


७४८ 


०.५८ 


चरेगाव चरेगाव 


४० 


०.८० 


-- 


-- 


शके १ ९ ४१ 


४१ 


१३३७ 


चरेगाव 


१.२१ 


१.२१ 


-- 


८५७ 


१.२१ 


४२ 


१३३७ 


चरेगाव 


०.४३ 


०.४३ 


-- 


-- 


-- 


-- 


९४० 


०.४३ 


चरेगाव 


१३४८ 


०.३ 
९ 


०.३ 
९ 


__ 


30 


-- 


-- 


-- 


-- 


७४३ 


०.३ 
९ 


३७ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


३८ 


w 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


४४ 


१३३७ 


चरेगाव 


नाथाजी 
सर्जेराव 
माने 
व 
३ 


०.८० 


०.८० 


०.८० 


८५७ 


०.८० 


४५ 


चरेगाव 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


४६ 


-- 


चरेगाव 


०.३१ 


०.३१ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


ज्ञानूयशवंतमाने वासुदेवगोपाळाकुलकर्णी वामनरामचंद्रमानेवगैरे परशरामविलासमानेवगैरे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


४७ 


चरेगाव 


०.२५ 


०.२५ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


४८ 


१३३७ 


चरेगाव 


०.३९ 


०.३९ 


०.३९ 


-- 


-- 


-- 


७४३ 


०.३९ 


एकूण 


४२.७८ 


४२.७८ 


२५.०३ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२५.०३ 


हिम्मतखराडे, 
उपविभागीय 
अधिकारी 
, कराडउपविभाग 
, 
कराड, 

जिल्हा 
सातारा 
. 


कराड 
, 
१४ 
मे 
२०१९ 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


संदर्भ:( 
१) 
महाराष्ट्र 
प्रकल्पबाधित 
व्यक्तींचे 
पुनर्वसनअधिनियम, 
१९७६,१९८६व१९९९ 
. 

(२) 
शासननिर्णयक्रमांकआरपीए-३५९ 
७/सीआर-१७२ 
/र-४,दिनांक२०मे१ 
९९ 
७अन्वयेकलम११(१)चीअधिसूचना. (३)शासननिर्णयक्रमांकआरपीए-३५९७/ 
प्र.क्र.२० 
९/र 
-४ 
,दिनांक१०फेब्रुवारी१९९८अन्वये 
कलम१३( 
२ 
) 
चीअधिसूचना 
. (४)मा.विभागीयआयुक्त,पुणेविभाग,पुणे(पुनर्वसनशाखा),पुणेयांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२२७३/१८,दिनांक११मे२०१८. (५)मा.विभागीयआयुक्त,पुणेविभाग,पुणे(पुनर्वसनशाखा)यांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२४२१/२०१८,दिनांक२५मे२०१८. (६)जिल्हाधिकारीकार्यालय,सातारा(पुनर्वसनशाखा) 
यांचेकडीलपत्रक्रमांकपुनर्व/सेल 
/कावि-३९९/१८,दिनांक 
७जून२०१८. (७)मा.जिल्हाधिकारी(पुनर्वसनशाखा), 
सातारायांचेकडीलपत्रक्रमांकपुनर्व/सेल/ 
एसआर-३६/२०१८,दिनांक२०नोव्हेंबर२०१८. 

अधिसूचना क्रमांक 
पुनर्व/कावि-९६५(४०८-बेलवडेहवेली)/२०१८.–ज्याअर्थी,संदर्भक्रमांक१नुसार,उत्तरमांडप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातमौजेबेलवडेहवेलीयागावाबाबत,दिनांक२०मे१९९७ रोजीअधिसूचनाप्रसिद्धकरूनमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)अन्वयेशेतजमिनीच्याहस्तांतरणावर,पोट-विभागणीवरनिबंधठेवणेतआलेलेआहेत, तसेचसंदर्भक्रमांक३नुसारकलम१३(२)चीअधिसूचनादिनांक१०फेब्रुवारी१९९८रोजीप्रसिद्धकरूनसदरगावातीललाभक्षेत्रातसमाविष्टअसलेचेक्षेत्रघोषितकेलेआहे; 

ज्याअर्थी 
,उत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेबेलवडेहवेली,तालुकाकराडयागावचेभूसंपादनपूर्णझालेआहे.तसेचउत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेबेलवडेहवेली,तालुकाकराडयागावातील नव्यानेसंपादनकरण्याचीआवश्यकतानाही.तसेचप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातीलभूसंपादनझालेल्यागटांचीमाहितीसोबतजोडलेल्यापरिशिष्टामध्येनमूदकेलीआहे 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ 


१ ९ , शके १ ९ ४१ 


तसेच,ज्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमातीलकलम१२(१)नुसारउत्तरमांडयाप्रकल्पासाठीमौजेबेलवडेहवेलीयागावातीललाभक्षेत्राचेस्लॅबपात्रखातेदारयांचेसंपादनपूर्ण 
झालेअसल्यानेयाप्रकल्पाचे 
लाभक्षेत्रातमौजेबेलवडे 
हवेलीया 
गावातनव्यानेजमीनसंपादनकरणेची 
आवश्यकतानाही,त्यामुळेपुनर्वसन 
अधिनियमाचे 
कलम११ 
(१)चेउक्तअधिसूचनेत नमूदमौजेबेलवडेहवेलीयागावातीलजमिनीच्यासंपादनाचीसर्वकार्यवाहीसंपलीआहे 
,असेजाहीरकरणेआवश्यकआहे. 

त्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमाच्याकलम१२(१)नुसारमलाप्राप्तझालेल्याअधिकारांचावापरकरून,मी,हिम्मतखराडे,उपविभागीयअधिकारी,कराडउपविभाग,कराड,याद्वारे असे 
घोषितकरतोकी,उत्तरमांडप्रकल्पयाप्रकल्पाअंतर्गतमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)च्याअधिसूचनेद्वारेखालीलनमूदलाभक्षेत्रातीलगावांच्या 
हद्दीतीलप्रकल्पासाठीवप्रकल्पग्रस्तांच्या 
पुनर्वसनासाठीसंपादितझालेल्याउपरोक्तवस्तुस्थितीनुसारकलम 
१३ 
(१)अन्वयेअधिसूचितकेलेलेक्षेत्र३५३हेक्टर२आरअसूनवरनमूदकेल्याप्रमाणे उत्तरमांडप्रकल्पाचेगावातील 
भूसंपादनाचेकामपूर्णझालेलेअसून 
एकूण१हेक्टर५७आरलाभक्षेत्रापैकीस्तंभक्रमांक८व१०मध्येनमूदगटवगळूनसदरप्रकल्पाकरिताएकूण ०हेक्टर७७आरभूसंपादनपूर्णझालेअसूनसंपूर्णक्षेत्रासजिल्हापुनर्वसनअधिकारी,सातारायांचेनावनमूदआहे.सदरपरिशिष्टातस्तंभक्रमांक१२मध्येनमूदएकूण१गटनंबर न्यायप्रविष्टअसल्यानेसदरगटातीलनिर्बंधउठवतायेणारनसल्यानेसदरचेगटनंबरशीसंबंधितखातेदाराचेसर्वगटनंबरवरीलशेराकायमठेवणेतयावेत. 

यागावातीलस्तंभक्रमांक८,१०व१४मध्येनमूदगटावरीलतसेचस्लॅबपात्रक्षेत्रापेक्षाकमीक्षेत्रअसलेल्याखातेदारांच्यागटावरीलमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९७६,१९८६,१९९९,कलम१२(१)नुसारठेवणेतआलेलेनिर्बंधउठवणेआवश्यकआहे. 

तसेचयाव्यतिरिक्तउक्तगावातीलएखाद्यागटातीलक्षेत्राचेसंपादनहोणेचेआहे/किंवासंपादनप्रक्रियासुरूआहेववरनमूदकेलेल्याव्यतिरिक्तन्यायप्रविष्टबाबीतीलक्षेत्रवगट निदर्शनास 
आल्यासतेवगळूनसदरचेनिर्बंधउठविणेआवश्यकआहे. 


परिशिष्ट 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ 


अ 
.क्र. 


निर्बंध 
उठविणेत 
येणारे 
गाव 


तालुका/जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


१ 


बेलवडे 
हवेली 

तालुकाकराड,जिल्हासातारा उपविभागीयअधिकारी,कराडउपविभाग,कराडअसेहीनिर्देशदेतआहेतकी, 
वरनमूदअधिसूचितकेलेल्यासंबंधित 
गावामध्येमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९९९चेकलम१२(१)अन्वयेठेवणेतआलेलेनिर्बंधउपरोक्तनमूदप्रमाणेउठविणेतआलेअसल्याबाबतचीहीअधिसूचनादवंडीपिटवूनआणिलाभकारीपरिमंडलामधीलएखाद्याकिंवाअनेक ठळकजागीआणिगावच्याचावडीवरआणिकोणतेहीअसल्यासग्रामपंचायतीच्याकार्यालयातआणिनोंदणीनिबंधककार्यालयआणितहसीलदारकार्यालयआणिउपविभागीयअधिकारीयांच्या कार्यालयातदेखीलठळकजागेवरकिंवाजागांवरयाअधिसूचनेचीप्रतचिकटवूनप्रसिद्धकरणेतयेतआहे. 

परिशिष्ट 


अ. 


भूसंपादन 


गावाचे 


संपादनपात्रखातेदारांचे 


सपादन 


कलम४(१)ची 

अधिसूचना 


कलम६ची अधिसूचना 


अंतिमसंपादित 
केलेलेक्षेत्र 


क्र. 


प्र.क्र. 


नाव 


नाव 


पात्रक्षेत्र 


कलम४८(१) अन्वयेवगळलेले 

क्षेत्र गटनबरक्षेत्र 


न्यायालयीन 

प्रकरणाने 
वगळलेले 
क्षेत्र गटनंबरक्षेत्र 


न्यायालयीन प्रकरणांत 
प्रलंबितक्षेत्र गटनबरक्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१ 

१ 


१ ९ , शके १९ ४१ 


दिनकरविश्वनाथ 
लाटे 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


५८०पै. 


०.४० 


१३४९बेलवडेहवेली 

बेलवडेहवेली 


-- 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


-- 


-- 


५१२पै.०.४० 


रामचंद्रगोविंदपवारमयत वारसबाबुरावरामचंद्रपवार 


वगैरे 
४ 
. 


३ ९ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


08 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


३ 


-- 


बेलवडे 
हवेली 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


राजारामपांडुरंगपवारमयत वारससंजयराजारामपवार 


व 
इतर 
३ 
. 


४ 


१३२८बेलवडेहवेली 


महादेवविश्वनाथलाटे 


०.३७ 


०.३७ 


०.३७ 


५८०पै. 


०.३७ 


एकूण 


१.५७ 


१.५७ 


१.१७ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.४० 


०.७७ 


हिम्मत 
खराडे 
, 
उपविभागीय 
अधिकारी, 
कराड 
उपविभाग, 
कराड, 

जिल्हा 
सातारा 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


कराड 
,१४ 
मे 
२०१ 
९ 


संदर्भ: 
( 
१) 
महाराष्ट्र 
प्रकल्पबाधित 
व्यक्तींचे 
पुनर्वसन 
अधिनियम 
,१९७६, 
१९ 
८६ 
व 
१९९९ 
. 

(२)शासननिर्णय 
क्रमांकआरपीए-३५९७/सीआर-१७२/र-४,दिनांक२०मे१९९ 
७अन्वयेकलम११(१)ची 
अधिसूचना. (३)शासननिर्णय 
क्रमांक 
आरपीए-३५९७/प्र.क्र.२०९ 
/र-४,दिनांक१०फेब्रुवारी१९९८ 
अन्वयेकलम 
१३(२)चीअधिसूचना. (४)मा.विभागीयआयुक्त,पुणेविभाग,पुणे 
(पुनर्वसनशाखा),पुणेयांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२२७३/१८,दिनांक११मे२०१८. (५)मा.विभागीयआयुक्त,पुणेविभाग,पुणे(पुनर्वसनशाखा)यांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२४२१/२०१८,दिनांक२५मे२०१८. ( 
६ 
)जिल्हाधिकारी 
कार्यालय,सातारा(पुनर्वसनशाखा)यांचेकडील 
पत्रक्रमांकपुनर्व/सेल/ 
कावि-३९९/१८, 
दिनांक 
७जून२०१८. (७)मा. 
जिल्हाधिकारी(पुनर्वसनशाखा), 
सातारायांचेकडील 
पत्रक्रमांकपुनर्व/सेल/एसआर-३६/२०१८,दिनांक२०नोव्हेंबर२०१८. 

अधिसूचना क्रमांकपुनर्व/कावि-९६५(४०८-शिवडे)/२०१८.–ज्याअर्थी,संदर्भक्रमांक१नुसार,उत्तरमांडप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातमौजेशिवडेयागावाबाबत,दिनांक२० १९९७रोजीअधिसूचना प्रसिद्धकरूनमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)अन्वयेशेतजमिनीच्याहस्तांतरणावर,पोट-विभागणीवरनिर्बंधठेवणेतआलेलेआहेत,तसेचसंदर्भ क्रमांक३नुसारकलम१३(२)चीअधिसूचनादिनांक१०फेब्रुवारी१९९८रोजीप्रसिद्धकरूनसदरगावातीललाभक्षेत्रातसमाविष्टअसलेचेक्षेत्रघोषितकेलेआहे; 

ज्याअर्थी,उत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेशिवडे,तालुकाकराडयागावचेभूसंपादनपूर्णझालेआहे.तसेचउत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेशिवडे,तालुकाकराडयागावातीलनव्यानेसंपादन करण्याचीआवश्यकतानाही.तसेचप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातीलभूसंपादनझालेल्यागटांचीमाहितीसोबतजोडलेल्यापरिशिष्टामध्येनमूदकेलीआहे; 

तसेच,ज्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमातीलकलम१२(१)नुसारउत्तरमांडयाप्रकल्पासाठीमौजेशिवडेयागावातीललाभक्षेत्राचेस्लॅबपात्रखातेदारयांचेसंपादनपूर्ण 
झालेअसल्याने 
याप्रकल्पाचे 
लाभक्षेत्रातमौजेशिवडेयागावातनव्यानेजमीन 
संपादन 
करणेची 
आवश्यकता 
नाही,त्यामुळेपुनर्वसन 
अधिनियमाचेकलम११ 
(१ 
) 
चेउक्तअधिसूचनेतनमूद मौजेशिवडेयागावातीलजमिनीच्यासंपादनाचीसर्व 
कार्यवाहीसंपलीआहे, 
असेजाहीरकरणेआवश्यकआहे. 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ 


मे 


१ ९ , शके १ ९ ४१ 


त्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमाच्याकलम१२(१)नुसारमलाप्राप्तझालेल्याअधिकारांचावापरकरून,मी,हिम्मतखराडे,उपविभागीयअधिकारी,कराडउपविभाग,कराड,याद्वारे असेघोषितकरतो 
की,उत्तरमांडप्रकल्पयाप्रकल्पाअंतर्गतमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११( 
१)च्याअधिसूचनेद्वारेखालीलनमूदलाभक्षेत्रातीलगावांच्या हद्दीतील 
प्रकल्पासाठीवप्रकल्पग्रस्तांच्यापुनर्वसनासाठीसंपादितझालेल्याउपरोक्तवस्तुस्थितीनुसारकलम१३( 
१)अन्वयेअधिसूचितकेलेलेक्षेत्र२५६हेक्टर३०आरअसूनवरनमूदकेल्याप्रमाणे उत्तरमांडप्रकल्पाचेगावातीलभूसंपादनाचेकामपूर्णझालेले 
असूनएकूण९ 
हेक्टर९ 
७आरलाभक्षेत्रापैकी 
स्तंभ 
क्रमांक८ 
व१० 
मध्ये 
नमूदगटवगळूनसदरप्रकल्पाकरिताएकूण ५हेक्टर१५आरभूसंपादनपूर्णझालेअसूनसंपूर्णक्षेत्रासजिल्हापुनर्वसनअधिकारी,सातारायांचेनावनमूदआहे.सदरपरिशिष्टातस्तंभक्रमांक१२मध्येनमूदएकूणनिरंकगट नंबरन्यायप्रविष्टअसल्यानेसदरगटातीलनिर्बंधउठवतायेणारनसल्यानेसदरचेगटनंबरशीसंबंधितखातेदाराचेसर्वगटनंबरवरीलशेराकायमठेवणेतयावेत. 

यागावातीलस्तंभक्रमांक८,१०व१४मध्येनमूदगटावरीलतसेचस्लॅबपात्रक्षेत्रापेक्षाकमीक्षेत्रअसलेल्याखातेदारांच्यागटावरीलमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९७६,१९८६,१९९९,कलम१२(१)नुसारठेवणेतआलेलेनिर्बंधउठवणेआवश्यकआहे. 

तसेचयाव्यतिरिक्तउक्तगावातीलएखाद्यागटातीलक्षेत्राचेसंपादनहोणेचेआहे/किंवासंपादनप्रक्रियासुरूआहेववरनमूदकेलेल्याव्यतिरिक्तन्यायप्रविष्टबाबीतीलक्षेत्रवगट निदर्शनासआल्यासतेवगळूनसदरचेनिर्बंधउठविणेआवश्यकआहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


ती 
गावे 
पुढीलप्रमाणे 


परिशिष्ट 


अ 
.क्र 
. 


निर्बंध 
उठविणेत 
येणारे 
गाव 


तालुका/जिल्हा 


។ 


२ 


३ 


१ 


शिवडे 

तालुकाकराड,जिल्हासातारा उपविभागीयअधिकारी,कराडउपविभाग,कराड 
असेहीनिर्देशदेतआहेतकी,वरनमूदअधिसूचितकेलेल्यासंबंधितगावामध्येमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९९९चेकलम१२(१)अन्वयेठेवणेतआलेलेनिबंधउपरोक्तनमूदप्रमाणेउठविणेतआलेअसल्याबाबतचीहीअधिसूचनादवंडीपिटवूनआणिलाभकारीपरिमंडलामधीलएखाद्याकिंवाअनेक ठळकजागीआणिगावच्याचावडीवरआणिकोणतेहीअसल्यासग्रामपंचायतीच्याकार्यालयातआणिनोंदणीनिबंधककार्यालयआणितहसीलदारकार्यालयआणिउपविभागीयअधिकारीयांच्या कार्यालयातदेखीलठळकजागेवरकिंवाजागांवरया 
अधिसूचनेचीप्रतचिकटवूनप्रसिद्धकरणेतयेतआहे. 

परिशिष्ट 


अ 
. 


भूसंपादन 


गावाचे 


संपादनपात्रखातेदारांचे 


सपादन 


कलम४(१)ची 

अधिसूचना 


कलम६ची अधिसूचना 


अंतिमसंपादित 
केलेलेक्षेत्र 


क्र 
. 


प्र.क्र. 


नाव 


नाव 


पात्रक्षेत्र 


कलम 
४८(१) अन्वयेवगळलेले 

क्षेत्र गटनंबर 

क्षेत्र 


न्यायालयीन 

प्रकरणाने 
वगळलेले 
क्षेत्र गटनंबरक्षेत्र 


न्यायालयीन प्रकरणांत प्रलंबितक्षेत्र गटनंबर 


क्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


w 


१ 


२ 


४ 


५ 


७ 


८ 


or 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१ 


शिवडे 


श्री 
. 
अनिल 
सीताराम 
पवार 


०.४० 


०.४० 


शिवडे 


श्री 
. 
गणपतरावराजारामघाडगे 
०.४० 


०.४० 


०.४० 


१३२पै. 


०.४० 


१ ९ , शके १ ९ ४१ 


-- 


२ 

३ 


-- 


१३१७शिवडे 


श्री. 
शंकरशामराव 
जाधव 


७.५६ 


०.९४ 


०.९४ 


११४पै. 


०.९४ 


-- 


-- 


-- 


शिवडे 


१.१० 


१.१० 


१५२ 


१.१० 


-- 


-- 


-- 


-- 


शिवडे 


१.०८ 


१.०८ 


३०६ 


१.०८ 


-- 


-- 


-- 


-- 


b8 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


४२ 


w 


१ 


२ 


३ 


५ 


४ 


a 


७ 


८ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


शिवडे 


१.५६ 


१.५६ 


३१० 


०.९० 


-- 


३१० 


०.६६ 


शिवडे 


२.८८ 


२.८८ 


-- 


-- 


२८८ 


२.८८ 


४ 


शिवडे 


सुलोचनाराजारामथोरात 


१.६१ 


१.६१ 


१.६१ 


२८८पै. 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


१.६१ 


एकूण 


९.९७ 


९.९७ 


९.५७ 


४.४२ 


०.०० 


०.०० 


५.१५ 


हिम्मतखराडे, 


उपविभागीय 
अधिकारी, 
कराड 
उपविभाग,कराड 
, 

जिल्हा 
सातारा 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


कराड 
, 
१४ 
मे 
२०१ 
९ 


संदर्भ:( 
१) 
महाराष्ट्र 
प्रकल्पबाधित 
व्यक्तींचे 
पुनर्वसनअधिनियम 
,१९७६, 
१९८६ 
व 
१९९९ 
. 

(२) 
शासननिर्णय 
क्रमांकआरपीए-३५९७/सीआर-१७२/र 
-४,दिनांक२०मे१९९७ 
अन्वये 
कलम११(१) 
चीअधिसूचना. 
(३)शासन 
निर्णयक्रमांकआरपीए-३५९ 
७/प्र. 
क्र.२०९/र-४,दिनांक१०फेब्रुवारी१९९८ 
अन्वयेकलम१३ 
(२)ची 
अधिसूचना. (४)मा.विभागीयआयुक्त 
,पुणेविभाग 
,पुणे(पुनर्वसनशाखा),पुणेयांचेकडील 
पत्रजा.क्र.पुनर्व/ 
अ.का./आरआर-२२७३/१८ 
,दिनांक११मे२०१८. (५)मा.विभागीयआयुक्त,पुणेविभाग,पुणे(पुनर्वसनशाखा)यांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२४२१/२०१८,दिनांक२५मे२०१८. (६ 
) 
जिल्हाधिकारी 
कार्यालय,सातारा 
(पुनर्वसनशाखा)यांचेकडील 
पत्रक्रमांक 
पुनर्व/सेल 
/कावि-३९९/ 
१८ 
, 
दिनांक७जून२०१८ 
. (७)मा. 
जिल्हाधिकारी(पुनर्वसनशाखा), 
सातारायांचेकडीलपत्रक्रमांकपुनर्व/सेल/एसआर-३६/२०१८,दिनांक२०नोव्हेंबर२०१८. 

अधिसूचना क्रमांकपुनर्व/कावि-९६५(४०८-भवानवाडी)/२०१८.-ज्याअर्थी,संदर्भक्रमांक१नुसार,उत्तरमांडप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातमौजेभवानवाडीयागावाबाबत,दिनांक२०मे१९९७रोजीअधिसूचना प्रसिद्धकरूनमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)अन्वयेशेतजमिनीच्याहस्तांतरणावर,पोट-विभागणीवरनिर्बंधठेवणेतआलेलेआहेत,तसेचसंदर्भ क्रमांक३नुसारकलम१३(२)चीअधिसूचनादिनांक१०फेब्रुवारी१९९८रोजीप्रसिद्धकरूनसदरगावातीललाभक्षेत्रातसमाविष्टअसलेचेक्षेत्रघोषितकेलेआहे; 

ज्याअर्थी,उत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजे 
भवानवाडी,तालुका 
कराडयागावचेभूसंपादनपूर्णझालेआहे.तसेचउत्तरमांड 
प्रकल्पासाठीमौजेभवानवाडी,तालुकाकराडयागावातीलनव्याने संपादनकरण्याचीआवश्यकतानाही.तसेचप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातीलभूसंपादनझालेल्यागटांचीमाहितीसोबतजोडलेल्यापरिशिष्टामध्येनमूदकेलीआहे; 

तसेच,ज्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमातीलकलम१२(१)नुसारउत्तरमांडयाप्रकल्पासाठीमौजेभवानवाडीयागावातीललाभक्षेत्राचेस्लॅबपात्रखातेदारयांचेसंपादनपूर्ण 
झालेअसल्यानेयाप्रकल्पाचेलाभक्षेत्रातमौजे 
भवानवाडीया 
गावात 
नव्यानेजमीन 
संपादनकरणेचीआवश्यकतानाही 
,त्यामुळे 
पुनर्वसनअधिनियमाचेकलम११ 
( 
१ 
)चेउक्तअधिसूचनेतनमूद मौजेभवानवाडीयागावातीलजमिनीच्यासंपादनाचीसर्वकार्यवाहीसंपलीआहे,असेजाहीरकरणेआवश्यकआहे. 


१० , २०१९ / आषाढ १३ 


१ ९ , शके १ ९ ४१ 


त्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमाच्याकलम१२(१)नुसारमलाप्राप्तझालेल्याअधिकारांचावापरकरून,मी,हिम्मतखराडे,उपविभागीयअधिकारी,कराडउपविभाग,कराड,याद्वारे असेघोषितकरतोकी,उत्तरमांडप्रकल्पया 
प्रकल्पाअंतर्गतमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)च्याअधिसूचनेद्वारेखालीलनमूदलाभक्षेत्रातील 
गावांच्या हद्दीतीलप्रकल्पासाठीवप्रकल्पग्रस्तांच्यापुनर्वसनासाठीसंपादितझालेल्याउपरोक्तवस्तुस्थितीनुसारकलम१३(१)अन्वयेअधिसूचितकेलेले 
क्षेत्र२१८हेक्टर 
५४आरअसूनवरनमूदकेल्याप्रमाणे उत्तरमांडप्रकल्पाचेगावातीलभूसंपादनाचे 
काम 
पूर्णझालेलेअसूनएकूण 
१हेक्टर१०आरलाभक्षेत्रापैकीस्तंभक्रमांक 
८व१०मध्येनमूदगटवगळूनसदरप्रकल्पाकरिताएकूण ०हेक्टर८५आरभूसंपादनपूर्णझालेअसूनसंपूर्णक्षेत्रासजिल्हापुनर्वसनअधिकारी,सातारायांचेनावनमूदआहे.सदरपरिशिष्टातस्तंभक्रमांक१२मध्येनमूदएकूणनिरंकगट नंबरन्यायप्रविष्टअसल्यानेसदरगटातीलनिर्बंधउठवतायेणारनसल्यानेसदरचेगटनंबरशीसंबंधितखातेदाराचेसर्वगटनंबरवरीलशेराकायमठेवणेतयावेत. 


यागावातीलस्तंभक्रमांक८,१०व१४मध्येनमूदगटावरीलतसेचस्लॅबपात्रक्षेत्रापेक्षाकमीक्षेत्रअसलेल्याखातेदारांच्यागटावरीलमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९७६,१९८६,१९९९,कलम१२(१)नुसारठेवणेतआलेलेनिबंधउठवणेआवश्यकआहे. 


तसेचयाव्यतिरिक्तउक्तगावातीलएखाद्यागटातीलक्षेत्राचेसंपादनहोणेचेआहे/किंवासंपादनप्रक्रियासुरूआहेववरनमूदकेलेल्याव्यतिरिक्तन्यायप्रविष्टबाबीतीलक्षेत्रवगट निदर्शनासआल्यासतेवगळूनसदरचेनिबंधउठविणेआवश्यकआहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


ती 
गावे 
पुढीलप्रमाणे 


परिशिष्ट 


अ 
. 
क्र 
. 


निर्बंध 
उठविणेत 
येणारे 
गाव 


तालुका/जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


१ 


भवानवाडी 


तालुकाकराड,जिल्हासातारा 


उपविभागीयअधिकारी,कराडउपविभाग 
,कराडअसेहीनिर्देशदेतआहेतकी,वरनमूदअधिसूचितकेलेल्यासंबंधितगावामध्येमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९९९चेकलम१२(१)अन्वयेठेवणेतआलेलेनिर्बधउपरोक्तनमूदप्रमाणेउठविणेतआलेअसल्याबाबतचीहीअधिसूचनादवंडीपिटवूनआणिलाभकारीपरिमंडलामधीलएखाद्याकिंवाअनेक ठळकजागीआणिगावच्याचावडीवरआणिकोणतेहीअसल्यासग्रामपंचायतीच्याकार्यालयातआणिनोंदणीनिबंधककार्यालयआणितहसीलदारकार्यालयआणिउपविभागीयअधिकारीयांच्या कार्यालयातदेखीलठळक 
जागेवरकिंवाजागांवर 
याअधिसूचनेचीप्रतचिकटवूनप्रसिद्धकरणेतयेतआहे. 


परिशिष्ट 


अ. 


भूसंपादन 


गावाचे 


संपादनपात्रखातेदारांचे 


संपादनपात्र 


कलम६ची 


कलम४८ 
(१ 
) 


न्यायालयीन 


न्यायालयीन 


अंतिमरीत्या 
संपादित 


कलम४(१)ची 

अधिसूचना 


क्र. 


प्र.क्र. 


नाव 


नाव 


क्षेत्र 


अधिसूचना 


अन्वयेवगळलेले 


प्रकरणाने 


प्रकरणात 


केलेले 
क्षेत्र 


क्षेत्र 


वगळलेले 
क्षेत्र 


प्रलंबितक्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


गटनबर 


क्षेत्र 


गटनबर 


क्षेत्र 


गटनबर 


क्षेत्र 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१ 


१३१८भवानवाडी 


शंकरखंडूभोसले 


०.३६ 


०.३६ 


०.३६ 


९८पै. 


०.३६ 


२ 


भवानवाडी 


साहेबराव 
व्यंकटराव 
पवार 


०.२५ 


०.२५ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


88 


w 


१ 


२ 


४ 


५ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


سه 


१३१८भवानवाडी 


ज्ञानूतुकारामयादव 


०.४ 
९ 


०.४ 
९ 


०.४ 
९ 


१६४पै. 


०.४९ 


एकूण 


१.१० 


१.१० 


०.८५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.८५ 


हिम्मतखराडे, 


उपविभागीय 
अधिकारी 
, कराडउपविभाग,कराड, 

जिल्हा 
सातारा 
. 


कराड 
,१४मे 
२०१ 
९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


संदर्भ: 
(१) 
महाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचे 
पुनर्वसनअधिनियम, 
१ 
९ 
७६ 
,१ 
९ 
८६ 
व 
१९९९. 

(२)शासन 
निर्णयक्रमांकआरपीए-३५९७/सीआर-१७२/र-४,दिनांक२०मे१९९७अन्वयेकलम११(१)ची 
अधिसूचना. 
(३)शासन 
निर्णयक्रमांकआरपीए-३५९७/प्र.क्र.२०९ 
/र-४ 
,दिनांक१०फेब्रुवारी१९९८अन्वयेकलम१३( 
२)चीअधिसूचना. (४)मा.विभागीयआयुक्त,पुणेविभाग,पुणे(पुनर्वसनशाखा),पुणेयांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२२७३/१८,दिनांक११मे२०१८. (५)मा.विभागीयआयुक्त, 
पुणेविभाग,पुणे 
(पुनर्वसनशाखा)यांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२४२१/२०१८ 
,दिनांक२५मे२०१८. (६ 
) 
जिल्हाधिकारी 
कार्यालय,सातारा(पुनर्वसनशाखा) 
यांचेकडीलपत्र 
क्रमांक 
पुनर्व/सेल/कावि 
-३९९/१८,दिनांक७जून२०१८ 
. ( 
७)मा.जिल्हाधिकारी(पुनर्वसनशाखा),सातारायांचेकडीलपत्रक्रमांकपुनर्व/सेल/एसआर-३६/२०१८,दिनांक२०नोव्हेंबर२०१८. 

अधिसूचना क्रमांकपुनर्व/कावि-९६५(४०८-वराडे)/२०१८.–ज्याअर्थी,संदर्भक्रमांक१नुसार,उत्तरमांडप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातमौजेवराडेयागावाबाबत,दिनांक२० 
मे१९९७रोजीअधिसूचना प्रसिद्धकरूनमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)अन्वयेशेतजमिनीच्याहस्तांतरणावर,पोट-विभागणीवरनिबंधठेवणेतआलेलेआहेत,तसेचसंदर्भ क्रमांक३नुसारकलम१३(२)चीअधिसूचनादिनांक१०फेब्रुवारी१९९८रोजीप्रसिद्धकरूनसदरगावातीललाभक्षेत्रातसमाविष्टअसलेचेक्षेत्रघोषितकेलेआहे; 

ज्याअर्थी,उत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेवराडे,तालुकाकराडयागावचेभूसंपादनपूर्णझालेआहे.तसेचउत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेवराडे,तालुकाकराडयागावातीलनव्यानेसंपादन करण्याचीआवश्यकतानाही.तसेचप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातीलभूसंपादनझालेल्यागटांचीमाहितीसोबतजोडलेल्यापरिशिष्टामध्येनमूदकेलीआहे; 

तसेच,ज्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमातीलकलम१२(१)नुसारउत्तरमांडयाप्रकल्पासाठीमौजेवराडेयागावातीललाभक्षेत्राचेस्लॅबपात्रखातेदारयांचेसंपादनपूर्ण 
झालेअसल्यानेयाप्रकल्पाचेलाभक्षेत्रातमौजे 
वराडेयागावातनव्यानेजमीनसंपादनकरणेची 
आवश्यकतानाही,त्यामुळेपुनर्वसनअधिनियमाचेकलम 
११(१) 
चेउक्त 
अधिसूचनेतनमूद मौजेवराडेयागावातीलजमिनीच्यासंपादनाची 
सर्वकार्यवाही 
संपलीआहे 
,असेजाहीरकरणेआवश्यकआहे. 

त्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमाच्याकलम१२(१)नुसारमलाप्राप्तझालेल्याअधिकारांचावापरकरून,मी,हिम्मतखराडे,उपविभागीयअधिकारी,कराडउपविभाग,कराड,याद्वारे असेघोषितकरतोकी,उत्तरमांडप्रकल्पयाप्रकल्पाअंतर्गत 
महाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम 
११(१ 
)च्याअधिसूचनेद्वारेखालीलनमूदलाभक्षेत्रातील 
गावांच्या 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ 


१ ९ , 


शके १ ९ ४१ 


हद्दीतील 
प्रकल्पासाठीवप्रकल्पग्रस्तांच्यापुनर्वसनासाठीसंपादितझालेल्याउपरोक्तवस्तुस्थितीनुसारकलम१३( 
१)अन्वयेअधिसूचितकेलेलेक्षेत्र२२१हेक्टर४६आरअसून 
वरनमूदकेल्याप्रमाणे उत्तरमांडप्रकल्पाचेगावातीलभूसंपादनाचेकामपूर्णझालेलेअसूनएकूण 
७हेक्टर९५आरलाभक्षेत्रापैकीस्तंभ 
क्रमांक८व 
१० 
मध्येनमूदगटवगळूनसदरप्रकल्पाकरिता 
एकूण ४हेक्टर३१आरभूसंपादनपूर्णझालेअसूनसंपूर्णक्षेत्रासजिल्हापुनर्वसनअधिकारी,सातारायांचेनावनमूदआहे.सदरपरिशिष्टातस्तंभक्रमांक१२ 
मध्येनमूदएकूणनिरंकगट नंबरन्यायप्रविष्टअसल्यानेसदरगटातीलनिर्बंधउठवतायेणारनसल्यानेसदरचेगटनंबरशीसंबंधितखातेदाराचेसर्वगटनंबरवरीलशेराकायमठेवणेतयावेत. 

यागावातीलस्तंभक्रमांक८,१०व१४मध्येनमूदगटावरीलतसेचस्लॅबपात्रक्षेत्रापेक्षाकमीक्षेत्रअसलेल्याखातेदारांच्यागटावरीलमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९७६,१९८६,१९९९,कलम१२(१)नुसारठेवणेतआलेलेनिर्बंधउठवणेआवश्यकआहे. 

तसेचयाव्यतिरिक्तउक्तगावातीलएखाद्यागटातीलक्षेत्राचेसंपादन 
होणेचेआहे 
/किंवासंपादनप्रक्रियासुरूआहेववरनमूदकेलेल्याव्यतिरिक्तन्यायप्रविष्टबाबीतीलक्षेत्रवगट निदर्शनासआल्यासतेवगळूनसदरचेनिर्बंधउठविणेआवश्यकआहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


ती 
गावे 
पुढीलप्रमाणे 


परिशिष्ट 


अ 
. 
क्र. 


निर्बंध 
उठविणेत 
येणारे 
गाव 


तालुका/जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


१ 


वराडे 

तालुकाकराड,जिल्हासातारा 
उपविभागीयअधिकारी 
,कराडउपविभाग, 
कराडअसेहीनिर्देशदेतआहेतकी,वरनमूदअधिसूचितकेलेल्यासंबंधितगावामध्येमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधित 
व्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९९९चेकलम१२(१)अन्वयेठेवणेतआलेलेनिबंधउपरोक्तनमूदप्रमाणेउठविणेतआलेअसल्याबाबतचीहीअधिसूचनादवंडीपिटवूनआणिलाभकारीपरिमंडलामधीलएखाद्याकिंवाअनेक ठळकजागीआणिगावच्याचावडीवरआणिकोणतेहीअसल्यासग्रामपंचायतीच्याकार्यालयातआणिनोंदणीनिबंधककार्यालयआणितहसीलदारकार्यालयआणिउपविभागीयअधिकारीयांच्या कार्यालयातदेखीलठळकजागेवरकिंवाजागांवरयाअधिसूचनेचीप्रतचिकटवूनप्रसिद्धकरणेतयेतआहे. 

परिशिष्ट 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ 


अ. 


भूसंपादन 


गावाचे 


संपादनपात्रखातेदारांचे 


संपादनपात्र 


न्यायालयीन 


न्यायालयीन 


अंतिमरीत्या 
संपादित 


कलम४(१)ची 

अधिसूचना 


कलम६ची अधिसूचना 


कलम 
४८ 
( 
१ 
) अन्वयेवगळलेले 


क्र 
. 


प्र.क्र. 


नाव 


नाव 


क्षेत्र 


प्रकरणाने 


प्रकरणात 


केलेले 
क्षेत्र 


क्षेत्र 


वगळलेले 
क्षेत्र 


प्रलंबितक्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


។ 


१३२५वराडे 


०.३७ 


०.३७ 


०.३७ 


३३२पै. 


-- 


-- 


०.३७ 


०.३२ 


अरुणाबाई 
गणपती 
चव्हाण दत्तात्रयआबाजीसाळुखे शंकरदौलतापवार 


०.३२ 


०.३२ 


५६३पै. 


-- 


-- 


-- 


-- 


२ 

३ 


०.३२ 


१३२५वराडे १३२५वराडे 


१ ९ , शके १९ ४१ 


४.०६ 


३.९५ 


०.५४ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


६०६ 


०.५४ 


०.११ 


०.११ 


-- 


-- 


-- 


५८६ 


०.११ 


-- -- 


१३२५वराडे 


४ 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


-- 


५६३पै. 


-- 


-- 


-- 


०.४० 


हणमंत 
परबती 
साळुखे हिराबाईआप्पासोघाडगे 


५ 


वराडे 


०.२३ 


०.२३ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


४५ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


४६ 


w 


१ 


२ 


४ 


५ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


२ 


१३ 


१४ 


१५ 


६ 


१३६९वराडे 


०.४१ 


०.४१ 


०.४१ 


-- 


५८४पै. 


०.४१ 


यशवंतकेसूघाडगेमयत वारसश्रीमंतयशवंतघाडगेव 


इतर. 


७ 


१३६९ 


वराडे 


बाळूमहादेवदेशमुखव३ 


२.१६ 


२.१६ 


२.१६ 


६०१पै. 


-- 


२.१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


एकूण 


७.९५ 


७.९५ 


४.३१ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४.३१ 


हिम्मत 
खराडे 
, 
उपविभागीय 
अधिकारी 
, कराडउपविभाग 
, 
कराड 
, 

जिल्हा 
सातारा 
. 


कराड 
, 
१४ 
मे 
२०१ 
९ 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


संदर्भ 
:(१) 
महाराष्ट्र 
प्रकल्पबाधित 
व्यक्तींचेपुनर्वसन 
अधिनियम 
, 
१९ 
७६ 
, 
१ 
९ 
८६व 
१ 
९९९ 
. 

(२)शासननिर्णय 
क्रमांकआरपीए-३५९७/सीआर-१७२ 
/र-४,दिनांक२०मे१९९ 
७ 
अन्वयेकलम११ 
(१)चीअधिसूचना. (३)शासननिर्णयक्रमांकआरपीए-३५९७/प्र 
.क्र 
.२०९/र-४,दिनांक१०फेब्रुवारी 
१९९ 
८अन्वयेकलम१३(२ 
)चीअधिसूचना. (४)मा.विभागीयआयुक्त,पुणेविभाग,पुणे(पुनर्वसन 
शाखा),पुणेयांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२२७३/१८,दिनांक११मे२०१८. (५)मा.विभागीयआयुक्त,पुणेविभाग,पुणे(पुनर्वसनशाखा)यांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२४२१/२०१८,दिनांक२५मे२०१८. 
(६ 
) 
जिल्हाधिकारीकार्यालय, 
सातारा(पुनर्वसनशाखा)यांचेकडीलपत्र 
क्रमांक 
पुनर्व/ 
सेल 
/कावि 
-३ 
९९/१८,दिनांक७जून२०१८ 
. (७)मा.जिल्हाधिकारी(पुनर्वसनशाखा),सातारायांचेकडीलपत्रक्रमांकपुनर्व/सेल/एसआर-३६/ 
२०१८,दिनांक२०नोव्हेंबर२०१८. 

अधिसूचना क्रमांकपुनर्व/कावि-९६५(४०८-तळबीड)/२०१८.–ज्याअर्थी,संदर्भक्रमांक१नुसार,उत्तरमांडप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातमौजेतळबीडयागावाबाबत,दिनांक२०मे१९९७रोजीअधिसूचना प्रसिद्धकरूनमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)अन्वयेशेतजमिनीच्याहस्तांतरणावर,पोट-विभागणीवरनिर्बंधठेवणेतआलेलेआहेत,तसेचसंदर्भ क्रमांक३नुसारकलम१३(२)चीअधिसूचनादिनांक१०फेब्रुवारी१९९८रोजीप्रसिद्धकरूनसदरगावातीललाभक्षेत्रातसमाविष्टअसलेचेक्षेत्रघोषितकेलेआहे; 

ज्याअर्थी,उत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेतळबीड,तालुकाकराडयागावचेभूसंपादनपूर्णझालेआहे.तसेचउत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेतळबीड,तालुकाकराडयागावातीलनव्याने संपादनकरण्याचीआवश्यकतानाही.तसेचप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातीलभूसंपादनझालेल्यागटांचीमाहितीसोबतजोडलेल्यापरिशिष्टामध्येनमूदकेलीआहे 

तसेच,ज्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमातीलकलम१२(१)नुसारउत्तरमांडयाप्रकल्पासाठीमौजेतळबीडयागावातीललाभक्षेत्राचेस्लॅबपात्रखातेदारयांचेसंपादनपूर्ण 
झालेअसल्यानेया 
प्रकल्पाचेलाभक्षेत्रातमौजेतळबीडयागावातनव्यानेजमीनसंपादनकरणेचीआवश्यकतानाही 
, 
त्यामुळेपुनर्वसनअधिनियमाचे 
कलम११( 
१ 
)चेउक्तअधिसूचनेत 
नमूद 
मौजेतळबीडयागावातीलजमिनीच्यासंपादनाचीसर्वकार्यवाही 
संपलीआहे,असेजाहीरकरणे 
आवश्यकआहे. 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ 


१ ९ , शके १ ९ ४१ 


त्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमाच्याकलम१२(१)नुसारमलाप्राप्तझालेल्या 
अधिकारांचावापरकरून,मी,हिम्मतखराडे,उपविभागीयअधिकारी,कराडउपविभाग,कराड,याद्वारे असेघोषितकरतो 
की,उत्तरमांडप्रकल्पयाप्रकल्पाअंतर्गत 
महाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१ 
)च्याअधिसूचनेद्वारेखालीलनमूदलाभक्षेत्रातील 
गावांच्या हद्दीतीलप्रकल्पासाठी 
वप्रकल्पग्रस्तांच्यापुनर्वसनासाठीसंपादितझालेल्याउपरोक्तवस्तुस्थितीनुसारकलम१३(१)अन्वयेअधिसूचितकेलेले 
क्षेत्र६७८हेक्टर 
१८आरअसून 
वर 
नमूदकेल्याप्रमाणे उत्तरमांडप्रकल्पाचेगावातीलभूसंपादनाचेकामपूर्णझालेलेअसूनएकूण८हेक्टर२६आर 
लाभक्षेत्रापैकीस्तंभक्रमांक 
८व१०मध्येनमूदगटवगळून 
सदरप्रकल्पाकरिताएकूण ५हेक्टर१५आरभूसंपादनपूर्णझालेअसूनसंपूर्णक्षेत्रासजिल्हापुनर्वसनअधिकारी,सातारायांचेनावनमूदआहे.सदरपरिशिष्टातस्तंभक्रमांक१२मध्येनमूदएकूणनिरंकगट नंबरन्यायप्रविष्टअसल्यानेसदरगटातीलनिर्बंधउठवतायेणारनसल्यानेसदरचेगटनंबरशीसंबंधितखातेदाराचेसर्वगटनंबरवरीलशेराकायमठेवणेतयावेत. 

यागावातीलस्तंभक्रमांक८,१०व१४मध्येनमूदगटावरीलतसेचस्लॅबपात्रक्षेत्रापेक्षाकमीक्षेत्रअसलेल्याखातेदारांच्यागटावरीलमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९७६,१९८६,१९९९,कलम१२(१)नुसारठेवणेतआलेलेनिर्बंधउठवणेआवश्यकआहे. 

तसेचयाव्यतिरिक्तउक्तगावातीलएखाद्यागटातीलक्षेत्राचेसंपादनहोणेचेआहे/किंवासंपादनप्रक्रियासुरूआहेववरनमूदकेलेल्याव्यतिरिक्तन्यायप्रविष्टबाबीतीलक्षेत्रवगट निदर्शनासआल्यासते 
वगळूनसदरचेनिर्बंध 
उठविणेआवश्यकआहे. 


ती 
गावे 
पुढीलप्रमाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र. 


निर्बंध 
उठविणेत 
येणारे 
गाव 


तालुका/जिल्हा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ 


१ 


२ 


३ 


१ 


तळबीड 

तालुकाकराड, 

जिल्हा 
सातारा उपविभागीयअधिकारी 
,कराड 
उपविभाग,कराडअसेहीनिर्देशदेतआहेतकी,वरनमूदअधिसूचितकेलेल्यासंबंधितगावामध्येमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधित 
व्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९९९चेकलम१२(१)अन्वयेठेवणेतआलेलेनिबंधउपरोक्तनमूदप्रमाणेउठविणेतआलेअसल्याबाबतचीहीअधिसूचनादवंडीपिटवूनआणिलाभकारीपरिमंडलामधीलएखाद्याकिंवाअनेक ठळकजागीआणिगावच्याचावडीवरआणिकोणतेहीअसल्यासग्रामपंचायतीच्याकार्यालयातआणिनोंदणीनिबंधककार्यालयआणितहसीलदारकार्यालयआणिउपविभागीयअधिकारीयांच्या कार्यालयातदेखीलठळक 
जागेवरकिंवाजागांवर 
याअधिसूचनेची 
प्रतचिकटवूनप्रसिद्धकरणेतयेतआहे 
. 

परिशिष्ट 


अ 
. 


भूसंपादन 


गावाचे 


संपादनपात्रखातेदारांचे 


संपादनपात्र 


न्यायालयीन 


न्यायालयीन 


अंतिमरीत्यासंपादित 


कलम४(१)ची 

अधिसूचना 


कलम६ची 
अधिसूचना 


क्र . 


प्र.क्र. 


नाव 


नाव 


क्षेत्र 


प्रकरणाने 


प्रकरणात 


केलेले 
क्षेत्र 


कलम 
४८ 
(१ 
) अन्वयेवगळलेले 

क्षेत्र गटनबरक्षेत्र 


वगळलेलेक्षेत्र 


प्रलंबितक्षेत्र 


( 
९ 
-१०) 


गटनंबर 


क्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


। 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१ 


१३३३ 


०.८० 


०.८० 


०.५७ 


-- 


-- 


२२४० 


०.५७ 


१ ९ , शके १९ ४१ 


०.७५ 


०.७५ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


२ ३ 

४ 


तळबीड 

कृष्णरावरामरावमोहिते तळबीडतात्याकेसूआवटे तळबीड नथूरामगोविंदगायकवाड 
तळबीड 
पार्वती 
गोपाळा 
राऊत 


०.६४ 


०.६४ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


१३३३ 


०.२३ 


०.२३ 


०.२३ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


१२३८ 


०.२३ 


08 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


28 


w 


។ 


२ 


३ 


४ 


om 


७ 


८ 


or 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१३३३ 


तळबीड 


प्रतापजयसिंगमोहिते 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


२१६५ 


०.४० 


५ 

& 


१३३३ 


तळबीड 


१.२१ 


१.२१ 


१.२१ 


-- 


-- 


-- 


-- 


१७३० 


१.२१ 


पांडुरंगविठोबागायकवाड एकूम बाजीरावरामचंद्र 
मोहिते 


७ 


१३३३ 


तळबीड 


१.१४ 


१.१४ 


१.१४ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


१३८३ 


१.१४ 


८ 


१३३३ 


तळबीड 


हंबीरराव 
अमृतराव 
मोहिते 


०.७४ 


०.७४ 


०.७४ 


-- 


-- 


-- 


१७१६ 


०.७४ 


तळबीड 


जयवंतलक्ष्मणमोहितेव 


०.६ 
९ 


०.६ 
९ 


-- 


-- 


-- 


-- 


संपतलक्ष्मणमोहिते 


१० 


१३३३ 


तळबीड 


०.५० 


०.५० 


-- 


१२५० 


-- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


०.५० 


आबारामा 
आवटे, 
शंकरआबा 
०.५० 
आवटे 
- 
चव्हाण 
, 
कृष्णा 
आबा आवटे- 
चव्हाणव 
अशोकआबा 


आवटे 
- 
चव्हाण 
. 


११ 


१३३३ 


तळबीड 


आवटे 
- 
चव्हाण 
, 
०.३६ 


०.३६ 


०.३६ 


-- 


-- 


-- 


६५६ 


०.३६ 


दत्तात्रयबा 

बाबूराव श्रीरंग 
बाबूराव 
आवटे-चव्हाण 
, बजरंगबाबूरावआवटे-चव्हाण वकृष्णरावबाबूरावआवटे 


चव्हाण. 


१२ 


-- 


तळबीड 


०.८० 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


हरी 
भाऊ 
शिंदे 
व 
नारायण 
भाऊ 
०.८० शिंदे. 


१० , २०१९ / आषाढ १३ 


एकूण 


८.२६ 


८.२६ 


५.१५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५.१५ 


हिम्मतखराडे, 


उपविभागीयअधिकारी, 
कराडउपविभाग,कराड, 

जिल्हा 
सातारा 
. 


१ ९ , शके १ ९ ४१ 


कराड,१४मे२०१९ 


संदर्भ 
: 

: 
(१) 
महाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचे 
पुनर्वसनअधिनियम, 
१ 
९ 
७६, 
१ 
९ 
८६ 
व 
१ 
९९९. (२)शासननिर्णयक्रमांकआरपीए-३५९७/सीआर-१७२/र-४, 
दिनांक२०मे१ 
९९७अन्वयेकलम११(१)चीअधिसूचना. (३)शासननिर्णयक्रमांकआरपीए-३५९७/प्र. 
क्र.२०९/र-४,दिनांक१०फेब्रुवारी 
१९९ 
८अन्वये 
कलम१३(२) 
चीअधिसूचना. (४)मा.विभागीयआयुक्त,पुणेविभाग,पुणे(पुनर्वसन 
शाखा),पुणेयांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२२७३/१८,दिनांक११मे२०१८. (५)मा.विभागीयआयुक्त,पुणेविभाग,पुणे(पुनर्वसनशाखा)यांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२४२१/२०१८,दिनांक२५मे२०१८. (६)जिल्हाधिकारीकार्यालय,सातारा(पुनर्वसनशाखा)यांचेकडील 
पत्रक्रमांकपुनर्व 
/सेल 
/ 
कावि-३९९/१८, 
दिनांक७जून२०१८. (७)मा 
.जिल्हाधिकारी(पुनर्वसनशाखा), 
सातारायांचेकडीलपत्रक्रमांकपुनर्व/सेल/एसआर-३६/२०१८,दिनांक२०नोव्हेंबर२०१८. 

अधिसूचना क्रमांकपुनर्व/कावि-९६५(४०८-शितळवाडी)/२०१८.–ज्याअर्थी,संदर्भक्रमांक१नुसार,उत्तरमांडप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रात 
मौजेशितळवाडीयागावाबाबत,दिनांक२०मे१९९७रोजी अधिसूचनाप्रसिद्धकरूनमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)अन्वयेशेतजमिनीच्याहस्तांतरणावर,पोट-विभागणीवरनिबंधठेवणेतआलेलेआहेत, तसेचसंदर्भक्रमांक३नुसारकलम१३(२)चीअधिसूचनादिनांक१०फेब्रुवारी१९९८रोजीप्रसिद्धकरूनसदरगावातीललाभक्षेत्रातसमाविष्टअसलेचेक्षेत्रघोषितकेलेआहे; 

ज्याअर्थी,उत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेशितळवाडी,तालुकाकराडयागावचेभूसंपादनपूर्णझालेआहे.तसेचउत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेशितळवाडी,तालुकाकराडयागावातील नव्यानेसंपादनकरण्याचीआवश्यकतानाही.तसेचप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातीलभूसंपादनझालेल्यागटांचीमाहितीसोबतजोडलेल्यापरिशिष्टामध्येनमूदकेलीआहे; 

तसेच,ज्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमातीलकलम१२(१)नुसारउत्तरमांडयाप्रकल्पासाठीमौजेशितळवाडीयागावातीललाभक्षेत्राचेस्लॅबपात्रखातेदारयांचेसंपादनपूर्ण झालेअसल्यानेयाप्रकल्पाचे 
लाभक्षेत्रात 
मौजेशितळवाडीयागावातनव्याने 
जमीनसंपादन 
करणेची 
आवश्यकतानाही, 
त्यामुळे 
पुनर्वसन 
अधिनियमाचेकलम 
११ 
(१ 
)चे 
उक्त 
अधिसूचनेतनमूद मौजेशितळवाडीयागावातीलजमिनीच्यासंपादनाचीसर्वकार्यवाहीसंपली 
आहे,असेजाहीरकरणेआवश्यकआहे. 

त्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमाच्याकलम१२(१)नुसारमलाप्राप्तझालेल्याअधिकारांचावापरकरून,मी,हिम्मतखराडे,उपविभागीयअधिकारी,कराडउपविभाग,कराड,याद्वारे असेघोषितकरतो 
की,उत्तरमांडप्रकल्पयाप्रकल्पाअंतर्गतमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११( 
१)च्याअधिसूचनेद्वारेखालीलनमूदलाभक्षेत्रातीलगावांच्या हद्दीतीलप्रकल्पासाठीवप्रकल्पग्रस्तांच्यापुनर्वसनासाठी 
संपादितझालेल्याउपरोक्तवस्तुस्थितीनुसारकलम१३( 
१ 
)अन्वयेअधिसूचितकेलेलेक्षेत्र११९हेक्टर२९आर 
असूनवरनमूदकेल्याप्रमाणे उत्तरमांडप्रकल्पाचेगावातीलभूसंपादनाचेकामपूर्णझालेलेअसूनएकूण११हेक्टर३४आरलाभक्षेत्रापैकीस्तंभक्रमांक८व 
१०मध्येनमूदगटवगळूनसदरप्रकल्पाकरिता 
एकूण ९हेक्टर७३आरभूसंपादनपूर्णझालेअसूनसंपूर्णक्षेत्रासजिल्हापुनर्वसनअधिकारी,सातारायांचेनावनमूदआहे.सदरपरिशिष्टातस्तंभक्रमांक१२मध्येनमूदएकूण१गटनंबर न्यायप्रविष्टअसल्यानेसदरगटातीलनिर्बंधउठवतायेणारनसल्यानेसदरचेगटनंबरशीसंबंधितखातेदाराचेसर्वगटनंबरवरीलशेराकायमठेवणेतयावेत. 

यागावातीलस्तंभक्रमांक८,१०व१४मध्येनमूदगटावरीलतसेचस्लॅबपात्रक्षेत्रापेक्षाकमीक्षेत्रअसलेल्याखातेदारांच्यागटावरीलमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९७६,१९८६,१९९९,कलम१२(१)नुसारठेवणेतआलेलेनिर्बंधउठवणेआवश्यकआहे. 

तसेचयाव्यतिरिक्तउक्तगावातीलएखाद्यागटातीलक्षेत्राचेसंपादनहोणेचेआहे/किंवासंपादनप्रक्रियासुरूआहेववरनमूदकेलेल्याव्यतिरिक्तन्यायप्रविष्टबाबीतीलक्षेत्रवगट निदर्शनासआल्यासतेवगळूनसदरचेनिर्बंधउठविणेआवश्यकआहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ 


१ ९ , शके १९ ४१ 


ती 
गावे 
पुढीलप्रमाणे 


४ ९ 


परिशिष्ट 


oh 


अ 
. 
क्र. 


निर्बंध 
उठविणेत 
येणारे 
गाव 


तालुका/जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


१ 


शितळवाडी 

तालुकाकराड,जिल्हासातारा उपविभागीयअधिकारी,कराडउपविभाग,कराडअसेहीनिर्देशदेतआहेतकी,वरनमूदअधिसूचितकेलेल्यासंबंधितगावामध्येमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९९९चेकलम१२(१)अन्वयेठेवणेतआलेलेनिर्बंधउपरोक्तनमूदप्रमाणेउठविणेतआलेअसल्याबाबतचीहीअधिसूचनादवंडीपिटवूनआणिलाभकारीपरिमंडलामधीलएखाद्याकिंवाअनेक ठळकजागीआणिगावच्याचावडीवरआणिकोणतेहीअसल्यासग्रामपंचायतीच्याकार्यालयातआणिनोंदणीनिबंधककार्यालयआणितहसीलदारकार्यालयआणिउपविभागीयअधिकारीयांच्या कार्यालयातदेखीलठळकजागेवरकिंवा 
जागांवरया 
अधिसूचनेची 
प्रतचिकटवूनप्रसिद्धकरणेतयेतआहे. 

परिशिष्ट 


अ. 


भूसंपादन 


गावाचे 


संपादनपात्रखातेदारांचे 


संपादनपात्र 


कलम६ची 


कलम४८ 
( 
१ 
) 


न्यायालयीन 


न्यायालयीन 


अंतिमसंपादित 


कलम४(१)ची 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


क्र. 


प्र.क्र. 


नाव 


नाव 


क्षेत्र 


अधिसूचना 


अन्वयेवगळलेले 


प्रकरणाने 


प्रकरणात 


केलेले 
क्षेत्र 


क्षेत्र 


वगळलेलेक्षेत्र 


प्रलंबितक्षेत्र 


(९-१०) 


गटनबर 


क्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


गटनबर 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१ 


१३१४ 


शितळवाडीकृष्णराव 
बळवंत 
शितोळे 


०.८१ 


०.८१ 


०.८१ 


-- 


४३ 


०.८१ 


२ 


१३१४ 


शितळवाडीदिनकर 
कृष्णाशितोळे 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


-- 


-- 


५३ 


०.४० 


سه 


१३१४ 


शितळवाडीवनराज 
विठ्ठलशितोळेव३ 


०.८२ 


०.८२ 


०.८२ 


-- 


-- 


-- 


-- 


५० 


०.८२ 


४ 


शितळवाडीराजारामश्रीपतीशितोळेव१ 


१.६१ 


१.६१ 


०.२२ 


-- 


-- 


-- 


१५७ 


०.२२ 


५ 


१३७० 


शितळवाडी 
श्रीपती 
बापू 
शितोळे 
व 
२ 


२.१ 
९ 


१.६३ 


१.६३ 


-- 


-- 


-- 


-- 


१५७ 


१.६३ 


०.५६ 


०.५६ 


-- 


-- 


-- 


-- 


१३९ 


०.५६ 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ 


& 


१३७० 


शितळवाडी 
नारायण 
महादू 
पलगे 


०.३० 


०.३० 


०.३० 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


९६ 


०.३० 


७ 


१३३८ 


शितळवाडी 
शंकर 
पां 

पांडूरंग संकपाळवगैरे 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


-- 


-- 


४७ 


०.४० 


८ 


१३७० 


शितळवाडीआत्मारामबळवंतशितोळे 


०.८१ 


०.८१ 


०.८१ 


-- 


-- 


-- 


-- 


४३ 


०.८१ 


१ ९ , शके १ ९ ४१ 


-० 


१३३८ 


शितळवाडी 
जयवंत 
बाळकू 
आवटे 
व 
४ 


०.९१ 


०.९१ 


०.९१ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


४५ 


०.९१ 


१० 


१३३८ 


शितळवाडी 
दादासो 
पांडूरंग 
संकपाळ 


१.१७ 


१.१७ 


१.१७ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


30 


१.१७ 


११ 


१३३८ 


शितळवाडीबाबूरावबंडूसावंतवगैरे 


०.५५ 


०.५५ 


०.५५ 


४८ 


०.५५ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


w 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


an 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१२ 


१३३८ 


शितळवाडी 
आबासो 
लक्ष्मण 
बर्गे 


०.५४ 


०.५४ 


०.५४ 


-- 


-- 


४९ 


०.५४ 


१३ 


१३३८ 


शितळवाडीविष्णूरंगरावशितोळेवगैरे 


०.८३ 


०.८३ 


०.८३ 


५१ 


०.८३ 


एकूण 


११.३४ 


११.३४ 


९.९ 
५ 


०.०० 


०.०० 


०.२२ 


९.७३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


हिम्मत 
खराडे 
, 
उपविभागीय 
अधिकारी 
, कराडउपविभाग, 
कराड, 

जिल्हा 
सातारा 
. 


कराड 
, 
१४ 
मे 
२०१ 
९ 
. 


.. 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ 


मे 


संदर्भ:(१)महाराष्ट्र 
प्रकल्पबाधितव्यक्तींचे 
पुनर्वसनअधिनियम,१९ 
७६,१९ 
८६ 
व 
१९९९ 
. 

(२)शासननिर्णयक्रमांक 
आरपीए 
-३५९७ 
/सीआर 
-१७२/र-४,दिनांक 
२०मे१९९७अन्वयेकलम११(१)चीअधिसूचना. (३) 
शासननिर्णयक्रमांकआरपीए-३५९ 
७ 
/प्र.क्र.२०९/र 
-४,दिनांक१०फेब्रुवारी१९९८अन्वयेकलम१३(२ 
)ची 
अधिसूचना. ( 
४)मा.विभागीयआयुक्त,पुणेविभाग,पुणे(पुनर्वसन 
शाखा),पुणेयांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२२७३/१८,दिनांक११मे२०१८. (५)मा.विभागीयआयुक्त,पुणेविभाग,पुणे(पुनर्वसनशाखा)यांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२४२१/२०१८,दिनांक२५ (६)जिल्हाधिकारीकार्यालय 
, 
सातारा(पुनर्वसनशाखा)यांचेकडीलपत्रक्रमांकपुनर्व 
/ 
सेल 
/कावि 
-३ 
९९/१८,दिनांक७जून२०१८. (७)मा.जिल्हाधिकारी(पुनर्वसनशाखा),सातारायांचेकडीलपत्रक्रमांकपुनर्व/सेल/एसआर-३६/२०१८,दिनांक२०नोव्हेंबर२०१८. 

अधिसूचना क्रमांकपुनर्व/कावि-९६५(४०८-खालकरवाडी)/२०१८.–ज्याअर्थी,संदर्भक्रमांक१नुसार,उत्तरमांडप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातमौजेखालकरवाडीयागावाबाबत,दिनांक२०मे१९९७रोजी अधिसूचनाप्रसिद्धकरूनमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)अन्वयेशेतजमिनीच्याहस्तांतरणावर,पोट-विभागणीवरनिर्बंधठेवणेतआलेलेआहेत, तसेचसंदर्भक्रमांक३नुसारकलम१३(२)चीअधिसूचनादिनांक१०फेब्रुवारी१९९८रोजीप्रसिद्धकरूनसदरगावातीललाभक्षेत्रातसमाविष्टअसलेचेक्षेत्रघोषितकेलेआहे; 

ज्याअर्थी,उत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेखालकरवाडी,तालुकाकराडयागावचेभूसंपादनपूर्णझालेआहे.तसेचउत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेखालकरवाडी,तालुकाकराडयागावातील नव्यानेसंपादनकरण्याचीआवश्यकतानाही.तसेचप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातीलभूसंपादनझालेल्यागटांचीमाहितीसोबतजोडलेल्यापरिशिष्टामध्येनमूदकेलीआहे; 

तसेच,ज्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमातीलकलम१२(१)नुसारउत्तरमांडयाप्रकल्पासाठीमौजेखालकरवाडीयागावातीललाभक्षेत्राचेस्लॅबपात्रखातेदारयांचेसंपादनपूर्ण झालेअसल्यानेयाप्रकल्पाचेलाभक्षेत्रातमौजे 
खालकरवाडी 
यागावातनव्यानेजमीनसंपादन 
करणेचीआवश्यकतानाही 
,त्यामुळेपुनर्वसनअधिनियमाचे 
कलम११( 
१)चेउक्तअधिसूचनेत नमूदमौजेखालकरवाडीयागावातीलजमिनीच्यासंपादनाचीसर्वकार्यवाहीसंपलीआहे,असेजाहीरकरणेआवश्यकआहे. 


२०१८ 
. 


१ ९ , शके १९ ४१ 


५१ 


५२ 


त्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमाच्याकलम१२(१)नुसारमलाप्राप्तझालेल्याअधिकारांचावापरकरून,मी,हिम्मतखराडे,उपविभागीयअधिकारी,कराडउपविभाग,कराड,याद्वारे असेघोषितकरतोकी,उत्तरमांडप्रकल्पयाप्रकल्पाअंतर्गतमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)च्याअधिसूचनेद्वारेखालीलनमूदलाभक्षेत्रातीलगावांच्या हद्दीतीलप्रकल्पासाठीवप्रकल्पग्रस्तांच्यापुनर्वसनासाठीसंपादितझालेल्या 
उपरोक्तवस्तुस्थितीनुसारकलम१३(१)अन्वये 
अधिसूचितकेलेलेक्षेत्र२३५हेक्टर२५ 
आर 
असूनवरनमूदकेल्याप्रमाणे उत्तरमांडप्रकल्पाचेगावातीलभूसंपादनाचेकाम 
पूर्णझालेले 
असूनएकूण१२हेक्टर 
२२आरलाभक्षेत्रापैकीस्तंभक्रमांक८व१० 
मध्येनमूदगटवगळूनसदरप्रकल्पाकरिताएकूण १२हेक्टर२२आरभूसंपादनपूर्णझालेअसूनसंपूर्णक्षेत्रासजिल्हापुनर्वसनअधिकारी,सातारायांचेनावनमूदआहे.सदरपरिशिष्टातस्तंभक्रमांक१२मध्येनमूदएकूणनिरंकगट नंबरन्यायप्रविष्टअसल्यानेसदरगटातीलनिर्बंधउठवतायेणारनसल्यानेसदरचेगट 
नंबरशीसंबंधितखातेदाराचेसर्वगटनंबरवरीलशेराकायमठेवणेतयावेत. 

यागावातीलस्तंभक्रमांक८,१०व१४मध्येनमूदगटावरीलतसेचस्लॅबपात्रक्षेत्रापेक्षाकमीक्षेत्रअसलेल्याखातेदारांच्यागटावरीलमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९७६,१९८६,१९९९,कलम१२(१)नुसारठेवणेतआलेलेनिर्बंधउठवणेआवश्यकआहे. 

तसेचयाव्यतिरिक्तउक्तगावातीलएखाद्यागटातीलक्षेत्राचेसंपादनहोणेचेआहे/किंवासंपादनप्रक्रियासुरूआहेववरनमूदकेलेल्याव्यतिरिक्तन्यायप्रविष्टबाबीतीलक्षेत्रवगट निदर्शनासआल्यासतेवगळूनसदरचेनिर्बंधउठविणेआवश्यकआहे. 


ती 
गावे 
पुढीलप्रमाणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


परिशिष्ट 


अ 
. 
क्र 
. 


निर्बंध 
उठविणेत 
येणारे 
गाव 


तालुका/जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


१ 


खालकरवाडी 

तालुकाकराड,जिल्हासातारा उपविभागीयअधिकारी,कराडउपविभाग,कराडअसेहीनिर्देशदेतआहेतकी,वरनमूदअधिसूचितकेलेल्यासंबंधितगावामध्येमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधित 
व्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९९९कलम१२(१)अन्वयेठेवणेतआलेलेनिबंधउपरोक्तनमूदप्रमाणेउठविणेतआलेअसल्याबाबतचीहीअधिसूचनादवंडीपिटवूनआणिलाभकारीपरिमंडलामधीलएखाद्याकिंवाअनेक ठळकजागीआणिगावच्याचावडीवरआणिकोणतेहीअसल्यासग्रामपंचायतीच्याकार्यालयातआणिनोंदणीनिबंधककार्यालयआणितहसीलदारकार्यालयातआणिउपविभागीयअधिकारीयांच्या कार्यालयातदेखीलठळकजागेवरकिंवाजागांवरयाअधिसूचनेचीप्रतचिकटवूनप्रसिद्धकरणेतयेतआहे. 

परिशिष्ट भूसंपादनगावाचेसंपादनपात्रखातेदारांची 

कलम४(१)ची कलम६ची 
कलम४८(१ 
)न्यायालयीन न्यायालयीनअंतिमसंपादित नावे 

अधिसूचना 

अधिसूचनाअन्वयेवगळलेलेप्रकरणाने 

केलेलेक्षेत्र क्षेत्रवगळलेलेक्षेत्र प्रलंबितक्षेत्र 

(९-१०) गटनंबरक्षेत्र गटनंबरक्षेत्र गटनंबरक्षेत्र 

गटनंबर 

क्षेत्र 


अ. 


संपादन 


क्र 
. 


प्र.क्र. 


नाव 


पात्रक्षेत्र 


प्रकरणांत 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


.० 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


हे 
. 
आर 


हे 
. 
आर 


हे 
. 
आर 


हे 
. 
आर 


१ 


१३४७ 


खालकरवाडीश्रीकृष्णवासुदेवदेशपांडे 


१.३७ 


०.९५ 


०.९ 
५ 


-- 


-- 


-- 


-- 


३६ 


०.९५ 


१ ९ , शके १ ९ ४१ 


०.४२ 


०.४२ 


-- 


-- 


-- 


११ 
९ 


०.४२ 


१३२५ 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


-- 


१७१ 


०.४० 


१३२५ 


खालकरवाडी 
निसारयाकुबसोडांगे 
०.४० खालकरवाडी जगन्नाथपिलुतिवटे 

०.६३ खालकरवाडीश्रीपादउद्धवकुलकर्णीवगैरे 
०.७८ 


०.६३ 


०.६३ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


१६८ 


३ 

४ 


०.६३ 


१३२५ 


०.७८ 


०.७८ 


-- 


-- 


-- 


-- 


१८४ 


०.७८ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


w 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१३२५ 


०.५९ 


०.५ 
९ 


०.५९ 


-- 


१७ 
९ 


०.५९ 


५ 

& 


१३४७ 


खालकरवाडी 

बाबुलालबाळारामशहा 
खालकरवाडी 
मारुती 
पांडुरंग 
मोरे खालकरवाडी 
पंढरीनाथमारुती 
खालकर 


०.७६ 


०.७६ 


०.७६ 


-- 


-- 


-- 


२५६ 


०.७६ 


७ 


१३४७ 


१.७४ 


१.०८ 


१.०८ 


। 


२४८ 


१.०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


०.६६ 


०.६६ 


-- 


-- 


-- 


२४१ 


०.६६ 


८ 


१३२५ 


१.३७ 


१.३७ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


२५९ 


१.३७ 


or 


१३४७ 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


२३५ 


०.४० 


१० 


१३४७ 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


९५ 


०.४० 


११ 


१३४७ 


०.९८ 


०.९ 
८ 


__ 


-- 


-- 


-- 


-- 


२४० 


०.९८ 


१२ 


१३२५ 


खालकरवाडीयशचंतमारुतीघाडगेव२ 

१.३७ खालकरवाडी रामचंद्रलक्ष्मणमोरे 

०.४० खालकरवाडी 
वैजंता 
लक्ष्मण 
जाधव 

०.४० 
खालकरवाडी 
मोहन 
शामराव 
गुंजाळकर 
व 
२ 
०.९ 
८ खालकरवाडीशरदगणेश 
कुलकर्णी ०.४० खालकरवाडी शंकरज्ञानूमोरे 

०.४८ 
खालकरवाडी 
माधव 
दत्तात्रय 
पाठक 

०.४० खालकरवाडीजयसिंगगणपतीमाने 

०.७२ खालकरवाडी 
दिलीप 
पांडुरंग 
माने 

०.८० 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


२१८ 


०.४० 


१३ 


१३४७ 


०.४८ 


०.४८ 


-- 


-- 


-- 


२७२ 


०.४८ 


१४ 


१३४७ 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


-- 


१९ 
६ 


०.४० 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


१५ 


१३४७ 


०.७२ 


०.७२ 


-- 


-- 


-- 


-- 


१५६ 


०.७२ 


१६ 


१३४७ 


०.६१ 


०.६१ 


-- 


-- 


-- 


-- 


२०० 


०.६१ 


०.१९ 


०.१९ 


१५७ 


०.१९ 


एकूण 


१२.२२ 


१२.२२ 


१२.२२ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१२.२२ 


हिम्मतखराडे, 


उपविभागीय 
अधिकारी 
, कराडउपविभाग 
, 
कराड 
, 

जिल्हा 
सातारा 
. 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ 


कराड 
, 
१४ 
मे 
२०१ 
९ 
. 


१ ९ , शके १ ९ ४१ 


संदर्भ 
:(१ 
) 
महाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसन 
अधिनियम, 
१ 
९ 
७६, 
१ 
९ 
८६व१ 
९९९. 

(२)शासननिर्णयक्रमांकआरपीए-३५९७/सीआर-१७२/र-४,दिनांक२०मे१९९७अन्वयेकलम११(१)चीअधिसूचना. (३ 
) 
शासननिर्णयक्रमांकआरपीए-३५९ 
७ 
/प्र 
. 
क्र.२०९/र 
-४,दिनांक१०फेब्रुवारी१ 
९९८ 
अन्वयेकलम१३(२ 
)ची 
अधिसूचना. 


५३ 


५४ 


(४)मा.विभागीयआयुक्त,पुणे 
विभाग,पुणे(पुनर्वसनशाखा),पुणेयांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२२७३/१८,दिनांक११मे२०१८. (५)मा.विभागीयआयुक्त,पुणेविभाग,पुणे(पुनर्वसनशाखा)यांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२४२१/२०१८,दिनांक२५मे२०१८. (६ 
)जिल्हाधिकारी 
कार्यालय,सातारा(पुनर्वसनशाखा)यांचेकडील 
पत्रक्रमांकपुनर्व/सेल/ 
कावि-३९९/१८, 
दिनांक७जून२०१८. (७)मा. 
जिल्हाधिकारी(पुनर्वसनशाखा),सातारायांचेकडील 
पत्रक्रमांकपुनर्व/सेल/ 
एसआर 
-३६ 
/ 
२०१८,दिनांक२०नोव्हेंबर२०१८. 

अधिसूचना क्रमांकपुनर्व/कावि-९६५(४०८-उंब्रज)/२०१८.–ज्याअर्थी,संदर्भक्रमांक१नुसार,उत्तरमांडप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातमौजेउंब्रजयागावाबाबत,दिनांक२०मे१९९७रोजीअधिसूचना प्रसिद्धकरूनमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)अन्वयेशेतजमिनीच्याहस्तांतरणावर,पोट-विभागणीवरनिबंधठेवणेतआलेलेआहेत,तसेचसंदर्भ क्रमांक३नुसारकलम१३(२)चीअधिसूचनादिनांक१०फेब्रुवारी१९९८रोजीप्रसिद्धकरूनसदरगावातीललाभक्षेत्रातसमाविष्टअसलेचेक्षेत्रघोषितकेलेआहे; 

ज्याअर्थी,उत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेउंब्रज,तालुकाकराडयागावचेभूसंपादनपूर्णझालेआहे.तसेचउत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेउंब्रज,तालुकाकराडयागावातीलनव्यानेसंपादन करण्याचीआवश्यकतानाही.तसेचप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातीलभूसंपादनझालेल्यागटांचीमाहितीसोबतजोडलेल्यापरिशिष्टामध्येनमूदकेलीआहे; 

तसेच,ज्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमातीलकलम१२(१)नुसारउत्तरमांडयाप्रकल्पासाठीमौजेउंब्रजयागावातीललाभक्षेत्राचेस्लॅबपात्रखातेदारयांचेसंपादनपूर्ण झालेअसल्याने 
याप्रकल्पाचेलाभक्षेत्रात 
मौजेउंब्रजयागावातनव्यानेजमीनसंपादनकरणेचीआवश्यकतानाही, 
त्यामुळेपुनर्वसनअधिनियमाचे 
कलम११( 
१)चेउक्तअधिसूचनेतनमूद मौजेउंब्रजयागावातीलजमिनीच्यासंपादनाचीसर्वकार्यवाहीसंपलीआहे,असेजाहीरकरणेआवश्यकआहे. 

त्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमाच्याकलम१२(१)नुसारमलाप्राप्तझालेल्याअधिकारांचावापरकरून,मी,हिम्मतखराडे,उपविभागीयअधिकारी,कराडउपविभाग,कराड,याद्वारे 
असेघोषितकरतोकी,उत्तरमांडप्रकल्प 
याप्रकल्पाअंतर्गतमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम 
११( 
१)च्याअधिसूचनेद्वारेखालीलनमूदलाभक्षेत्रातीलगावांच्या हद्दीतीलप्रकल्पासाठी 
वप्रकल्पग्रस्तांच्यापुनर्वसनासाठीसंपादितझालेल्याउपरोक्तवस्तुस्थितीनुसारकलम१३(१)अन्वयेअधिसूचितकेलेलेक्षेत्र४७५हेक्टर२२ 
आरअसूनवरनमूदकेल्याप्रमाणे उत्तरमांडप्रकल्पाचेगावातीलभूसंपादनाचेकामपूर्णझालेलेअसूनएकूण१२हेक्टर८५आरलाभक्षेत्रापैकीस्तंभक्रमांक८व१०मध्येनमूदगटवगळूनसदरप्रकल्पाकरिताएकूण ८हेक्टर८६आरभूसंपादनपूर्णझालेअसूनसंपूर्णक्षेत्रासजिल्हापुनर्वसनअधिकारी,सातारायांचेनावनमूदआहे.सदरपरिशिष्टातस्तंभक्रमांक१२मध्येनमूदएकूण१गटनंबर न्यायप्रविष्टअसल्यानेसदरगटातीलनिर्बंधउठवतायेणारनसल्यानेसदरचेगटनंबरशीसंबंधितखातेदाराचेसर्वगटनंबरवरीलशेराकायमठेवणेतयावेत. 

यागावातीलस्तंभक्रमांक८,१०व१४मध्येनमूदगटावरीलतसेचस्लॅबपात्रक्षेत्रापेक्षाकमीक्षेत्रअसलेल्याखातेदारांच्यागटावरीलमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९७६,१९८६,१९९९,कलम१२(१)नुसारठेवणेतआलेलेनिर्बंधउठवणेआवश्यकआहे. 

तसेचयाव्यतिरिक्तउक्तगावातीलएखाद्यागटातीलक्षेत्राचेसंपादनहोणेचेआहे/किंवासंपादनप्रक्रियासुरूआहेववरनमूदकेलेल्याव्यतिरिक्तन्यायप्रविष्टबाबीतीलक्षेत्रवगट निदर्शनासआल्यासतेवगळूनसदरचेनिर्बंधउठविणेआवश्यकआहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ 


ती 
गावे 
पुढीलप्रमाणे 


परिशिष्ट 


१ ९ , शके १ ९ ४१ 


अ 
. 
क्र 
. 


निर्बंध 
उठविणेत 
येणारे 
गाव 


तालुका/जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


१ 


उंब्रज 


तालुकाकराड,जिल्हासातारा 


उपविभागीयअधिकारी,कराडउपविभाग,कराडअसेहीनिर्देशदेतआहेतकी, 
वरनमूद 
अधिसूचितकेलेल्यासंबंधितगावामध्येमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९९९चेकलम१२(१)अन्वयेठेवणेतआलेलेनिर्बधउपरोक्तनमूदप्रमाणेउठविणेतआलेअसल्याबाबतचीहीअधिसूचनादवंडीपिटवूनआणिलाभकारीपरिमंडलामधीलएखाद्याकिंवाअनेक ठळकजागीआणिगावच्याचावडीवरआणिकोणतेहीअसल्यासग्रामपंचायतीच्याकार्यालयातआणिनोंदणीनिबंधककार्यालयआणितहसीलदारकार्यालयातआणिउपविभागीयअधिकारीयांच्या कार्यालयातदेखीलठळक 
जागेवरकिंवाजागांवर 
याअधिसूचनेचीप्रतचिकटवूनप्रसिद्धकरणेतयेतआहे. 

परिशिष्ट 


अ 
. 


भूसंपादन 


गावाचे 


सपादन 


कलम६ची 


न्यायालयीन 


संपादनपात्रखातेदारांची 

नावे 


कलम४(१)ची 

अधिसूचना 


अंतिम 
संपादित 
केलेलेक्षेत्र 


क्र. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


प्र.क्र. 


नाव 


पात्रक्षेत्र 


अधिसूचना 


प्रकरणात 


कलम 
४८ 
( 
१ 
) अन्वयेवगळलेले 

क्षेत्र गटनंबर 

क्षेत्र 


न्यायालयीन 

प्रकरणाने 
वगळलेले 
क्षेत्र गटनंबर 

क्षेत्र 


प्रलंबितक्षेत्र 


(९-१०) गटनंबर 

क्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


-- 


हे 
. 
आर 


हे 
. 
आर 


हे 
. 
आर 


हे 
. 
आर 


१ 


१३३४ 


उब्रज 


तुकारामराऊजाधव 


१.२१ 


१.२१ 


१.२१ 


-- 


९२/२पै. 


-- 


-- 


१.२१ नवीन ११२/२/२पै. ९९/२पै. 


२ 


१३५६ 


उंब्रज 


दत्तात्रयसिंताराम 
यादव 
वगैरे०.३७ 


०.२५ 


०.२५ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


०.२५ 


०.१२ 


०.१२ 


-- 


-- 


-- 


१०१/१ 


०.१२ 


3 


उब्रज 


०.४६ 


०.४६ 


०.४६ 


३०९पै. 


०.४६ 


-- 


-- 


पांडुरंगबाळूकाळे विलासयशवंतपाटील 


४ 


१३३४ 


उंब्रज 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


११०/१०.१७११०/१ 


०.२३ 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ 


१३३४ 


o 


उंब्रज 


रामसिंग 
परशरामहजारे 


०.८० 


०.८० 


०.८० 


९९पै. 


-- 


-- 


०.८० 


नवीन 


९३/२पै. 


६ 


१३३४ 


उब्रज 


लक्ष्मणसिंग 
मोहनसिंग 
हजारे 
०.८० 


०.८० 


.८० 


९९पै. 


-- 


-- 


-- 


-- 


०.८० 


नवीन 


९३/३पै. 


७ 


उंब्रज 


शंकर 
शामरावजाधव 


०.२६ 


०.२६ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


८ 


१३३४ 


उब्रज 


सयाजीबळवंतपाटील 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


११०/१ 
०.११.५० 


११०/२/२ 
०.०२ 


१ ९ , शके १९ ४१ 


१० 
९ 
/ 
८ 
/ 
२ 
०.२४.५० 


१३३४ 


उंब्रज 


शंकरहिरासिंगहजारे 


or 


०.८० 


०.८० 


०.८० 


९९पै. 


-- 


-- 


-- 


-- 


०.८० 


नवीन 


९३/४पै. 


५५ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


५६ 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१० 


-- 


उंब्रज 


कंठाबाईवसंतरावपाटील 


१.२१ 


१.०४ 


-- 


-- 


-- 


-- 


०.१७ 


-- 


-- 


-- 


११ 


१३३४ 


उंब्रज 


दिलीप 
नागोजीराव 
जाधव 


०.८० 


०.८० 


०.६८ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


९० 
/ 
१ 
कपै.०.६८ नवीन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


८९/१/कपै. 


१२ 


उंब्रज 


बापुराऊजाधव 


०.९५ 


०.९ 
५ 


-- 


-- 


-- 


-- 


१३ 


१३३४ 


उंब्रज 


बाबूरावरामचंद्रजाधववगैरे 


०.४० 


०.२७ 


०.२७ 


-- 


-- 


-- 


०.२७ 


३४१/१४ 
नवीन 


२३१/१४ 


०.१३ 


०.१३ 


-- 


-- 


-- 


-- 


०.१३ 


३३९/२२ नवीन 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


२२९/२२ 


१४ 


१३३४ 


उंब्रज 


सुरेशभिकूसाळुखे 


०.४५ 


०.४५ 


०.४५ 


१५९पै. 


-- 


-- 


-- 


-- 


०.४५ 


नवीन 


२७/३पै. 


-- 


उंब्रज 


विश्वास 
दिनकर 
पवार 
व 
४ 


०.८० 


०.८० 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


१५ 

۹& 


१३३४ 


उंब्रज 


विलास 
महादू 
जाधव 


१.९४ 


१.९४ 


१.९४ 


-- 


-- 


-- 


-- 


९२/२पै. 


१.९ 
४ 


१७ 


१३३४ 


उंब्रज 


किसन 
परशराम 
हजारे 


०.८० 


०.८० 


०.८० 


९९पै. 


-- 


-- 


-- 


-- 


०.८० 


१० , २०१९ / आषाढ १३ 


एकूण 


१२.८५ 


१२.८५ 


९.५१ 


०.४६ 


०.०० 


०.१७ 


८.८६ 


हिम्मतखराडे, 


१ ९ , 


उपविभागीयअधिकारी, 
कराडउपविभाग 
,कराड, 

जिल्हा 
सातारा 
. 


शके १ ९ ४१ 


कराड,१४मे२०१९. 


संदर्भ 
: 

: 
( 
१) 
महाराष्ट्रप्रकल्पबाधित 
व्यक्तींचे 
पुनर्वसन 
अधिनियम 
, 
१ 
९ 
७६ 
, 
१ 
९ 
८६ 
व 
१ 
९९९. (२)शासननिर्णयक्रमांकआरपीए-३५९७/सीआर-१७२/र-४, 
दिनांक२०मे१ 
९९७अन्वयेकलम११(१)चीअधिसूचना. (३)शासननिर्णयक्रमांकआरपीए 
-३५९७/प्र.क्र 
.२०९ 
/र-४,दिनांक१०फेब्रुवारी१ 
९९८अन्वयेकलम१३(२)चीअधिसूचना. (४)मा.विभागीयआयुक्त,पुणेविभाग,पुणे(पुनर्वसन 
शाखा),पुणेयांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२२७३/१८,दिनांक११मे२०१८. (५)मा.विभागीयआयुक्त,पुणेविभाग,पुणे(पुनर्वसनशाखा)यांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२४२१/२०१८,दिनांक२५मे२०१८. 
( 
६) 
जिल्हाधिकारीकार्यालय 
,सातारा(पुनर्वसन 
शाखा) 
यांचेकडीलपत्र 
क्रमांकपुनर्व 
/सेल/कावि-३९९/ 
१८ 
,दिनांक 
७ 
जून२०१८. (७)मा 
.जिल्हाधिकारी(पुनर्वसनशाखा), 
सातारायांचेकडीलपत्रक्रमांकपुनर्व/सेल/एसआर-३६/२०१८,दिनांक२०नोव्हेंबर२०१८. 

अधिसूचना क्रमांकपुनर्व/कावि-९६५(४०८-मांगवाडी)/२०१८.-ज्याअर्थी,संदर्भक्रमांक१नुसार,उत्तरमांडप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातमौजेमांगवाडीयागावाबाबत,दिनांक२०मे१९९७रोजीअधिसूचना प्रसिद्धकरूनमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)अन्वयेशेतजमिनीच्याहस्तांतरणावर,पोट-विभागणीवरनिबंधठेवणेतआलेलेआहेत,तसेचसंदर्भ क्रमांक३नुसारकलम१३(२)चीअधिसूचनादिनांक१०फेब्रुवारी१९९८रोजीप्रसिद्धकरूनसदरगावातीललाभक्षेत्रातसमाविष्टअसलेचेक्षेत्रघोषितकेलेआहे; 

ज्याअर्थी,उत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेमांगवाडी,तालुकाकराडयागावचेभूसंपादनपूर्णझालेआहे.तसेचउत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेमांगवाडी,तालुकाकराडयागावातीलनव्याने संपादनकरण्याचीआवश्यकतानाही.तसेचप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातीलभूसंपादनझालेल्यागटांचीमाहितीसोबतजोडलेल्यापरिशिष्टामध्येनमूदकेलीआहे; 

तसेच,ज्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमातीलकलम१२(१)नुसारउत्तरमांडयाप्रकल्पासाठीमौजेमांगवाडीयागावातीललाभक्षेत्राचेस्लॅबपात्रखातेदारयांचेसंपादनपूर्ण झालेअसल्याने 
याप्रकल्पाचेलाभक्षेत्रातमौजेमांगवाडीयागावातनव्यानेजमीनसंपादनकरणेचीआवश्यकता 
नाही,त्यामुळेपुनर्वसनअधिनियमाचेकलम 
११( 
१) 
चे 
उक्त 
अधिसूचनेतनमूद मौजेमांगवाडीयागावातीलजमिनीच्यासंपादनाची 
सर्वकार्यवाहीसंपलीआहे,असेजाहीरकरणेआवश्यकआहे. 

त्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमाच्याकलम१२(१)नुसारमलाप्राप्तझालेल्याअधिकारांचावापरकरून,मी,हिम्मतखराडे,उपविभागीयअधिकारी,कराडउपविभाग,कराड,याद्वारे असे 
घोषितकरतोकी 
,उत्तरमांडप्रकल्पयाप्रकल्पाअंतर्गतमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधित 
व्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१ 
९८६ 
चेकलम११(१)च्याअधिसूचनेद्वारेखालील 
नमूदलाभक्षेत्रातील 
गावांच्या हद्दीतीलप्रकल्पासाठीवप्रकल्पग्रस्तांच्यापुनर्वसनासाठीसंपादितझालेल्याउपरोक्तवस्तुस्थितीनुसारकलम 
१३(१)अन्वयेअधिसूचितकेलेलेक्षेत्र४७५हेक्टर२२आरअसून 
वरनमूदकेल्याप्रमाणे उत्तरमांडप्रकल्पाचेगावातीलभूसंपादनाचेकाम 
पूर्णझालेलेअसूनएकूण११हेक्टर८४आरलाभक्षेत्रापैकीस्तंभक्रमांक८ 
व१०मध्येनमूदगटवगळूनसदरप्रकल्पाकरिताएकूण ११हेक्टर८४आरभूसंपादनपूर्णझालेअसूनसंपूर्णक्षेत्रासजिल्हापुनर्वसनअधिकारी,सातारायांचेनावनमूदआहे.सदरपरिशिष्टातस्तंभक्रमांक१२मध्येनमूदएकूणनिरंकगट नंबरन्यायप्रविष्टअसल्यानेसदरगटातीलनिर्बंधउठवतायेणारनसल्यानेसदरचेगटनंबरशीसंबंधितखातेदाराचेसर्वगटनंबरवरीलशेराकायमठेवणेतयावेत. 

यागावातीलस्तंभक्रमांक८,१०व१४मध्येनमूदगटावरीलतसेचस्लॅबपात्रक्षेत्रापेक्षाकमीक्षेत्रअसलेल्याखातेदारांच्यागटावरीलमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९७६,१९८६,१९९९,कलम१२(१)नुसारठेवणेतआलेलेनिर्बंधउठवणेआवश्यकआहे. 

तसेचयाव्यतिरिक्तउक्तगावातीलएखाद्यागटातीलक्षेत्राचेसंपादनहोणेचेआहे/किंवासंपादनप्रक्रियासुरूआहेववरनमूदकेलेल्याव्यतिरिक्तन्यायप्रविष्टबाबीतीलक्षेत्रवगट निदर्शनासआल्यासतेवगळूनसदरचेनिर्बंधउठविणेआवश्यकआहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ 


१ ९ , शके १९ ४१ 


ती 
गावे 
पुढीलप्रमाणे 


५७ 


परिशिष्ट 


५८ 


अ 
.क्र 
. 


निर्बंध 
उठविणेत 
येणारे 
गाव 


तालुका/जिल्हा 


२ 


३ 


१ 

१ 


मांगवाडी 

तालुकाकराड,जिल्हासातारा उपविभागीयअधिकारी, 
कराडउपविभाग,कराडअसेही 
निर्देशदेतआहेतकी,वरनमूदअधिसूचितकेलेल्यासंबंधितगावामध्येमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९९९चेकलम१२(१)अन्वयेठेवणेतआलेलेनिर्बंधउपरोक्तनमूदप्रमाणेउठविणेतआलेअसल्याबाबतचीहीअधिसूचनादवंडीपिटवूनआणिलाभकारीपरिमंडलामधीलएखाद्याकिंवाअनेक ठळकजागीआणिगावच्याचावडीवरआणिकोणतेहीअसल्यासग्रामपंचायतीच्याकार्यालयातआणिनोंदणीनिबंधककार्यालयआणितहसीलदारकार्यालयातआणिउपविभागीयअधिकारीयांच्या कार्यालयातदेखीलठळकजागेवरकिंवाजागांवर 
याअधिसूचनेचीप्रतचिकटवूनप्रसिद्धकरणेतयेतआहे. 

परिशिष्ट 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


अ. 


भूसंपादन 


गावाचे 


सपादन 


कलम६ची 


न्यायालयीन 


संपादनपात्रखातेदारांची 

नावे 


कलम४(१)ची 

अधिसूचना 


कलम४८(१) 
अन्वयेवगळलेले 


क्र. 


प्र.क्र. 


नाव 


पात्रक्षेत्र 


अधिसूचना 


न्यायालयीन 

प्रकरणाने 
वगळलेले 
क्षेत्र गटनंबर 

क्षेत्र 


क्षेत्र 


प्रकरणांत प्रलंबितक्षेत्र गटनंबर 

क्षेत्र 


अंतिमसंपादित केलेलेक्षेत्र 

(९-१०) गटनंबर 

क्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


w 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


P 


१० 


११ 


१२ 


हे 
. 
आर 


हे 
. 
आर 


१३ 
१४ 

१५ 
हे 
. 
आर 

हे 
. 
आर ३ 
९ 
/ 
२ 
/४ 
/२ 
०.४० ८ 
/१ 
-ब/२ ०.२० 


१ 


१३३६ 


मांगवाडी 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


-- 


-- 


-- 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


२ 


१३३६ 


०.२० 


०.२० 


०.२० 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


१४७८ 


किसन 
तात्या 
पवार 
एकूमे जगन्नाथभाऊथोरातएकूमे 
दाजी 
जगू 
पवार दशरथमहिपतीदौडेवगैरे 
अनिल 
सिताराम 
पवार 


मांगवाडी मांगवाडी मांगवाडी 


०.८० 


०.८० 


०.८० 


-- 


-- 


-- 


-- 


१/१-अ/ 
२ 


mm 


०.८० 


४ 


१३३६ 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


२७/२पै. 


-- 


। 


-- 


-- 


-- 


०.४० 


५ 


१५२५ 


मांगवाडी 


३.३९ 


०.८९ 


०.८ 
९ 


-- 


-- 


-- 


-- 


शिवडे 
४२७ 
०.८ 
९ 
अंधारवाडी 
०.३८ 


०.३८ 


०.३८ 


-- 


-- 


-- 


६१/२ 


०.८१ 


०.८१ 


-- 


-- 


अंधारवाडी 
०.८१ 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ 


१.३१ 


१.३१ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


१.३१ 


६३ मांगवाडी ३१/२-ब मांगवाडी 


& 


१४७८ 


मांगवाडी 


रंगराव 
कृष्णा 
घाडगे 
व 
इतर 
०.३१ 


०.३१ 


०.३१ 


-- 


-- 


-- 


-- 


०.३१ 


३७ 


१ ९ , शके १९ ४१ 


७ 


१३३६ 


मांगवाडी 


जगन्नाथभाऊथोरातएकूमे 


२.२२ 


२.२२ 


२.२२ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


मांगवाडी 


२.२२ 


२०पै. 


८ 


१३३६ 


मांगवाडी 


निळकंठ 
लक्ष्मण 
जाधव 


०.२४ 


०.२४ 


०.२४ 


-- 


-- 


-- 


-- 


०.२४ 


उंब्रज ९०/१-अ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


w 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


an 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


९ 


१३३६ 


मांगवाडी 


यशवतलक्ष्मणजाधव 


०.२२ 


०.२२ 


०.२२ 


उंब्रज 


०.२२ 


९०/१-अ 


१० 


१३३६ 


मांगवाडी 


परशुरामलक्ष्मणजाधव 


०.२३ 


०.२३ 


०.२३ 


-- 


-- 


-- 


-- 


उंब्रज 


०.२३ 


९०/१-अ 


११ 


१५२५ 


मांगवाडी 


भाऊसो 
दिनकरराव 
जाधव 


१.०५ 


१.०५ 


१.०५ 


-- 


-- 


-- 


-- 


मांगवाडी 


१.०५ 


१३/४पै. 


१२ 


१५२५ 


मांगवाडी 


संपत 
महिपती 
घाडगे 
एकूमे 


०.३७ 


०.३७ 


०.३७ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


मांगवाडी 


०.३७ 


१४८ 


१३ 


१५२५ 


मांगवाडी 


शरदआप्पासोजाधव 


०.८० 


०.८० 


०.८० 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


उब्रज 


०.८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


२६ 
/ 
३ 
- 
अ 


१४ 


१४७८ 


मांगवाडी 


ज्ञानूमारुतीपवार 


१.२१ 


१.२१ 


१.२१ 


-- 


-- 


-- 


उंब्रज 


१.२१ 


१७६/१ 


एकूण 


११.८४ 


११.८४ 


११.८४ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


११.८४ 


हिम्मतखराडे, 


उपविभागीय 
अधिकारी 
, कराडउपविभाग, 
कराड, 

जिल्हा 
सातारा 
. 


कराड,१४मे 
२०१ 
९ 
. 


१० , २०१९ / आषाढ १३ 


संदर्भ: 
( 
१ 
)महाराष्ट्र 
प्रकल्पबाधितव्यक्तींचे 
पुनर्वसन 
अधिनियम 
,१ 
९७६ 
, 
१९८६ 
व१९९९ 
. 

(२)शासननिर्णयक्रमांकआरपीए-३५ 
९७ 
/सीआर-१७२/र-४,दिनांक२०मे१९९७अन्वयेकलम११ 
(१)चीअधिसूचना. (३)शासननिर्णय 
क्रमांकआरपीए-३५९७/प्र.क्र.२०९/र-४,दिनांक 
१०फेब्रुवारी१९९८अन्वयेकलम१३( 
२)चीअधिसूचना. (४)मा.विभागीयआयुक्त,पुणेविभाग,पुणे(पुनर्वसनशाखा),पुणेयांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२२७३/१८,दिनांक११मे२०१८. (५)मा.विभागीयआयुक्त,पुणेविभाग,पुणे(पुनर्वसनशाखा)यांचेकडीलपत्रजा.क्र.पुनर्व/अ.का./आरआर-२४२१/२०१८,दिनांक२५मे२०१८. (६ 
)जिल्हाधिकारी 
कार्यालय,सातारा(पुनर्वसनशाखा)यांचेकडील 
पत्रक्रमांकपुनर्व/सेल/कावि-३९९/१८, 
दिनांक 
७जून२०१८. (७)मा.जिल्हाधिकारी(पुनर्वसनशाखा),सातारायांचेकडीलपत्रक्रमांकपुनर्व/सेल/एसआर-३६/२०१८, 
दिनांक२०नोव्हेंबर२०१८. 


१ ९ , शके १ ९ ४१ 


6 


६० 


अधिसूचना क्रमांकपुनर्व/कावि-९६५ 
(४०८-कळंत्रेवाडी)/२०१८.–ज्याअर्थी,संदर्भक्रमांक१नुसार,उत्तरमांडप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातमौजेकळंत्रेवाडीयागावाबाबत,दिनांक२०मे१९९७रोजीअधिसूचना प्रसिद्धकरूनमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)अन्वयेशेतजमिनीच्याहस्तांतरणावर,पोट-विभागणीवरनिर्बंधठेवणेतआलेलेआहेत,तसेचसंदर्भ क्रमांक३नुसारकलम१३(२)चीअधिसूचनादिनांक१०फेब्रुवारी१९९८रोजीप्रसिद्धकरूनसदरगावातीललाभक्षेत्रातसमाविष्टअसलेचेक्षेत्रघोषितकेलेआहे; 

ज्याअर्थी,उत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेकळंबेवाडी,तालुकाकराडयागावचेभूसंपादनपूर्णझालेआहे.तसेचउत्तरमांडप्रकल्पासाठीमौजेकळंबेवाडी,तालुकाकराडयागावातील नव्यानेसंपादनकरण्याचीआवश्यकतानाही.तसेचप्रकल्पाच्यालाभक्षेत्रातीलभूसंपादनझालेल्यागटांचीमाहितीसोबतजोडलेल्यापरिशिष्टामध्येनमूदकेलीआहे; 

तसेच,ज्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमातीलकलम१२(१)नुसारउत्तरमांडयाप्रकल्पासाठीमौजेकळंत्रेवाडीयागावातीललाभक्षेत्राचेस्लॅबपात्रखातेदारयांचेसंपादनपूर्ण झालेअसल्याने 
या 
प्रकल्पाचेलाभक्षेत्रातमौजेकळंत्रेवाडी 
या 
गावातनव्यानेजमीनसंपादनकरणेचीआवश्यकतानाही,त्यामुळे 
पुनर्वसनअधिनियमाचेकलम११(१)चेउक्तअधिसूचनेतनमूद मौजे 
कळंत्रेवाडीयागावातीलजमिनीच्या 
संपादनाचीसर्वकार्यवाहीसंपलीआहे,असेजाहीरकरणेआवश्यकआहे. 

त्याअर्थी,उक्तपुनर्वसनअधिनियमाच्याकलम१२(१)नुसारमलाप्राप्तझालेल्याअधिकारांचावापरकरून,मी,हिम्मतखराडे,उपविभागीयअधिकारी,कराडउपविभाग,कराड,याद्वारे असेघोषितकरतोकी,उत्तरमांडप्रकल्पयाप्रकल्पाअंतर्गतमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम,१९८६चेकलम११(१)च्याअधिसूचनेद्वारेखालीलनमूदलाभक्षेत्रातीलगावांच्या हद्दीतीलप्रकल्पासाठीवप्रकल्पग्रस्तांच्यापुनर्वसनासाठीसंपादितझालेल्याउपरोक्तवस्तुस्थितीनुसारकलम१३(१)अन्वयेअधिसूचित 
केलेलेक्षेत्र९४हेक्टर६२आरअसूनवर 
नमूदकेल्याप्रमाणे उत्तरमांडप्रकल्पाचेगावातील 
भूसंपादनाचेकामपूर्णझालेलेअसूनएकूण३हेक्टर 
६४आरलाभक्षेत्रापैकीस्तंभक्रमांक८व१०मध्येनमूदगटवगळूनसदरप्रकल्पाकरिताएकूण ३हेक्टर६४आरभूसंपादनपूर्णझालेअसूनसंपूर्णक्षेत्रासजिल्हापुनर्वसनअधिकारी,सातारायांचेनावनमूदआहे.सदरपरिशिष्टातस्तंभक्रमांक१२मध्येनमूदएकूणनिरंकगट नंबरन्यायप्रविष्टअसल्यानेसदरगटातीलनिर्बंधउठवतायेणारनसल्यानेसदरचेगटनंबरशीसंबंधितखातेदाराचेसर्वगटनंबरवरीलशेराकायमठेवणेतयावेत. 

यागावातीलस्तंभक्रमांक८,१०व१४मध्येनमूदगटावरीलतसेचस्लॅबपात्रक्षेत्रापेक्षाकमीक्षेत्रअसलेल्याखातेदारांच्यागटावरीलमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधितव्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९७६,१९८६,१९९९,कलम१२(१)नुसारठेवणेतआलेलेनिर्बंधउठवणेआवश्यकआहे. 

तसेचयाव्यतिरिक्तउक्तगावातीलएखाद्यागटातीलक्षेत्राचेसंपादनहोणेचेआहे/किंवासंपादनप्रक्रियासुरूआहेववरनमूदकेलेल्याव्यतिरिक्तन्यायप्रविष्टबाबीतीलक्षेत्रवगट निदर्शनासआल्यासतेवगळूनसदरचेनिर्बंधउठविणेआवश्यकआहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


ती 
गावे 
पुढीलप्रमाणे 


१० , २०१९ / आषाढ १३ 


परिशिष्ट 


अ.क्र. 


निर्बंध 
उठविणेत 
येणारे 
गाव 


तालुका/जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


१ 


कळंबेवाडी 

तालुकाकराड,जिल्हासातारा उपविभागीयअधिकारी,कराडउपविभाग,कराडअसेही 
निर्देशदेतआहेतकी,वरनमूदअधिसूचितकेलेल्यासंबंधितगावामध्येमहाराष्ट्रप्रकल्पबाधित 
व्यक्तींचेपुनर्वसनअधिनियम, १९९९चेकलम१२(१)अन्वयेठेवणेतआलेलेनिर्बंधउपरोक्तनमूदप्रमाणेउठविणेतआलेअसल्याबाबतचीहीअधिसूचनादवंडीपिटवूनआणिलाभकारीपरिमंडलामधीलएखाद्याकिंवाअनेक ठळकजागीआणिगावच्याचावडीवरआणिकोणतेहीअसल्यासग्रामपंचायतीच्याकार्यालयातआणिनोंदणीनिबंधककार्यालयआणितहसीलदारकार्यालयातआणिउपविभागीयअधिकारीयांच्या कार्यालयातदेखीलठळकजागेवरकिंवाजागांवरयाअधिसूचनेचीप्रतचिकटवूनप्रसिद्धकरणेतयेतआहे. 


१९ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट 


अ 
. 


भूसंपादन 


गावाचे 


संपादनपात्रखातेदारांची 


संपादन 


कलम४(१)ची 


कलम६ची 


कलम४८(१) 


न्यायालयीन 


न्यायालयीन 


अंतिमसंपादित 


क्र. 


प्र.क्र. 


नाव 


नावे 


पात्रक्षेत्र 


अधिसूचना 


अधिसूचना 


अन्वयेवगळलेले 


प्रकरणाने 


प्रकरणांत 


केलेलेक्षेत्र 


क्षेत्र 


वगळलेले 
क्षेत्र 


प्रलंबितक्षेत्र 


(९-१०) 


गटनंबर 


क्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


गटनंबर 


क्षेत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


हे 
. 
आर 


हे 
. 
आर 


हे 
. 
आर 


हे 
. 
आर 


१ 


१३२३ 


कळंत्रेवाडीबाजीरावरामाथोरात 


२.४० 


०.१७ 


०.१७ 


-- 


-- 


-- 


२०/६पै. 


०.१७ 


२.२३ 


२.२३ 


-- 


-- 


-- 


२०/१४ 


२.२३ 


२ 


१३५१ 


कळंत्रेवाडी 


शंकरएकनाथथोरात 


१.२४ 


०.०५ 


०.०५ 


-- 


-- 


-- 


-- 


१८/११ 


०.०५ 


०.०३ 


०.०३ 


-- 


-- 


-- 


३१/३-अ 


०.०३ 


०.१४ 


०.१४ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


३२/३ 


०.१४ 


०.१९ 


०.१९ 


-- 


-- 


३३/३/८ 


०.१९ 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ 


०.०६ 


०.०६ 


-- 


-- 


-- 


३४/६ 


०.०६ 


०.१६ 


०.१६ 


-- 


-- 


-- 


-- 


२०/१९ 


०.१६ 


०.६१ 


०.६१ 


-- 


-- 


-- 


-- 


२९/९ 


०.६१ 


एकूण 


३.६४ 


३.६४ 


३.६४ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३.६४ 


हिम्मत 
खराडे 
, 


उपविभागीय 
अधिकारी 
, कराडउपविभाग, 
कराड, 


१ ९ , शके १९ ४१ 


जिल्हा 
सातारा 
. 


कराड 
, 
१४ 
मे 
२०१ 
९ 
. 


६१ 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९ , 


शके १ ९ ४१ 


१ 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले : --(१) पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांचेकडील पत्र क्र . जिवाशा/ २०१८/१२८६, दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ . 

(२) मोटार वाहन कायदा , १९ ८८ चे कलम ११५, ११६ ( १) (ए) ( बी), ११६ (४) आणि ११७ मधील तरतुदी. 
(३) मोटार वाहन कायदा, १ ९ ८८ चे कलम ११५ खालील अधिकारी प्रदान केलेले शासन गृह विभाग यांचेकडील अधिसूचना 
क्र . एम.व्ही.ए.-०५८ ९/सीआर -१०६०/टीआर -२ , दिनांक १९ मे १९९ ०, ( addendum), दिनांक ३० सप्टेंबर २००२ . 

आदेश ( एक्स-७५१२ ) 
क्रमांक पगक / कावि/ ७३७७/ २०१८.- ज्याअर्थी, क्रमांक १ अन्वये पुणे जिल्ह्यातील खेड ( राजगुरुनगर ) पोलीस स्टेशन हद्दीतून पुणे- नाशिक 
महामार्ग जात असून खेड गावचे हद्दीत भिमा नदीवर अरुंद पूल असून चांडोली टोलनाका ते पेठ घाटा दरम्यान रस्त्याचे चौपदरीकरणाचे 
काम झालेले नसून पूर्वीचा रस्ता खराब झालेला असून साईड पट्ट्याचे काम झालेले नाही . चाकण व म्हाळुगे एम . आय. डी . सी . मधील 
अवजड वाहनांची ये- जा सदर रस्त्याने होत असल्याने जैदवाडी फाटा ते चांडोली टोलनाका दरम्यान सदर रस्त्यावर अवजड वाहनांमूळे 
बऱ्याच वेळा कोंडी होत असते . 

मागील पाच वर्षांत खेड पोलीस स्टेशन हद्दीत पुणे- नाशिक रोडवर झालेल्या अपघाताची माहिती खालीलप्रमाणे मा . पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण यांनी सादर केली आहे . 

फेटल अपघात सिरियस 

बिगर 

एकूण अपघात 

दुखापत 
जखमी जखमी जखमी 

जखमी 


अ.क्र . 


सन 


मायनर 


अपघात 


अपघात 


दाखल 


मयत 


दाखल 


दाखल 


अपघात 


दाखल 


मयत 


१ 


२ 


३ 


५ 


७ 


८ 


or 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


६ 

29 


१ 


२०१३ 


२८ 


३० 


७ 


२७ 


४ 


४ 


८ 


६१ 


३० 


३८ 


२०१४ 


३२ 


३३ 


५ 


२४ 


३२ 


१ ९ 


६ ९ 


३३ 


३ ९ 


२ 

३ 


२ 

६ 


२ 

६ 


२०१५ 


३३ 


३५ 


९ 


२ ९ 


३१ 


or 


७७ 


३५ 


४६ 


30 


२०१६ 


२० 


२१ 


७ 


३० 


४४ 


८ 


८ 


७ 


६५ 


२१ 


५ ९ 


२०१७ 


३३ 


३३ 


१७ 


२२ 


or 


or 


११ 


७० 


३३ 


३६ 


५ 

६ 


५ 

४ 


१६ 


९ 


१० 


२ 


२ 


६ 


. 


३१-८-२०१८ १५ 

३२ १६ १६ 
उपरोक्त आकडेवारीचे अवलोकन करता मागील ५ वर्षात व चालू ३१ ऑगस्ट २०१८ अखेर पुणे - नाशिक रोडवर खेड पोलीस स्टेशन 
हद्दीत ३७४ अपघातात १६८ व्यक्ती मयत व २३४ व्यक्ती जखमी झाल्या आहेत. 

ज्याअर्थी, ग्रामपंचायत शिरोली, तालुका खेड व जैदवाडी, तालुका खेड येथील सरपंच यांनी सकाळी ० ९ .०० वाजता ते १३.०० व सायंकाळी 
१७.०० ते २०.०० यावेळेत अवजड वाहने त्याचे गावचे हद्दीत पार्किंग करणेस हरकत नसलेबाबत लेखी पत्राद्वारे कळविले आहे . 

याअर्थी, नाशिक बाजूकडून येणारी अवजड वाहने जैदवाडी गावचे हद्दीत मेठ घाटातून येणाऱ्या नवीन रस्त्याचे काम बंद असलेल्या 
रस्त्यावर पार्किंग केली जातील तोच चाकण बाजूकडून येणारी अवजड वाहने शिरोली व वाकी गावचे हद्दीत असणारे ढाबे, हॉटेल , लॉजचे 
पार्किंगमध्ये पार्किंग केली जातील . 

ज्याअर्थी, वाहतूक कोंडीबाबत वर्तमानपत्रातून येणाऱ्या बातम्यांमूळे जनतेमध्ये असंतोष असून त्यामूळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता आहे. सदर रस्त्याचे चौपदरीकरण अथवा रस्ता दुरुस्ती व साईडपट्ट्यांचे काम पूर्ण होईपर्यंत सदर रस्त्यावर पीक अवर्समध्ये 
अवजड वाहनांना बंदी घालणे आवश्यक आहे. 

ज्याअर्थी, मोटार वाहन कायदा , १९ ८८ चे कलम ११५, ११६ (१) ( ए) ( बी ), ११६ ( ४) आणि ११७ अन्वये सकाळी ०९ .०० वाजता ते 
१३.०० व सायंकाळी १७.०० ते रात्री २०.०० या वेळेत अवजड वाहनास प्रायोगिक तत्त्वावर ३० दिवस बंदी घालणेबाबत विनंती पोलीस 
अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी केलेली आहे. 

त्याअर्थी, मी , नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, पुणे संदर्भीय क्रमांक २ व ३ नुसार मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार जैदवाडी फाटा ते चांडोली टोलनाका दरम्यान पुणे- नाशिक रस्त्यावर अवजड वाहनांना सकाळी ०९ .०० ते १३.०० वाजता 
तसेच सायंकाळी १७.०० ते ००.०० वाजेपर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर बंद करणेचा आदेश देत आहे. प्रस्तुतचा आदेश आदेशाच्या दिनांकापासून 
३० दिवसापर्यंत अमलात राहील . 
पुणे, २४ ऑक्टोबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


६३ 


५ 


- 


वाचले : -- ( १ ) मा . श्री . भीमराव ( अण्णा) धोंडिबा तापकीर , विधानसभा सदस्य , खडकवासला विधानसभा मतदार संघ, पुणे यांचेकडील 

जा . क्र . २०५६/०५/१, दिनांक जानेवारी २०१८ . 
( २ ) या कार्यालयाकडील पत्र क्र . पगक / कावि / ३७६ / २०१७, दिनांक २२ जानेवारी २०१८ . 
( ३) मा . अपर पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील जा . क्र . वाहतूक शाखा/ २०१८-५९ ५, दि . २१ मे २०१८ . 
( ४ ) या कार्यालयाकडील पत्र क्र . पगक / कावि / ५८२० / २०१८ , दिनांक ३० जुलै २०१८ . 
( ५) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांचेकडील पत्र क्र . वाहतूक शाखा/ २०१८-१२०६, दि . १९ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे पत्र. 
( ६ ) मोटार वाहन कायदा, १९ ८८ चे कलम ११५ मधील तरतुदी, 
( ७) मोटार वाहन कायदा , १९ ८८ चे कलम ११५ खालील अधिकारी , प्रदान केलेले शासन , गृह विभाग यांचेकडील अधिसूचना 
क्र . एम.व्ही.ए. -०५८९ / सीआर -१०६० / टीआर -२, दिनांक १ ९ मे १ ९९ ०, ( addendum), दिनांक ३० सप्टेंबर २००२. 

आदेश ( एक्स -७५१० ) 
क्रमांक पगक / कावि / ७३२१/ २०१८.- ज्याअर्थी, क्रमांक १ अन्वये मा . श्री . भीमराव ( अण्णा) धोंडिबा तापकीर , विधानसभा सदस्य , 
खडकवासला विधानसभा मतदार संघ, पुणे यांचेकडील जा . क्र . २०५६/०५/१ , दिनांक ५ जानेवारी २०१८ अन्वये खडकवासला मतदार संघातील 
किरकीटवाडी ते नांदोशी रस्त्यावर अवजड वाहनांची सतत वर्दळ असते. सदर भागातील वाढते नागरिकरण व बांधकामाची वाढती संख्या 
लक्षात घेता या रस्त्याच्या क्षमता व दर्जापेक्षा अधिक वजनाच्या वाहनांमूळे रस्त्याची अतिशय दुरवस्था झाली असून रस्त्याची दुरुस्ती कामे 
केल्यानंतर पुनश्च : तीच परिस्थिती निर्माण होत आहे, परिणामी तेथील रहिवासी तसेच त्या भागातून प्रवास करणाऱ्यांना नाहक त्रासाला सामोरे 
जावे लागत आहे. त्याअनुषंगाने सदर रस्त्यावर अवजड वाहनांना बंदी घालण्याबाबत तसेच करावयाच्या उपाययोजनांबाबत कार्यवाही करणेबाबत 
या कार्यालयास कळविणेत आले होते . 

ज्याअर्थी, क्रमांक २ अन्वये प्रस्तुतचे निवेदन मा . पोलीस आयुक्त , पुणे शहर व मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांना पाठविणेत 
आले होते . 
क्रमांक अन्वये 

प्रस्तूत अर्जाची चौकशी करून अहवाल सादर केलेला आहे. त्यामध्ये असे नमूद केले आहे की , किरकीटवाडी 
ते नांदोशी रस्त्यावर अवजड वाहनांना बंदी घातलेस दुसरा पर्यायी मार्ग उपलब्ध नाही. परंतु , सदर रस्त्याने जाणारी अवजड वाहने ही 
नांदोशी गावचे हद्दीतील डोंगरामध्ये असलेले खाणीतील दगड फॅशसॅण्ड व खडीने भरून जाणारे ढंपर आहेत . त्या खाण मालक आणि ढंपर 
मालक यांचेशी संपर्क साधून त्यांच्या दिवसातील वेळा ठरवून घेऊन त्याप्रमाणे ढंपरसारख्या अवजड वाहनांना परवानगी देणेबाबत त्यांच्याशी 
चर्चा करणेबाबत या कार्यालयास कळविणेत आले होते . 

ज्याअर्थी, क्रमांक ४ अन्वये मा . पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांना (१) मा . श्री . भीमराव ( अण्णा) धोंडिबा तापकीर , विधानसभा सदस्य , 
खडकवासला विधानसभा मतदार संघ, (२ ) मा . पोलीस उपआयुक्त (वाहतूक ), पुणे शहर , (३ ) उपविभागीय अधिकारी, हवेली , ( ४) तहसीलदार , 
हवेली, ( ५) संबंधित खाण संघटनेचे प्रतिनिधी यांची बैठक घेणेबाबत कळविणेत आले होते व बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयाबाबत या कार्यालयास 
अवगत करणेत आले होते . 

ज्याअर्थी, क्रमांक ५ मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी त्यांचे स्तरावर संबंधितांची बैठक आयोजित करणेत आली होती. त्यामध्ये 
किरकीटवाडी ते नांदोशी दरम्यानची अवजड वाहतूक सकाळी ८.३० ते ११.०० वाजता व सायंकाळी १७.०० ते २०.०० वाजेपर्यंत बंद करणेबाबत 
सर्वानुमते ठरविणेत आले . तरी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक वाहतूक शाखा/ २०१८-१२०६, दिनांक १९ सप्टेंबर २०१८ अन्वये किरकीटवाडी ते 
नांदोशी दरम्यानची वाहतूक अवजड वाहनास सकाळी ०८.३० ते ११.०० वाजता तसेच सायंकाळी १७.०० ते २०.०० वाजेपर्यंत बंद करणेबाबत 
अधिसूचना निर्गमित करणेबाबत या कार्यालयास कळविले आहे. 

त्याअर्थी, मी , नवल किशोर राम , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, पुणे संदर्भीय क्रमांक ६ व ७ नुसार मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार किरकीटवाडी ते नांदोशी दरम्यानची वाहतूक अवजड वाहनास सकाळी ०८.३० ते ११.०० वाजता तसेच सायंकाळी १७.०० 
ते २०.०० वाजेपर्यंत बंद करणेस आदेश देत आहे . प्रस्तुतचा आदेश पुढील आदेश निर्गमित होईपर्यंत कायम राहील . 
पुणे, २२ ऑक्टोबर २०१८ . 


ज्याअर्थी, 


३ 


५ 


वाचले :--(१ ) पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांचेकडील पत्र क्र . वाहतूक शाखा/ २०१८ / १२८७, दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८. 

( २) मोटार वाहन कायदा, १ ९ ८८ चे कलम ११५ , ११६ (१) (ए) ( बी ), ११६ ( ४) आणि ११७ मधील तरतुदी, 
(३) मोटार वाहन कायदा, १९ ८८ चे कलम ११५ खालील अधिकारी, प्रदान केलेले शासन , गृह विभाग यांचेकडील अधिसूचना 

क्र . एम.व्ही.ए.-०५८ ९ / सीआर-१०६०/टीआर -२ , दिनांक १९ मे १९९ ०, ( addendum) , दिनांक ३० सप्टेंबर २००२ . 


. 


- 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९ , 


शके १ ९ ४१ 


आदेश ( एक्स-७५११ ) 


क्रमांक पगक / कावि / ७३७६/ २०१८.- ज्याअर्थी, क्रमांक १ अन्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील लोणीकंद पोलीस स्टेशन हद्दीतून पुणे- नगर 
व थेऊर ते आळंदी- चाकण हे मार्ग जात असून लोणीकंद व वाघोली गावात व बाजारपेठ रस्त्यालगत असलेने बाजारासाठी आलेल्या वाहनांमूळे 
पुणे- नगर रस्ता अरुंद झाला आहे. भावडी व लोणीकंद गावचे हद्दीत दगड खाणी असून सदर खाणीतून खडी व क्रशर यांची डंपरद्वारे 
पुणे बाजूकडे ये - जा सदर रस्त्याने होत असते तसेच सोलापूर व पुणे बाजूकडून नगर बाजूकडे येणारी व जाणारी जड वाहतूक सदर 
रस्त्याने होत असते तसेच रांजणगाव एम.आय.डी.सी. तून मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहने येत- जात असलेने बऱ्याच वेळा वाहतूक कोंडी होत 
असते . 


मागील पाच वर्षांत लोणीकंद पोलीस स्टेशन हद्दीतून पुणे - नगर रोडवर झालेल्या अपघाताची माहिती खालीलप्रमाणे मा . पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण यांनी सादर केली आहे . 


अ.क्र . 


सन 


फेटल अपघात 


सिरियस 


मायनर 


बिगर 


एकूण अपघात 


अपघात 


अपघात 


दुखापत 


दाखल 


मयत 


जखमी 


दाखल 


जखमी 


दाखल 


जखमी 


अपघात 


दाखल 


मयत 


जखमी 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१ 


२०१३ 


१४ 


१५ 


४ 


२४ 


३१ 


१३ 


२१ 


३ ९ 


९ ० 


१५ 


५६ 


२ 


२०१४ 


२५ 


२७ 


or 


१४ 


३१ 


१७ 


१० 


५५ 


१२१ 


२७ 


५० 


३ 


२०१५ 


२३ 


२२ 


९ 


२६ 


६ 


८ 


६ ९ 


१२७ 


२२ 


४३ 


२ ९ 

१५ 


४ 


२०१६ 


१७ 


२३ 


४ 


१ ९ 


७ 


१४ 


७३ 


११२ 


२३ 


३७ 


५ 


२०१७ 


१५ 


२८ 


or 


२४ 


१२ 


६ 


१० 


१०३ 


१२८ 


२८ 


३१ 


६ 


३१-८-२०१८ 


१५ 


२० 


१० 


१८ 


१२ 


१० 


? 


१०० 


१३३ 


२० 


२४ 


उपरोक्त आकडेवारीचे अवलोकन करता मागील ५ वर्षांत व चालू ३१ ऑगस्ट २०१८ अखेर पुणे- नगर रोडवर लोणीकंद पोलीस स्टेशन 
हद्दीत ७११ अपघातात १३५ व्यक्ती मयत व २४१ व्यक्ती जखमी झाल्या आहेत . 


ज्याअर्थी, ग्रामपंचायत लोणीकंद, तालुका हवेली व ग्रामपंचायत वाघोली, तालुका हवेली येथील सरपंच यांनी सकाळी ०८.०० वाजता 
ते ११.०० व सायंकाळी १७.०० ते २०.०० यावेळेत अवजड वाहने त्यांचे गावचे हद्दीत पार्किंग करणेस हरकत नसलेबाबत लेखी पत्राद्वारे 
कळविले आहे . 


ज्याअर्थी, नगर बाजूकडून येणारी अवजड वाहने लोणीकंद गावचे हद्दीत गट नंबर ४/१, ४/२ मधील जागेत पार्किंग केली जातील 
तसेच सदर वाहने पार्किंग करणेस हरकत नसलेबाबत जागामालक श्री . तुकाराम विठ्ठल गायकवाड , राहणार लोणीकंद , सिद्धार्थनगर , तालुका 
हवेली, यांनी लेखी पत्र दिले आहे. तसेच पुणे बाजूकडून येणारी अवजड वाहने वाहन चालक त्यांचे सोयीनुसार खराडी- चंदननगर भागात 
वाहने पार्किंग करतील. 


ज्याअर्थी, डेक्कन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रिअल अॅन्ड अॅग्रिकल्चर , पुणे व वाघोली हाउसिंग सोसायटी असोसिएशन यांनी वाहतूक 
कोंडी संदर्भात तक्रारी अर्ज केलेले आहेत. रांजणगाव एम.आय.डी.सी.तील अधिकारी व कामगार यांची बस वाहतूक सदर रस्त्याने होत असते . 
पीक अवर्समध्ये सदर बस वाहतूक कोंडीत सापडून कामगारांना कामावर जाण्या -येण्यास विलंब होत असलेने त्याचा परिणाम रांजणगाव 
एम.आय.डी.सी. मधील कारखान्यांचे उत्पन्नावर होत आहे. तसेच स्कूल बसही वाहतूक कोंडीत सापडून विद्यार्थी यांना शाळा , कॉलेजमध्ये 
जाणेस विलंब होत आहे . 

ज्याअर्थी, वाहतूक कोंडीबाबत वर्तमानपत्रातून येणाऱ्या बातम्यांमूळे जनतेमध्ये असंतोष असून त्यामूळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता आहे . सदर रस्त्याचे चौपदरीकरण अथवा रस्ता दुरुस्ती व साईडपट्ट्यांचे काम पूर्ण होईपर्यंत सदर रस्त्यावर पीक अवर्समध्ये 
अवजड वाहनांना बंदी घालणे आवश्यक आहे. 


ज्याअर्थी, मोटार वाहन कायदा, १९ ८८ चे कलम ११५ , ११६ ( १) (ए) ( बी), ११६ ( ४) आणि ११७ अन्वये सकाळी ०८.०० वाजता 
ते ११.०० व सायंकाळी १७.०० ते रात्री २०.०० या वेळेत अवजड वाहनास प्रायोगिक तत्त्वावर ३० दिवस बंदी घालणेबाबत विनंती पोलीस 
अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी केलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


६५ 


त्याअर्थी, मी , नवल किशोर राम , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, पुणे संदर्भीय क्रमांक २ व ३ नुसार मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार जैदवाडी फाटा ते चांडोली टोलनाका दरम्यान पुणे- नाशिक रस्त्यावर अवजड वाहनांना सकाळी ०९.०० ते १३.०० वाजता 
तसेच सायंकाळी १७.०० ते २०.०० वाजेपर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर बंद करणेचा आदेश देत आहे. प्रस्तुतचा आदेश आदेशाच्या दिनांकापासून 
३० दिवसापर्यंत अमलात राहील . 


पुणे, २४ ऑक्टोबर २०१८ . 


अनुक्रमांक 


२ 


१ 


वाचले : -- ( १ ) केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५. 

( २) आषाढी पालखीवारी २०१८ 
( ३ ) इंदापूर नगरपरिषद, इंदापूर , जिल्हा पुणे यांचेकडील पत्र क्र . ८७८/ २०१८-१९ , दिनांक १० जुलै २०१८. 
( ४) तहसीलदार , इंदापूर तथा डेप्युटी इन्सिडेंट कमांडर यांचेकडील पत्र क्र . पुरवठा/ कावि -२६४२ / २०१७, दिनांक १० जुलै २०१८ . 

आदेश ( एक्स -५०५९ ) 
क्रमांक पगक / कावि-५४०६/ २०१८.-- ज्याअर्थी, 

अन्वये सालाबादप्रमाणे जगद्गुरू संतश्रेष्ठ श्री . तुकाराम महाराज पालखी 
सोहळा २०१८ चे आगमन , सोमवार दिनांक १६ जुलै २०१८ रोजी इंदापूर शहरात होत आहे . सदर पालखीमध्ये १ ते २ लाख भाविक 
असतात , तसेच सदर परिसरातील भाविक दर्शनाकरिता गर्दी करत असतात . त्यामुळे तेथे मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते . 

आणि ज्याअर्थी, अनुक्रमांक ३ अन्वये दिनांक १५ जुलै २०१८, रविवार रोजी इंदापूरला नगरपरिषद परिसरात आठवडा बाजार आहे . 
त्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होऊ शकते त्यामूळे आपत्तीजन्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होणेची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच , सदर परिसरात निर्मलवारी शौचालयाचे एक युनिट बसणार आहे . बॅरिकेट लागणार आहेत . दुसऱ्या 
दिवशी पालखी येणार असल्याने स्वच्छतेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे . 

आणि ज्याअर्थी, दिनांक १५ जुलै २०१८ , रविवार रोजी नगरपरिषद इंदापूर परिसरात भरणारा आठवडा बाजार भविष्यात उद्भवणारी 
आपत्तीजन्य परिस्थिती टाळण्यासाठी सदर आठवडा बाजार बंद करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ च्या प्रकरण मधील कलम २५ (२ ) ( a) नुसार जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्याचे आपत्ती व्यवस्थापन 
प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत व कलम ३० ( २) (ii) (iv ) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये मी , नवल किशोर राम, जिल्हादंडाधिकारी, पुणे 
तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवथापन प्राधिकरण , पुणे मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार दिनांक १५ जुलै २०१८ , रविवार रोजी इंदापूरला 
नगरपरिषद परिसरात दुसऱ्या दिवशी पालखी येणार असल्याने स्वच्छतेचा प्रश्न निर्माण होणार असलेने आठवडा बाजार रद्द करणेबाबत मंजुरी 
देणेत येत आहे . आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीस आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार कारवाई करणेत येईल . 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी देण्यात येत आहे. 
सोलापूर , १३ जुलै २०१८ . 


१ 


६ 


वाचले :-- (१) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांचेकडील प्रत्र क्र . २०१७/७२२ , दिनांक २० जून २०१८. 

( २) मोटार वाहन कायदा , १ ९ ८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता / पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि अडविण्याचे अधिकार 
शासन अधिसूचना गृहविभाग, क्रमांक एम.ए.व्ही. ५८ ९/सीआर-१०६१/टीआर -२ , दिनांक २० सप्टेंबर १९९० . 

आदेश ( एक्स-४४५३) 
क्रमांक पगक/ कावि -५९ ६० / २०१८.--ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांचेकडील पत्र क्रमांक १ अन्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामधील 
क्षेत्र आळंदी येथून श्री. संत ज्ञानेश्वर महाराज यांची पालखी पंढरपूरकडे दिनांक ६ जुलै २०१८ रोजी प्रस्थान होणार आहे. या दरम्यानच्या 
कालावधीत महाराष्ट्रातून व परराज्यातून अनेक दिंड्या आळंदीत येतात . अशा वेळी भाविकांची प्रचंड प्रमाणात गर्दी होऊन वाहतुकीची कोंडी 
निर्माण होऊन त्यामूळे अनेकांना अडचणी निर्माण होतात . त्यामूळे वाहतुकीचे सुयोग्य पद्धतीने नियोजन करणे शक्य व्हावे यासाठी आळंदी 
ते निरा या मार्गावरील वाहतूक व्यवस्था सोबत जोडलेल्या विवरणाप्रमाणे नमूद तारखेस व वेळी तात्पुरत्या स्वरूपात वाहतूक बंद ठेवणेबाबत 
अधिसूचना काढणेस विनंती केलेली आहे. त्याअर्थी मी , नवल किशोर राम, जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मोटार वाहन कायदा, १९ ८८ चे कलम 
११५ नुसार रस्ता / पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि अडविण्याचे अधिकार शासन अधिसूचना, गृहविभाग क्रमांक एम.ए.व्ही. ५८९ / सीआर 
१०६१/ टीआर-२ , दिनांक २० सप्टेंबर १९९ ० अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून पुढील विवरणाप्रमाणे नमूद ठिकाणी त्या तारखेस 
व वेळी तात्पुरत्या स्वरूपात वाहतूक बंद ठेवणेबाबत निश्चित करीत आहे. 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९, 


शके १ ९ ४१ 


श्री . संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी प्रस्थानाच्या वेळी बंद करावयाच्या मार्गाची माहिती. 


दिनांक 


पालखी मार्ग 


पर्यायी वाहतुकीचा मार्ग 


६-७-२०१८ 


आळंदी मुक्काम 


शुक्रवार 


भवानी पेठ मुक्काम 


७-७-२०१८ 
शनिवार 


भवानी पेठ मुक्काम 


८-७-२०१८ 
रविवार 


९ - ७-२०१८ 
सोमवार 


पुणे ते सासवड 
( सासवड मुक्काम ) 


पहाटे ०३.०० वाजलेपासून सासवड ते पुणे- हडपसर मार्गे वाहतूक बंद राहील . सर्व अवजड 
वाहने नारायणपूर , केतकावळे, कापूरहोळ मार्गे पुण्यात येतील. तसेच लहान वाहने बोपदेव घाटामार्गे 
पुण्यास येतील . सासवडकडे येणारी वाहने वरील मार्गाने येतील. रात्री २१.३० वाजलेनंतर 

वाहतूक 
पूर्ववत चालू राहील . 


सासवड मुक्काम 


१०-७-२०१८ 
मंगळवार 


११-७-२०१८ 
बुधवार 


१२-७-२०१८ 
गुरुवार 


(मुक्काम वाल्हे ) 


सासवड ते जेजुरी पहाटे ००.०० वाजलेपासून बारामती व पंढरपूरकडे जाणारी वाहतूक मंतरवाडी फाटा येथून वळविण्यात 
(मुक्काम जेजुरी) येईल . बारामतीकडून येणारी वाहने चौफुला मार्गे व निरा - लोणंद मार्गे जातील. रात्री २४.०० 

वाजलेनंतर वाहतूक पूर्ववत चालू राहील . 
जेजुरी ते वाल्हे पहाटे ०३.०० वाजलेपासून जेजुरी ते निरा मार्गे येणारी वाहतूक बंद राहील . सासवड मार्गे 

येणारी वाहतूक 

बेलसर फाटा मार्गे वाघापूर बाजूकडे फलटण, लोणंद मार्गे येणारी वाहतूक निरा 
शिवाजी चौक येथून गुळुचेमार्गे चौफुल्याकडे तसेच बारामती मार्गे येणारी वाहतूक मोरगाव येथून 

चौफुला मार्गे वळविण्यात येईल . रात्री २१.३० वाजलेनंतर वाहतूक पूर्ववत चालू राहील . 
वाल्हे ते लोणंद पहाटे ०३.०० वाजलेपासून लोणंद ते निरा मार्गे येणारी वाहतूक बंद राहील. तसेच निरा ते 
जिल्हा सातारा. 

जेजुरी मार्गे येणारी वाहतूक बंद राहील. पुण्याकडून येणारी वाहने जेजुरी येथून मोरगावकडे 
वळविण्यात येईल रात्री २१.३० वाजलेपासून वाहतूक पूर्ववत चालू राहील. 

नवल किशोर राम, 
जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


१३-७-२०१८ 
शुक्रवार 


पुणे , १८ जून २०१८. 


अधिसूचना ( एक्स -६०४२) 
क्रमांक पुशा/ रॉकेल / कावि -५०१/ २०१८.- ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन , अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१८ / प्र.क्र . १/ ना.पु.२७, दिनांक १४ मे २०१८ अन्वये दिलेल्या निर्देशांस अनुसरून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत 
अनुदानित केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर निश्चित करणेसाठी राज्यस्तरीय समन्वयक , तेलउद्योग यांचेकडून दिनांक १६ ऑगस्ट २०१८ पासूनचे 
नवीन एक्स डेपो दर प्राप्त करून घेणेत आले आहेत. तसेच शासन , पुरवठा विभाग परिपत्रक क्रमांक केईआर-१३७६/३७६९ / सतरा, दिनांक 
१७ डिसेंबर १९ ७६ नुसार केरोसिनचे दर निश्चित करताना पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट 
करण्यात यावा, अशा सूचना दिलेल्या आहेत . आणि ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करणेत येणाऱ्या 
केरोसिनच्या सुधारित एक्स डेपो दराप्रमाणे केरोसिनचा घाऊक, अर्धघाऊक व किरकोळ विक्रीदर निश्चित करणेसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी , 
सातारा यांना इकडील आदेश क्रमांक पुशा/ रॉकेल / कावि -६४०/ १७, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ अन्वये प्राधिकृत करणेत आले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १ ९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी 
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल -१७०० / ४४५/ प्र.क्र .३४२ / ना.पु. २७, दिनांक २४ एप्रिल 
२००० व निर्णय क्रमांक रॉकेल-१०००/ ५५७५/ प्र.क्र . ८१६ / ना.पु. २७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल १००२/ २४५३ / प्र.क्र . २२८४/ 
ना.पु. २७, दिनांक ११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्रमांक रॉकेल / १००५/४५३०/ प्र.क्र .४५५१/ ना.पु. २७, दिनांक २१ मार्च २००४ तसेच या कार्यालयाकडील 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ रोजीचे उक्त आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , वसुंधरा बारवे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


६७ 


सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती वापरासाठीच्या 
घाऊक, अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १६ ऑगस्ट २०१८ पासून खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहेत . 

परिशिष्ट 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


किरकोळ 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटरचा 
निव्वळ 


१००० 
लिटर 


२०० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 
निव्वळ 


२०० 
लिटर 


एक 
लिटरचा 


दर वस्तू 


दराचा 


दर वस्तू 


दराचा वस्तू 
व सेवा कर 


एक 
लिटरचा 
पूर्णाकित 

दर 


व सेवा 


दर 


वस्तू व सेवा 


व सेवा 


दर 


दर 


करासह 


कर रक्कम 


करासह 


रक्कम 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


१ . 


२७२५५.०० 


२५ ९ ५७.१४ 


१२९ ७.८६ 


५४५१.०० 


५१९ १.४३ 


२५ ९ .५७ 


२७.७३ 


२७.७५ 


सातारा ( अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन समाविष्ट 
करून दर ) 


२ . 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५४६८.०० 


५२०७.६२ 


२६०.३८ 


२७.८१ 


२७.८५ 


३. 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५४०४.०० 


५१४६.६७ 


२५७.३३ 


२७.४ ९ 


२७.५० 


४ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५४०४.०० 


५१४६.६७ 


२५७.३३ 


२७.४ ९ 


२७.५० 


महाबळेश्वर 
जावली 
वाई 
कोरेगाव 


५. 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५३५२.०० 


५० ९ ७.१४ 


२५४.८६ 


२७.२३ 


२७.२५ 


६ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५४१२.०० 


५१५४.२ ९ 


२५७.७१ 


२७.५३ 


२७.५५ 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५४६०.०० 


५२००.०० 


२६०.०० 


२७.७७ 


२७.८० 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५३२२.०० 


५०६८.५७ 


२५३.४३ 


२७.०८ 


२७.१० 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५४५६.०० 


५१९ ६.१९ 


२५९ .८१ 


२७.७५ 


२७.७५ 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५३५०.०० 


५० ९ ५.२४ 


२५४.७६ 


२७.२२ 


२७.२५ 


११ . 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५४१६.०० 


५१५८.१० 


२५७.९ ० 


२७.५५ 


२७.५५ 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना खालील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे . 

उदा : फलटण तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २७.२२ पैसे व पूर्णांकित दर रुपये २७.२५ पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री 
करताना रुपये २७.२५ पैसे घेणेचे आहे. तथापि, दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २७.२२ + २७.२२ = ५४.४४ पूर्णांकित रुपये 
घेणेचे आहेत . 

ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे ( दोन पैसे ) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत . अशा गावांबाबत 
संबंधित तहसीलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी 
ठेवणे आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचेहिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची 
जबाबदारी संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील . 

महत्त्वाची टीप : 

(१) सातारा तालुकेसाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्या व्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोठ्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रती एक हजार लिटरचेरक्कम 
रुपये ३०० /- प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसूल करून लेखाशीर्ष “ ०४०८, अन्न साठवण 
व वखार साठवण , ८०० इतर जमा रक्कम ( ०३), इतर बाबी सांकेतांक क्रमांक ०४०८००१ ५०० या शिर्षाखाली जमा करून चलनाचे 

मूळ 

प्रतिसह 
दरमहा दिनांक ३ पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 

२) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “डिलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रक्कमेचा वितरकनिहाय 
अहवाल जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय , सातारा येथे दिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 
सातारा , १६ ऑगस्ट २०१८ . 


१ 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, 


शके १ ९ ४१ 


अधिसूचना ( एक्स -५०६२ ) 
क्रमांक 

पुशा/ 

/रॉकेल/कावि-४६०/२०१८.- ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन, अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१८ / प्र.क्र . १/ ना.पु.२७ , दिनांक १४ मे २०१८ अन्वये दिलेल्या निर्देशांस अनुसरून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत 
अनुदानित केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर निश्चित करणेसाठी राज्यस्तरीय समन्वयक, तेलउद्योग यांचेकडून दिनांक १६ ऑगस्ट २०१८ पासूनचे 
नवीन एक्स डेपो दर प्राप्त करून घेणेत आले आहेत. तसेच शासन , पुरवठा विभाग परिपत्रक क्रमांक केईआर-१३७६/३७६९ / सतरा , दिनांक 
१७ डिसेंबर १९ ७६ नुसार केरोसिनचे दर निश्चित करताना पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट 
करण्यात यावा, अशा सूचना दिलेल्या आहेत. आणि ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करणेत येणाऱ्या 
केरोसिनच्या सुधारित एक्स डेपो दराप्रमाणे केरोसिनचा घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ विक्रीदर निश्चित करणेसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
सातारा यांना इकडील आदेश क्रमांक पुशा/ रॉकेल/ कावि -६४० / १७ , दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ अन्वये प्राधिकृत करणेत आले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी 
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल -१७०० / ४४५/ प्र.क्र .३४२ / ना.पु. २७, दिनांक २४ 
एप्रिल २००० व निर्णय क्रमांक रॉकेल-१०००/ ५५७५/प्र.क्र . ८१६/ ना.पु. २७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल १००२/ 
२४५३ / प्र.क्र . २२८४/ ना.पु. २७ दिनांक ११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्रमांक रॉकेल/ १००५/ ४५३० / प्र.क्र .४५५१/ ना.पु . २७ , दिनांक 

२१ 

मार्च 
२००४ तसेच या कार्यालयाकडील दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ रोजीचे उक्त आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , 
वसुंधरा बारवे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात 
येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १६ जुलै २०१८ पासून खालीलप्रमाणे 
निश्चित करण्यात येत आहेत . 


परिशिष्ट 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


अ . 
नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटरचा 
निव्वळ 


१००० 
लिटर 


२०० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 
निव्वळ 


२०० 

किरकोळ 
लिटर 

एक 
दराचा वस्तू लिटरचा 
व सेवा कर दर 


दर वस्तू 


दराचा 


दर वस्तू 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 

दर 


व सेवा 


दर 


वस्तू व सेवा 


व सेवा 


दर 


करासह 


कर रक्कम 


करासह 


रक्कम 


१ 


२ 


به 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


१ . 


२५४५२.३८ 


१२७२.६२ 


५३४५.०० 


५० ९ ०.४८ 


२५४.५२ 


२७.२० 


२७.२० 


सातारा ( अर्ध २६७२५.०० 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन समाविष्ट 
करून दर ) 


२ . 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५३६२.०० 


५१०६.६७ 


२५५.३३ 


२७.२८ 


२७.३० 


३. 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५२ ९ ८.०० 


५०४५.७१ 


२५२.२ ९ 


२६.९ ६ 


२७.०० 


४ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५३००.०० 


५०४७.६२ 


२५२.३८ 


२६.९ ७ 


२७.०० 


महाबळेश्वर 
जावली 
वाई 
कोरेगाव 


५ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४ ९९ ६.१६ 


२४ ९ .८१ 


२६.७० 


२६.७० 


५२४६.०० 
५३०८.०० 


६ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५०५५.२४ 


२५२.७६ 


२७.०१ 


२७.०५ 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५३५४.०० 


५० ९९ .०५ 


२५४.९ ५ 


२७.२४ 


२७.२५ 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५२१८.०० 


४ ९ ६ ९ .५२ 


२४८.४८ 


२६.५६ 


२६.६० 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५३५०.०० 


५० ९ ५.२४ 


२५४.७६ 


२७.२२ 


२७.२५ 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५२४६.०० 


४ ९९ ६.१ ९ 


२४९ .८१ 


२६.७० 


२६.७० 


११. 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५३१०.०० 


५०५७.१४ 


२५२.८६ 


२७.०२ 


२७.०५ 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना खालील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे. 

उदा : माण तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २७.०२ पैसे व पूर्णांकित दर रुपये २७.०५ पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना 
रुपये २७.०५ पैसे घेणेचे आहे. तथापि , दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २७.०२ + २७.०२ = ५४.०४ पूर्णांकित रुपये ५४.०५ पैसे घेणेचे 
आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


- 


१० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , 


शके १ ९ ४१ 


६ ९ 


ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे (दोन पैसे) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत . अशा गावांबाबत 
संबंधित तहसीलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी 
ठेवणे आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचेहिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची 
जबाबदारी संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील. 

महत्त्वाची टीप : 

(१) सातारा तालुकेसाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्या व्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोठ्याचेतालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रती एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये ३०० / - प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसूल करून लेखाशीर्ष “ ०४०८, अन्न साठवण 
व वखार साठवण , ८०० इतर जमा रक्कम (०३), इतर बाबी सांकेतांक क्रमांक ०४०८००१ ५०० या शिर्षाखाली जमा करून चलनाचे 

मूळ 

प्रतिसह 
दरमहा दिनांक ३ पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 

२) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “डिलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रक्कमेचा वितरकनिहाय 
अहवाल जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय, सातारा येथे दिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 
सातारा , १६ जुलै २०१८ . 


לל 


१ 


अधिसूचना ( एक्स -५९ १६) 
क्रमांक पुशा/ रॉकेल / कावि -४७५/ २०१८.- ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन , अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१८/ प्र.क्र . १/ ना.पु.२७, दिनांक १४ मे २०१८ अन्वये दिलेल्या निर्देशांस अनुसरून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत 
अनुदानित केरोसिनचे किरकोळ विक्री दर निश्चित करणेसाठी राज्यस्तरीय समन्वयक , तेलउद्योग यांचेकडून दिनांक १ ऑगस्ट २०१८ पासूनचे 
नवीन एक्स डेपो दर प्राप्त करून घेणेत आले आहेत. तसेच शासन , पुरवठा विभाग परिपत्रक क्रमांक केईआर -१३७६/ ३७६ ९/ सतरा, दिनांक 
१७ डिसेंबर १ ९ ७६ नुसार केरोसिनचे दर निश्चित करताना पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर (घाऊक वितरक) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट 
करण्यात यावा , अशा सूचना दिलेल्या आहेत . आणि ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करणेत येणाऱ्या 
केरोसिनच्या सुधारित एक्स डेपो दराप्रमाणे केरोसिनचा घाऊक, अर्धघाऊक व किरकोळ विक्रीदर निश्चित करणेसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी , 
सातारा यांना इकडील आदेश क्रमांक पुशा/ रॉकेल/ कावि -६४० / १७, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ अन्वये प्राधिकृत करणेत आले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १ ९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी 
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल-१७००/ ४४५/ प्र.क्र .३४२ / ना.पु. २७, दिनांक २४ 
एप्रिल २००० व निर्णय क्रमांक रॉकेल -१०००/ ५५७५/ प्र.क्र . ८१६/ ना.पु. २७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल १००२ / 
२४५३/ प्र.क्र . २२८४/ ना.पु . २७, दिनांक ११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्रमांक रॉकेल / १००५/ ४५३० / प्र.क्र .४५५१/ ना.पु. २७, दिनांक २१ मार्च 
२००४ तसेच या कार्यालयाकडील दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ रोजीचे उक्त आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , 
वसुंधरा बारवे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत आहे की, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात 
येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १ ऑगस्ट २०१८ पासून खालीलप्रमाणे 
निश्चित करण्यात येत आहेत . 


परिशिष्ट 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


१००० 


१००० 


१००० 


२०० 


किरकोळ 


किरकोळ 


२०० 
लिटरचा 


२०० 
लिटर 


लिटरचा 


लिटर 


लिटरचा 
निव्वळ 


लिटरचा 
निव्वळ 


एक 
लिटरचा 


दर वस्तू 


दराचा 


दर वस्तू 


दराचा वस्तू 
व सेवा कर 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 


व सेवा 


दर 


वस्तू व सेवा 


व सेवा 


दर 


दर 


करासह 


कर रक्कम 


करासह 


रक्कम 


दर 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


( ७ 


८ 


or 


१० 


१ . 


२६९९ ५.०० २५७० ९ .५२ 


१२८५.४८ 


५३ ९९.०० 


५१४१.९ ० 


२५७.१० 


२७.४७ 


२७.५० 


सातारा ( अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन समाविष्ट 
करून दर ) 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९ , 


शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 

१००० लिटरचा दर 
१००० १००० 

१००० 
लिटरचा लिटरचा लिटर 
निव्वळ 

दराचा 


२०० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 
निव्वळ 


२०० 

किरकोळ 
लिटर 

एक 
दराचा वस्तू लिटरचा 
व सेवा कर दर 


दर वस्तू 


दर वस्तू 


किरकोळ 

एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 

दर 


व सेवा 


दर 


वस्तू व सेवा 


व सेवा 


दर 


करासह 


कर रक्कम 


करासह 


रक्कम 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१० 


२ . 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५४१४.०० 


५१५६.१ ९ 


२५७.८१ 


२७.५४ 


२७.५५ 


३ . 


महाबळेश्वर 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५३५०.०० 


५० ९ ५.२४ 


२५४.७६ 


२७.२२ 


२७.२५ 


४ . 


जावली 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५३५२.०० 


५० ९ ७.१४ 


२५४.८६ 


२७.२३ 


२७.२५ 


५ . 


वाई 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५३००.०० 


५०४७.६२ 


२५२.३८ 


२६.९ ७ 


२७.०० 


६ . 


कोरेगाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५३६०.०० 


५१०४.७६ 


२५५.२४ 


२७.२७ 


२७.३० 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५४०८.०० 


५१५०.४८ 


२५७.५२ 


२७.५१ 


२७.५५ 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५२७०.०० 


५०१९ .०५ 


२५०.९ ५ 


२६.८२ 


२६.८५ 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५४०२.०० 


५१४४.७६ 


२५७.२४ 


२७.४८ 


२७.५० 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५२ ९ ८.०० 


५०४५.७१ 


२५२.२ ९ 


२६.९ ६ 


२७.०० 


११ . 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५३६४.०० 


५१०८.५७ 


२५५.४३ 


२७.२ ९ 


२७.३० 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना खालील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे . 
उदा : महाबळेश्वर तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २७.२२ पैसे व पूर्णांकित दर रुपये २७.२५ पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री 

पैसे घेणेचे आहे. तथापि , दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २७.२२ + २७.२२ = ५४.४४ पूर्णांकित रुपये ५४.४५ पैसे 
घेणेचे आहेत . 


ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे ( दोन पैसे) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत . अशा गावांबाबत 
संबंधित तहसीलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत. त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी 
ठेवणे आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचेहिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची 
जबाबदारी संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील . 


महत्त्वाची टीप : 


(१) सातारा तालुकेसाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्या व्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोठ्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रती एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये ३००/ - प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसूल करून लेखाशीर्ष “ ०४०८ , अन्न साठवण 
व वखार साठवण , ८०० इतर जमा रक्कम ( ०३), इतर बाबी सांकेतांक क्रमांक ०४०८००१ ५०० या शिर्षाखाली जमा करून चलनाचे 

मूळ 

प्रतिसह 
दरमहा दिनांक ३ पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 


" 


२) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “डिलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रक्कमेचा वितरकनिहाय 
अहवाल जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय , सातारा येथे दिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 


सातारा, २ ऑगस्ट २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १९ , शके १९ ४१ 


७१ 


- 


१ 


अधिसूचना ( एक्स -४३८७ ) 
क्रमांक पुशा/ रॉकेल / कावि -३ ९ ६/ २०१८.- ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन , अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१८/ प्र.क्र . १/ ना.पु.२७, दिनांक १४ मे २०१८ अन्वये दिलेल्या निर्देशांस अनुसरून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत 
अनुदानित केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर निश्चित करणेसाठी राज्यस्तरीय समन्वयक , तेलउद्योग यांचेकडून दिनांक १ ऑगस्ट २०१८ पासूनचे 
नवीन एक्स डेपो दर प्राप्त करून घेणेत आले आहेत. तसेच शासन , पुरवठा विभाग परिपत्रक क्रमांक केईआर-१३७६/ ३७६ ९ / सतरा , दिनांक 
१७ डिसेंबर १ ९ ७६ नुसार केरोसिनचे दर निश्चित करताना पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट 
करण्यात यावा, अशा सूचना दिलेल्या आहेत . आणि ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करणेत येणाऱ्या 
केरोसिनच्या सुधारित एक्स डेपो दराप्रमाणे केरोसिनचा घाऊक, अर्धघाऊक व किरकोळ विक्रीदर निश्चित करणेसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
सातारा यांना इकडील आदेश क्रमांक पुशा/ रॉकेल/ कावि -६४० / १७, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ अन्वये प्राधिकृत करणेत आले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १ ९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी 
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल -१७०० / ४४५/ प्र.क्र .३४२ / ना.पु. २७, दिनांक २४ 
एप्रिल २००० व निर्णय क्रमांक रॉकेल-१०००/ ५५७५/प्र.क्र . ८१६/ ना.पु. २७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल १००२/ 
२४५३ / प्र.क्र . २२८४/ ना.पु. २७, दिनांक ११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्रमांक रॉकेल/ १००५/ ४५३०/ प्र.क्र .४५५१/ ना.पु. २७, दिनांक 

२१ 

मार्च 
२००४ तसेच या कार्यालयाकडील दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ रोजीचे उक्त आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , 
वसुंधरा बारवे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात 
येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १६ जून २०१८ पासून खालीलप्रमाणे 
निश्चित करण्यात येत आहेत . 


परिशिष्ट 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटरचा 
निव्वळ 


१००० 
लिटर 


२०० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 
निव्वळ 


२०० 

किरकोळ 
लिटर 

एक 
दराचा वस्तू लिटरचा 
व सेवा कर दर 


दर वस्तू 


दराचा 


दर वस्तू 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 

दर 


व सेवा 


दर 


वस्तू व सेवा 


व सेवा 


दर 


करासह 


कर रक्कम 


करासह 


रक्कम 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


१ . 


२६२०५.०० 


२४ ९ ५७.१४ 


१२४७.८६ 


५२४१.०० 


४ ९९ १.४३ 


२४ ९.५७ 


२६.६८ 


२६.७० 


सातारा ( अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन समाविष्ट 
करून दर ) 


२ . 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५२५८.०० 


५००७.६२ 


२५०.३८ 


२६.७६ 


२६.८० 


३ . 


महाबळेश्वर 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५१९ ४.०० 


४ ९ ४६.६७ 


२४७.३३ 


२६.४४ 


२६.४५ 


४ . 


जावली 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५१ ९ ४.०० 


४ ९ ४६.६७ 


२४७.३३ 


२६.४४ 


२६.४५ 


५ . 


वाई 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५१४२.०० 


४८ ९ ७.१४ 


२४४.८६ 


२६.१८ 


२६.२० 


६ . 


कोरेगाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५२०२.०० 


४ ९ ५४.२ ९ 


२४७.७१ 


२६.४८ 


२६.५० 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५२५०.०० 


५०००.०० 


२५०.०० 


२६.७२ 


२६.७५ 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५११२.०० 


४८६८.५७ 


२४३.४३ 


२६.०३ 


२६.०५ 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५२४६.०० 


४ ९९ ६.१९ 


२४ ९ .८१ 


२६.७० 


२६.७० 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५१४०.०० 


४८ ९ ५.२४ 


२४४.७६ 


२६.१७ 


२६.२० 


११ . 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५२०६.०० 


४ ९ ५८.१० 


२४७.९ ० 


२६.५० 


२६.५० 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, 


शके १ ९ ४१ 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना खालील नमुन्याप्रमाणेविक्री करणेची आहे. 


उदा : खटाव तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २६.७२ पैसे व पूर्णांकित दर रुपये २६.७५ पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना 
रुपये २७.०५ पैसे घेणेचे आहे. तथापि , दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २६.७२ + २६.७२ = ५३.४४ पूर्णांकित रुपये ५३.४५ पैसे घेणेचे 
आहेत . 


ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे ( दोन पैसे) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत . अशा गावांबाबत 
संबंधित तहसीलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत. त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी 
ठेवणे आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचेहिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची 
जबाबदारी संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील . 


महत्त्वाची टीप : 


(१) सातारा तालुकेसाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्या व्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोठ्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रती एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये ३०० / - प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसूल करून लेखाशीर्ष “ ०४०८, अन्न साठवण 
व वखार साठवण , ८०० इतर जमा रक्कम (०३), इतर बाबी सांकेतांक क्रमांक ०४०८००१ ५०० या शिर्षाखाली जमा करून चलनाचे मूळ प्रतिसह 
दरमहा दिनांक ३ पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 


לל 


३ 


२) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “डिलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रक्कमेचा वितरकनिहाय 
अहवाल जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय , सातारा येथेदिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 


सातारा, १८ जून २०१८ . 


अधिसूचना ( एक्स -४३७० ) 


- 


क्रमांक पुशा/ रॉकेल/ कावि -३६९/ २०१८.- ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन , अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
यांचेकडील पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१८ / प्र.क्र . १/ ना.पु.२७, दिनांक १४ मे २०१८ अन्वये दिलेल्या निर्देशांस अनुसरून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत 
अनुदानित केरोसिनचे किरकोळ विक्री दर निश्चित करणेसाठी राज्यस्तरीय समन्वयक, तेलउद्योग यांचेकडून दिनांक १ जून २०१८ पासूनचे 
नवीन एक्स डेपो दर प्राप्त करून घेणेत आले आहेत. तसेच शासन , पुरवठा विभाग परिपत्रक क्रमांक केईआर-१३७६/ ३७६ ९/ सतरा , दिनांक 
१७ डिसेंबर १९ ७६ नुसार केरोसिनचे दर निश्चित करताना पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट 
करण्यात यावा, अशा सूचना दिलेल्या आहेत. आणि ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करणेत येणाऱ्या 
केरोसिनच्या सुधारित एक्स डेपो दराप्रमाणे केरोसिनचा घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ विक्रीदर निश्चित करणेसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
सातारा यांना इकडील आदेश क्रमांक पुशा/ रॉकेल/ कावि-६४० /१७, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ अन्वये प्राधिकृत करणेत आले आहे . 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी 
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल -१७००/ ४४५/ प्र.क्र .३४२ / ना.पु. २७, दिनांक २४ 
एप्रिल २००० व निर्णय क्रमांक रॉकेल -१००० / ५५७५ / प्र.क्र . ८१६ / ना.पु. २७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल १००२/ 
२४५३/ प्र.क्र . २२८४/ ना.पु. २७, दिनांक ११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्रमांक रॉकेल / १००५/ ४५३०/ प्र.क्र .४५५१/ ना.पु. २७, दिनांक २१ मार्च 
२००४ तसेच या कार्यालयाकडील दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ रोजीचे उक्त आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , 
वसुंधरा बारवे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत आहे की, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात 
येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १ जून २०१८ पासून खालीलप्रमाणे 
निश्चित करण्यात येत आहेत . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १९ , शके १९ ४१ 


७३ 


- 


परिशिष्ट 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


१००० 


१००० 


१००० 


किरकोळ 


किरकोळ 


२०० 
लिटरचा 


२०० 
लिटर 


लिटरचा 


लिटर 


२०० 
लिटरचा 
निव्वळ 


लिटरचा 
निव्वळ 


एक 
लिटरचा 


दर वस्तू 


दराचा 


दर वस्तू 


दराची वस्तू 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 


व सेवा 


दर 


वस्तू व सेवा 


व सेवा 


दर 


व सेवा कर 


दर 


करासह 


कर रक्कम 


करासह 


रक्कम 


दर 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१० 


१ . 


२५९ ४५.०० २४७० ९ .५२ 


१२३५.४८ 


५१८ ९ .०० 


४ ९४१.९ ० 


२४७.१० 


२६.४२ 


२६.४५ 


सातारा (अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन समाविष्ट 


करून दर ). 


२ . 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५२०४.०० 


४ ९ ५६.१९ 


२४७.८१ 


२६.४ ९ 


२६.५० 


३ . 


महाबळेश्वर 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५१४०.०० 


४८ ९ ५.२४ 


२४४.७६ 


२६.१७ 


२६.२० 


जावली 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५१४२.०० 


४८ ९ ७.१४ 


२४४.८६ 


२६.१८ 


२६.२० 


४ . 

4 . 

.ع 


वाई 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५० ९ ०.०० 


४८४७.६२ 


२४२.३८ 


२५.९ २ 


२५.९ ५ 


कोरेगाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५१५०.०० 


४ ९ ०४.७६ 


२४५.२४ 


२६.२२ 


२६.२५ 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५१ ९ ८.०० 


४ ९ ५०.४८ 


२४७.५२ 


२६.४६ 


२६.५० 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५०६०.०० 


४८१९ .०५ 


२४०.९ ५ 


२५.७७ 


२५.८० 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५१९ २.०० 


४ ९ ४४.७६ 


२४७.२४ 


२६.४३ 


२६.४५ 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५०८८.०० 


४८४५.७१ 


२४२.४ ९ 


२५.९ १ 


२५.९ ५ 


११ . 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५१५४.०० 


४ ९ ०८.५७ 


२४५.४३ 


२६.२४ 


२६.२५ 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना खालील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे . 

उदा : वाई तालुक्याचाकिरकोळ विक्रीचा दर रुपये २५.९ २ पैसे व पूर्णांकित दर रुपये २५.९ ५ पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना 
रुपये २५.९ ५ पैसे घेणेचे आहे. तथापि , दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २५.९ २ + २५.९ २ = ५१.८४ पूर्णांकित रुपये ५१.८५ पैसे घेणेचे 
आहेत . 


ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे ( दोन पैसे) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत. अशा गावांबाबत 
संबंधित तहसीलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी 
ठेवणे आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचेहिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची 
जबाबदारी संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील. 


महत्त्वाची टीप 


(१) सातारा तालुकेसाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्या व्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोठ्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रती एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये ३०० /- प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसूल करून लेखाशीर्ष “ ०४०८, अन्न साठवण 
व वखार साठवण , ८०० इतर जमा रक्कम (०३), इतर बाबी सांकेतांक क्रमांक ०४०८००१५०० या शिर्षाखाली जमा करून चलनाचे 
दरमहा दिनांक ३ पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 


" 


मूळ प्रतिसह 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, 


शके १ ९४१ 


( २) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “डिलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रक्कमेचा वितरकनिहाय 
अहवाल जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय , सातारा येथेदिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 


सातारा, २ जून २०१८ . 


अधिसूचना ( एक्स -४४५२ ) 
क्रमांक पुशा/ रॉकेल / कावि -४२९/ २०१८.- ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन , अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय, मुंबई 
यांचेकडील पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१८/ प्र.क्र . १/ ना.पु.२७, दिनांक १४ मे २०१८ अन्वये दिलेल्या निर्देशांस अनुसरून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत 
अनुदानित केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर निश्चित करणेसाठी राज्यस्तरीय समन्वयक, तेलउद्योग यांचेकडून दिनांक १ जुलै २०१८ पासूनचे 
नवीन एक्स डेपो दर प्राप्त करून घेणेत आले आहेत . तसेच शासन , पुरवठा विभाग परिपत्रक क्रमांक केईआर-१३७६/ ३७६ ९/ सतरा , दिनांक 
१७ डिसेंबर १९ ७६ नुसार केरोसिनचे दर निश्चित करताना पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट 
करण्यात यावा, अशा सूचना दिलेल्या आहेत . आणि ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करणेत येणाऱ्या 
केरोसिनच्या सुधारित एक्स डेपो दराप्रमाणे केरोसिनचा घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ विक्रीदर निश्चित करणेसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
सातारा यांना इकडील आदेश क्रमांक पुशा/ रॉकेल / कावि-६४०/ १७, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ अन्वये प्राधिकृत करणेत आले आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी 
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल -१७००/ ४४५/ प्र.क्र .३४२ / ना.पु. २७, दिनांक २४ 
एप्रिल २००० व निर्णय क्रमांक रॉकेल -१०००/ ५५७५/ प्र.क्र . ८१६ / ना.पु. २७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल १००२ / 
२४५३/ प्र.क्र . २२८४/ ना.पु. २७, दिनांक ११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्रमांक रॉकेल / १००५/ ४५३०/ प्र.क्र .४५५१/ ना.पु. २७, दिनांक २१ मार्च 
२००४ तसेच या कार्यालयाकडील दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ रोजीचे उक्त आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , 
वसुंधरा बारवे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात 
येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १ जुलै २०१८ पासून खालीलप्रमाणे 
निश्चित करण्यात येत आहेत . 


- 


परिशिष्ट 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


२०० 


किरकोळ 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटरचा 
निव्वळ 


१००० 
लिटर 


२०० 
लिटरचा 
निव्वळ 


२०० 
लिटर 


लिटरचा 


एक 
लिटरचा 


दर वस्तू 


दराचा 


दर वस्तू 


दराची वस्तू 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 

दर 


व सेवा 


दर 


वस्तू व सेवा 


व सेवा 


दर 


व सेवा कर 


दर 


करासह 


कर रक्कम 


करासह 


रक्कम 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१० 


१ . 


२६४६५.०० २५२०४.७६ 


१२६०.२४ 


५२ ९ ३.०० 


५०४०.९ ५ 


२५२.०५ 


२६.९ ४ 


२६.९ ५ 


सातारा ( अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन समाविष्ट 
करून दर ) 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५३१०.०० 


५०५७.१४ 


२५२.८६ 


२७.०२ 


२७.०५ 


२ . 

३ . 


महाबळेश्वर 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५२४६.०० 


४ ९९ ६.१ ९ 


२४ ९ .८१ 


२६.७० 


२६.७० 


४ . 


जावली 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५२४८.०० 


४ ९९८.१० 


२४ ९.९ ० 


२६.७१ 


२६.७५ 


५. 


वाई 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५१९ ४.०० 


४ ९ ४६.६७ 


२४७.३३ 


२६.४४ 


२६.४५ 


६ . 


कोरेगाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५२५६.०० 


५००५.७१ 


२५०.२ ९ 


२६.७५ 


२६.७५ 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५३०२.०० 


५०४ ९.५२ 


२५२.४८ 


२६.९ ८ 


२७.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १९ , शके १९ ४१ 


७५ 


- 


तालुका 


अ . 
नं . 


परिशिष्ट --चालू 

घरगुती वापराचा रॉकेल दर 
अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 

१००० लिटरचा दर 
१००० १००० १००० २०० 

२०० 

२०० 
लिटरचा लिटरचा लिटर लिटरचा लिटरचा लिटर 
दर वस्तू निव्वळ दराचा 

दर वस्तू 

निव्वळ 
दर 

दर 

व सेवा कर 
करासह कर रक्कम करासह 

रक्कम 
( ७ 

८ 


किरकोळ 

एक 
लिटरचा 


दराची वस्तू 


किरकोळ 

एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 

दर 


व सेवा 


वस्तू व सेवा 


व सेवा 


दर 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


६ 


or 


१० 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५१६६.०० 


४ ९ २०.०० 


२४६.०० 


२६.३० 


२६.३० 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५२ ९ ६.०० 


५०४५.७१ 


२५२.२ ९ 


२६.९ ६ 


२७.०० 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५१९ २.०० 


४ ९ ४४.७६ 


२४७.२४ 


२६.४३ 


२६.४५ 


११ . 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


५२५८.०० 


५००७.६२ 


२५०.३८ 


२६.७६ 


२६.८० 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना खालील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे. 

उदा : पाटण तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २७.०२ पैसे व पूर्णांकित दर रुपये २७.०५ पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना 
रुपये २७.०५ पैसे घेणेचे आहे. तथापि , दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २७.०२ + २७.०२ = ५४.०४ पूर्णांकित रुपये ५४.०५ पैसे घेणेचे 
आहेत . 


ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे ( दोन पैसे) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत . अशा गावांबाबत 
संबंधित तहसीलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत. त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी 
ठेवणे आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचेहिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची 
जबाबदारी संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील . 


महत्त्वाची टीप : 


" 


(१) सातारा तालुकेसाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्या व्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोठ्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रती एक हजार लिटरचेरक्कम 
रुपये ३००/ - प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसूल करून लेखाशीर्ष “ ०४०८ , अन्न साठवण 
व वखार साठवण , ८०० इतर जमा रक्कम (०३), इतर बाबी सांकेतांक क्रमांक ०४०८००१ ५०० या शिर्षाखाली जमा करून चलनाचे 

मूळ 

प्रतिसह 
दरमहा दिनांक ३ पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 

२) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “डिलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रक्कमेचा वितरकनिहाय 
अहवाल जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय , सातारा येथे दिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 

वसुंधरा बारवे, 

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा. 
सातारा , २ जुलै २०१८ . 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे : --(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह). 

(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम /१८४ / 

१५६ ( २), दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( ३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका/ डी -४/ ना . पत / क . १५६/ प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
(५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचेरिट पिटिशन क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 


२ 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, 


शके १ ९ ४१ 


(६) या कार्यालयाचे जा . क्रमांक ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ . 
(७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती / २०१७, दिनांक १ जानेवारी 


२०१७. 


( ८ ) पलुस सहकारी बँक लि ., पलुस , जिल्हा सांगली या बँकेकडील पत्र, २९ मार्च २०१७, २९ मे २०१७ व संचालक मंडळ सभा 

ठराव , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ . 


आदेश ( एक्स - ३२७८-७९ ) 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये. 


. 


क्रमांक ना.बँका/ सआ -१ / का.क. १५६ / पलुस सहकारी बँक / वि . व अ./ १४८२/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये पलुस सहकारी बँक लि ., पलुस, जिल्हा सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


श्री . नारायण शिवलिंग सगरे 


उपव्यवस्थापक 


सांगली जिल्हा 


श्री . चंद्रकांत आण्णा गोंदील 


उपव्यवस्थापक 


सांगली जिल्हा 


२ . 

३ . 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


श्री . प्रकाश केशव डाके 


शाखाधिकारी 


सांगली जिल्हा 


४ . 


श्री . राजू मल्हारी जाधव 


शाखाधिकारी 


कोल्हापूर जिल्हा 


अटी .- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचेप्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ -३ , अ-४ 
व तक्ता क्रमांक ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा . 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना अ -१ , अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडला आहे. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१ / १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , 


शके १ ९ ४१ 


७७ 


९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 
१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, पलुस सहकारी बँक लि . , पलुस , 

जिल्हा 
सांगली असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार | जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही 
करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 

१३. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचेपालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र “पाच ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
पुणे, १ जुलै २०१७. 


२ 


१ 


वाचावे : --(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह ). 

(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/१८४/ 

१५६ ( २), दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
( ३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/ प्र.क्र . १२०/१५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका/ डी -४/ ना . पत/ क. १५६/ प्रशिक्षण/ ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५. 
(५) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट पिटिशन क्रमांक १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) या कार्यालयाचे जा . क्रमांक ८ - सआ/ वैधा . कार्य व अवसा. काम /कलम १५६/२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ७ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७. 
( ८ ) दि वाई अर्बन को ऑप. बँक लि . , वाई , जिल्हा सातारा या बँकेकडील पत्र , ३१ मार्च २०१७. 

आदेश ( एक्स - ३२८०-८१ ) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये. 

क्रमांक ना.बँका/ सआ -१/ का.क. १५६/ दि वाई अर्बन को ऑप. बँक लि . / वि . व अ./ १४८१/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि वाई अर्बन को ऑप . बँक लि ., वाई , जिल्हा सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


व्यवस्थापक 


२ . 


श्री . बजरंग बळीराम गायकवाड 
श्री . शेखर शरद सुमंत 
श्री . नितीन वसंतराव जामगांवकर 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


सातारा जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


३ . 


व्यवस्थापक 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , 


शके १ ९ ४१ 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


४ . 


व्यवस्थापक 


सातारा जिल्हा 


५ . 


श्री . सुनिल सखाराम साठे 
श्री . दिपक शंकर जाधव 
श्री . प्रसाद रामचंद्र कुलकर्णी 


सहायक व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


सातारा जिल्हा 
सातारा जिल्हा 


६ . 


व्यवस्थापक 


अटी.- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ -३ , अ -४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सातारा यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ -२, अ-३, अ-४ सोबत जोडला आहे . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, दि वाई अर्बन को ऑप. बँक लि., वाई, जिल्हा 
सातारा असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार | जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 

१३. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचेपालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र ‘ पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
पुणे, १ जुलै २०१७. 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


७ ९ 


वाचले : --( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह). 

(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम / १८४/ 

१५६ ( २), दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका/ डी -४ / ना . पत / क. १५६ / प्रशिक्षण /०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
(५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट पिटिशन क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६) या कार्यालयाचे जा . क्रमांक ८ - सआ/ वैधा . कार्य व अवसा. काम /कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६. 
( ७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७, दिनांक १ 


जानेवारी २०१७ . 


( ८ ) दि आष्टा पिपल्स को ऑप. बँक लि ., आष्टा, तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली या बँकेकडील पत्र, १४ मार्च २०१७, १५ मे 
२०१७ व संचालक मंडळ सभा ठराव , दिनांक मार्च 

२०१७ . 


७ 


आदेश ( एक्स -२ ९३४-३५ ) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये. 

क्रमांक ना.बँका/ सआ-१ / का.क . १५६/ दि आष्टा पिपल्स को ऑप. बँक / वि . व अ ./१७/ १३८६/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि आष्टा पिपल्स को ऑप.बँक लि . , आष्टा, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली या बँकेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज 
वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


१ . 


श्री . अहमद मकबुल मदभावी 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


सांगली 


अटी.- 


- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ -३ , अ -४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडला आहे . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप .बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम, १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी, 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, 


शके १ ९ ४१ 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१ / १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, दि आष्टा पिपल्स को ऑप. बँक लि ., आष्टा, 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली असा फलक लावता येऊ शकेल. 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


१ 


१३. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र “ पाच ” मध्ये 

नमूद 

केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


पुणे, ९ जून २०१७. 


वाचले : --(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह). 

(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम / १८४/ 

१५६ ( २), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 


१ 


( ३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५/ प्र.क्र . १२०/१५ स , दिनांक ४ एप्रिल २००५ . 


( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका/ डी -४/ ना . पत / क . १५६ / प्रशिक्षण /०५ , दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ५) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट पिटिशन क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 


( ६ ) या कार्यालयाचे जा . क्रमांक ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ . 


( ७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी 


२०१७. 


( ८) श्री वारणा सहकारी बँक लि ., वारणानगर, जिल्हा कोल्हापूर या बँकेकडील पत्र , १ जून २०१७ . 


आदेश ( एक्स - ३१८४-८५ ) 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये. 


क्रमांक ना.बँका/ सआ-१/ का.क . १५६/ वारणा सहकारीबँक/ वि . व अ./१४१४/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री वारणा सहकारी बँक लि ., वारणानगर , जिल्हा कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


८१ 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


१ . 


सहायक सरव्यवस्थापक 


पुणे जिल्हा 


२ . 


श्री . अरविंद चिंतामणी कुलकर्णी 
श्री. कुमार महादेव पाटील 
श्री . विजय शिवराम सबनीस 


मुख्य व्यवस्थापक 


ठाणे जिल्हा 


३ . 


मुख्य व्यवस्थापक 


४ . 


श्री . भिमराव रंगराव माने 


अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


५ . 


अधिकारी 


श्री . सुभाष बाळू कदम 
श्री . अशोक धोंडिराम घाटगे 


कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
रायगड जिल्हा 


६ . 


अधिकारी 


७ . 


श्री . जयदिप प्रकाश पाटील 


अधिकारी 


८ . 


श्री . ज्ञानेश्वर पांडुरंग बोंडगे 


अधिकारी 


सांगली जिल्हा 


अटी.- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ-३ , अ-४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ -१ , अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडला आहे. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
व नियम , १ ९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


१ ९ ६० 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


. 


९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, श्री वारणा सहकारी बँक लि ., वारणानगर , 
जिल्हा कोल्हापूर असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , 


शके १ ९ ४१ 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


१ 


१३. या कार्यालयाचे आदेश/ परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र “ पाच ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
पुणे, २३ जून २०१७. 


- 


वाचावे : -- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह). 

(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम / १८४/ 

१५६ (२) , दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
(३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२०/ १५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका/ डी -४ / ना . पत/ क . १५६/ प्रशिक्षण /०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
(५) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पिटिशन क्रमांक १ ९ ४२ /२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
(६ ) या कार्यालयाचे जा . क्रमांक ८ - सआ/ वैधा. कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६. 
(७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती / २०१७, दिनांक १ जानेवारी 


१ 


२०१७ . 


( ८ ) नांदणी सहकारी बँक लि ., नांदणी , तालुका शिरोळ , जिल्हा कोल्हापूर या बँकेकडील पत्र, ३ मे २०१७ व संचालक मंडळ 

सभा ठराव , दिनांक ९ मार्च २०१७. 


आदेश ( एक्स-२९३०-३१ ) 


चे कलम 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये. 

क्रमांक ना.बँका/ सआ -१/ का.क . १५६/ नांदणी सहकारी बँक/ वि . व अ ./ १३६७/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये नांदणी सहकारीबँक लि ., नांदणी, तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


श्री . रुस्तुम गुलाब मुजावर 


जुनियर ऑफिसर 


वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर जिल्हा 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ -३ , अ-४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


८३ 


५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ -३ , अ-४ सोबत जोडला आहे . 


६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप .बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


, 


९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, नांदणी सहकारी बँक लि ., नांदणी, तालुका 
शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार | जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


१ 


१३. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र “पाच ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


पुणे , ९ जून २०१७. 


१ 


वाचले :-- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह ). 

(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/ 

१५६ (२), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
(३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका/ डी -४/ ना . पत / क . १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ५) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पिटिशन क्रमांक १ ९ ४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 


( ६) या कार्यालयाचे जा . क्रमांक ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा. काम /कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ . 


(७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती / २०१७, दिनांक १ जानेवारी 


१ 


२०१७ . 


( ८) राजर्षि शाहू गव्हर्नमेन्ट सर्व्हटस को - ऑप. बँक लि ., कोल्हापूर या बँकेकडील पत्र, १ सप्टेंबर २०१७. 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९ , 


शके १ ९ ४१ 


आदेश ( एक्स-७१७५ ) 


चे कलम 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये. 

क्रमांक ना.बँका/ सआ -१/ का.क. १५६ / रा. शा . ग. सह . बँक/ वि . व अ./ २१ ९ ४/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये राजर्षि शाहू गव्हर्नमेन्ट सहँटस को - ऑप . बँक लि ., कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 


२ . 


श्री . सुनिल दु. चौगुले 
श्री . रुपेश कृ . पाटोळे 
श्री . जयकुमार ध . गुदगे 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 


३ . 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर जिल्हा 
सांगली जिल्हा 
सातारा जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सातारा जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


४ . 


श्री . शंकर रा . कदम 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 


५. 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 


श्री . सुभाष द. कुराडे 
श्री . विलास रा . पाटील 


६ . 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयानेदिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ -३, अ -४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ -२ , अ-३, अ-४ सोबत जोडला आहे . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


८५ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, राजर्षि शाहू गव्हर्नमेन्ट सर्रूटस को - ऑप. बँक 
लि . , कोल्हापूर असा फलक लावता येऊ शकेल. 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


१ 


१३. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचेपालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र “पाच ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१४. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


पुणे, १३ ऑक्टोबर २०१७. 


वाचावे :--(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह). 

(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम / १८४/ 

१५६ ( २), दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८. 
( ३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका/ डी -४/ ना . पत / क. १५६/ प्रशिक्षण/ ०५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
(५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचेरिट पिटिशन क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
(६ ) या कार्यालयाचे जा . क्रमांक ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ . 
(७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था /सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती / २०१७, दिनांक १ जानेवारी 


१ 


२०१७ . 


(८) दि गडहिंग्लज अर्बन को - ऑप. बँक लि ., गडहिंग्लज , जिल्हा कोल्हापूर या बँकेकडील पत्र, २२ ऑक्टोबर २०१७. 

आदेश ( एक्स-७७२९ ) 


चे 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये. 

क्रमांक ना.बँका/ सआ -१ / का.क . १५६/ दि गडहिंग्लज अर्बन को - ऑप. बँक / वि . व अ./ २५४२/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ. आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि गडहिंग्लज अर्बन को - ऑप . बँक लि ., गडहिंग्लज , जिल्हा कोल्हापूर या बँकेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज 
वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


श्री . जोतीबा दत्तात्रय बांदेकर 


वसुली अधिकारी 
अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 


२ . 


श्री . संजय मल्लाप्पा गाडे 


८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९ , 


शके १ ९ ४१ 


अटी.- 


. 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ-३ , अ -४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ -३ , अ-४ सोबत जोडला आहे. 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीदिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम, १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, दि गडहिंग्लज अर्बन को - ऑप . बँक लि ., 
गडहिंग्लज , जिल्हा कोल्हापूर असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 


करावी. 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


१३. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र “ पाच ” मध्ये 

नमूद 

केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
१४. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


पुणे , २१ नोव्हेंबर २०१७. 


वाचावे : --(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह). 

(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/ 

१५६ ( २), दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


८७ 


( ३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका/ डी -४/ ना . पत / क. १५६/ प्रशिक्षण/ ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ५) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट पिटिशन क्रमांक १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) या कार्यालयाचे जा . क्रमांक ८ - सआ/ वैधा . कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६. 
(७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी 


५ 


१ 


२०१७ . 


( ८) दि चंदगड अर्बन को - ऑप. बँक लि ., चंदगड , जिल्हा कोल्हापूर या बँकेकडील पत्र, ३० ऑक्टोबर २०१७. 

आदेश ( एक्स -७७३० ) 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये. 

क्रमांक ना.बँका/ सआ -१/ का.क. १५६ /दि चंदगड अर्बन को - ऑप. बँक /वि . व अ./ २५४३ / २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि चंदगड अर्बन को - ऑप . बँक लि., चंदगड , जिल्हा कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


श्री . सलीम दस्तगीर नाईक 


लेखापाल 


वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर जिल्हा 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ -३ , अ -४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना अ -१ , अ-२, अ-३, अ -४ सोबत जोडला आहे . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, 


शके १ ९ ४१ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, दि चंदगड अर्बन को - ऑप . बँक लि ., चंदगड, 
जिल्हा कोल्हापूर असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार | जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


१३. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचेपालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१४. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा. 


पुणे, २१ नोव्हेंबर २०१७. 


वाचावे : -- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम , १९ ६१. 

( २) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका/ डी -४/ ना. पत/ क. १५६/ प्रशिक्षण/ ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५. 
(४) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट पिटिशन क्रमांक १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ५) या कार्यालयाचे जा . क्रमांक ८ - सआ/ वैधा . कार्य व अवसा . काम /कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६. 
(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७. 
( ७) अवसायक दि इचलकरंजी अर्बन को - ऑप. बँक लि ., इचलकरंजी, जिल्हा कोल्हापूर या बँकेकडील पत्र , २२ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश ( एक्स-३८५६ ) 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये. 

क्रमांक ना.बँका/ सआ-१ / का.क . १५६/ दि इचलकरंजी अर्बन बँक / वि . व अ ./ १८/ ८६०/ २०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि इचलकरंजी अर्बन को - ऑप . बँक लि ., इचलकरंजी, जिल्हा कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


जनरल मॅनेजर 
सब अकौंटंट 


2 . 
३ . 
४ . 

५ . 


श्री . राजेंद्र पुन्नाप्पा पुजारी 
श्री . नसरुद्दीन रजाक बाणदार 
श्री . सुभाष बाळगोंडा पाटील 
श्री . सुर्यकांत बंडू सुणगार 
श्री . अजीज रमजान शेडबाळे 


वसुली अधिकारी 
लिगल ऑफिसर 
वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर व सांगली जिल्हे 
कोल्हापूर , रत्नागिरी, 
सिंधुदुर्ग जिल्हे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १९ , शके १९ ४१ 


८ ९ 


- 


अटी.- 


- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ-३ , अ-४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप .बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

६. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


५ 


७. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


८. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, दि इचलकरंजी अर्बन को - ऑप . बँक लि ., 
इचलकरंजी ( अवसायनात), जिल्हा कोल्हापूर असा फलक लावता येऊ शकेल. 

१०. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


११. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखाली नियम 
१०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


६ 


१२. या कार्यालयाचे आदेश/ परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचेपालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र “पाच ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

१३. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


पुणे, २३ एप्रिल २०१८ . 


वाचावे :-( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह). 

(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/ 

१५६ (२), दिनांक १ ९ मार्च १९ ६८ . 


१ 


९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, 


शके १ ९ ४१ 


( ३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका/ डी -४/ ना . पत/ क . १५६/ प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५. 
(५) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट पिटिशन क्रमांक १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
(६ ) या कार्यालयाचे जा . क्रमांक ८ - सआ/ वैधा . कार्य व अवसा . काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ . 
(७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती / २०१७, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७. 
( ८ ) दि रयत सेवक को - ऑप . बँक लि ., सातारा , या बँकेकडील पत्र , ३१ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( एक्स - ७१७३-७४ ) 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये. 

क्रमांक ना.बँका/ सआ -१ / का.क. १५६/ दि रयत को - ऑप. बँक / वि . व अ./ १७/ २१९ ३/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि रयत सेवक को - ऑप . बँक लि., सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


शाखाधिकारी 


अहमदनगर जिल्हा 


शाखाधिकारी 


सातारा जिल्हा 


२ . 

३ . 


श्री . गोरखनाथ निवृत्ती थोरात 
श्री . मोहन भिमराव वाघ 
श्री . बबन बापू पवार 
श्री . गजानन निळकंठ बडवे 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


शाखाधिकारी 


सांगली जिल्हा 


४ . 


शाखाधिकारी 


रायगड जिल्हा 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचेप्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ-३ , अ-४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सातारा यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ -१ , अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडला आहे. 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


९ १ 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, दि रयत सेवक को - ऑप. बँक लि ., सातारा 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार | जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


१ 


१३. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचेपालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

१४. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


पुणे, १३ ऑक्टोबर २०१७. 


वाचावे : -- ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , 


१ ९ ६१. 


( २) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका/ डी -४/ ना . पत / क. १५६/ प्रशिक्षण/ ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५. 
(४ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पिटिशन क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 


५ 


( ५ ) या कार्यालयाचा जा . क्रमांक ८ - सआ/ वैधा . कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ . 


( ६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७, दिनांक १ 


जानेवारी २०१७. 


( ७ ) दि कराड जनता सहकारी बँक लि ., कराड , जिल्हा सातारा , या बँकेकडील पत्र, ९ मार्च २०१८, १९ एप्रिल २०१८ . 


आदेश ( एक्स-३८६२ ) 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये. 


क्रमांक ना.बँका/ सआ-q/ का.क. १५६ / दि कराड जनता सह . बँक / वि . व अ./ १८ / ९ ३२ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि कराड जनता सहकारी बँक लि ., कराड, जिल्हा सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , 


शके १ ९ ४१ 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


श्री . एम . ए. शेटेनावर 


कोल्हापूर जिल्हा 
मुंबई जिल्हा 


२ . 


श्री . एस . ए. के . सय्यद 


३. 


श्री . जी . डी . पवार 


सातारा जिल्हा 


वसुली अधिकारी 
प्र . सिनिअर ऑफिसर 
ज्युनिअर ऑफिसर 
ज्युनिअर ऑफिसर 
ज्युनिअर ऑफिसर 
शाखाधिकारी 


४ . 


श्री . बी . 


एच . 

गावडे 


सातारा जिल्हा 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


५ . 


श्री . व्ही . सी . भिलवडे 


सातारा जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


६ . 


७ . 


श्री . एस . व्ही . जाधव 
श्री . एस. सी . सुर्वे 
श्री . एस . एम . बागवान 


शाखाधिकारी 


सांगली जिल्हा 


८ . 


ज्युनिअर ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ , कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ -३, अ -४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सातारा यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर, या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

६. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

७. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 

८. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, दि कराड जनता सहकारी बँक लि ., कराड, 
जिल्हा सातारा असा फलक लावता येऊ शकेल. 

१०. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 

११. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश , दिनांक ६ एप्रिल २०१७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


९ ३ 


१ 


१२. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचेपालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील “प्रपत्र पाच ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१३. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


पुणे, ४ मे २०१८ . 


२ 


वाचावे : -- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१. 

(२) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका/ डी -४ / ना . पत / क . १५६ / प्रशिक्षण /०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट पिटिशन क्रमांक १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ५) या कार्यालयाचा जा . क्रमांक ८ - सआ/ वैधा . कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६. 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७, दिनांक १ 


जानेवारी २०१७ . 


( ७) अवसायक वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि ., सांगली यांचे पत्र , दिनांक ३ मार्च २०१८ . 

आदेश ( एक्स -३८५७) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये. 

क्रमांक ना.बँका/ सआ -१/ का.क . १५६/ वसंतदादा सह . बँक/ वि . व अ./ १८ / ८७० / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ. आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि ., सांगली ( अवसायनात ), जिल्हा सांगली या बँकेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज 
वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


चे 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


श्री . सी . जी . मोटे 
श्री . व्ही . एन . माने 


जनरल मॅनेजर 
जनरल मॅनेजर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


२ . 


३. 


कनिष्ठ अधिकारी 
शाखाधिकारी 


४ . 


श्री . डी . जी . मदने 
श्रीमती एम . ए . पाटील 
श्री . ए . बी . कांबळे 
श्री . आर. आर . टांकसाळे 
श्री . एच. सी . बनसोडे 
श्री . एस . डी . पाटील 


५. 


सांगली जिल्हा 
मुंबई, नवी मुंबई , 
रायगड व ठाणे जिल्हा 
सातारा जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
अहमदनगर जिल्हा 
उस्मानाबाद , बीड , 
जालना, परभणी जिल्हा 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


कनिष्ठ अधिकारी 
शाखाधिकारी 
कनिष्ठ अधिकारी 
कनिष्ठ अधिकारी 


६ . 


७ . 


८ . 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 


९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९ , 


शके १ ९ ४१ 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ -३ , अ -४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सांगली यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर , या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
व नियम, १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

६. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

७. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 

८. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चेनियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारीबँक लि ., सांगली, 
( अवसायनात ) असा फलक लावता येऊ शकेल . 

१०. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही 


करावी. 


११. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


१२. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील “प्रपत्र पाच ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१३. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


पुणे, २३ एप्रिल २०१८ . 


२ 


वाचावे : --(१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१. 

(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम / १८४/ 

१५६ (२) , दिनांक १ ९ मार्च १९ ६८ . 
(३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५ - स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका/ डी -४ / ना . पत/ क. १५६/ प्रशिक्षण/ ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५. 
(५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पिटिशन क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६) या कार्यालयाचा जा . क्रमांक ८- सआ/ वैधा. कार्य व अवसा. काम /कलम १५६/२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६. 
(७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७, दिनांक १ 


जानेवारी २०१७ . 


( ८) श्री पंचगंगा नागरी सहकारी बँक लि ., कोल्हापूर या बँकेकडील पत्र , दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १९ , शके १९ ४१ 


९ ५ 


- 


आदेश ( एक्स -३८५८ ) 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये. 

क्रमांक ना.बँका/ सआ-१/ का.क . १५६ / पंचगंगा सह. बँक /वि . व अ./ १८/ ८७७/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री पंचगंगा नागरी सहकारी बँक लि., कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


श्री . दिपक वि . फडणीस 


२ . 


श्री . मच्छिद्र बबन कांबळे 
श्री . प्रदीप सहदेव कांबळे 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
अधिकारी 
अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
रत्नागिरी जिल्हा 


३ . 


अटी .- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ -३ , अ -४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर , या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

६. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


७. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


८. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे 

९. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, श्री पंचगंगा नागरी सहकारी बँक लि ., 
कोल्हापूर असा फलक लावता येऊ शकेल. 

१०. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, 


शके १ ९ ४१ 


११. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


६ 


१२. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील “ प्रपत्र पाच ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१३. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


पुणे, २३ एप्रिल २०१८ . 


वाचावे :--(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१. 

(२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम / १८४/ 

१५६ ( २), दिनांक १९ मार्च १९ ६८. 
( ३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका/ डी -४ / ना . पत/ क . १५६ / प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
(५) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट पिटिशन क्रमांक १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६) या कार्यालयाचा जा . क्रमांक ८ - सआ/ वैधा . कार्य व अवसा . काम /कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६. 
( ७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७, दिनांक १ 


जानेवारी २०१७. 


( ८) स्वातंत्रसेनानी कै. श्रीपाल आलासे ( काका) कुरुंदवाड को - ऑप. बँक लि ., कुरुंदवाड , तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर या 
बँकेकडील पत्र, दिनांक २४ एप्रिल २०१८ . 

आदेश ( एक्स -३८५९ ) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये. 

क्रमांक ना.बँका/ सआ-१/ का.क. १५६/ स्वा . कु. अ. बँक/ वि . व अ./ १८ / ८१५/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये स्वातंत्र्यसेनानी कै. श्रीपाल आलासे ( काका) कुरुंदवाड को - ऑप . बँक लि ., कुरुंदवाड, तालुका शिरोळ, 
जिल्हा कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० कलम १५६ अन्वये व 
नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ पर्यंत शक्ती 
प्रदान करीत आहे . 


चे 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचेनांव 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
सिनिअर ऑफिसर 


२ . 


३ . 


श्री . एस . जे . कनवाडे 
श्री . बी . एस . तावदारे 
श्री . आर . जी . पट्टणशेट्टी 
श्री . एस . डी . जामदार 
श्री . व्ही . जी . कुंभार 


सिनिअर ऑफिसर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


सांगली जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
सांगलीजिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
सांगली जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 


४ . 


शाखाधिकारी 


५ . 


ज्युनिअर ऑफिसर 
ज्युनिअर ऑफिसर 


६ . 


श्री . जी . 


एस. पिसे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १९ , शके १९ ४१ 


९ ७ 


- 


अटी.- 


१ . 


वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ-३ , अ -४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना सादर करावी . 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर, या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

६. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


- 


७. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१ / १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


८. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चेनियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, स्वातंत्र्यसेनानी कै. श्रीपाल आलासे ( काका) 
कुरुंदवाड को - ऑप. बँक लि ., कुरुंदवाड , तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर असा फलक लावता येऊ शकेल . 

१०. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


११. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


१ 


१२. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील “ प्रपत्र पाच ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

१३. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


पुणे, २६ एप्रिल २०१८ . 


वाचावे : --( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १ ९ ६१. 

(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/ १५६ 

( २ ), दिनांक १ ९ मार्च १९ ६८ . 
(३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 


९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, 


शके १ ९ ४१ 


५ 


( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका/ डी -४ / ना . पत / क . १५६/ प्रशिक्षण/ ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ . 
(५) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पिटिशन क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६) या कार्यालयाचा जा . क्रमांक ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा . काम / कलम १५६/२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६. 
( ७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी 


१ 


२०१७. 


( ८ ) पलूस सहकारी बँक लि . , पलूस , जिल्हा सांगली या बँकेकडील पत्र , दिनांक २७ मार्च २०१८ . 


आदेश ( एक्स-४०७६ ) 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये. 


क्रमांक ना.बँका/ सआ -१ / का.क. १५६/ पलूस सहकारी बँक/ वि . व अ./ १८ / ९ २८ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ. आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये पलूस सहकारीबँक लि ., पलूस , जिल्हा सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


श्री . नारायण शिवलिंग सगरे 


उपव्यवस्थापक 


सांगली जिल्हा 


२ . 


शाखाधिकारी 


सांगली जिल्हा 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


श्री . आनंदराव पांडुरंग पाटील 
श्री . प्रकाश केशव डाके 
श्री . राजू मल्हारी जाधव 


३ . 


शाखाधिकारी 


सांगली जिल्हा 


४ . 


शाखाधिकारी 


कोल्हापूर जिल्हा 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचेप्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयानेदिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ -३, अ -४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सांगली यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर , या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

६. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


७. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


९९ 


८. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
वा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 


९. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, पलूस सहकारी बँक लि ., पलूस , जिल्हा सांगली 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 


१०. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


११. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश , दिनांक ६ एप्रिल २०१७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


१२. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील “ प्रपत्र पाच ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१३. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


पुणे, ४ मे २०१८ . 


वाचावे : --(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह). 

(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम-१८४/ 

१५६ ( २), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( ३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका / डी -४ / ना . पत / क . १५६ / प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ५) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पिटिशन क्रमांक १ ९ ४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६) या कार्यालयाचे जा . क्रमांक ८ - सआ / वैधा. कार्य व अवसा. काम / कलम १५६ / २०१६, दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७, दिनांक १ 


जानेवारी २०१७. 


( ८ ) हुतात्मा सहकारी बँक लि ., वाळवा, जिल्हा सांगली या बँकेकडील पत्र , दिनांक २९ 


मे 


२०१७ . 


आदेश ( एक्स - ७११६-१७ ) 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये. 


क्रमांक ना.बँका/ सआ-१/ का.क. १५६ / हुतात्मा सहकारी बँक लि . / वि . व अ ./ १७ / १६६८ / २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये हुतात्मा सहकारी बँक लि ., वाळवा, जिल्हा सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 

३१ 

मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९, 


शके १ ९ ४१ 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


सांगली जिल्हा 


२ . 


श्री . बाबुराव शामराव देसाई 
श्री . अशोक दत्तात्रय तेलंग 
श्री. सदाशिव दत्तात्रय सुर्यवंशी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


सांगली जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 


३ . 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ , कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ-३, अ -४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना अ -१, अ-२, अ -३ , अ-४ सोबत जोडला आहे . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप .बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी , हुतात्मा सहकारी बँक लि ., वाळवा, जिल्हा 
सांगली असा फलक लावता येऊ शकेल . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


१ 


१३. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४, कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचेपालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील “प्रपत्र पाच ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
पुणे, २४ जुलै २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


१०१ 


वाचावे :--(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह). 

(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम-१८४/ १५६ 

( २ ), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( ३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका/ डी -४ / ना . पत / क . १५६/ प्रशिक्षण/ ०५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
(५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट पिटिशन क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) या कार्यालयाचा जा . क्रमांक ८ - सआ/ वैधा . कार्य व अवसा . काम /कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ७ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७, दिनांक १ 


जानेवारी २०१७ . 


मे 


२०१७. 


चे 


( ८) कोयना सहकारी बँक लि . , कराड , जिल्हा सातारा या बँकेकडील पत्र , दिनांक २ ९ 

आदेश ( एक्स - ७११२-१३ ) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये . 

क्रमांक ना.बँका/ सआ -१ / का.क . १५६ / कोयना सहकारी बँक/ वि . व अ. /१७/ २०१४/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये कोयना सहकारी बँक लि ., कराड , जिल्हा सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


कराड व तळमावले शाखा 


२ . 


ओंड , शेरेशेणोली शाखा 


श्री . संतोष तुकाराम पाटील 
श्री . रविंद्र धोंडिराम पाटील 
श्री . विजयसिंहविलासराव मोहिते 
श्री . प्रमोद शामराव थोरात 


ज्युनिअर ऑफिसर 
ज्युनिअर ऑफिसर 
ज्युनिअर ऑफिसर 
ज्युनिअर ऑफिसर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


३ . 


कराड व सातारा शाखा 


४ . 


उंब्रज शाखा 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचेप्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयानेदिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ -३, अ -४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ -२, अ-३, अ-४ सोबत जोडला आहे . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


१०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , 


शके १ ९ ४१ 


७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, कोयना सहकारी बँक लि ., कराड , 
जिल्हा सातारा असा फलक लावता येऊ शकेल. 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


१३. या कार्यालयाचे आदेश/ परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४, कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचेपालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील “ प्रपत्र पाच ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

१४. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


पुणे, ६ ऑक्टोबर २०१७. 


वाचावे : --(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम, १९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह ) . 

(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम / १८४/ 

१५६ (२) , दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( ३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / प्र.क्र . १२० / १५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका/ डी -४ / ना . पत/ क . १५६/ प्रशिक्षण/ ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५. 
(५) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट पिटिशन क्रमांक १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) या कार्यालयाचे जा . क्रमांक ८ - सआ/ वैधा . कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७, दिनांक १ 


जानेवारी २०१७. 


( ८ ) पंचगंगा नागरी सहकारी बँक लि ., कोल्हापूर या बँकेकडील पत्र, दिनांक १६ मार्च २०१७, २५ एप्रिल २०१७. 


आदेश ( एक्स - ७११८-१९ ) 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये. 

क्रमांक ना.बँका/ सआ -१ / का.क . १५६ /पंचगंगा नागरी सह . बँक / वि . व अ./ १८६६/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये पंचगंगा नागरी सहकारीबँक लि ., कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


१०३ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटीस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


१ . 


महाव्यवस्थापक 


२ . 


श्री . दिपक वि . फडणीस 
श्री . मदन मुकुंद कुलकर्णी 
श्री . प्रदीप सहदेव कांबळे 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
रत्नागिरी जिल्हा 


३ . 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ-३ , अ-४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा . 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१ , अ -२ , अ -३ , अ-४ सोबत जोडला आहे. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप.बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० 
व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, पंचगंगा नागरी सहकारी बँक लि ., कोल्हापूर 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार | जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही 


करावी. 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


१ 


१३. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४, कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील “प्रपत्र पाच ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
पुणे, २४ जुलै २०१७. 


१०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९, 


शके १ ९ ४१ 


१ 


वाचावे : --(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह). 

(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम-१८४/ 

१५६ ( २), दिनांक १९ मार्च १९ ६८. 
( ३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका/ डी -४/ ना . पत / क. १५६ / प्रशिक्षण/ ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ५) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पिटिशन क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) या कार्यालयाचा जा . क्रमांक ८ - सआ / वैधा. कार्य व अवसा. काम /कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ . 
(७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७. 


५ 


१ 


( ८ ) दि कराड अर्बन को - ऑप . बँक लि ., कराड , जिल्हा सातारा , या बँकेकडील पत्र, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( एक्स - ७१६७-६८ ) 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये. 

क्रमांक ना.बँका/ सआ -१/ का.क . १५६ / दि कराड अर्बन बँक/ वि. व अ ./ २११८ /२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि कराड अर्बन को - ऑप . बँक लि ., कराड, जिल्हा सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


श्री . इर्षाद निजाम पटवेकर 


उपमहाव्यवस्थापक 


रत्नागिरी जिल्हा 


श्री . रविंद्र महादेव कांबळे 


सहा . महाव्यवस्थापक 


१ . 

२ . 

३ . 

४ . 


श्री . अजित जगन्नाथ गायकवाड 


व्यवस्थापक 


पुणे जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
रायगड जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 


श्री . संदीप लक्ष्मण शिंदे 


शाखा व्यवस्थापक 


५ . 


श्री . शितल कुमारपाल शहा 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


वरिष्ठ अधिकारी 


६ . 


श्री . संजय शंकर लोखंडे 


वरिष्ठ अधिकारी 


सांगली जिल्हा 


७ . 


श्री . बाळासो कृष्णात जाधव 


कनिष्ठ अधिकारी 


सातारा जिल्हा 


८ . 


श्री . प्रविण यशवंत चव्हाण 


कनिष्ठ अधिकारी 


सातारा जिल्हा 


९ . 


श्री . रामदास एकनाथ चिंचकर 


कनिष्ठ अधिकारी 


सातारा जिल्हा 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सातारा यांना सादर करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


१०५ 


४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ -२ , अ-३, अ-४ सोबत जोडला आहे . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
व नियम, १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


५ 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चेनियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी , दि कराड अर्बन को - ऑप . बँक लि ., कराड, 
जिल्हा सातारा असा फलक लावता येऊ शकेल . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमजबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


६ 


१ 


१३. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचेपालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील “ प्रपत्र पाच ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

१४. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


पुणे, ७ ऑक्टोबर २०१७. 


वाचावे :-- ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह). 

( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/ 

१५६ ( २), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( ३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना . बँका/ डी -४/ ना . पत / क . १५६/ प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ५) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट पिटिशन क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) या कार्यालयाचा जा . क्रमांक ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा . काम /कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ . 


१०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, 


शके १ ९ ४१ 


(७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी 


१ 


२०१७ . 


( ८ ) श्रीमंत मालोजीराजे सहकारी बँक लि ., फलटण या बँकेकडील पत्र , दिनांक ६ जानेवारी २०१८. 


आदेश ( एक्स -२२२४ ) 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये. 


क्रमांक ना.बँका/ सआ -१/ का.क. १५६/ श्रीमंत मालोजीराजे सह. बँक/ वि. व अ./४५५/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये श्रीमंत मालोजीराजे सहकारी बँक लि ., फलटण, जिल्हा सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


श्री . प्रल्हाद आप्पासो करे 


सातारा 


२ . 


श्री . अजित शहाजी शिंदे 


सातारा 


३ . 


श्री . शाम शिवाजी कापसे 


सातारा 


४ . 


ज्युनिअर ऑफिसर 
ज्युनिअर ऑफिसर 
जुनिअर ऑफिसर 
ज्युनिअर ऑफिसर 
ज्युनिअर ऑफिसर 
जुनिअर ऑफिसर 
ज्युनिअर ऑफिसर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


सातारा 


श्री . नंदकुमार निवृत्ती कुंभार 
श्री . प्रविण पांडुरंग काकडे 
श्री . महेश जनार्दन धुमाळ 
श्री . विजय चत्रगुण रणवरे 


५. 


सातारा 


६ . 


सातारा 


७ . 


पुणे 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ -२ , अ -३, अ-४ सोबत जोडला आहे . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम, १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


१०७ 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, श्रीमंत मालोजीराजे सहकारी बँक लि ., 
फलटण , जिल्हा सातारा असा फलक लावता येऊ शकेल. 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश, दिनांक ६ एप्रिल २०१७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमजबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


१ 


१३. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील “ प्रपत्र पाच ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१४. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


. 


पुणे , १२ मार्च २०१८ . 


diad :--(9) The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title Substituted for The Bombay 

Police Act, 1951) चे कलम ३७( १ ) व ( ३ ) . 
(२) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ २०१८-५००९ , दिनांक १७ सप्टेंबर २०१८ . 

आदेश ( एक्स -६६ ९ ६ ) 


क्रमांक पगक / एसआर/ २६ / २०१८.- ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८ या 
कालावधीमध्ये सर्वत्र ‘ श्री गणेश उत्सव साजरा होत आहे. तसेच दिनांक २० सप्टेंबर २०१८ रोजी मोहरम (ताजिया) सर्वत्र साजरा होणार आहे. 

तसेच पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळावर स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे कामकाज 
चालू असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे - सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे 
कामकाज चालू आहे. गावा - गावांमध्ये यात्रा / उत्सव सुरू झालेले आहेत. तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने , 
रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको निदर्शने होत आहेत . 

त्याकरिता , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७(१) व ( ३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा, कलम १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) चा अंमल लागू केल्याचा आदेश 
जारी करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. आणि; 

ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. आणि ; 


१ 


१०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, 


शके १ ९ ४१ 


१ 


३. त्याअर्थी, मी , डॉ . जयश्री कटारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे , प्राप्त अधिकारांचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७(१ ) व (३) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक १ ऑक्टोंबर २०१८ 
रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली 

नमूद 

केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमाव तयार करणे . 
( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले , तलवारी, दंडे, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून 

करेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 
आहे. 


देण्यास प्रवृत्त 


( ग ) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title Substituted for The Bombay Police Act, 
1951) चे कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा 
घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे . 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे, त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title 
Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


पुणे, १७ सप्टेंबर २०१८ . 


diod :--(9) The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title Substituted for The Bombay 

Police Act , 1951) चे कलम ३७(१ ) व ( ३). 
( २) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे , यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ २०१८-५३५६ , दिनांक २ ऑक्टोबर २०१८ . 

आदेश ( एक्स -६ ९ ६७) 
क्रमांक पगक / एसआर/ २७/ २०१८.- ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ ते दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१८ या 
कालावधीमध्ये सर्वत्र ‘ नवरात्र उत्सव साजरा होत आहे. 


तसेच पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळावर स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे - नाशिक महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे कामकाज 
चालू असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे . पुणे- सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे 
कामकाज चालू आहे. गावा - गावांमध्ये यात्रा / उत्सव सुरू झालेले आहेत. तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, 
रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको निदर्शने होत आहेत . 

त्याकरिता, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा, कलम १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) चा अंमल लागू केल्याचा आदेश 
जारी करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. आणि ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


१० ९ 


- 


३ 


ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. आणि ; 

३. त्याअर्थी, मी, डॉ . जयश्री कटारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, प्राप्त अधिकारांचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७(१ ) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ 
रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमाव तयार करणे . 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंडे, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 

अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 
आहे. 


( ग ) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३) विरुद्ध वर्तन करणे . 


चे 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title Substituted for The Bombay Police Act, 
1951 ) कलम ३७ चे पोट - कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक, पुणे यांचेपूर्व परवानगीशिवाय 
सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी , प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे, त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXIl of 1951) ( Title 
Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


पुणे , २ ऑक्टोबर २०१८. 


५ 


६ 


qald : --(9) The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay 

Police Act, 1951) चे कलम ३७(१ ) व ( ३ ). 
(२) मा . पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण पुणे, यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा /२०१८-५९०६, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८ . 

आदेश ( एक्स -७६०४ ) 
क्रमांक पगक/ एसआर/ २९ / २०१८.- ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी धनत्रयोदशी, दिनांक ६ नोव्हेंबर 
२०१८ रोजी नरक चतुर्दशी, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी लक्ष्मीपूजन , दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी बलिप्रतिपदा दिपावली पाडवा व दिनांक 
नोव्हेंबर २०१८ रोजी भाऊबीज सर्वत्र साजरी केली जाणार आहे. 

तसेच पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळावर स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज 
चालू असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे 
कामकाज चालू आहे. गावा - गावांमध्ये यात्रा / उत्सव सुरू झालेले आहेत . तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, 
रॅली , मोर्चे, रास्ता रोको निदर्शने होत आहेत . 


८ 


o 


११० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , 


शके १ ९ ४१ 


२४.०० वाजेपर्यंत 


त्याकरिता, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ००.१० वाजलेपासून 
ते दिनांक 

१३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा, कलम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) चा अंमल लागू 

केल्याचा 
आदेश जारी करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. आणि ; 

ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XXII of 1951) (Title Substituted for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१ ) व (३ ) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. आणि; 

त्याअर्थी, मी , डॉ . जयश्री कटारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७(१ ) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ 
रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर नेणे . 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमाव तयार करणे. 


( क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंडे, काठ्या,बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 

अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 


आहे . 


( ग) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) विरुद्ध वर्तन करणे . 
The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act, 
1951) चे कलम ३७ चे पोट - कलम (३ ) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक, पुणे यांचे पूर्व परवानगीशिवाय 
सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे . 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे, त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title 
Substituted for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशीदिलेला आहे. 


पुणे , १० ऑक्टोबर २०१८. 


वाचावे : --( १) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay 

Police Act, 1951) चे कलम ३७( १ ) व ( ३). 
(२) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे, यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ २०१८-७२८३, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश ( एक्स -३३६ ) 


क्रमांक पगक / एसआर/ ८५१० / २०१८.- ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १५ जानेवारी २०१९ रोजी सर्वत्र ‘ मकर संक्रांत हा सण 
साजरा केला जाणार आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


- 


१११ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


तसेच पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे - सातारा 
महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू आहे . तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व 
संघटनांकडून आंदोलने, रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको निदर्शने होत आहेत. 

त्याकरिता, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २ जानेवारी २०१९ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते 
दिनांक १५ जानेवारी २०१९ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा, कलम १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) चा अंमल लागू केल्याचा आदेश 
जारी करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे . आणि ; 

ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. आणि; 

त्याअर्थी, मी , डॉ . जयश्री कटारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७(१) व ( ३) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २ जानेवारी २०१९ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक १५ जानेवारी २०१९ 
रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर नेणे . 


( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमाव तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले , तलवारी, दंडे, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 

अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 
आहे. 


( ग) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title Substituted for The Bombay Police Act, 
1951) चे कलम ३७ चे पोट - कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक, पुणे यांचे पूर्व परवानगीशिवाय 
सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे , त्यांना लागू होणार नाही . 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title 
Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


पुणे, ३१ डिसेंबर २०१८. 


diad : --( 9) The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title Substituted for The Bombay 

Police Act , 1951) चे कलम ३७( १ ) व ( ३). 


( २) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे, यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ २०१८-५६६२ , दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८ . 


११२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९ , 


शके १ ९ ४१ 


आदेश ( एक्स -२४१ ) 


क्रमांक पगक/ एसआर/ २८ / २०१८.- ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ ते १८ ऑक्टोबर २०१८ या कालावधीमध्ये 
सर्वत्र ‘ नवरात्र उत्सव व दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी कोजागिरी पौर्णिमा सर्वत्र साजरी होणार आहे . तसेच मा . राष्ट्रपती, भारत सरकार 
हे दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सिम्बॉयसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ, लवळे , तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे येथे भेट देणार आहेत . 

तसेच पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळावर स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज 
चालू असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे 
कामकाज चालू आहे. गावा - गावांमध्ये यात्रा / उत्सव सुरू झालेले आहेत . तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, 
रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको निदर्शने होत आहेत . 

त्याकरिता, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व(३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ००.१० वाजलेपासून 
ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा , कलम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व (३) चा अंमल लागू केल्याचा 
आदेश जारी करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. आणि; 

ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण पुणे, जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. आणि ; 

त्याअर्थी, मी, डॉ . जयश्री कटारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७(१ ) व (३) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक 
३० 
रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर नेणे . 


ऑक्टोबर २०१८ 


( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवाफेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमाव तयार करणे. 


( क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंडे, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 

प्रवृत्त 

करेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 

आहे. 
( ग ) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३) विरुद्ध वर्तन करणे . 
The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title Substituted for The Bombay Police Act, 
1951) चे कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे यांचे पूर्व परवानगीशिवाय 
सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी , प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे, त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title 
Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


पुणे , १७ ऑक्टोबर २०१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


११३ 


वाचावे : -- (१) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay 

Police Act, 1951) चे कलम ३७( १ ) व ( ३). 


(२) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे, यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ २०१८-६८४७, दिनांक १६ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश ( एक्स -२४२ ) 


क्रमांक पगक/ एसआर/ ३२ / २०१८. – ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २५ डिसेंबर २०१८ रोजी खिसमस हा सण साजरा केला 
जाणार आहे. दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी पौड, लोणावळा व हवेली पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये नववर्षाचे स्वागत करण्याकरिता पर्यटकांची मोठ्या 
प्रमाणामध्ये गर्दी होते. दिनांक १ जानेवारी २०१९ रोजी लोणीकंद पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये पेरणेफाटा येथे दलित बांधावांच्या वतीने रणस्तंभास 
मानवंदना देण्याचा कार्यक्रम साजरा केला जाणार आहे . 


- 


१ 


तसेच पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळावर स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज 
चालू असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे 
कामकाज चालू आहे. गावा - गावांमध्ये यात्रा / उत्सव सुरू झालेले आहेत. तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने , 
रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको निदर्शने होत आहेत . 

त्याकरिता, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १ ९ डिसेंबर २०१८ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते 
दिनांक १ जानेवारी २०१९ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा, कलम १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) चा अंमल लागू केल्याचा आदेश 
जारी करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. आणि; 

ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . आणि ; 

त्याअर्थी, मी, डॉ . जयश्री कटारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७(१) व (३ ) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १९ डिसेंबर २०१८ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक १ जानेवारी २०१९ रोजी 
२४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर नेणे. 


१ 


( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमाव तयार करणे . 


( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंडे, काठ्या,बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 

अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 


आहे. 


( ग ) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 


चे 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act, 
1951) कलम ३७ 

चे पोट - कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे यांचे पूर्व परवानगीशिवाय 
सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे, त्यांना लागू होणार नाही . 


११४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९, 


शके १ ९ ४१ 


सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXll of 1951 ) ( Title 
Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


पुणे , १८ डिसेंबर २०१८. 


२७ 


वाजेपर्यंत महाराष्ट्र 


diad :--(9) The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title Substituted for The Bombay 

Police Act, 1951) चे कलम ३७( १ ) व ( ३). 
(२) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे , यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ २०१८-६२११, दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ . 

आदेश ( एक्स-७७६६ ) 
क्रमांक पगक/ एसआर/ ३० / २०१८.- ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ रोजी ईद - ए-मिलाद व दिनांक २३ 
नोव्हेंबर २०१८ रोजी गुरुनानक जयंती सर्वत्र साजरी केली जाणार आहे. 

तसेच पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळावर स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज 
चालू असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे . पुणे - सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे 
कामकाज चालू आहे. गावा - गावांमध्ये यात्रा / उत्सव सुरू झालेले आहेत . तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, 
रॅली, मोर्चे, रास्ता रोकोनिदर्शने होत आहेत. 

त्याकरिता , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व(३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते 
दिनांक नोव्हेंबर २०१८ 

रोजी २४.०० 

पोलीस कायदा, कलम १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) चा अंमल लागू केल्याचा आदेश 
जारी करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे . आणि 

ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. आणि ; 

त्याअर्थी, मी, डॉ . जयश्री कटारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७(१ ) व ( ३) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ 
रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली 

नमूद 

केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमाव तयार करणे. 
( क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंडे, काठ्या,बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 

अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 
आहे. 


- 


( ग ) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३) विरुद्ध वर्तन करणे . 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title Substituted for The Bombay Police Act, 
1951) 

चे पोट- कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे यांचे पूर्व परवानगीशिवाय 
सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 


चे कलम ३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


- 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


११५ 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी , प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे, त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title 
Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


पुणे , १४ नोव्हेंबर २०१८ . 


diod :--(9) The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title Substituted for The Bombay 

Police Act , 1951) चे कलम ३७( १ ) व ( ३). 


(२) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे, यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ २०१८-६५९ २ , दिनांक १३ डिसेंबर २०१८. 


आदेश ( एक्स -७७६७) 


६ 


क्रमांक पगक / एसआर/ ३१ / २०१८.– ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांचा 
महापरिनिर्वाण दिन म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे . 

तसेच पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळावर स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज 
चालू असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे 
कामकाज चालू आहे. गावा - गावांमध्ये यात्रा / उत्सव सुरू झालेले आहेत . तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने , 
रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको निदर्शने होत आहेत . 

त्याकरिता, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा, कलम १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल लागू केल्याचा आदेश 
जारी करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे . आणि ; 

ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XXII of 1951) (Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व (३ ) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. आणि ; 

त्याअर्थी, मी , डॉ . जयश्री कटारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७(१ ) व (३ ) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजी 
२४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमाव तयार करणे. 


( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंडे, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 

अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 
आहे. 


११६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, 


शके १ ९ ४१ 


( ग) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१) व (३) विरुद्ध वर्तन करणे . 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title Substituted for The Bombay Police Act, 
1951) चे कलम ३७ चे पोट -कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक, पुणे यांचे पूर्व परवानगीशिवाय 
सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी , प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे, त्यांना लागू होणार नाही . 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title 
Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


डॉ . जयश्री कटारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे , १३ डिसेंबर २०१८ . 


, 


वाचावे :-- (१) मा . पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण पुणे, यांचेकडील पत्र क्रमांक दविका/ भाडेकरूची माहिती/३४६ / २०१८, दिनांक २९ सप्टेंबर २०१८ . 
( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश. 

आदेश ( एक्स -६ ९ ६४ ) 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश . 

क्रमांक पगक/ कावि/ ७०७३ / २०१८ .-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यात नगरपालिका, ग्रामपंचायत , कॅन्टोमेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये राहणारे मालमत्ताधारकांनी त्यांचेकडील घरे/ दुकाने/ फ्लॅट तसेच फार्म 
हाउसेस प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष भाडेतत्त्वावर देणे पोट भाडेकरू ठेवणे किंवा विक्री केल्यास विकत घेणाऱ्याची, भाडेकरूंची माहिती स्थानिक पोलीस 
ठाण्यास ७ दिवसाचे आत कळविण्याबाबत , फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित झाले आहेत . नमूद 

आदेशाची 
मुदत १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी संपत आहे . आणि 

ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्याचा भौगोलिक विचार करता पुणे शहराला लागून असलेल्या हवेली , लोणीकाळभोर , लोणीकंद , चाकण, 
खेड , शिक्रापूर , आळंदी, तळेगाव दाभाडे, राजगड , पौड , लोणावळा शहर, लोणावळा ग्रामीण, शिरुर , रांजणगाव व ज्या ज्या ठिकाणी औद्योगिक 
वसाहती व फॉर्म हाऊस आहेत त्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय नागरिक नोकरी व्यवसाय व इतर कामानिमित्त येऊन 
भाड्याने घरे / दुकाने/प्लॅट घेऊन राहात आहेत . परंतु यांचे बाबतची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला देण्यात येत नाही. दहशतवादी कारवाया 
व गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवर एखादा गुन्हा घडल्यावर त्याची तत्काळ उकल होण्यासाठी घरमालकांनी घर भाड्याने देताना भाडेकरूंची संपूर्ण 
माहिती घेऊन ती पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक ठरते जेणेकरून दहशतवादी व गुन्हेगारी कारवाया आटोक्यात आणण्यासाठी मदत होईल . 
आणि ; 

ज्याअर्थी, दिनांक १३ जुलै २०१४ रोजी पुणे येथे झालेला बॉम्बस्फोट , दिनांक २ सप्टेंबर २०१४ रोजी पुणे परिसरातून व दिनांक 

२०१५ रोजी तळेगाव दाभाडे येथून भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या नक्षल व माओवादी संघटनेच्या सदस्यांना अटक करण्यात आलेली आहे. 
या घटनांचा विचार करता भविष्यातील घातपाती कारवायांवर वेळीच प्रतिबंध करणे शक्य होईल याकरिता भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या लोकांची 
माहिती पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक आहे. आणि ; 

ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील नगरपालिका, ग्रामपंचायत , कॅन्टोमेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये राहणाऱ्या मालमत्ता धारकांनी त्यांचेकडील 
घरे/ दुकाने/फ्लॅट तसे फार्म हाउसेस प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष भाडेतत्त्वावर देणे पोट भाडेकरू ठेवणे किंवा विक्री केल्यास विकत घेणाऱ्याची, भाडेकरूंची 
माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यास ७ दिवसाचे आत कळविण्याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित 
होणे आवश्यक आहे. 


मे 


or 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


- 


१० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १९ ४१ 


११७ 


" 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक वसाहत असल्याने तेथे काम करणारे लोकांना घरे भाड्याने दिली जातात. 
दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर एखादा गुन्हा घडल्यावर त्याची तत्काळ उकल करण्यासाठी भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या 
लोकांची संपूर्ण माहिती घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी त्याची मदत होऊ शकेल , 
अशी माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी, डॉ . जयश्री कटारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे. 

घरमालकांनी त्यांचे घरात भाडेकरू ठेवताना भाडेकरूंचे संपूर्ण नाव , सध्याचा पत्ता , मूळ पत्ता , दोन फोटो त्यांना ओळखणाऱ्या व्यक्तींचे 
नाव व पत्ता , घरभाडे करारनामा , ओळखपत्र इत्यादी कागदपत्रे प्राप्त करून संबंधित स्थानिक पोलीस स्टेशन यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक 
करणेत येत आहे . सदर आदेशाप्रमाणे भाडेकरूबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला न दिल्यास असे व्यावसायिक हे भारतीय दंड विधान 
कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील . 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१८. सदरचा आदेश आदेशाच्या दिनांकापासून २ महिने 
अस्तित्वात राहील . 
पुणे , ८ ऑक्टोबर २०१८. 


वाचावे :--(१) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे, यांचेकडील पत्र क्रमांक दविका/ भाडेकरूची माहिती/ ४२३ / २०१८, दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ . 
( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश 

आदेश ( एक्स -८०११ ) 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश . 

क्रमांक पगक / कावि/ ८०१०/ २०१८.-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यात नगरपालिका, ग्रामपंचायत , कॅन्टोमेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये राहणारे मालमत्ताधारकांनी त्यांचेकडील घरे/ दुकाने / फ्लॅट तसेच फार्म 
हाउसेस प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष भाडेतत्त्वावर देणे पोट - भाडेकरू ठेवणे किंवा विक्री केल्यास विकत घेणाऱ्याची, भाडेकरूंची माहिती स्थानिक पोलीस 
ठाण्यास ७ दिवसाचे आत कळविण्याबाबत , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित झाले आहेत. नमूद आदेशाची 
मुदत ११ डिसेंबर २०१८ रोजी संपत आहे . आणि 

ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्याचा भौगोलिक विचार करता पुणे शहराला लागून असलेल्या हवेली , लोणीकाळभोर, लोणीकंद, चाकण, 
खेड , शिक्रापूर , आळंदी, तळेगाव दाभाडे, राजगड, पौड , लोणावळा शहर, लोणावळा ग्रामीण, शिरुर , रांजणगाव व ज्या ज्या ठिकाणी औद्योगिक 
वसाहती व फॉर्म हाऊस आहेत त्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय नागरिक नोकरी व्यवसाय व इतर कामानिमित्त येऊन 
भाड्याने घरे / दुकाने/प्लॅट घेऊन राहात आहेत. परंतु यांचे बाबतची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला देण्यात येत नाही. दहशतवादी कारवाया 
व गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवर एखादा गुन्हा घडल्यावर त्याची तत्काळ उकल होण्यासाठी घरमालकांनी घर भाड्याने देताना भाडेकरूंची संपूर्ण 
माहिती घेऊन ती पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक ठरते जेणेकरून दहशतवादी व गुन्हेगारी कारवाया आटोक्यात आणण्यासाठी मदत होईल . 
आणि ; 

ज्याअर्थी, दिनांक १३ जुलै २०१४ रोजी पुणे येथे झालेला बॉम्बस्फोट, दिनांक २ सप्टेंबर २०१४ रोजी पुणे परिसरातून व दिनांक 
मे २०१५ रोजी तळेगाव दाभाडे येथून भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या नक्षल व माओवादी संघटनेच्या सदस्यांना अटक करण्यात आलेली आहे . 
या घटनांचा विचार करता भविष्यातील घातपाती कारवायांवर वेळीच प्रतिबंध करणे शक्य होईल , याकरिता भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या लोकांची 
माहिती पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक आहे . आणि ; 

ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील नगरपालिका, ग्रामपंचायत , कॅन्टोमेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये राहणारे मालमत्ता धारकांनी त्यांचेकडील 
घरे/ दुकाने/ फ्लॅट तसे फार्म हाउसेस प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष भाडेतत्त्वावर देणे पोट-भाडेकरू ठेवणे किंवा विक्री केल्यास विकत घेणाऱ्याची, भाडेकरूंची 
माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यास ७ दिवसाचे आत कळविण्याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित 
होणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक वसाहत असल्याने तेथे काम करणारे लोकांना घरे भाड्याने दिली जातात. 
दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर एखादा गुन्हा घडल्यावर त्याची तत्काळ उकल करण्यासाठी भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या 
लोकांची संपूर्ण माहिती घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी त्याची मदत होऊ शकेल , 
अशी माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी, डॉ . जयश्री कटारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे. 


९ 


११८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, 


शके १ ९ ४१ 


घरमालकांनी त्यांचे घरात भाडेकरू ठेवताना भाडेकरूंचे संपूर्ण नाव , सध्याचा पत्ता , मूळ पत्ता , दोन फोटो त्यांना ओळखणाऱ्या व्यक्तींचे 
नाव व पत्ता , घरभाडे करारनामा, ओळखपत्र इत्यादी कागदपत्रे प्राप्त करून संबंधित स्थानिक पोलीस स्टेशन यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक 
करणेत येत आहे. सदर आदेशाप्रमाणे भाडेकरूबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला न दिल्यास असे व्यावसायिक हे भारतीय दंड विधान 
कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील . 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे दिनांक १२ डिसेंबर २०१८. सदरचा आदेश आदेशाच्या दिनांकापासून २ महिने 
अस्तित्वात राहील. 


पुणे , ७ ऑक्टोबर २०१८ . 


" 


- 


वाचावे : -- (१) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे , यांचेकडील पत्र क्रमांक दविका/ ड्रोन माहिती /३४५/ २०१८, दिनांक २९ सप्टेंबर २०१८ . 
( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश. 

आदेश ( एक्स -६ ९ ६६ ) 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश . 

क्रमांक पगक / कावि / ६९ ८७/ २०१८ .-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यातील छायाचित्र करणारे व्यावसायिक , खाजगी व्यक्ती, संस्था यांनी छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर करणार असल्यास त्याची पूर्व 
माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनला ७ दिवसापूर्वी कळवून त्याबाबत पोलीस स्टेशनची रितसर परवानगी घेणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता , 
१९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे संदर्भिय आदेश निर्गमित झाले आहेत. नमूद आदेशाची मुदत ३ ऑगस्ट २०१८ रोजी संपलेली आहे . 

ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाचे धार्मिक स्थळे, धरणे,केंद्रीय संस्था असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सुचनांनुसार तसेच 
गोपनीय माहितीनुसार दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहाळणी होऊन त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता 
असलेबाबत कळविण्यात आलेले आहे. यापूर्वी पुणे ग्रामीण हद्दीतील सासवड पोलीस स्टेशन हद्दीत श्री संत ज्ञानेश्वर माउली पालखी सोहळा 
दरम्यान खाजगी कंपनीकडून छायाचित्रणाकरिता ड्रोन कॅमेराचा अनाधिकृत वापर झालेला आहे. याबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनला कोणतीही 
पूर्व माहिती देण्यात आलेली नव्हती. पुणे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी होणाऱ्या धार्मिक सोहळे, लग्न समारंभ , राजकीय सभा यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर 
नागरिकांचा समावेश असतो अशा ठिकाणी ड्रोन कॅमेराद्वारे छायाचित्रण होऊन दुरुपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . याकरिता ड्रोन 
कॅमेराचा छायाचित्रणाकरिता वापर करणारे संस्थांनी व आयोजकांनी त्याबाबतची पूर्व माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक ठरत 
आहे. जणेकरून त्याची वेळीच पडताळणी करून त्याबाबतची सत्यता पटवून कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टिने योग्य ती खबरदारी घेता येईल . 

तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील छायाचित्रण करणारे व्यवसायिक, खाजगी व्यक्ती, संस्था यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेयाचा वापर 
करणार असल्यास त्याची पूर्व माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनला ७ दिवसांपूर्वी कळवून रितसर परवानगी घेणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता , 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित होणेस विनंती केलेली आहे . 

त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाची धार्मिक स्थळे, धरणे, केंद्रीय संस्था असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सुचनांनुसार तसेच 
गोपनीय माहितीनुसार दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहाळणी होऊन त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता 
असलेबाबत कळविण्यात आलेले आहे. याकरिता ड्रोन कॅमेरा छायाचित्रणाकरिता वापर करणाऱ्या संस्थानी व आयोजकांनी त्याबाबतची पूर्व माहिती 
स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक ठरत आहे. जेणेकरून त्याची वेळीच पडताळणी करून त्याबाबतची सत्यता पटवून कायदा व सुव्यवस्थेचा 
दृष्टिने योग्य ती खबरदारी घेता येईल , अशी माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , डॉ . जयश्री कटारे, अपर 
जिल्हादंडाधिकारी, पुणे फोजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे प्रतिबंध 
आदेश पारीत करीत आहे. 

पुणे जिल्ह्यातील व पोलीस स्टेशन हद्दीतील छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक , खाजगी व्यक्ती, इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये ड्रोन कॅमेरा वापरणारे 
यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर करत असल्यास त्याची पूर्व माहिती संबंधित पोलीस ठाण्यास कार्यक्रमाचेपूर्वी ७ दिवस आधी 
कळवून जिल्हाधिकारी कार्यालयाची रितसर परवानगी घेणे बंधनकारक आहे . 

सदर आदेशाप्रमाणे छायाचित्रण करणारे, व्यावसायिक, खाजगी व्यक्ती यांनी वरीलप्रमाणे संबंधित पोलीस स्टेशनकडे ७ दिवसात माहिती 
न दिल्यास भारतीय दंड विधान , कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे प्रस्तुतचा आदेश आदेशाच्या दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८ पासून दोन महिन्यांसाठी 
अंमलात राहील . 
पुणे , ३ ऑक्टोबर २०१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


- 


१० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , 


शके १ ९ ४१ 


११ ९ 


- 


चे 


वाचावे : -- (१) मा . पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक दविका/ जुनी वाहने/ खरेदी- विक्री/ ३४७/ २०१८ , दिनांक २९ सप्टेंबर २०१८. 
( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश . 

आदेश ( एक्स -६ ९ ६५ ) 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश . 

क्रमांक पगक / कावि / ७०७४ / २०१८.-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यात नगरपालिका, ग्रामपंचायत , कॅन्टोमेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये जुनी वाहने खरेदी- विक्री करणारे व्यवसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी- विक्री 
होणारे वाहनाबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यात ७ दिवसांचे आत कळविणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 

कलम १४४ प्रमाणे 
संदर्भिय आदेश निर्गमित झाले आहेत. नमूद आदेशाची मुदत १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी संपत आहे आणि; 

ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात असून वाहन दुरुस्त करणारे दुकानातून 
असा व्यवसाय करणारे व्यावसायिकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर आहे. पुणे शहर हद्दीतील फरासखाना पोलीस स्टेशनचे परिसरात बॉम्बस्फोटमध्ये 
सातारा जिल्ह्यातील चोरीच्या मोटारसायकलींचा वापर करण्यात आलेला होता. अलीकडे होत असलेल्या अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये सुद्धा 
चोरीच्या मोटारसायकलींचा सर्रास वापर होऊन अनेक गंभीर गुन्ह्यामध्ये गुन्हेगारांकडून चोरीच्या मोटारसायकली व इतर लहान मोठ्या वाहनांचा 
मोठ्या प्रमाणात वापर होत असल्याचे निर्दशनास आले आहे . आणि ; 

तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहती निर्माण झालेल्या असून जुन्या मोटारसायकली व वाहने यांचे खरेदी-विक्रीचे 
व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत . परंतु याबाबत खरेदी- विक्रीचा योग्य तो तपशील ठेवला जात नसलेने गुन्हेगारांकडून चोरीच्या वाहनांची 
खरेदी-विक्री होण्याची दाट शक्यता असते . खरेदी-विक्रीबाबत योग्य तपशील उपलब्ध नसलेने त्याचा गुन्हे उघडकीस येणेवर परिणाम होतो. 
यामुळे पोलीस स्टेशन हद्दीत जुनी वाहने खरेदी-विक्रीबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी-विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती 
(वाहन क्रमांक , इंजिन, चासी क्रमांक , मूळ मालकाचे नाव , मूळ गावचा व सध्या राहत असलेल्या ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता, मोबाईल क्रमांक , 
ओळखपत्र, वाहनाचे आरसीटीसी बुक खरेदी करणाऱ्याचे नाव , मूळ गावचा व सध्या राहत असलेल्या ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता , मोबाईल क्रमांक 
व ओळखपत्र इत्यादी) दर ७ दिवसांनी स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असून याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
१४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यास विनंती केलेली आहे . 

त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी -विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी -विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती 
स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी, डॉ . जयश्री कटारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार खालीलप्रमाणे 
प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे . 

सदर आदेशाप्रमाणे पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनीवाहने खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी- विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची 
माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला न दिल्यास असे व्यावसायिक हे भारतीय दंड विधान , कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस 
पात्र राहतील. 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१८ सदरचा आदेश आदेशाच्या दिनांकापासून २ महिने 
अस्तित्वात राहील . 


चे 


कलम 


पुणे , ८ ऑक्टोबर २०१८. 


वाचावे : --(१) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक दविका/ ड्रोन माहिती /२७/ २०१९ , दिनांक २९ जानेवारी २०१९ . 

( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश . 


आदेश ( एक्स-१११७) 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश. 

क्रमांक पगक / कावि/७४६/ २०१९ .-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील 
छायाचित्र करणारे व्यावसायिक , खाजगी व्यक्ती, संस्था यांनी छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेयाचा वापर करणार असल्यास त्याची पूर्व माहिती संबंधित 
पोलीस स्टेशनला ७ दिवसापूर्वी कळवून त्याबाबत पोलीस स्टेशनची रीतसर परवानगी घेणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम 
१४४ प्रमाणे संदर्भिय आदेश निर्गमित झाले आहेत . नमूद आदेशाची मुदत ३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी संपली आहे . 


१२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, 


शके १ ९ ४१ 


ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाचे धार्मिक स्थळे, धरणे, केंद्रीय संस्था असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सुचनांनुसार तसेच 
गोपनीय माहितीनुसार दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहाळणी होऊन त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता 
असलेबाबत कळविण्यात आलेले आहे. यापूर्वी पुणे ग्रामीण हद्दीतील सासवड पोलीस स्टेशन हद्दीत श्री संत ज्ञानेश्वर माउली पालखी सोहळा 
दरम्यान खाजगी कंपनीकडून छायाचित्रणाकरिता ड्रोन कॅमेऱ्याचा अनधिकृत वापर झालेला आहे. याबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनला कोणतीही 
पूर्व माहिती देण्यात आलेली नव्हती. पुणे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी होणाऱ्या धार्मिक सोहळे, लग्न समारंभ, राजकीय सभा यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर 
नागरिकांचा समावेश असतो अशा ठिकाणी ड्रोन कॅमेराद्वारे छायाचित्रण होऊन दुरूपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याकरिता ड्रोन 
कॅमेयाचा छायाचित्रणाकरिता वापर करणारे संस्थांनी व आयोजकांनी त्याबाबतची पूर्व माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक ठरत 
आहे. जंणेकरून त्याची वेळीच पडताळणी करून त्याबाबतची सत्यता पटवून कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य ती खबरदारी घेता येईल . 

ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक, खाजगी व्यक्ती, संस्था यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेऱ्याचा 
वापर करणार असल्यास त्याची पूर्व माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनला ७ दिवसांपूर्वी कळवून रीतसर परवानगी घेणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित होणेस पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी विनंती केलेली आहे . 

त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाचे धार्मिक स्थळे, धरणे,केंद्रीय संस्था असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सुचनांनुसार तसेच 
गोपनीय माहितीनुसार दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहाळणी होऊन त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता 
असलेबाबत कळविण्यात आलेले आहे . याकरिता ड्रोन कॅमेयाचा छायाचित्रणाकरिता वापर करणारे संस्थांनी व आयोजकांनी त्याबाबतची पूर्व 
माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक ठरत आहे. जेणेकरून त्याची वेळीच पडताळणी करून त्याबाबतची सत्यता पटवून कायदा 
व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य ती खबरदारी घेता येईल, अशी माझी खात्री पटली आहे . यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , डॉ . जयश्री 
कटारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे 
प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे . 

पुणे जिल्ह्यातील व पोलीस स्टेशन हद्दीतील छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक, खाजगी व्यक्ती, इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये ड्रोन कॅमेरा वापरणारे 
यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर करत असल्यास त्याची पूर्व माहिती संबंधित पोलीस ठाण्यास कार्यक्रमाचेपूर्वी ७ दिवस आधी 
कळवून जिल्हाधिकारी कार्यालयाची रीतसर परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. 

सदर आदेशाप्रमाणे छायाचित्रण करणारे, व्यावसायिक, खाजगी व्यक्ती यांनी वरीलप्रमाणे संबंधित पोलीस स्टेशनकडे ७ दिवसांत माहिती 
न दिल्यास भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील . 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे प्रस्तुतचा आदेश दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ पासून दोन महिन्यांसाठी अमलात 
राहील. 


पुणे , १ फेब्रुवारी २०१९ . 


वाचावे : --( १) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक दविका/ जुनी वाहने / खरेदी-विक्री/ ४२२ / २०१८, दिनांक ४ डिसेंबर 


२०१८ . 


( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश. 


आदेश ( एक्स -८०१२ ) 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश . 

क्रमांक पगक/ कावि / ८०० ९/ २०१८.--ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यात नगरपालिका, ग्रामपंचायत , कॅन्टोन्मेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी 
विक्री होणारे वाहनाबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यात ७ दिवसांचे आत कळविणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 

चे कलम 
१४४ प्रमाणे संदर्भिय आदेश निर्गमित झाले आहेत . नमूद आदेशाची मुदत ११ डिसेंबर २०१८ रोजी संपत आहे आणि 
ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात असून वाहन दुरुस्त करणारे 

दुकानातून 
असा व्यवसाय करणारे व्यावसायिकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर आहे. पुणे शहर हद्दीतील फरासखाना पोलीस स्टेशनचे परिसरात बॉम्बस्फोटमध्ये 
सातारा जिल्ह्यातील चोरीच्या मोटारसायकलीचा वापर करण्यात आलेला होता . अलीकडे होत असलेल्या अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये सुद्धा 
चोरीच्या मोटार सायकलींचा सर्रास वापर होऊन अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारांकडून चोरीच्या मोटारसायकली व इतर लहान मोठ्या वाहनांच्या 
मोठ्या प्रमाणात वापर होत असल्याचे निर्दशनास आले आहे आणि 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १९ ४१ 


१२१ 


तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहती निर्माण झालेल्या असून जुन्या मोटारसायकली व वाहने यांची खरेदी-विक्रीचे 
व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. परंतु याबाबत खरेदी- विक्रीचा योग्य तो तपशील ठेवला जात नसलेने गुन्हेगारांकडून चोरीच्या वाहनांची 
खरेदी-विक्री होण्याची दाट शक्यता असते . खरेदी-विक्रीबाबत योग्य तपशील उपलब्ध नसलेने त्याचा गुन्हे उघडकीस येणेवर परिणाम होतो. 
यामुळे पोलीस स्टेशन हद्दीत जुनी वाहने खरेदी-विक्रीबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी -विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती 
( वाहन क्रमांक, इंजिन, चासी क्रमांक, मूळ मालकाचे नाव , मूळ गावचा व सध्या राहत असलेले ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता मोबाईल क्रमांक, ओळखपत्र, 
वाहनाचे आरसीटीसी बुक खरेदी करणाऱ्याचेनाव, मूळ गावचा व सध्या राहत असलेल्या ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता , मोबाईल क्रमांक व ओळखपत्र 
इत्यादी) दर ७ दिवसांनी स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असून याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे 
आदेश निर्गमित करण्यास विनंती केलेली आहे . 

त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी- विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती 
स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , डॉ. जयश्री कटारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार खालीलप्रमाणे 
प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे. 

सदर आदेशाप्रमाणे पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी-विक्री होणाऱ्या वाहनांबातची 
माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला न दिल्यास असे व्यावसायिक हे भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस 
पात्र राहतील 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ , सदरचा आदेश आदेशाच्या दिनांकापासून २ महिने 
अस्तित्वात राहील . 


डॉ . जयश्री कटारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे , ७ ऑक्टोबर २०१८ . 


वाचावे : -- (१) मुख्याधिकारी , आळंदी नगरपरिषद, आळंदी देवाची, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांचेकडील प्रत्र क्रमांक आनपा/ १९ ७७/ २०१८ , 

दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ . 
( २) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३३ चे पोट -कलम ( १). 

आदेश ( एक्स-७७६८ ) 
क्रमांक पगक / कावि / ७८२८ / २०१८.-- ज्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३३ चे पोट - कलम ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांनुसार मी , डॉ . जयश्री कटारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे असे फर्माविते की, -- 
( १) तमाम लोकांना कळविण्यात येते की , श्रीक्षेत्र आळंदी येथील इंद्रायणी नदीचे पाणी कुबेर गंगा ते थेट थोरले पुलापर्यंत कोणत्याही 

ठिकाणी दोन्ही तीरावर पिण्याकरिता व स्वयंपाकाकरिता उपयोगात आणण्यास सक्त मनाई करण्यात येत आहे. 
( २) गावात असलेल्या ज्या विहिरीचे पाणी शुद्ध केलेल आहे. तथापि , ते पाणी भांडी घासणे वगैरेकरिता वापरावयाचे आहे. गावात ठिकठिकाणी 

पाण्याचे नळ आहेत त्या नळाचे पाणी पिण्यासाठी वापरावयाचे आहे . 
( ३) नदीचे पात्रात कोणतेही घाणेरडे कपडे धुऊ नयेत अगर कोणत्याही प्रकारे नदीचे पाणी दूषित होईल असे कृत्य करू नये. तसेच 

धुण्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागेत कपडे धुवावेत . 
(४) स्नानाच्या जागा पुरुष व स्त्रियांसाठी वेगवेगळ्या राखून ठेवलेल्या आहेत. त्याच जागेत संबंधितांनी स्नान करावे. 
सदरहू आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम १३१ प्रमाणे खटला केला जाईल , याची नोंद घ्यावी. 
सदरहू आदेशाची मुदत दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक ७ डिसेंबर २०१८ अखेर राहील . 

डॉ . जयश्री कटारे , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 
पुणे , २२ नोव्हेंबर २०१८ . 


१२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९, 


शके १ ९ ४१ 


वाचावे : -- (१) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३३ चे पोट -कलम (१) ( आय) . 

( २) मुख्याधिकारी, आळंदी नगरपरिषद , आळंदी देवाची, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांचेकडील प्रत्र क्रमांक आनपा/ १९ ६८/ २०१८ , 
दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ . 

आदेश ( एक्स-७७६ ९ ) 
क्रमांक पगक / कावि/ ७८२७/ २०१८.--ज्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३३ चे पोट -कलम (१) ( आय) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांनुसार मी , डॉ . जयश्री कटारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे असे फर्माविते की , दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक 
७ डिसेंबर २०१८ अखेर खेड तालुक्यातील आळंदी नगरपरिषदेच्या हद्दीतील एक मैलाच्या आत असणाऱ्या रस्त्यावर सार्वजनिक जागेत संसर्गजन्य 
रोग्यांनी येऊ नये. अशा प्रकारचा संसर्गजन्य रोगी आळंदी नगरपरिषद हद्दीत आढळून आल्यास नगरपरिषद त्यांच्यासाठी तयार केलेल्या शेडमध्ये 
यात्रेच्या मुदतीत त्यांना रहावे लागेल. 

डॉ . जयश्री कटारे , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 
पुणे , २२ डिसेंबर २०१८ . 


वाचावे : --( १) मोटार वाहन कायदा , १९ ८८ चे कलम ११५ / शासन अधिसूचना गृह विभाग क्रमांक एमएव्ही -०५८९ /सीआर -१०६१/टीआर -२ , 

दिनांक २० सप्टेंबर १९९ ० . 
( २) मुख्याधिकारी, आळंदी नगरपरिषद, आळंदी देवाची, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांचेकडील प्रत्र क्रमांक आनपा/ १९ ६५ / २०१८ , 
दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ . 

आदेश ( एक्स -७७६ ९ ) 


क्रमांक पगक/ कावि/ ७८२६ / २०१८ .-- ज्याअर्थी, मोटार वाहन कायदा, १९ ८८ चे कलम ११५/ शासन अधिसूचना गृहविभाग क्रमांक एमएव्ही 
०५८९/ सीआर-१०६१/ टीआरए -२ , दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ० अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , डॉ. जयश्री कटारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
पुणे असे फर्माविते की , खाली दिलेले मार्गावर दिनांक २ डिसेंबर २०१८ ते दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ (दोन्ही दिवस धरून) या मुदतीत 
सर्व मोटार वाहने वापरण्यास बंदी घालण्यात येत आहे . 
( १) पुणे - आळंदी रस्ता 

( अ ) धाकट्या पादुका एस.टी. स्टँड ते आळंदी ( जुन्या पुलावरून). 

( ब) धाकट्या पादुका एस.टी. स्टँड ते चाकण रस्ता जकात नाका ( नव्या पुलावरून). 
( २ ) चाकण - आळंदी रस्ता 

( अ) चाकण रस्ता जकात नाका ते एस . टी . स्टँड ( जुन्या व नवीन पुलावरून). 


( ३) आळंदी 


मरकळ / साळू रस्ता 


( ४ ) आळंदी 


वडगाव रस्ता 


( ५ ) आळंदी - केळगाव रस्ता 
( ६ ) आळंदी - चहोली रस्ता 


डॉ . जयश्री कटारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे. 


पुणे , २२ नोव्हेंबर २०१८. 


वाचावे : -- (१) महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) . 

( २) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील प्रत्र क्रमांक जिविशा/ बंदी आदेश / ४८०४/ २०१८ , दिनांक १३ जुलै २०१८ . 


आदेश ( एक्स -५०४८ ) 


क्रमांक गृह-१/कार्या-६ / एमएजी/बंदी आदेश/ एसआर-१७/ २०१८ .-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा 
हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी , याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९५१ चे कलम ३७(१) (३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचले 
क्रमांक २ अन्वये विनंती करून त्यासाठी पुढील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत . आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


१२३ 


- 


ज्या कारणांसाठी कलम ३७ ( १) (३) ची मागणी केलेली आहे ती कारणे खालीलप्रमाणे.- 
( अ) आगामी काळात उद्भवू शकणारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती.- 
( १ ) दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा कोरेगाव येथे दलित बांधव व सवर्ण समाजाच्या गटामध्ये वाद होऊन दगडफेक, तोड 

फोड , जाळपोळ अशा घटना घडून एक इसम मयत व बरेच जखमी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 
सदर घटनेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रभर तसेच जिल्ह्यात विविध दलित संघटनांकडून वेगवेगळ्या प्रकारे निषेध व्यक्त करण्यात येत 
आहे. श्री . संभाजी भिडे (गुरुजी) संस्थापक - अध्यक्ष , शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान , राहणार सांगली व श्री . मिलिंद एकबोटे , राहणार 
पुणे यांचेवर गुन्हा दाखल होऊन सुद्धा अटक होत नाही. तसेच मा . मुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संभाजी भिडे ( गुरुजी) संस्थापक 
अध्यक्ष, शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थान , यांचेबाबत विधिमंडळात संभाजी भिडे यांचेविरुद्ध कोणताही पुरावा नसल्याचे विधिमंडळात सांगून 
त्यांना क्लिनचीट दिली आहे. या कारणावरून विविध दलित संघटनांकडून विविध प्रकारची आंदोलने होण्याची शक्यता असून सदरवेळी 

हिंदुत्ववादी संघटनांचे कार्यकर्ते व दलित समाजाचे कार्यकर्ते समोरा- समोर येऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 
( २) श्री . संभाजी भिडे ( गुरुजी) यांनी पुणे शहरात सभेमध्ये मनुवादी हे संत ज्ञानेश्वर व संत एकनाथ महाराज यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहेत 

व त्यांच्या पुढचे होते असे वादग्रस्त विधान केलेले आहे. सदर वादग्रस्त वक्तव्याचा अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती व इतर विविध संघटनांकडून 
जाहीर निषेध करण्यात येत असून संभाजी भिडे यांचेविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी विविध प्रकारची 

आंदोलने करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ३) श्री . संभाजी भिडे ( गुरुजी) संस्थापक - अध्यक्ष, शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थान, राहणार सांगली हे त्यांच्या नेतृत्वाखाली छत्रपती शिवाजी 

महाराजांचे रायगड येथे ३२ मन सोन्याचे सिंहासन करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याने ते जिल्ह्यात बैठका घेऊन सढळ हाताने 

दान करावे असे आवाहन करत आहेत. 
( ४) शेतकरी संघटना आंदोलन .-- खासदार राजू शेट्टी संस्थापक -अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रात 

दूध दर व इतर मागण्यांसाठी दिनांक १६ जुलै २०१८ रोजी आंदोलन करण्यात येणार असून त्यावेळी अनुचित प्रकार घडून कायदा 

व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ५ ) ऊस दर आंदोलन.-- ऊस निर्यात बंदीच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करतेवळी शेतकऱ्यांकडून विरोध होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा 

प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 


( ६ ) अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीन शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत मेळावे आयोजित केले आहेत . 


( ७) मराठा आरक्षण मिळणेबाबत मराठा क्रांती मार्चाचे वतीने जिल्ह्यात रस्ता रोको, निदर्शने यांसारखी आंदोलने होण्याची शक्यता आहे. 


( ८ ) महापालिका विरोधातील नावीन्यपूर्ण आंदोलने. 
(९ ) गोवंश हत्याबंदी, बेकायदा अतिक्रमण हटाव मोहीम व धार्मिक स्थळ निष्कासन करणेची कार्यवाही चालू असून त्यामध्ये कायदा 

व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 
( १० ) सांगली- मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका हद्दीत महापालिका प्रशासनाच्या वतीने बेकायदा बांधकाम अतिक्रमण हटाव मोहीम . 
( ११ ) मा . उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका हद्दीतील विविध धर्मांची अनधिकृत धार्मिक 
स्थळे 

काढून घेणेसाठी महानगरपालिका प्रशासनाने संबंधिताना नोटिसा दिल्या आहेत. अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटवू नयेत याकरिता 
सर्वच जाती- धर्मांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. 
( १२ ) विविध आंदोलने .-- विविध प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याकरिता विविध पक्ष संघटनांकडून मोर्चे, धरणे, निदर्शने , 

उपोषणे, आत्मदहन यासारखी आंदोलने केली जात आहेत. आंदोलन हाताळताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 

शक्यता आहे. 
( ब ) आगामी सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने इच्छुक उमेदवारांच्या जनतेशी गाठी भेटी 
सुरू झाल्या असून इच्छुक उमेदवार व जनतेमध्ये सार्वजनिक कामावरून वाद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 


( क ) सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका निवडणूक .- 
(१) सांगली-मिरज- कुपवाड शहर महानगरपालिकामध्ये एकूण २० प्रभागांमध्ये ७८ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. 


१२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, 


शके १ ९ ४१ 


३ 


ऑगस्ट २०१८ रोजी मतमोजणी 


( २) वरील निवडणुकीचे मतदान दिनांक १ ऑगस्ट २०१८ रोजी मतदान होणार 

असून 

दिनांक 
होऊन निकाल जाहीर केला जाणार आहे. 


(३ ) निवडणूक कालावधी दरम्यान प्रचार सभा , मतदान, मतमोजणी व निकालावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणेची शक्यता 

आहे . 


आगामी सण उत्सव.- 


( १ ) आषाढी एकादशी .-- दिनांक २३ जुलै २०१८ रोजी आषाढी एकादशीनिमित जिल्ह्यात बऱ्याच ठिकाणी विठ्ठल मंदिरात मोठ्या 

प्रमाणात एकादशी साजरी करण्यात येणार आहे. 


( २) बेंदूर .-- दिनांक २५ जुलै २०१८ रोजी सांगली जिल्ह्यात बेंदूर ( बैल पोळा) हा सण मोठ्या प्रमाणावर साजरा करण्यात येणार 

आहे. 
त्याअर्थी, मी, वि. ना . काळम, जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन १९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम , ३७ (१) ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले, दंडे काठ्या अथवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 

बरोबर 
नेणे. 


( २) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक द्रव्य बरोबर नेणे. 
( ३ ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे आणि 


तयार करणे . 


( ४ ) मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे. 
( ५) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , अर्वाच्य गाणी गाणे, वाद्ये वाजविणे , नकला, निदर्शने करणे . 
( ६) ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल 

अशा पद्धतीने हावभाव करणे , फलक चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे . 
( ७) जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे. 
( ८ ) सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही . 

सदरचा आदेश दिनांक १४ जुलै २०१८ रोजीचे ०१.०० वाजलेपासून ते दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात 
राहील . 


६ 


सांगली, १३ जुलै २०१८ . 


वाचावे : -- ( १) महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३) . 

( २) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील प्रत्र क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश-५३३८ / २०१८, दिनांक १४ ऑगस्ट २०१८ . 


आदेश ( एक्स-६०४१ ) 


क्रमांक गृह-१/कार्या-६/एमएजी/बंदी आदेश /एसआर-२० / २०१८ .-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा 
हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी , याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९५१ चे कलम ३७(१) (३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचले 
क्रमांक २ अन्वये विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत . आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे. 
ज्या कारणांसाठी कलम ३७ (१) (३) ची मागणी केलेली आहे ती कारणे खालीलप्रमाणे.- 
( अ) आगामी काळात उद्भवू शकणारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती.- 
( १ ) मराठा आरक्षण.-- दिनांक १८ जुलै २०१८ रोजी पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात सकल मराठा समाजाच्या वतीने मराठा समाजास 

आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता विविध प्रकारची हिंसक आंदोलने करण्यात येत आहेत . सांगली जिल्ह्यातही सकल मराठा समाजाच्या 
वतीने विविध प्रकारची हिंसक आंदोलने करण्यात आली असून विविध पोलीस ठाणेत एकूण १६ गुन्हे दाखल झालेले आहेत व 
सार्वजनिक मालमत्तेचे एकूण ३२ ,९ ५,००० रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


१२५ 


दिनांक ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी क्रांती दिनी मराठा समाज, मराठा स्वराज संघ , महाराष्ट्र व इतर मराठा संघटनांनी बायका/ 
मुले, गुरेढोरे रस्त्यावर बसवून आंदोलन करणार असलेबाबतची माहिती मिळून येत आहे. तसेच गावापासून शहरापर्यंत होत असलेल्या 

आंदोलनात एका व्यक्तीला अटक म्हणजे गावाला अटक , असे समजून कुटुंबासोबत गावाने अटक करून घ्यावी , असे आवाहन 

करण्यात येत आहे. सदर आंदोलने हाताळताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( २) मुस्लीम समाज / धनगर समाज आरक्षण.-- सकल मराठा क्रांती मोर्चा आरक्षण आंदोलन पाठोपाठ मुस्लीम व धनगर समाजातर्फेही 

आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत . सांगली जिल्ह्यामध्ये ही मुस्लीम समाजाच्या व 

धनगर समाजाच्या विविध संघटना यांच्याकडून मोर्चे, धरणे आंदोलने, उपोषण या सारखी विविध आंदोलने करण्यात येणार आहेत. 
( ३) भीमा कोरेगाव येथील घटना.-- दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा कोरेगाव येथील घटनेच्या अनुषंगाने दलित / सवर्ण समाजामध्ये 

अजूनही रोष असून सदर घटनेच्या अनुषंगाने दाखल गुन्ह्यामध्ये मिलिंद एकबोटे यांना अटक झालेली आहे. परंतु संभाजी भिडे 
( गुरुजी) यांना अद्यापही अटक झालेली नाही, तसेच श्री . संभाजी भिडे (गुरुजी) यांनी मनुस्मृतीबाबत केलेल्या आक्षेपार्ह विधानावरून 
सध्या वादविवाद सुरू असून याबाबत विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत , सदर आंदोलने हाताळताना कायदा व सुव्यवस्थेचा 

प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 
( ४) शेतकरी संघटना आंदोलन.-- खासदार राजू शेट्टी संस्थापक - अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या 

विविध प्रकारच्या मागण्यांकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात आलेली आहेत . यापुढेही शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांकरिता 

विविध प्रकारची आंदोलने अचानक करण्यात येऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ५ ) विविध आंदोलने.-- विविध प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाने लक्ष वेधण्याकरिता विविध पक्ष संघटनांकडून मोर्चे, धरणे , निदर्शने , 

उपोषणे, आत्मदहन यासारखी आंदोलने केली जात आहेत . आंदोलन हाताळताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 

शक्यता आहे . 
( ब ) सांगली- मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये भाजप पक्षास प्रथमच स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने भाजप पक्षाचे 
विजयी उमेदवार व इतर पक्षांचे पराभूत उमेदवार यांच्यामध्ये जय- पराजय या कारणावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 


( क ) आगामी सण उत्सव. 
( १ ) बकरी ईद .-- दिनांक २२ ऑगस्ट २०१८ रोजी सांगली जिल्ह्यात बकरी ईद हा सण मोठ्या प्रमाणावर साजरा करण्यात येणार 

आहे. 


त्याअर्थी, मी , वि . ना . काळम , जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन १ ९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ ( १) (३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
( १) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , दंडे काठ्या अथवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर 

नेणे 


( २ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक द्रव्य बरोबर नेणे. 
( ३) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे आणि 

तयार करणे. 


( ४ ) मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे . 
( ५) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, अर्वाच्य गाणी गाणे, वाद्ये वाजविणे, नकला, निदर्शने करणे. 
( ६) ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल 

अशा पद्धतीने हावभाव करणे , फलक चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे . 
( ७) जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे. 
( ८ ) सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 
सदरचा आदेश दिनांक ८ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे ०१.०० वाजलेपासून ते दिनांक ऑगस्ट 

२०१८ 

रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात 
राहील 


८ 


२७ 


. 


सांगली , ८ ऑगस्ट २०१८ . 


१२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१ ९ / आषाढ १३ - १९ , 


शके १ ९ ४१ 


वाचावे : -- (१) महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) (३) . 

( २) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील प्रत्र क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश-७३३४ / २०१८ , दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८. 


आदेश ( एक्स -७३ ९ ५ ) 


क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / एमएजी/बंदी आदेश/ एसआर -२६/ २०१८ .-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा 
हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी, याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( ३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचले 
क्रमांक २ अन्वये विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत. आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे . 
ज्या कारणांसाठी कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) ची मागणी केलेली आहे ती कारणे खालीलप्रमाणे.- 
( अ) आगामी काळात उद्भवू शकणारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती.- 
( १ ) शेतकरी संघटना आंदोलन.-- सध्या सांगली जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्यांचा ऊस गळीत हंगाम सुरू झाला आहे. खासदार 

श्री . राजू शेट्टी, संस्थापक - अध्यक्ष , स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांच्या नेतृत्वाखाली दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१८ रोजी जयसिंगपूर , 
जिल्हा कोल्हापूर येथे १७ वी ऊस परिषद पार पडली . श्री . राजू शेट्टी, खासदार, संस्थापक -अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना 
यांनी ऊस दरासाठी आरपारची लढाई करावी लागेल , असे जाहीर केले आहे. साखर कारखान्यांकडून ऊसाला रास्त हमीभाव 
जाहीर न करता मागील बिले न देता काही साखर कारखान्यांकडून गळीत हंगाम सुरू करण्यात आला आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या 
उसाच्या दराबाबत शासनाकडून ठोस कार्यवाही केली जात नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या ऊस तोडी बंद 

पाडून उसाची 

वाहतूक 
बंद करण्याच्या घटना सध्या घडत आहेत. यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 
( २) मराठा आरक्षण.-- दिनांक १८ जुलै २०१८ रोजी पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात सकल मराठा समाजाच्या वतीने मराठा समाजास 

आरक्षण मिळावे, या मागणीकरिता विविध प्रकारची हिंसक आंदोलने करण्यात येत आहेत. सांगली जिल्ह्यातही सकल मराठा समाजाच्या 
वतीने विविध प्रकारची हिंसक आंदोलने करण्यात आली असून विविध पोलीस ठाणेत एकूण १७ गुन्हे दाखल झालेले आहेत व 

सार्वजनिक मालमत्तेचे एकूण ३३,००,००० रुपयांचे नुकसान झालेले आहे . 
(३ ) मुस्लीम समाज / धनगर समाज आरक्षण.-- सकल मराठा क्रांती मोर्चा आरक्षण आंदोलन पाठोपाठ मुस्लीम व धरगर समाजातर्फेही 

आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत . सांगली जिल्ह्यामध्येही मुस्लीम समाजाच्या व 

धनगर समाजाच्या विविध संघटना यांच्याकडून मोर्चे, धरणे आंदोलने, उपोषण या सारखी विविध आंदोलने करण्यात येणार आहेत . 
( ४ ) भीमा कोरेगाव येथील घटना .-- दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा कोरेगाव येथील घटनेच्या अनुषंगाने दलित / सवर्ण समाजामध्ये 

अजूनही रोष असून सदर घटनेच्या अनुषंगाने दाखल गुन्ह्यामध्ये मिलिंद एकबोटे यांना अटक झालेली आहे. परंतु संभाजी भिडे 
( गुरुजी) यांना अद्यापही अटक झालेली नाही, तसेच श्री. संभाजी भिडे ( गुरुजी) यांनी मनुस्मृतीबाबत केलेल्या आक्षेपार्ह विधानावरून 
सध्या वादविवाद सुरू असून याबाबत विविध प्रकारची आंदोलन करण्यात येत आहेत सदर आंदोलने हाताळताना कायदा व सुव्यवस्थेचा 

प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 
( ५) अखिल भारतीय किसान सभा - शेतकरी मेळावा.-- अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी, रत्नागिरी 

नागपूर हायवे जमीन अधिग्रहित करण्याचे काम थांबवावे, इनाम वर्ग-३ च्या सातबारा पत्रकातील नोंदीमध्ये कोणताही बदल न करता 
सदर जमिनी वक्फच्या मालमत्ता समजून इनामधारक शेतकऱ्यांच्या नावावर कराव्यात . या व इतर मागण्यांकरिता मेळावे आयोजित 
केले जात आहेत . 


१ 


( ६ ) गोवंश हत्याबंदी कायदा .-- गोवंश हत्याबंदी कायद्यास विविध मुस्लीम संघटना व दलित संघटनांचा प्रखर विरोध आहे. मिरज 

तालुक्यामध्ये बहुसंख्य मुस्लीम या व्यवसायामध्ये आहेत . गोवंश हत्याबंदीमुळे त्यांच्या व्यवसायावर विपरित परिणाम झाला आहे. भविष्यात 

या मागणीसाठी तीव्र आंदोलने होण्याची शक्यता आहे. 
( ७) बेकायदा बांधकाम अतिक्रमण हटाव मोहीम.-- सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका हद्दीत महापालिका प्रशासनाच्या 

वतीने सर्व प्रकारची बेकायदा बांधकामे काढण्याची कारवाई सुरू केल्यास बेकायदा बांधकाम काढल्यास विरोध होऊन कायदा व 

सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 
( ८ ) धार्मिक स्थळ निष्कासन .-- मा . उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका हद्दीतील विविध 

धर्मांची अनधिकृत धार्मिक स्थळे काढून घेणेसाठी महापालिका प्रशासनाने संबंधितांना नोटिसा दिल्या आहेत. अनधिकृत धार्मिक स्थळे 
हटवू नये याकरिता सर्वच जाती -धर्मांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. भाजपा युवा मोर्चाचे वतीने अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे 
अतिक्रमण काढताना सर्वच जाती-धर्मांकडून विरोध होऊन त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


- 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


१२७ 


( ५ ) विविध आंदोलने.-- विविध प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाने लक्ष वेधण्याकरिता विविध पक्ष संघटनांकडून मोर्चे, धरणे , निदर्शने , 

उपोषणे , आत्मदहन यासारखी आंदोलने केली जात आहेत. आंदोलन हाताळताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता आहे . 


( ब) श्री . राजू शेट्टी, खासदार , संस्थापक -अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तसेच श्री . सदाभाऊ खोत, राज्यमंत्री कृषी व 
फलोत्पादन, पणन आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता, संस्थापक - अध्यक्ष, रयत क्रांती संघटना यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये ऊस दराचे आंदोलनावरून 
वाद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( क ) आगामी सण उत्सव. 
( १) दिपावली.-- दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१८ ते ९ नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत सर्वत्र दिपावलीचा सण साजरा होणार आहे. 

त्याअर्थी, मी , वि . ना. काळम, जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन १९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा , कलम , ३७ (१) (३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे . 
( १) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले, दंडे काठ्या अथवा शारिरीक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर 

नेणे. 


( २) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक द्रव्य बरोबर नेणे. 
( ३) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे आणि 

तयार करणे. 


( ४ ) मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे. 
( ५ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , अर्वाच्य गाणी गाणे, वाद्ये वाजविणे, नकला, निदर्शने करणे . 
(६ ) ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल 

अशा पद्धतीने हावभाव करणे , फलक चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे. 
( ७ ) जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे. 
( ८ ) सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 

सदरचा आदेश दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचे ०१.०० वाजलेपासून ते दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात 
राहील. 


सांगली, १ नोव्हेंबर २०१८ . 


वाचावे : --( १ ) महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) . 


( २) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश -७७७५/ २०१८, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ . 


आदेश ( एक्स -७६८३ ) 


२ 


क्रमांक गृह -१/कार्या-६/ एमएजी/बंदी आदेश/ एसआर-२८ / २०१८.-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा 
हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी, याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( ३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचले 
क्रमांक २ अन्वये विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे. 
ज्या कारणांसाठी कलम ३७ ( १) (३) ची मागणी केलेली आहे ती कारणे खालीलप्रमाणे.- 
( अ ) आगामी काळात उद्भवू शकणारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती.- 
( १ ) शेतकरी संघटना आंदोलन.-- सध्या सांगली जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्यांचा ऊस गळीत हंगाम सुरू झाला आहे. त्यापैकी 

काही साखर कारखान्यांकडून गत हंगामात गाळप केलेल्या उसाची बीले अद्याप शेतकऱ्यांना दिली गेली नाहीत . शेतकऱ्यांच्या उसाला 
हमीभाव मिळावा , प्रलंबित ऊस बीले मिळावीत याकरिता शेतकरी आग्रही आहेत . उसाला दर मिळावा या मागणीकरिता विविध 
शेतकरी संघटनांकडून आंदोलने केली जात आहेत. 


१२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, 


शके १ ९ ४१ 


१ 


( २) मराठा आरक्षण.-- दिनांक १८ जुलै २०१८ रोजीपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात सकल मराठा समाजाच्या वतीने मराठा समाजास आरक्षण 

मिळावे, या मागणीकरिता विविध प्रकारची हिंसक आंदोलने करण्यात येत आहेत . सांगली जिल्ह्यातही सकल मराठा समाजाच्या 
वतीने विविध प्रकारची हिंसक आंदोलने करण्यात आली असून विविध पोलीस ठाणेत एकूण १८ गुन्हे दाखल झालेले आहेत व 
सार्वजनिक मालमत्तेचे एकूण ३३,००,००० रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशन कालावधीत सकल मराठा 
क्रांती मोर्चाच्यावतीने मराठा समाजास आरक्षण मिळावे, या मागणीकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न 

करीत असताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
(३ ) मुस्लीम समाज | धनगर समाज आरक्षण.-- सकल मराठा क्रांती मोर्चा आरक्षण आंदोलनापाठोपाठ मुस्लीम व धनगर समाजातर्फेही 

आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत . सांगली जिल्ह्यामध्येही मुस्लीम समाजाच्या व 

धनगर समाजाच्या विविध संघटना यांच्याकडून मोर्चे, धरणे आंदोलने, उपोषण यांसारखी विविध आंदोलने करण्यात येणार आहेत . 
( ४) भीमा कोरेगाव येथील घटना .-- दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा कोरेगाव येथील घटनेच्या अनुषंगाने दलित / सवर्ण समाजामध्ये 

अजूनही रोष असून सदर घटनेच्या अनुषंगाने दाखल गुन्ह्यामध्ये मिलिंद एकबोटे यांना अटक झालेली आहे. परंतु संभाजी भिडे 
( गुरुजी) यांना अद्यापही अटक झालेली नाही. भीमा कोरेगाव घटनेस दिनांक १ जानेवारी २०१९ रोजी एक वर्ष पूर्ण होत असल्याने 
व दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन, बाबरी मशिद पतन दिन, विजय दिन पूर्वतयारीच्या 
अनुषंगाने दलित - सवर्ण, हिंदू-मुस्लीम समाजाकडून वेगवेगळ्या प्रकारची रॅली , प्रबोधनपर कार्यक्रम यांचे आयोजन या कारणावरून 

दलित - सवर्ण नेते , कार्यकर्ते समोरासमोर आल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 
( ५ ) अखिल भारतीय किसान सभा- शेतकरी मेळावा.-- अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी, रत्नागिरी 

नागपूर हायवेकरिता जमीन अधिग्रहित करण्याचे काम थांबवावे, इनाम वर्ग-३ च्या सातबारा पत्रकामधील नोंदीमध्ये कोणताही बदल 
न करता सदर जमिनी वक्फच्या मालमत्ता समजून इनामधारक शेतकऱ्यांच्या नावावर कराव्यात , या व इतर मागण्यांकरिता मेळावे 

आयोजित केले जात आहेत . 
(६ ) विविध आंदोलने.-- विविध प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाने लक्ष वेधण्याकरिता विविध पक्ष संघटनांकडून मोर्चे, धरणे, निदर्शने, 

उपोषणे, आत्मदहन यासारखी आंदोलने केली जात आहेत. आंदोलने हाताळताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 

शक्यता आहे . 
( ब ) श्री. राजू शेट्टी , खासदार , संस्थापक - अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तसेच श्री . सदाभाऊ खोत , राज्यमंत्री, कृषी व 
फलोत्पादन, पणन आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता, संस्थापक - अध्यक्ष, रयत क्रांती संघटना यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये ऊस दराचे आंदोलनावरून 
वाद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( क ) आगामी सण- उत्सव.-. 
( १) ६ डिसेंबर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन.- जिल्ह्यात दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ रोजी दलित समाजाकडून विविध 

कार्यक्रमांचे आयोजन करून डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन साजरा करण्यात येणार आहे . 
(२ ) ६ डिसेंबर बाबरी मशिद पतन दिन.- सदर दिवशी मुस्लीम समाजाकडून बाबरी मशिद पाडल्याच्या निषेधार्थ काळा दिन म्हणून 

पाळला जातो व विविध हिंदू संघटनांकडून ६ डिसेंबर हा दिवस विजय दिन म्हणून साजरा केला जातो. 
(३) धानम्मा देवी यात्रा.- दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ रोजी गुड्डापूर , तालुका जत येथील श्री धानम्मा देवीची यात्रा संपन्न होणार आहे. 

सदर यात्रेकरिता महाराष्ट्राव्यतिरिक्त आंध्र प्रदेश , कर्नाटक राज्यातून मोठ्या प्रमाणावर भाविक उपस्थित राहतात. 
त्याअर्थी, मी , वि . ना . काळम , जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन १ ९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ (१) ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
( १) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , काठ्या अथवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 

बरोबर 
नेणे. 


६ 


( २) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक द्रव्य बरोबर नेणे. 
( ३) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे किंवा सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे 

आणि तयार करणे. 


( ४ ) मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


१२ ९ 


( ५) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , अर्वाच्य गाणी गाणे , वाद्ये वाजविणे , नकला, निदर्शने करणे . 
( ६) ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल 

अशा पद्धतीने हावभाव करणे , फलक , चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे. 
( ७ ) जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे. 
( ८ ) सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 
सदरचा आदेश दिनांक २ डिसेंबर २०१८ रोजीचे ०१.०० वाजलेपासून ते दिनांक डिसेंबर 

२०१८ 

रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात 


१६ 


राहील. 


सांगली , ३० नोव्हेंबर २०१८ . 


वाचावे : -- ( १) महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) . 

( २ ) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील प्रत्र क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश -६७१९ / २०१८ , दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८. 


आदेश ( एक्स -७०७५) 


क्रमांक गृह-१/कार्या-६/एमएजी/बंदी आदेश /एसआर-२४ / २०१८ .-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा 
हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी, याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( ३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचले 
क्रमांक २ अन्वये विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत . आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे . 
ज्या कारणांसाठी कलम ३७ ( १) ( ३) ची मागणी केलेली आहे ती कारणे खालीलप्रमाणे.- 
( अ) आगामी काळात उद्भवू शकणारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती.- 
( १ ) मराठा आरक्षण .-- दिनांक १८ जुलै २०१८ रोजी पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात सकल मराठा समाजाच्या वतीने मराठा समाजास 

आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता विविध प्रकारची हिंसक आंदोलने करण्यात येत आहेत . सांगली जिल्ह्यातही सकल मराठा समाजाच्या 
वतीने विविध प्रकारची हिंसक आंदोलने करण्यात आली असून विविध पोलीस ठाणेत एकूण १७ गुन्हे दाखल झालेले आहेत व 

सार्वजनिक मालमत्तेचे एकूण ३३,००,००० रुपयांचे नुकसान झालेले आहे . 
( २) मुस्लीम समाज | धनगर समाज आरक्षण.-- सकल मराठा क्रांती मोर्चा आरक्षण आंदोलनापाठोपाठ मुस्लीम व धनगर समाजातर्फेही 

आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत . सांगली जिल्ह्यामध्येही मुस्लीम समाजाच्या व 

धनगर समाजाच्या विविध संघटना यांच्याकडून मोर्चे, धरणे आंदोलने, उपोषण या सारखी विविध आंदोलने करण्यात येणार आहेत . 
( ३ ) भीमा कोरेगाव येथील घटना.-- दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा कोरेगाव येथील घटनेच्या अनुषंगाने दलित / सवर्ण समाजामध्ये 

अजूनही रोष असून सदर घटनेच्या अनुषंगाने दाखल गुन्ह्यामध्ये मिलिंद एकबोटे यांना अटक झालेली आहे. परंतु संभाजी भिडे 
( गुरुजी) यांना अद्यापही अटक झालेली नाही, तसेच श्री. संभाजी भिडे (गुरुजी) यांनी मनुस्मृतीबाबत केलेल्या आक्षेपार्ह विधानावरून 
सध्या वादविवाद सुरू असून याबाबत विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत . सदर आंदोलने हाताळताना कायदा व सुव्यवस्थेचा 

प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 
( ४ ) शेतकरी संघटना आंदोलन.-- खासदार राजू शेट्टी संस्थापक - अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या 

विविध प्रकारच्या मागण्याकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात आलेली आहेत . यापुढेही शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांकरिता 

विविध प्रकारची आंदोलने अचानक करण्यात येऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
( ५ ) अखिल भारतीय किसान सभा- शेतकरी मेळावा.-- अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी, रत्नागिरी 

नागपूर हायवे जमीन अधिग्रहित करण्याचे काम थांबवावे, इनाम वर्ग-३ च्या सातबारा पत्रकातील नोंदीमध्ये कोणताही बदल न करता 
सदर जमिनी वक्फच्या मालमत्ता समजून इनामधारक शेतकऱ्यांच्या नावावर कराव्यात . या व इतर मागण्यांकरिता मेळावे आयोजित 
केले जात आहेत . 


( ६) गोवंश हत्याबंदी कायदा .-- गोवंश हत्याबंदी कायद्यास विविध मुस्लीम संघटना व दलित संघटनांचा प्रखर विरोध आहे. मिरज 

तालुक्यामध्ये बहुसंख्य मुस्लीम या व्यवसायामध्ये आहेत . गोवंश हत्याबंदीमुळे त्यांच्या व्यवसायावर विपरित परिणाम झाला आहे. भविष्यात 
या मागणीसाठी तीव्र आंदोलने होण्याची शक्यता आहे . 


१३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९ , 


शके १ ९ ४१ 


( ७) बेकायदा बांधकाम अतिक्रमण हटाव मोहीम .-- सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका हद्दीत महापालिका प्रशासनाच्या 

वतीने सर्व प्रकारची बेकायदा बांधकामे काढण्याची कारवाई सुरू केल्यास बेकायदा बांधकाम काढल्यास विरोध होऊन कायदा व 

सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 
( ८ ) धार्मिक स्थळ निष्कासन .-- मा . उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका हद्दीतील विविध 

धर्मांची अनधिकृत धार्मिक स्थळे काढून घेणेसाठी महापालिका प्रशासनाने संबंधिताना नोटिसा दिल्या आहेत. अनधिकृत धार्मिक स्थळे 
हटवू नये याकरिता सर्वच जाती धर्मांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. भाजपा युवा मोर्चाचे वतीने अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे 

अतिक्रमण काढताना सर्वच जाती धर्मांकडून विरोध होऊन त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 
( ९ ) विविध आंदोलने.-- विविध प्रलंबित मागण्याकडे प्रशासनाने लक्ष वेधण्याकरिता विविध पक्ष संघटनांकडून मोर्चे, धरणे , निदर्शने , 

उपोषणे , आत्मदहन यासारखी आंदोलने केली जात आहेत. नुकत्याच दिल्ली येथील जंतरमंतर या ठिकाणी राज्य घटनेच्या प्रती 
जाळल्याच्या घटनेच्या अनुषंगाने विविध दलित संघटनांकडून विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत . सदरची आंदोलने हाताळताना 

कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 
( ब ) सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये भाजप पक्षास प्रथमच स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने भाजप पक्षाचे 
विजयी उमेदवार व इतर पक्षांचे पराभूत उमेदवार यांच्यामध्ये जय- पराजय या कारणावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 


. 


( क ) आगामी सण उत्सव ... 
( १ ) नवरात्र उत्सव.-- ( अ) दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ ते १८ ऑक्टोबर २०१८ अखेर नवरात्र उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा 

करण्यात येणार आहे , नवरात्र उत्सव दरम्यान दररोज दुर्गामाता दिंडीचेजिल्ह्यात ठिकठिकाणी आयोजन करण्यात येते . राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघाच्या वतीने सवाद्य पथसंचलन करण्यात येते . तसेच नवरात्र उत्सव काळात दररोज दांडिया , गरबा नृत्याचे आयोजन 
केले जाते . 


( ब) दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१८ कवठेएकंद, तालुका तासगाव येथे शोभेच्या दारूची आतिषबाजी करण्यात येणार आहे. 
( क ) नवरात्र उत्सव काळात आरेवाडी, तालुका कवठेमहंकाळ येथे श्री. विरांबा बनात धनगर समाजाच्या वतीने धनगर समाज मेळावा 

आयोजिक केला आहे. 


( ड ) दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी विटा येथे रेवणसिद्ध देवाची पालखी शर्यत पार पडणार आहे. 

त्याअर्थी, मी , वि . ना . काळम , जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन १ ९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ ( १) ( ३ ) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार सांगली जिल्हा स्थलसिम हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे काठ्या अथवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 

बरोबर 
नेणे. 


( २ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ३ ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे आणि 

तयार करणे. 


( ४) मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे . 
( ५) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , अर्वाच्य गाणी गाणे , वाद्ये वाजविणे , नकला, निदर्शने करणे, 
( ६ ) ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल 

अशा पद्धतीने हावभाव करणे , फलक चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे . 
( ७ ) जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे. 
( ८ ) सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही . 
सदरचा आदेश दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे ०१.०० वाजलेपासून ते दिनांक ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे २४.०० 

वाजेपर्यंत 
अमलात राहील . 


२४ 


सांगली, ६ ऑक्टोबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १९ , शके १९ ४१ 


१३१ 


- 


वाचावे : -- ( १) महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) . 


( २) अपर पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ बंदी आदेश/ ४४५/ २०१९, दिनांक १७ जानेवारी २०१९ . 


आदेश ( एक्स -६२१ ) 


क्रमांक गृह -१/कार्या-६/ एमएजी/बंदी आदेश/ एसआर-२ / २०१९.-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत 
कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी, याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत महाराष्ट्र 
पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचले क्रमांक २ 
अन्वये विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे. 
ज्या कारणांसाठी कलम ३७ ( १) (३) ची मागणी केलेली आहे ती कारणे खालीलप्रमाणे .- 
( अ ) आगामी काळात उद्भवू शकणारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती.- 
( १ ) शेतकरी संघटना आंदोलन.-- सांगली जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम सुरू झालेले आहेत . त्यापैकी काही 

साखर कारखान्यांकडून गत हंगामात गाळप केलेल्या उसाची बीले अद्याप शेतकऱ्यांना दिली गेली नाहीत. शेतकऱ्यांच्या उसाला 
हमीभाव मिळावा, प्रलंबित ऊस बीले मिळावीत , याकरिता शेतकरी आग्रही आहेत . उसाला दर मिळावा या मागणीकरिता विविध 
शेतकरी संघटनांकडून आंदोलने केली जात आहेत. 


( २) मराठा आरक्षण .-- दिनांक १८ जुलै २०१८ रोजीपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात सकल मराठा समाजाच्या वतीने मराठा समाजास आरक्षण 

मिळावे या मागणीकरिता विविध प्रकारची हिंसक आंदोलने करण्यात येत आहेत . सांगली जिल्ह्यातही सकल मराठा समाजाच्या 
वतीने विविध प्रकारची हिंसक आंदोलने करण्यात आली असून विविध पोलीस ठाणेत एकूण १८ गुन्हे दाखल झालेले आहेत व 
सार्वजनिक मालमत्तेचे एकूण ३३,००,००० रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशन कालावधीत सकल मराठा 
क्रांती मोर्चाच्यावतीने मराठा समाजास आरक्षण मिळावे, या मागणीकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न 

करीत असताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
(३ ) मुस्लीम समाज | धनगर समाज आरक्षण.-- सकल मराठा क्रांती मोर्चा आरक्षण आंदोलना पाठोपाठ मुस्लीम व धनगर समाजातर्फेही 

आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत. सांगली जिल्ह्यामध्येही मुस्लीम समाजाच्या व 

धनगर समाजाच्या विविध संघटना यांच्याकडून मोर्चे, धरणे आंदोलने, उपोषण यांसारखी विविध आंदोलने करण्यात येणार आहेत. 
( ४ ) अखिल भारतीय किसान सभा - शेतकरी मेळावा.-- अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी, रत्नागिरी 

नागपूर हायवेकरिता जमीन अधिग्रहित करण्याचे काम थांबवावे, इनाम वर्ग-३ च्या सातबारा पत्रकामधील नोंदीमध्ये कोणताही बदल 
न करता सदर जमिनी वक्फच्या मालमत्ता समजून इनामधारक शेतकऱ्यांच्या नावावर कराव्यात , या व इतर मागण्यांकरिता मेळावे 
आयोजित केले जात आहेत . 


( ब ) विविध आंदोलने .- 


( १ ) मेळावा.-- दिनांक २४ जानेवारी २०१९ रोजी भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री . अमित शहा व मा . श्री . देवेंद्र फडणवीस , मुख्यमंत्री, 

महाराष्ट्र राज्य हे सांगली जिल्हा दौऱ्यावर येत असून ते भाजप पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांचा मेळावा घेणार आहेत. त्यांच्या दौऱ्यावेळी 
विविध संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. 


( २) श्री . राजू शेट्टी, खासदार , संस्थापक - अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तसेच श्री . सदाभाऊ खोत , राज्यमंत्री, कृषी व फलोत्पादन , 

पणन आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता , संस्थापक - अध्यक्ष , रयत क्रांती संघटना यांच्या कार्यकर्त्यामध्ये ऊस दराचे आंदोलनावरून वाद 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


( क ) आगामी सण - उत्सव.-. 


( १ ) २६ जानेवारी- प्रजासताक दिन.- भारतीय प्रजासताक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. 


( २) यात्रा.-- जिल्ह्यात विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या ग्रामदेवतांच्या यात्रा / जत्रा मोठ्या प्रमाणावर संपन्न होत आहेत . 


त्याअर्थी, मी , वि . ना . काळम , जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन १ ९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ ( १) (३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे . 


१३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९ , 


शके १ ९ ४१ 


( १) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे, काठ्या अथवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर 

नेणे. 


( २) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक द्रव्य बरोबर नेणे. 


( ३ ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे किंवा सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे 

आणि तयार करणे. 


( ४ ) मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे . 


( ५) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , अर्वाच्य गाणी गाणे , वाद्ये वाजविणे , नकला, निदर्शने करणे . 


(६ ) ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल 

अशा पद्धतीने हावभाव करणे , फलक , चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे . 
( ७) जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे. 
( ८ ) सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही . 

सदरचा आदेश दिनांक २० जानेवारी २०१९ रोजीचे ०१.०० वाजलेपासून ते दिनांक २ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात 
राहील . 


सांगली , 


१ ९ 


जानेवारी २०१९ . 


वाचावे : -- ( १) महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) . 


( २) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ बंदी आदेश/ २४ / २०१९ , दिनांक २ जानेवारी २०१९ . 


आदेश ( एक्स-३३५ ) 


क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ /एमएजी/बंदी आदेश / एसआर-१/ २०१९.-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत 
कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी , याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत महाराष्ट्र 
पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचले क्रमांक २ 
अन्वये विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे. 


ज्या कारणांसाठी कलम ३७ ( १) ( ३ ) ची मागणी केलेली आहे ती कारणे खालीलप्रमाणे .- 


( अ) आगामी काळात उद्भवू शकणारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती.- 
( १ ) शेतकरी संघटना आंदोलन .-- सांगली जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम सुरू झालेले आहेत . त्यापैकी काही 

साखर कारखान्यांकडून गत हंगामात गाळप केलेल्या उसाची बीले अद्याप शेतकऱ्यांना दिली गेली नाहीत . शेतकऱ्यांच्या उसाला 
हमीभाव मिळावा, प्रलंबित ऊस बीले मिळावीत , याकरिता शेतकरी आग्रही आहेत . उसाला दर मिळावा या मागणीकरिता विविध 

शेतकरी संघटनांकडून आंदोलने केली जात आहेत. 
( २) मराठा आरक्षण .-- दिनांक १८ जुलै २०१८ रोजीपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात सकल मराठा समाजाच्या वतीने मराठा समाजास आरक्षण 

मिळावे या मागणीकरिता विविध प्रकारची हिंसक आंदोलने करण्यात येत आहेत . सांगली जिल्ह्यातही सकल मराठा समाजाच्या 
वतीने विविध प्रकारची हिंसक आंदोलने करण्यात आली असून विविध पोलीस ठाणेत एकूण १८ गुन्हे दाखल झालेले आहेत व 
सार्वजनिक मालमत्तेचे एकूण ३३,००,००० रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशन कालावधीत सकल मराठा 
क्रांती मोर्चाच्यावतीने मराठा समाजास आरक्षण मिळावे, या मागणीकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न 

करीत असताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ३ ) मुस्लीम समाज / धनगर समाज आरक्षण.-- सकल मराठा क्रांती मोर्चा आरक्षण आंदोलना पाठोपाठ मुस्लीम व धनगर समाजातर्फेही 

आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत . सांगली जिल्ह्यामध्येही मुस्लीम समाजाच्या व 
धनगर समाजाच्या विविध संघटना यांच्याकडून मोर्चे, धरणे आंदोलने, उपोषण यांसारखी विविध आंदोलने करण्यात येणार आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १९ ४१ 


१३३ 


( ४ ) अखिल भारतीय किसान सभा - शेतकरी मेळावा.-- अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी, रत्नागिरी 

नागपूर हायवेकरिता जमीन अधिग्रहित करण्याचे काम थांबवावे, इनाम वर्ग-३ च्या सातबारा पत्रकामधील नोंदीमध्ये कोणताही बदल 
न करता सदर जमिनी वक्फच्या मालमत्ता समजून इनामधारक शेतकऱ्यांच्या नावावर कराव्यात , या व इतर मागण्यांकरिता मेळावे 
आयोजित केले जात आहेत . 


( ब ) विविध आंदोलने .- 


प्रकाश 


( १) सभा.-- वंचित बहुजन आघाडी यांच्यातर्फे दिनांक ६ जानेवारी २०१९ रोजी अंबाबाई तालीम संस्थेचे क्रीडांगण , जिल्हा क्रीडा 

संकुल , मिरज येथे “ सत्ता संपादन मेळावा आणि प्रचार शुभारंभ ” आयोजित केला असून सदर कार्यक्रमास खासदार अॅड . 
तथा बाळासाहेब आंबेडकर , राष्ट्रीय नेते, वंचित बहुजन आघाडी, खासदार असुद्दीन ओवेसी, अध्यक्ष, एमआयएम हे उपस्थित राहणार 
आहेत . 


- 


( २) श्री . राजू शेट्टी, खासदार, संस्थापक - अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तसेच श्री. सदाभाऊ खोत , राज्यमंत्री, कृषी व फलोत्पादन , 

पणन आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता, संस्थापक - अध्यक्ष, रयत क्रांती संघटना यांच्या कार्यकर्त्यामध्ये ऊस दराचे आंदोलनावरून वाद 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


( क ) आगामी सण- उत्सव. 


( १) १५ जानेवारी -मकर संक्रांती .-- मकर संक्रांती हा सण मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात येणार आहे . 


( २) यात्रा.-- जिल्ह्यात विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या ग्रामदेवतांच्या यात्रा / जत्रा मोठ्या प्रमाणावर संपन्न होत आहेत . 


त्याअर्थी, मी , वि . ना . काळम , जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन १९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ (१) (३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 


- 


- 


( १ ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी , भाले , दंडे, काठ्या अथवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 

वस्तू 

बरोबर 
नेणे 


( २) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक द्रव्य बरोबर नेणे. 


(३ ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे किंवा सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे 

आणि तयार करणे. 


( ४ ) मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे . 


( ५) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, अर्वाच्य गाणी गाणे , वाद्ये वाजविणे, नकला, निदर्शने करणे. 


- 


(६ ) ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल 

अशा पद्धतीने हावभाव करणे , फलक , चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे. 


( ७) जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे. 


( ८) सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 

सदरचा आदेश दिनांक ६ जानेवारी २०१९ रोजीचे ०१.०० वाजलेपासून ते दिनांक १८ जानेवारी २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत 
अमलात राहील . 


वि . ना . काळम , 


जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली , 


५ 


जानेवारी २०१९ . 


१३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा सहायक पोलीस आयुक्त यांजकडून 


वाचा 


( १ ) वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , वाकड पोलीस स्टेशन , पिंपरी-चिंचवड यांचेकडील अकस्मात मयताबाबतचा अहवाल. 
(२) मा . पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर यांचेकडील आदेश क्रमांक १९/ गुन्हे/ पीसीबी-१२/ २५२६ , दिनांक ७ जून २०१८ . 
( ३) मा . जिल्हादंडाधिकारी, पुणे शहर ( गुन्हे शाखा) यांचे पत्र क्रमांक पगम/ कावि / २३५९ / २०१७ , दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७. 
( ४) जा . क्र . पोउआ / परि . ३ / ४५८७ / २०१८ / पुणे, दिनांक २३ जून २०१८. 
( ५ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १७४ अन्वये. 


जाहीर नोटिस 


क्रमांक सपोआ / अ.म.स. / वाकड विभाग २४५८ / २०१९.- तमाम लोकांस याद्वारे कळविण्यात येते की , सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / 
पुरुष हे अकस्मातरित्या मयत झालेले असून, त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी वरिष्ठ 
पोलीस निरीक्षक, वाकड , सांगवी पोलीस स्टेशन , पिंपरी -चिंचवड यांचेकडून अहवाल प्राप्त झालेला आहे. 

तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या मृत्यूचे कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास 
अथवा कोणास काही गोपनीय माहिती असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ ( पंधरा ) दिवसांचे आत 
इकडील कार्यालयास लेखी कळवावे . जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर संबंधित पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचे 
अहवालाप्रमाणे तसा अंतिम गोषवारा या कार्यालयाकडून मंजूर केला जाईल , याची नोंद घ्यावी. 

परिशिष्ट 


वाकड , सांगवी पोलीस स्टेशन, पिंपरी -चिंचवड यांचेकडील नैसर्गिक / आत्महत्या 

अकस्मात मयत प्रकरणे ( एकूण ६५ ) खालीलप्रमाणे 
पोलीस अ.म.र.नं. 

वय मृत्यू दिनांक 

मृत्यूचा 
स्टेशन 

वर्षे 

प्रकार 


अ . 


मयताचे नाव 


रजिस्टर 
क्रमांक 


मृत्यूचे कारण 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१ 


६६ / १ ९ 


वाकड 


१६६/१८ 


इक्बाल मोहमद खान 


४७ 


५-७-१८ 


नैसर्गिक 


Septicemia with liver 
cirrhosis . 


२ 


८५ / १ ९ 


वाकड 


३०७/१८ 


शेरीबाई शांताराम भोसले 


५५ 


३०-११-१८ 


नैसर्गिक 


liver cirrhosis with 
lung abscess . 


३ 


१२० / १९ 


वाकड 


२५४/१८ 


तुकाराम विश्वनाथ बंडे 


३५ 


२७ - ९ -१८ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease with B - L 
pulmonary consoli 
dation with pleural 
effusion. 


४ 


१२१ / १ ९ 


वाकड 


२ ९ ७/ १८ 


धिरेंद्रनाथ बाकेबिहारीलाल ६५ 


१६-११-१८ 


नैसर्गिक 


Lung abscess 


तिवारी . 


५ 


१२२/ १ ९ 


वाकड 


२४४/१८ 


अभिनंदन उमेश 


६ 


१ ९ - ९ -१८ 


नैसर्गिक 


Bilateral lung 
consolidation . 


गायकवाड . 


महिने . 


६ 


१२३ / १ ९ 


वाकड 


५६/१८ 


सिताराम देवा चिखाले 


६२ 


२८-२-१८ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease associated 
with pulmonary 
consolidation . 


( ७ 


१२४/१८ 


वाकड 


२५०/१८ 


नरेश दामोदर जगनाडे 


४८ 


२३- ९ -१८ 


नैसर्गिक 


Septicemia lung 
abscess. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


१३५ 


, 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


९ 


८ 


१२५ / १ ९ 


वाकड 


१ ९ ८ / १८ 


अंकीता शिवाजी घायवळ 


३ 


८-८-१८ 


नैसर्गिक 


Diagnosed case of 
spastic cerebral 
palsy with bilateral 
lung consolidation . 


१२६ / १ ९ 


वाकड 


१८०/१८ 


जाईबाई तात्या खिलारे 


४५ 


१३-७-१८ 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary 
consolidation with 
Ischaemic heart 


disease. 


१० 


१२७/ १ ९ 


वाकड 


२० ९ / १८ 


सुनिल भरत बुचडे 


५३ 


२१-८-१८ 


नैसर्गिक 


Septicemia with 
ascites with bilateral 
pulmonary koch s . 


११ 


१२८ / १९ 


वाकड 


२७५/१८ 


मोनिका तुळशिराम तायडे ३३ 


२०-१०-१८ 


नैसर्गिक 


Congestive cardiac 
failure due to 
anemia in a known 
case of dysfunctional 
uterine bleeding. 


१२ 


१२९ / १८ 


वाकड 


१७२/१८ 


नवनाथ विश्वनाथ आल्हाट ६५ 


९ - ७-१८ 


नैसर्गिक 


Lung abscess . 


१३ 


१३० / १ ९ 


वाकड 


३०/१५ 


काजल श्रीकांत जयस्वाल 


१३ 


२०-२-१५ 


नैसर्गिक 


Septicemia due to 
cellutitis . 


१४ 


१३१/ १ ९ 


वाकड 


२००/१७ 


रामचंद्र नारायण बोईनवाड ४२ 


१ - ९ -१७ 


नैसर्गिक 


Intra cerebral 
haemorrhage . 


१५ 


१३२ / १ ९ 


वाकड 


१५२/१७ 


दिपक राजाराम विटकर 


४२ 


२-७-१७ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease associated 
with consolidation of 
Alcohol. 


१६ 


१३३/ १९ 


वाकड 


९ १ / १८ 


गौरव धनंजय त्रिंबके 


२ 


८-४-१८ 


नैसर्गिक 


Bilateral lung 
consolidation . 


१७ 


१३४/ १ ९ 


वाकड 


२३६/१८ 


चंदन कौसल चौहान 


३५ 


१५ - ९ -१८ 


नैसर्गिक 


Septicemia in a 
known case of 
diabetes Mellitus . 


१८ 


१३५ / १ ९ 


वाकड 


९ ८ / १८ 


लक्ष्मीकांत हिरालाल डे 


२८ 


१ ९ - ४-१८ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease. 


१ ९ 


१३६ / १ ९ 


वाकड 


१४०/१७ 


१ ९ - ६-१७ 


नैसर्गिक 


वेदांत विनायक 
बिराजदार . 


११ 
महिने . 


Aspiration 
pneumonia. 


२० 


१३७/ १ ९ 


वाकड 


५ ९ / १८ 


भुमीका नंदकुमार चव्हाण 


१ 


१-३-१८ 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary 
consolidation . 


२१ 


१३८ / १९ 


वाकड 


२ ९ ६/ १७ 


दिपा संजय पिल्ले 


३६ 


६ 


३-१२-१७ 


नैसर्गिक 


Septicemia in 
carcinoma breast 
with distant 


metastases . 


१३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


२२ 


१३ ९ / १ ९ 


वाकड 


४५/१८ 


पुष्पा चंद्रभान चौधरी 


३६ 


१७-२-१८ 


नैसर्गिक 


Pulmonary 
eimbolism. 


२३ 


१४० / १ ९ 


वाकड 


१ ९ २ / १८ 


तुषार ज्ञानेश्वर खोले 


३८ 


२ ९ - ७-१८ 


नैसर्गिक 


Lung abscess . 


२४ 


१४१ / १ ९ 


वाकड 


२८१/१७ 


बालाजी दशरथ वाघमारे 


२८ 


१३-११-१७ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease with chronic 
liver disease . 


२५ 


१४२/ १ ९ 


वाकड 


९ ० / १८ 


संजय चंद्रकांत नढे 


४६ 


५-४-१८ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease with bilateral 
pulmonary . 


२६ 


१४३ / १ ९ 


वाकड 


१६ / १ ९ 


शांताबाई लींगाप्पा देवकर 


५१ 


२०-१-१९ 


नैसर्गिक 


Pulmonary 
consolidation . 


२७ 


१४४ / १ ९ 


वाकड 


२२०/१७ 


सुधिर कुमार सिन्हा 


७० 


१४ - ९ -१७ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease with healing 
myocardial Infarction . 


२८ 


१४५ / १ ९ 


वाकड 


१०५/१८ 


अर्नव निलेश जाधव 


०१ 


२५-४-१८ 


नैसर्गिक 


Pneumonia 
( confluent 
bronchopneumonia ). 


२ ९ 


१४६/ १ ९ 


वाकड 


४३ / १९ 


बाबुलाल छोटू विटकर 


५५ 


१५-२-१९ 


नैसर्गिक 


Septicemia. 


३० 


१४७/ १९ 


वाकड 


३३४/ १९ 


बेबी / मनिषा निखील 


२१-१२-१८ 


नैसर्गिक 


२० 
दिवस. 


Aspiration 
pneumonia. 


थापा. 


३१ 


१४८ / १ ९ 


वाकड 


८७/ १ ९ 


१४ 


३१-३-१९ 


नैसर्गिक 


बेबी / लक्ष्मी अजय 
विश्वकर्मा. 


Bilateral pulmonary 
consolidation . 


दिवस . 


३२ 


१४९ / १ ९ 


वाकड 


३३२/ १ ९ 


दत्तात्रय कोंडिबा पवार 


६० 


१७-१२-१८ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease . 


३३ 


१५० / १ ९ 


वाकड 


२७ / १ ९ 


१ 


३१-१-१९ 


नैसर्गिक 


बेबी / अमृता उमेश 
सरवदे. 


Pulmonary 
consolidation . 


दिवस . 


३४ 


१५१ / १९ 


वाकड 


४५ / १ ९ 


नितीन बबन सकट 


३२ 


१७-२-१९ 


नैसर्गिक 


Acute myocardial 
Infarction in a known 
case of cahd with 


aortic valve 


replacement . 


३५ 


१५२ / १ ९ 


वाकड 


२०५/१८ 


मिना ज्ञानेश्वर बनपट्टे 


४७ 


१५-८-१८ 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary 
consolidation . 


३६ 


१५३ / १९ 


वाकड 


३२३/१८ 


बबन तुकाराम डिंबळे 


७७ 


११-१२-१८ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease. 


३७ 


१५४/ १ ९ 


वाकड 


१ ९९ / १८ 


शशीकला विजय उत्तेकर 


६१ 


८-८-१८ 


नैसर्गिक 


Liver cirrhosis . 


३८ 


१५५ / १ ९ 


वाकड 


२५०/१७ 


नंदु पप्पुराज मानसोडे 


४८ 


१२-१०-१७ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


१३७ 


, 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


३ ९ 


१५६/ १ ९ 


वाकड 


५२/ १ ९ 


दशरथ भानुदास नलावडे 


६० 


२५-२-१९ 


नैसर्गिक 


Septicemia. 


४० 


१५७ / १ ९ 


वाकड 


२८८/१७ 


रेखा सुभाष गायकवाड 


५३ 


२४-११-१७ 


नैसर्गिक 


Septicemia in a 
known case of 
carcinoma 
hypopharynx. 


४१ 


१५८ / १ ९ 


वाकड 


१८८/१७ 


मधुकर विश्वनाथ राऊत 


५० 


२२-८-१७ 


नैसर्गिक 


Intra cerebral 
haemorrhage. 


४२ 


१५ ९ / १ ९ 


वाकड 


२३२/१८ 


विजय केशव गुरव 


५४ 


१२ - ९ -१८ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease. 


४३ 


१६० / १ ९ 


वाकड 


१४ ९ / १८ 


सुभाष निवृत्ती खाडे 


४० 


११-६-१८ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease. 


४४ 


१६१/ १ ९ 


वाकड 


१६४/१८ 


घिसाराम केसाराम मेघवाल ३० 


३-७-१८ 


नैसर्गिक 


Liver cirrhosis . 


४५ 


१६२ / १ ९ 


वाकड 


१२८/१८ 


मधुकर हरीभाऊ विश्वास 


७८ 


१ ९ - ५-१८ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease . 


४६ 


१६३/ १ ९ 


वाकड 


८ ९ / १८ 


दिनकर निळकंठ काळे 


७८ 


३-४-१८ 


नैसर्गिक 


Acute myocardial 
Infarction. 


४७ 


१६४/ १ ९ 


वाकड 


२५/१८ 


किशोर गुलाबराव कुकडे ५५ 


२६-१-१८ 


नैसर्गिक 


Cardiorespiratory 
arrest due to lower 
respiratory tract 
Infection in K - C - 0 
carcinoma epiglottis . 


४८ 


१६५ / १ ९ 


वाकड 


२०३/१८ 


मंगल तुळशीराम घोगरे 


६० 


१२-८-१८ 


नैसर्गिक 


Chronic kidney 
disease with 
cirrhotic liver in a 
known case of 
diabetes and 
hypertension . 


४ ९ 


१६६ / १ ९ 


वाकड 


२ ९ ७/ १६ 


गुरूनाथ कृष्णा सावंत 


५८ 


१७-१२-१६ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease . 


५० 


१६७/ १ ९ 


वाकड 


२१६/१७ 


सविता सुरेश खंडागळे 


६१ 


११ - ९ -१७ 


नैसर्गिक 


Acute myocardial 
Infarction . 


५१ 


१६८ / १ ९ 


वाकड 


२०७/१८ 


सुमन तुकाराम हाफसे 


६५ 


१८-८-१८ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease. 


५२ 


१६ ९ / १ ९ 


वाकड 


११३/१८ 


सुशाला पोपट कांबळे 


६५ 


१-५-१८ 


नैसर्गिक 


Bilateral lung 
consolidation . 


५३ 


१७० / १ ९ 


वाकड 


१५६/१८ 


उमाराणी बाळकृष्णन 


५५ 


२६-६-१८ 


नैसर्गिक 


Liver cirrhosis . 


छिट्टीयार. 


१३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


.० 


५४ 


१७१/ १ ९ 


वाकड 


२३१/१८ 


आयुब खाजामिया शेख 


५८ 


११ - ९ -१८ 


नैसर्गिक 


Dilated 
cardiomyopathy with 
bilateral pulmonary 
consolidation . 


५५ 


१७२/ १ ९ 


वाकड 


१२१/१८ 


३ तास 


११-५-१८ 


नैसर्गिक 


बेबी / चंदाबाई 
सुरजसिंग चितोडीया . 


Pulmonary 
pneumonia . 


५६ 


१७३ / १ ९ 


वाकड 


३२६/१८ 


विनोद विरसिंग प्रजापती 


३८ 


१४-१२-१८ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease. 


५७ 


१७४ / १९ 


वाकड 


३३३/१८ 


३ महिने 


२१-१२-१८ 


नैसर्गिक 


कु . परी कृष्णकांत 
प्रजापती . 


Bilateral pulmonary 
consolidation . 


५८ 


११५ / १ ९ 


वाकड 


३४/१८ 


राणी अर्जुन राठोड 


२४ 


२-२-१८ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to 
hanging. 


५ ९ 


११७ / १९ 


वाकड 


९ ६/ १८ 


सेजल दोरास्वामी मुदलीया १४ 


१३-४-१८ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to 
hanging . 


६० 


११८ / १ ९ 


वाकड 


१३४/१८ 


तहेन्द्र राकेश तनोजा 


२४ 


२४-५-१८ 


आत्महत्या 


Death due to 


poisoning . 


६१ 


११ ९ / १ ९ 


वाकड 


५२/१८ 


सलीम मैन्नुद्दिन शेख 


४० 


२३-२-१८ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to 
hanging . 


६२ 


१७५ / १ ९ 


वाकड 


२५६/१८ 


ईशा समीर कुलकर्णी 


१६ 


२८ - ९ -१८ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to 
hanging . 


६३ 


१७६/ १ ९ 


वाकड 


२७२/१८ 


चंद्रकांत दत्तात्रय टिळेकर ४७ 


१७-१०-१८ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to 
hanging . 


६४ 


१७८ / १९ 


सांगवी 


२१५/१८ 


रमाकांत रज्जु देडे 


३ ९ 


२२-१२-१८ 


नैसर्गिक 


Bilateral lung 
consolidation with 
fatty liver . 


६५ 


१७ ९ / १ ९ 


सांगवी 


४ ९ / १ ९ 


साहेबराव बाबुराव पाटील ६७ 


१०-४-१९ 


नैसर्गिक 


Myocardial infarction 
with coronary artery 
disease in a known 
case of hypertension 
and diabetes mellitus 
(operated case ). 


श्रीधर जाधव , 


सहायक पोलीस आयुक्त , प्रशासन , पिंपरी-चिंचवड , 

अतिरिक्त कार्यभार , 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी, तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त , 
वाकड विभाग, पिंपरी -चिंचवड , 


पुणे (पिंपरी -चिंचवड ), १५ जून २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


१३ ९ 


, 


वाचा 


( १) वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, हिंजवडी , वाकड, सांगवी पोलीस स्टेशन, पिंपरी-चिंचवड यांचेकडील अकस्मात मयताबाबतचा अहवाल. 
(२) मा . पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर यांचेकडील आदेश क्रमांक १९/ गुन्हे/ पीसीबी-१२/ २५२६ , दिनांक ७ जून २०१८. 
( ३) मा . जिल्हादंडाधिकारी, पुणे शहर ( गुन्हे शाखा) यांचे पत्र क्रमांक पगम/ कावि -२३५९/ २०१७, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७. 
( ४ ) जा . क्र . पोउआ / परि . ३ / ४५८७ / २०१८ / पुणे, दिनांक २३ जून २०१८ . 
( ५) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १७४ अन्वये. 


जाहीर नोटिस 


क्रमांक सपोआ / अ.म.स. / २३ ९४ / २०१९.- तमाम लोकांस याद्वारे कळविण्यात येते की , सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष हे 
अकस्मातरित्या मयत झालेले असून , त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी वरिष्ठ पोलीस 
निरीक्षक , हिंजवडी, वाकड, सांगवी पोलीस स्टेशन, पिंपरी-चिंचवड यांचेकडून अहवाल प्राप्त झालेला आहे. 

तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या मृत्यूचे कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास 
अथवा कोणास काही गोपनीय माहिती असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ ( पंधरा ) दिवसांचे आत 
इकडील कार्यालयास लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर संबंधित पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचे 
अहवालाप्रमाणे तसा अंतिम गोषवारा या कार्यालयाकडून मंजूर केला जाईल, याची नोंद घ्यावी. 


- 


परिशिष्ट 


हिंजवडी, वाकड, सांगवी पोलीस स्टेशन , पिंपरी-चिंचवड यांचेकडील नैसर्गिक / आत्महत्या / अपघाती 

अकस्मात मयत प्रकरणे ( एकूण ७२) खालीलप्रमाणे 


अ . 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


वय 


मृत्यू दिनांक 


रजिस्टर 
क्रमांक 


पोलीस 
स्टेशन 


मृत्यूचा 


मृत्यूचे कारण 


क्र . 


वर्षे 


प्रकार 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१ 


२३/१८ 


हिंजवडी 


४२/१४ 


सिद्धप्पा मलकाप्पा खेड 


५० 


२८-२-१४ 


नैसर्गिक 


Acute myocardial 
infarction. 


२ 


२४/१८ 


हिंजवडी 


५५/१७ 


उमेश वसंत येवले 


५६ 


१५-५-१७ 


नैसर्गिक 


Acute myocardial 
infarction. 


३ 


२५/१८ 


हिंजवडी १३३/१७ 


फारूक हसन खत्री 


४३ 


१४-१०-१७ 


नैसर्गिक 


Acute myocardial 
infarction. 


४ 


२६/१८ 


हिंजवडी १४२/१७ 


विभोर सुभाष कंसल 


२६ 


३०-१०-१७ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease . 


५ 


२७/१८ 


हिंजवडी १६५/१७ 


२ 


४-१२-१७ 


नैसर्गिक 


Meconium aspiration 


बायो / अर्चना दिनेश 
रॉय . 


दिवस . 


६ 


२८/१८ 


हिंजवडी १७४/१७ 


सौ . रेखा त्रिलोक शर्मा 


५८ 


२५-१२-१७ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease . 


७ 


२ ९ / १८ 


हिंजवडी 


४५/१८ 


पदमजा महिपाल मैसूल 


३१ 


२६-३-१८ 


नैसर्गिक 


Lungs abscess with 
bilateral 
consolidation . 


८ 


३२/१८ 


हिंजवडी 


६ ९ / १८ 


चंद्रकांत बाबुराव पवार 


५२ 


१०-५-१८ 


नैसर्गिक 


Liver cirrhosis with 
portal hypertension 
with beeding 
oesophageal varices . 


१४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


९ 


३३/१८ 


हिंजवडी ११८/१८ 


८५ 


१-८-१८ 


नैसर्गिक 


अन्नापुर्णा काशिनाथ 
पेढारकर. 


Myocardial infarction 
in 85 year old 
female. 


१० 


३४/१८ 


हिंजवडी १३१/१८ 


सचिन बाळासाहेब शेडगे 


३८ 


११-८-१८ 


नैसर्गिक 


Acute myocardial 
infarction with 


bilateral pulmonary 


consolidation . 


११ 


४७/१८ 


सांगवी 


७४/१८ 


४२ 


१०-५-१८ 


नैसर्गिक 


ईम्तीयाजअली तालीमअली 
शेख . 


Bilateral pulmonary 
tuberculosis . 


१२ 


४८/१८ 


सांगवी 


१४८/१८ 


घनश्याम अंबाजी कांबळे 


६५ 


२ - ९ -१८ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease with B - L 


lung consolidation . 


१३ 


४ ९ / १८ 


सांगवी 


१७७/१८ 


संजय संभाजी पवार 


५१ 


२४-१०-१८ 


नैसर्गिक 


Bilateral lung 
consolidation . 


१४ 


५५/१८ 


सांगवी 


१० ९ / १८ 


अथर्व पंढरिनाथ लोखंडे 


७ 


२५-६-१८ 


नैसर्गिक 


Pulmonary oedema 


१५ 


६१/१८ 


सांगवी 


१४१/१८ 


३ 


२१-८-१८ 


नैसर्गिक 


बायो / शितल विकास 
भिसे 


Pulmonary 
consolidation . 


दिवस . 


१६ 


३/ १ ९ 


वाकड 


७४/१८ 


शांताराम गेणू चव्हाण 


५८ 


१ ९ - ३-१८ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease. 


१७ 


४/ १ ९ 


वाकड 


४०/१७ 


राजेश पिराजी कांबळे 


१७ 


९ - २-१७ 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary 


consolidation . 


१८ 


५ / १ ९ 


वाकड 


२०७/१७ 


नंदिनी अनिल जाधव 


६ 


५ - ९ -१७ 


नैसर्गिक 


Cardio pulmonary 


oedema in a known 


case of congenital 
heart disease . 


१ ९ 


१७/ १ ९ 


सांगवी 


१२७/१८ 


अनोळखी पुरूष 


४० 


२८-७-१८ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


२० 


३६/ १ ९ 


सांगवी 


२१३/१८ 


अनिल चंदनमल शिंगवी 


५६ 


२०-१२-१८ 


नैसर्गिक 


The cause of death 


is K - C - Odiabetes 


melitus with 


coronary artery 
disease . 


२१ 


४१ / १ ९ 


सांगवी 


४१ / १९ 


दिपक वसंत पवार 


५२ 


२२-३-१९ 


नैसर्गिक 


Myocardial infarction 


२२ 


४२/ १९ 


सांगवी 


२४/१८ 


शिवाजी जगन्नाथ हजारे 


६५ 


१६-२-१८ 


नैसर्गिक 


Cerebral oedema 


with bilateral lung 


consolidation . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


१४१ 


, 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


२३ 


४३ / १ ९ 


सांगवी 


१२५/१८ 


नम्रता जॉन्सन बिस्वाल 


२४ 


२२-७-१८ 


नैसर्गिक 


Pulmonary edema in 
a case of generalised 
tonic clonic sei zures . 


२४ 


४८ / १ ९ 


वाकड 


९ / १८ 


शेरबानु खानमोहम्मद 


१३-१-१८ 


नैसर्गिक 


४ 
महिने . 


Aspiration 
pnaumonitis . 


नदाफ . 


२५ 


४ ९ / १ ९ 


वाकड 


२४२/१८ 


संदिप महादू 

येवले 


४५ 


१७- ९ -१८ 


नैसर्गिक 


Liver cirrhosis 


२६ 


५० / १ ९ 


वाकड 


२१३/१७ 


शितलकुमार निवृत्ती बोडके ४३ 


१० - ९ -१७ 


नैसर्गिक 


Liver cirrhosis 


२७ 


५१/ १ ९ 


वाकड 


२८१/१८ 


रमेश चुरका मुरमू 


५० 


२७-१०-१८ 


नैसर्गिक 


Liver cirrhosis with 
bilateral pulmonary 
consolidation with 
septicemia. 


२८ 


५२/ १९ 


वाकड 


२६७/१८ 


प्रकाश मिश्रीलाल ओसवाल ६५ 


१२-१०-१८ 


नैसर्गिक 


Septicemia with 
lung abscess . 


२ ९ 


५३/ १ ९ 


वाकड 


१२६/१८ 


प्रल्हाद निंबा पाटील 


४ ९ 


१७-५-१८ 


नैसर्गिक 


Consolidation in 
bilateral lung and 
coronary artery 
disease. 


३० 


५४/ १९ 


वाकड 


२३ ९ / १८ 


मनोहर एस केंडे 


७ ९ 


१७ - ९ -१८ 


नैसर्गिक 


Lung abscess 


३१ 


५५/ १ ९ 


वाकड 


३३/१८ 


अंजु पारस भाटी 


१४ 


२-२-१८ 


नैसर्गिक 


Cerebro pulmonary 
edema in a case of 


ovarian torsion. 


३२ 


५६/ १ ९ 


वाकड 


२८६/१७ 


रमजान मोहनसिंग माचरे 


५५ 


२४-११-१७ 


नैसर्गिक 


Pulmonary 
consolidation 
associated with 


coronary artery 
disease. 


३३ 


५७/ १ ९ 


वाकड 


१ ९ ३ / १८ 


हंसा मगन गोरिया 


७८ 


३०-७-१८ 


नैसर्गिक 


Bilateral lung 
consolidation with 
multiple bone 
deformity . 


३४ 


५८ / १९ 


वाकड 


१३९ / १८ 


४८ 


२ ९ - ५-१८ 


नैसर्गिक 


रामविलास नन्नक 
चौहान . 


Bilateral pulmonary 
consolidation with 
hypertrophic 
cardiomyopathy with 
chronic kidney 
disease. 


३५ 


५९ / १ ९ 


वाकड 


२ ९ २/ १८ 


परशुराम केशव उत्तेकर 


५० 


९ - ११-१८ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease. 


१४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


३६ 


६० / १ ९ 


वाकड 


२२७/१८ 


सुधीर भागवत मंडलीक 


२६ 


५ - ९ -१८ 


नैसर्गिक 


Liver cirrhosis with 


B - L pulmonary 
consolidation with 
chronic malnutrition . 


३७ 


६१ / १ ९ 


वाकड 


१०८/१८ 


तानाजी शरद लांडगे 


३५ 


२५-४-१८ 


नैसर्गिक 


Injury to vital organs 


३८ 


६२ / १ ९ 


वाकड 


२२ ९ / १८ 


लोचन गणेश ध्रुव 


३० 


७ - ९ -१८ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


३ ९ 


६३ / १ ९ 


वाकड 


३०३/१८ 


दगडु काशिनाथ कांबळे 


४५ 


२५-११-१८ 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary 
consolidation . 


४० 


६४/ १९ 


वाकड 


२७१/१८ 


१ 


१६-१०-१८ 


नैसर्गिक 


बेबी / गोदावरी भास्कर 
खरात . 

दिवस. 


Aspiration 
pneumonitis . 


४१ 


६५/ १ ९ 


वाकड 


१७७/१८ 


बेबी / पुनम 


१ 


९ - ७-१८ 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary 
consolidation . 


विलयकुमार विश्वकर्मा, महिना. 


४२ 


६७/ १ ९ 


वाकड 


२३०/१८ 


निलमदेवी वैद्यनाथ शर्मा 


५१ 


९ - ९ -१८ 


नैसर्गिक 


Acute myocardial 
farction e b - | plaval 
and ca metartasis . 


४३ 


६८ / १ ९ 


वाकड 


२ ९ ५ / १८ 


मिना विठ्ठल गायकवाड 


५१ 


१३-११-१८ 


नैसर्गिक 


Intracerebellar 
haemorrhage. 


४४ 


६ ९ / १९ 


वाकड 


१५ ९ / १८ 


७६ 


२८-६-१८ 


नैसर्गिक 


नथुलाल कैन्हय्यालाल 
लसोड . 


Coronary artery 
disease with bilateral 
lung consolidation . 


४५ 


७० / १ ९ 


वाकड 


२१८/१८ 


समीर मेहमुद अन्सारी 


२५ 


२७-८-१८ 


नैसर्गिक 


Lung abscess with 
known case of 
pulmonary kochs . 


४६ 


७२/ १ ९ 


वाकड 


१८२/१८ 


विश्वनाथ बाबुराव शेरे 


२८ 


१५-७-१८ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease. 


४७ 


७३ / १ ९ 


वाकड 


१२९ / १८ 


मिलींद नारायण 


३३ 


१ ९ - ५-१८ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease. 


गायकवाड . 


४८ 


७४/ १ ९ 


वाकड 


२६६/१७ 


वैष्णवी नारायण साळवी 


९ 


२६-१०-१७ 


नैसर्गिक 


महिने 


Congenital heart 
disease patent 
ductus arteriosus. 


४ ९ 


७५ / १ ९ 


वाकड 


१५२/१८ 


फुलसिंग फत्तु चव्हाण 


७० 


२१-६-१८ 


नैसर्गिक 


Intrcerebal 
hemorrtage . 


५० 


७६ / १ ९ 


वाकड 


१४२/१६ 


आशा सोन्याबापु गपाट 


४१ 


१७-६-१६ 


नैसर्गिक 


Encephalitis 


५१ 


७७ / १ ९ 


वाकड 


१३८/१८ 


निकिता सौदागर दळवी 


१६ 


२ ९ - ५-१८ 


नैसर्गिक 


Septicemia with 
enteritis with known 


case of MDR 


tuberculosis . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


१४३ 


, 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


५२ 


७८ / १ ९ 


वाकड 


१ ९ ६/ १८ 


बेबी / सपना राजेंद्र 


९ 


३-८-१८ 


नैसर्गिक 


Tetralogy of fallot 


सोनवणे . 


दिवस. 


५३ 


७९ / १९ 


वाकड 


१६ ९ / १८ 


चंद्रकला रघुनाथ राऊत 


५५ 


८-७-१८ 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary 
consolidation with 
liver fibrosis . 


५४ 


८०/ १ ९ 


वाकड 


२२२/१८ 


अजित महादेव आंब्रे 


४८ 


२ - ९ -१८ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease . 


५५ 


८१/ १ ९ 


वाकड 


११६/१८ 


एकनाथ कारभारी ढगे 


६५ 


५-५-१८ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease . 


५६ 


८२/ १९ 


सांगवी 


१४०/१८ 


अशोक मुसला शिंदे 


५५ 


१६-८-१८ 


नैसर्गिक 


Liver cirrhosis 


५७ 


८३ / १ ९ 


वाकड 


२६२/१८ 


भिमाशंकर मरिअप्पा 


४८ 


४-१०-१८ 


नैसर्गिक 


कांबळे . 


Bilateral pulmonary 
consolidation with 
protein energy 
malnutrition in a 
known case of 


retroviral infection . 


५८ 


८४ / १ ९ 


वाकड 


३० ९ / १८ 


सोमनाथ साहेबन्ना नायडु 


३५ 


१-१२-१८ 


नैसर्गिक 


Lung abscess in 


known case of 


cancer of tounge . 


५ ९ 


८६ / १९ 


वाकड 


५०/१८ 


पवन दत्तात्रय उगले 


१३ 


२२-२-१८ 


नैसर्गिक 


Pulmonary 
consolidation 
associated with 


rheumatic carditis . 


६० 


८७/ १ ९ 


वाकड 


१०४/१८ 


रिना बलदेव प्रसाद 


५७ 


२३-४-१८ 


नैसर्गिक 


Pulmonary 
consolidation . 


६१ 


८८ / १ ९ 


वाकड 


२६१/१७ 


श्रीपती परशुराम 


४७ 


२०-१०-१७ 


नैसर्गिक 


Acute myocardial 
Infarction. 


चलवादी. 


६२ 


८ ९ / १ ९ 


वाकड 


२८ ९ / १६ 


६० 


१०-१२-१६ 


नैसर्गिक 


Cardiac temponade 


लक्ष्मीबाई विश्वनाथ 
श्रीमंगले. 


६३ 


१११/ १ ९ 


सांगवी 


२१८/१८ 


वरूणा भाऊसाहेब चव्हाण ७२ 


२५-१२-१८ 


नैसर्गिक 


Coronary artery 
disease. 


६४ 


११२/ १ ९ 


सांगवी 


६४/ १ ९ 


भगवान बाबु आठवाल 


६८ 


१३-५-१९ 


नैसर्गिक 


Bilateral lung 
consolidation . 


६५ 


११४/ १ ९ 


वाकड 


२७७/१८ 


वृषाली सुमित वाघमारे 


१ ९ 


२०-१०-१८ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


६६ 


४१/१८ 


हिंजवडी 


७३/१७ 


दिलीप आनंता दरेकर 


५५ 


२४-६-१७ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to 
hanging . 


१४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


६७ 


८६/१८ 


सांगवी 


७६/१७ 


रश्मी जयंत शेट्टी 


३५ 


५-५-१७ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to 
hanging . 


६८ 


८ / १ ९ 


सांगवी 


५१/१८ 


उर्मिला विनायक क्षीरसागर ३८ 


२८-३-१८ 


आत्महत्या 


Drowning 


६ ९ 


९ / १ ९ 


सांगवी 


७१/१८ 


३ ९ 


४-५-१८ 


आत्महत्या 


Drowning 


चंदु लक्ष्मण चव्हाण 
विश्वनाथ संजीव पुजारी 


७० 


१२ / १ ९ 


सांगवी 


१ ९ ३/ १८ 


२८ 


११-११-१८ 


आत्महत्या 


Death due to 


hanging . 


७१ 


१४/ १ ९ 


सांगवी 


१६४/१८ 


रूचिता विजय जाधव 


२५ 


२८ - ९ -१८ 


आत्महत्या 


Death due to 


hanging . 


७२ 


११३/ १ ९ 


वाकड 


१४२/१८ 


अमोल शिवाजी कदम 


५५ 


२-६-१८ 


अपघाती 


Head injury 


श्रीधर जाधव , 
सहायक पोलीस आयुक्त , प्रशासन, पिंपरी -चिंचवड , 

अतिरिक्त कार्यभार, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी, तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त, 
वाकड विभाग, पिंपरी-चिंचवड , पुणे. 


पुणे (पिंपरी-चिंचवड), १२ जून २०१९ . 


विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा सहायक पोलीस आयुक्त यांजकडून 


जाहीर नोटिस 


क्रमांक सपोआवि -२ / अ.म.प्रसिद्धी -२२४४/ २०१९ . - सहायक पोलीस आयुक्त, विभाग-२ कार्यालय , सोलापूर शहर या विभागातील ( १) सदर 
बझार , (२) विजापूर नाका, (३) सलगर वस्ती पोलीस ठाणेकडील क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम १७४ प्रमाणे दाखल असलेल्या अकस्मात 
मृत्यूबाबतची यादी ( अनुक्रमांक १ ते ५८ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्रात खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


१ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अकस्मात 


मयताचे नाव 


वय 


गावाचे नाव 


मृत्यूचे कारण 


पोलीस 
स्टेशनचे 


मृत्यूचा 
दिनांक 


मयत 


वर्षे 


नाव 


क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


oc 


५ 


६ 


( ७ 


८ 


१ 


सदर 


५२/१८ जेडप्पा प्रभु नाईलवाडी 


५८ 


बझार 


२६ , अंबिकानगर, 

२४-५-२०१८ 

गळफास घेऊन 
जिल्हा गुलबर्गा, कर्नाटक . 

आत्महत्या मयत . 
४१/१८८ , न्यू बुधवार पेठ , २५-८-२०१८ हृदयविकाराचे झटक्याने 
सोलापूर . 


२ 


सदर 


८६/२०१८ यशवंत ढाणप्पा सवाईराजे 


५५ 


बझार 


नैसर्गिक मयत . 


सदर 


११२/२०१८ एक अनोळखी 

पुरुष 


६० 


नाव पत्ता समजून 

येत 
नाही. 


६-१०-२०१८ 


न्यूमोनियाचे आजाराने 


बझार 


नैसर्गिक मयत . 


४ 


सदर 


८३/२०१८ एक 


अनोळखी 

पुरुष 


७५ 


नाव पत्ता समजून 

येत 
नाही. 


१४-८-२०१८ 


न्यूमोनियाचे आजाराने 


बझार 


नैसर्गिक मयत . 


५ 


सदर 


५६/२०१८ एक अनोळखी पुरुष 


६० 


३१/५/२०१८ 


नाव पत्ता समजून येत 
नाही. 


फुप्फुसाचे आजाराने 


बझार 


नैसर्गिक मयत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


१४५ 


, 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


( ७ 


८ 


सदर 


१०२/२०१८ वैशाली ज्ञानोबा शिंदे 


४३ 


२२- ९ -२०१८ ब्रेस्ट कॅन्सरचे आजाराने 


अंत्रोळीकरनगर , 
सिरतनगर, सोलापूर. 


बझार 


नैसर्गिक मयत . 


७ 


सदर 


११३/२०१७ 


अमीत गुलाब 

चौधरी 


३७ 


११-११-२०१७ क्षयरोगाने नैसर्गिक 


सिद्धेश्वर मंदिर , 
होम मैदान , सोलापूर . 


बझार 


मयत . 


८ 


सदर 


९ ३ / २०१८ किशोर सटवाजी रोहीले 


४७ 


२१ , तक्षशीलनगर , सोलापूर ५-९ -२०१८ लिव्हर खराब होऊन 


बझार 


नैसर्गिक मयत . 


on 


सदर 


१०७/२०१८ आशप्पा हणमंतु गिरगेलोलु ६० 


बझार 


आत्महत्या मयत . 


१० 


सदर 


१३६/२०१८ 


मंजुषा श्रीकांत पुराणीक 


४० 


बझार 


१५ , प्रकाश बापूजी हाउसिंग २५ - ९ -२०१८ दारूचे अति सेवनामुळे 
सोसायटी , सोलापूर 
ए -३, श्रद्धा अपार्टमेंट , 

६-१२-२०१८ न्यूमोनियाचे आजाराने 
रेल्वे लाईन , सोलापूर . 

नैसर्गिक मयत . 
७८४, कामाठीपुरा , ८-१०-२०१८ लिव्हर खराब होऊन 
सोलापूर 

नैसर्गिक मयत . 
अक्कलकोट, सोलापूर 

२४-९ -२०१८ न्यूमोनियाचे आजाराने 

नैसर्गिक मयत . 


११ 


सदर 


११४/२०१८ संदिप कानिफनाथ यन्नले 


३२ 


बझार 


१२ 


सदर 


१०६/२०१८ 


शिवाजी सुर्यवंशी 


६५ 


बझार 


१३ 


सदर 


१२२/२०१८ एक अनोळखी पुरुष 


५० 


३०-१०-२०१८ 


क्षय रोगाने नैसर्गिक 


नाव पत्ता समजून 

येत 
नाही. 


बझार 


मयत . 


१४ 


सदर 


६१/२०१७ संभाजी आण्णाभिसे 


५५ 


५-६-२०१७ दारूचेव्यसनामुळे 


बझार 


नैसर्गिक मयत . 


विकासनगर , होटगी रोड , 
सोलापूर . 
नाव पत्ता समजून येत 
नाही. 


१५ 


सदर 


१२०/२०१८ 


एक अनोळखी स्त्री 


७० 


२१-१०-२०१८ टी . बी . चे आजाराने 


बझार 


नैसर्गिक मयत . 


१६ 


सदर 


१०८/२०१८ 


एक अनोळखी स्त्री 


७५ 


नाव पत्ता समजून येत 
नाही. 


२७- ९ -२०१८ टी . बी . चे आजाराने 


बझार 


नैसर्गिक मयत . 


१७ 


सदर 


१३२/२०१८ सुगंधा मदन जुगे 


६८ 


१९ -११-२०१८ न्यूमोनियाचे आजाराने 


बझार 


मोदी, 


नैसर्गिक मयत . 


१९ / १५, शिवाजीनगर , 

सोलापूर . 
नाव पत्ता समजून येत 
नाही. 


१८ 


सदर 


१२१/२०१८ एक अनोळखी पुरुष 


६५ 


२२-१०-२०१८ न्यूमोनियाचे आजाराने 


बझार 


नैसर्गिक मयत . 


१ ९ 


सदर 


९ ८ / २०१८ एक अनोळखी स्त्री 


३० 


१२ - ९ -२०१८ 


नाव पत्ता समजून येत 
नाही. 


पाण्यात बुडून अपघाती 


बझार 


मयत . 


२० 


सदर 


८८/२०१८ विश्वनाथ मल्लेश विजापूरे 


३७ 


बझार 


अपघाती मयत .. 


२१ 


सदर 


८६/२०१७ 


मुकुंद पंढरीनाथ मोरे 


४५ 


गुड्डेवाडी, 

२०-८-२०१८ 

चक्कर येऊन पडून 
तालुका अक्कलकोट, सोलापूर , 
११०/४, रेल्वे लाईन , १६- ९ -२०१७ दारूचे अतिसेवनामुळे 
कुमार चौक , सोलापूर . 

आत्महत्या मयत. 
नाव पत्ता समजून 

येत 

२६-५-२०१८ डोकीस मार लागून 
नाही. 

अपघाती मयत . 


बझार 


२२ 


सदर 


५४/२०१८ एक 


अनोळखी 

पुरुष 


४० 


बझार 


२३ 


सदर 


२४ / २०१९ नारायण सिध्दारुढ चन्ना 


५६ 


रविवार पेठ, सोलापूर 


९ - २-२०१९ 


जंतुसंसर्ग होऊन 


बझार 


नैसर्गिक मयत . 


१४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


२४ 


सदर 


१९/ २०१ ९ दिलीप रामचंद्र केमकर 


६२ 


बझार 


नैसर्गिक मयत . 


२५ 


सदर 


३/ २०१९ एस सी एम ऑफ 


२ 


पिंपळा खुर्द, 


बझार 


आशा कदम . 


नैसर्गिक मयत . 


२६ 


सदर 


२०/ २०१ ९ कमलाबाई नागप्पा काबने 


७५ 


१२५०/१, उत्तर कसबा , ३०-१-२०१९ न्यूमोनियाचे आजाराने 
सोलापूर . 

७-१-२०१९ फुप्फुसाचे आजाराने 
तालुका तुळजापूर . 
२३३ , भारतरत्न इंदिरानगर , 

३-२-२०१९ 

गळफास घेऊन 
सोलापूर. 

आत्महत्या मयत. 
मु . पो . यावली, 

२१-११-२०१८ फुप्फुसाचे आजाराने 
तालुका मोहोळ, सोलापूर . 
नाव पत्ता समजून येत २६-८-२०१८ जंतुसंसर्ग होऊन 
नाही. 


बझार 


२७ 


सदर 


१३३/२०१८ सुरेश गोविंद गांगवे 


६५ 


६ 


बझार 


नैसर्गिक मयत . 


२८ 


सदर 


८७/२०१८ एक अनोळखी पुरुष 


५० 


बझार 


नैसर्गिक मयत . 


२ ९ 


सदर 


३ ९ 


लष्कर , सोलापूर 


६२/२०१८ अंबिका श्रीनीवास 

माशाळकर. 


१४-६-२०१८ हृदयविकाराने नैसर्गिक 


बझार 


मयत . 


३० 


सदर 


२५/२०१८ सागर तानाजी सव्वाखांडे 


३२ 


एल्फिन्स्टन रोड, मुंबई 


१७-३-२०१८ दारूचे अतिसेवनामुळे 

आत्महत्या मयत . 


बझार 


३१ 


सदर 


१८/२०१८ एक अनोळखी पुरुष 


४० 


नाव पत्ता समजून 

येत 
नाही . 


३-३-२०१८ 


गळफास घेऊन 


बझार 


आत्महत्या मयत . 


३२ 


सदर 


११ ९/ २०१८ विनोद बाळ्या भोसले 


७ ९ 


होम मैदान, सोलापूर 


२०-१०-२०१८ दारूचे अतिसेवनामुळे 


बझार 


आत्महत्या मयत . 


३३ 


सदर 


२६/ २०१९ जयलिंग गजेंद्र सुरवसे 


२३ 


१०-२-२०१९ 


गळफास घेऊन 


बझार 


घाटंग्री, 
तालुका-जिल्हा उस्मानाबाद . 
इरण्णा वस्ती, सोलापूर 


आत्महत्या मयत . 


३४ 


सदर 


१६/ २०१९ यशवंत गुगप्पा तलवारे 


४५ 


२५-१-२०१९ डोकीस मार लागून 

अपघाती मयत . 


बझार 


३५ 


सदर 


१३९ / २०१८ एक अनोळखी स्त्री 


६० 


नाव पत्ता समजून 

येत 
नाही. 


२१-१२-२०१८ टी . बी . चे आजाराने 


बझार 


नैसर्गिक मयत . 


३६ 


सदर 


५५/२०१८ सलिम महमद हनिफ 


६० 


विडी घरकुल , सोलापूर 


२७-५-२०१८ लिव्हर खराब होऊन 


बझार 


नदाफ . 


नैसर्गिक मयत . 


३७ 


सदर 


४८ / २०१९ हर्षद वाडीलाल शहा 


५० 


३१०, दिशा अपार्टमेंट, 
सोलापूर. 


४-४-२०१९ विषारी औषध पिऊन 

आत्महत्या मयत . 


बझार 


३८ 


सदर 


१११/२०१८ भिमाबाई कृष्णा बावडेकर 


४४ 


४-१०-२०१८ 


उत्तर सदर बझार , 
लष्कर, सोलापूर, 
लोधी गल्ली, सोलापूर 


डोकीस मार लागून 
अपघाती मयत . 


बझार 


३ ९ 


सदर 


६० 


१८-११-२०१८ न्यूमोनियाचे आजाराने 


बझार 


१३१/२०१८ टिक्कमसिंग गंगाराम 

कलबुर्गी. 
७६/२०१८ शेटप्पा विठोबा बगले 


नैसर्गिक मयत . 


४० 


सदर 


४८ 


२-८-२०१८ न्यूमोनियाचे आजाराने 


बझार 


नैसर्गिक मयत . 


सोनीनगर, हुडको, 
सोलापूर . 
नाव पत्ता समजून येत 
नाही. 


४१ 


सदर 


३८ / २०१ ९ एक अनोळखी पुरुष 


६० 


१०-३-२०१९ न्यूमोनियाचे आजाराने 


बझार 


नैसर्गिक मयत . 


४२ 


विजापूर 


३१/ २०१ ९ नागनाथ रंगनाथ घुगे 


५५ 


२४-३-२०१९ हृदयविकाराने नैसर्गिक 


अंबिकानगर , बाळे , 
तालुका उत्तर सोलापूर, 


नाका 


मयत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


१४७ 


, 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


w 


२ 


ته 


30 


५ 


७ 


८ 


४३ 


विजापूर १११/२०१८ प्रथमेश नारायण पाटील 


२४ 


प्लॉट नं . ७०० , 


१२-११-२०१८ लिव्हर खराब होऊन 


नाका 


नैसर्गिक मयत . 


४४ 


विजापूर 


९ ४ / २०१८ मारुती चंद्रप्पा सोनकांबळे 


५५ 


५-१०-२०१८ लिव्हर खराब होऊन 


नाका 


नैसर्गिक मयत . 


४५ 


विजापूर 


४७/२०१८ अशोक व्यंकट रेड्डी 


४५ 


३१-५-२०१८ लिव्हर खराब होऊन 


नाका 


नैसर्गिक मयत . 


४६ 


विजापूर 


३० / २०१ ९ विमल नागनाथ कदम 


५८ 


२२-३-२०१९ न्यूमोनियाचे आजाराने 


नाका 


नैसर्गिक मयत . 


४७ 


विजापूर 


२५/ २०१९ गिता नंदकुमार कोळेकर 


७२ 


७-३-२०१९ 


पाण्यात बुडून अपघाती 


नाका 


राजस्वनगर , सोलापूर . 
२९ ६ , गौतमनगर , 
विजापूर रोड , सोलापूर 
मु . पो . हचकनळ्ळी बिदर , 
कर्नाटक . 
सुशीलनगर , 
विजापूर रोड, सोलापूर. 
५० , नवी पेठ , 
गाडकर वाडा, सोलापूर . 
गुरुदेवदत्तनगर , 
जुळे सोलापूर . 
झोपडपट्टी नं . २, 
जगदंबा मंदिराजवळ , 
सोलापूर . 
मेडिकल कॉलनी, 
विजापूर रोड , सोलापूर . 
अजिज बिरदी , कोल्हापूर 


मयत . 


४८ 


४० 


२०-१-२०१९ 


गळफास घेऊन 


विजापूर 
नाका 


१०/ २०१९ मल्लीकार्जुन यल्लपापा 

ईश्वरकट्टी. 


आत्महत्या मयत. 


४ ९ 


विजापूर ११९ / २०१८ आयुब हसन खान 


५४ 


२८-११-२०१८ 


गळफास घेऊन 


नाका 


आत्महत्या मयत . 


- 


५० 


विजापूर 


१२/ २०१९ मिनाक्षी संजय बोंडवे 


५२ 


२३-१२-२०१९ हृदयविकाराने नैसर्गिक 


नाका 


मयत . 


५१ 


विजापूर ६३/२०१८ सुरेखा संतोष सावंत 


२० 


२-८-२०१८ डोकीस मार लागून 

अपघाती मयत . 


नाका 


५२ 


विजापूर 


७ / २०१९ प्रशांत काशीनाथ हावरे 


३८ 


१५-१-२०१९ विषारी औषध पिऊन 


आत्महत्या मयत. 


५३ 


विजापूर १२५/२०१८ उमेश नारायणराव चितारी 


६५ 


२०-१२-२०१८ 


गळफास घेऊन 


नाका 


१० ९ , कमलानगर , 
विजापूर रोड , सोलापूर. 
अमृतनगर , विजापूर रोड , 
सोलापूर, 

आंबेडकरनगर , 
विजापूर रोड, सोलापूर 
देशमुख वस्ती , सोलापूर 


आत्महत्या मयत. 


५४ 


३२ 


विजापूर १२०/२०१८ स्वरांजली परशुराम 

गायगवळी. 


२ ९ - ११-२०१८ अंतर्गत रक्तस्राव 

होऊन अपघाती मयत . 


नाका 


५५ 


सलगर 


४२/ २०१९ भाग्यश्री रमेश हालसंगे 


२१ 


१३-१०-२०१८ न्यूमोनियाचे आजाराने 


वस्ती 


नैसर्गिक मयत . 


५६ 


सलगर 


६ / २०१९ मदन आसेसर महतो 


४ 


गळफास घेऊन 


वस्ती 


५७ 


सलगर 


३ ९ / २०१८ बाळु रामचंद्र पडसाळकर 


५२ 


वस्ती 


५८ 


सलगर 


२ ९/ २०१८ विशाल प्रकाश चव्हाण 


१७ 


अमोलवा, पश्चिम चंपारण्य , ९ - २-२०१९ 
बिहार . 

आत्महत्या मयत. 
पडसाळकर वस्ती, देगाव , २३ -९ -२०१८ विषारी औषध पिऊन 
सोलापूर . 

आत्महत्या मयत. 
सकिनानगर तांडा , २६-१२-२०१८ कोरड्या विहिरीत पडून 
बेलाटी , सोलापूर . 

अपघाती मयत . 

महावीर भाऊ सकळे, 

विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी, 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त, विभाग क्रमांक २, 

सोलापूर शहर . 


वस्ती 


सोलापूर , ३ जून २०१९. 


१४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ 


१० , २०१९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 


जाहीर नोटिस 


क्रमांक एमएजी/ वशी-५७७ / २०१९.- तमाम लोकांना याद्वारे कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टात नमूद केलेले इसम हे आकस्मिकरित्या मयत . 
झालेले 

असून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेले कारणास्तव मयत . झालेमुळे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , ( १) कोकरूड पोलीस 
स्टेशन -१ ९ , ( २) इस्लामपूर पोलीस स्टेशन-९ ४ , ( ३) कुरळप पोलीस स्टेशन -२६, (४) शिराळा पोलीस स्टेशन-१६ , (५) आष्टा पोलीस स्टेशन -२९ , 
(६) कासेगाव पोलीस स्टेशन -१२ यांनी उपविभागीय दंडाधिकारी, वाळवा विभाग, इस्लामपूर यांचेमार्फत प्रकरणे या कार्यालयाकडे सादर केलेली आहेत . 
मयतासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज अन्य कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झाला असलेस त्याबद्दल काही तक्रार असलेस ही नोटिस प्रसिद्ध झालेपासून पंधरा 
दिवसांचे आत इकडील कार्यालयास लेखी तक्रार करणेत यावी. मुदतीत कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नाही तर कोणाची काहीही तक्रार अगर हरकत 
नाही असे समजून उपविभागीय दंडाधिकारी, वाळवा विभाग , इस्लामपूर यांचे अहवालानुसार अंतिम वर्गीकरण करणेबाबत पुढील कार्यवाही करणेत येईल 
व त्यानंतर कोणाचीही तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी. 


परिशिष्ट 


कोकरूड पोलीस स्टेशन 


अ . क्र . 


मयताचे नाव 


गावाचे नाव 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


मनिषा शिवाजी बोरगे 


१२ - ९ -२०१८ 


सर्पदंश होऊन मयत 


रा. वाकाईवाडी , ( पणुंब्रे वारुण), 
तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली. 


२ 


बाजीराव 

बापू 

वारे 


रा. चिकुर्डे, तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


१५-१-२०१९ 


हृदयविकाराचे झटक्याने मृत्यू 


سه 


पूजा वसंत सावंत 


३०-४-२०१८ 


विषारी औषध प्राशन केलेने मृत्यू 


रा . काळुद्रे, तालुका शिराळा , 
जिल्हा सांगली. 


४ 


बेवारस पुरुष 


१३-१-२०१७ 


५ 


विजया शामराव बाबर 


१२-१-२०१९ 


रा. सोनवडे, तालुका शिराळा , 
जिल्हा सांगली. 


संडासला गेला असता त्याचा तोल जाऊन 
पुलावरून 

खाली पडून 

डोकीस मार 
लागून अति रक्तस्राव होऊन मयत . 
चुलीवर पाणी तापवत असताना साडी 
पेटून गंभीर भाजल्याने मयत . 
पॅरेलेसिसचा झटका येऊन डोक्यात 
रक्तस्राव होऊन मृत्यू . 
थिमेटसारखे विषारी औषध प्राशन करून 


६ 


तुकाराम केशव लुगडे 


१-११-२०१८ 


, 


रा . कुसाईवाडी, तालुका शिराळा , 
जिल्हा सांगली. 


७ 


ज्योती किसन शिरसट 


शिराळा , 


११-८-२०१७ 


रा . शिरसटवाडी, 

तालुका 
जिल्हा सांगली. 


मयत . 


८ 


शालाबाई राजाराम किनरे 


१८-१०-२०१७ 


विषारी औषध सेवन केलेने मयत 


रा. किनरेवाडी, तालुका शिराळा, 
जिल्हा सांगली. 


दादासो बापु सुतार 


२८-३-२०१८ 


दारूच्या नशेत गळफास लावून 

घेऊन 


रा . नाठवडे, तालुका शिराळा , 
जिल्हा सांगली. 


मयत . 


१० 


दिपक ज्ञानेश्वर कोळेकर 


६-१२-२०१८ 


हृदयविकाराचा झटका येऊन मयत 


रा , जुळेवाडी, तालुका तासगाव , 
जिल्हा सांगली. 


११ 


विजय पांडूरंग मस्कर 


२७-११-२०१८ 


हृदयविकाराचा झटका येऊन मयत 


रा . कुसळेवाडी, तालुका शिराळा, 
जिल्हा सांगली. 


१२ 


बळी आनंदा पाटील 


१७-१०-२०१८ 


रा . चांदोली वसाहत , आरळा , 
तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली. 


शुगरचा आजार असल्याने औषधोपचार 
चालू असताना मयत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


१४ ९ 


, 


, 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


४ 


us 


६ 


१३ 


निवृत्ती हरी नाईक 


कोकरूड पोलीस स्टेशन --चालू 
रा . सोनवडे, 

तालुका शिराळा , 

२७-११-२०१८ 
जिल्हा सांगली. 


उजव्या पायास सूज येऊन सेप्टिक 
झाल्याने औषधोपचार चालू असताना 


मयत. 


१४ 


निशा सुभाष चव्हाण 


काविळीच्या आजाराने मयत 


रा. पणुंब्रे वारुण , तालुका शिराळा, १८-११-२०१८ 
जिल्हा सांगली. 


१५ 


सचिन प्रभाकर मांगलेकर 


२७-८-२०१८ 


हृदयविकाराचा झटका येऊन मयत 


रा . शेडगेवाडी, तालुका शिराळा, 
जिल्हा सांगली. 


१६ 


मनिषा मारुती मस्कर 


२२-७-२०१८ 


विहिरीच्या पाण्यात पडून बुडून मयत 


रा. चिंचेवाडी, तालुका शिराळा, 
जिल्हा सांगली . 
रा . मोरेवाडी , तालुका शिराळा , 
जिल्हा सांगली . 


१७ 


सुनिता शेखर मोरे 


१२-८-२०१८ 


स्टोव्हचा भडका झालेने भाजून मयत 


१८ 


उज्वला लक्ष्मण खोपडे 


२४-४-२०१६ 


रा . वाकाईवाडी, तालुका शिराळा, 
जिल्हा सांगली. 


पोटदुखीच्या आजारास कंटाळून कोणतेतरी 
विषारी औषध प्राशन करून मयत . 


१ ९ 


दिनकर धोंडी कांबळे 


५-३-२०१८ 


कोणतेतरी विषारी औषध पिऊन मयत 


- 


रा. सोनवडे, तालुका शिराळा , 
जिल्हा सांगली. 


इस्लामपूर पोलीस स्टेशन 
रा . पेठ, तालुका वाळवा, 

१८ - ९ -२०१७ 
जिल्हा सांगली. 


१ 


दत्ता कोंडीबा मोरे 


दारूचे अतिप्रमाणात सेवन करून मयत 


२ 


जोस्ना नानासो पवार 


३० - ९ -२०१८ 


रा. जुनेखेड, तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


पाण्यात बुडून मयत 


३ 


सोमनाथ शरन्नाप्पा पाटील 


२१-८-२०१८ 


गळफास घेऊन आत्महत्या 


रा . बोरगाव , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


४ 


संजय तुकाराम निंबाळकर 


७-११-२०१२ 


रा . विठ्ठलवाडी, तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


गुदमरून मयत 


५ 


फैयाज मुबारक मुजावर 


रा . शिवनगर, इस्लामपूर , 


१८-११-२०१८ 


डोक्यास मार लागून मयत . 


तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 


६ 


चंद्रकांत आनंदा सुर्यवंशी 


१५- ९ -२०१४ 


रा . यल्लाम्मा चौक , 

इस्लामपूर , 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 


दारूच्या नशेत नाल्यामध्ये 

पडून 

डोक्यास 
गंभीर मार लागून मयत . 
किडनीत पू होऊन मयत 


७ 


हर्षद विकास मदने 


३-१२-२०१८ 


रा . माणिकवाडी , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली . 


८ 


संजय शिवाजी खडके 


१६-१-२०१९ 


रा . गोटखिंडी, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


or 


मोहन बाबुराव पन्हाळकर 


२३-११-२०१८ 


क्षयरोग, मधुमेह आजाराने मयत 


रा . दत्त कॉलनी, दत्तनगर , 
इस्लामपूर , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


१० 


मंगल मोहन माने 


५-१-२०१९ 


रा. कासेगाव , तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


चक्कर येऊन रोडवर पडल्याने डोकीस 
मार लागून उपचार सुरू असताना मयत . 


१५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


४ 


us 


& 


११ 


शहाजी प्रकाश शिंदे 


विषारी औषध पिऊन मयत 


इस्लामपूर पोलीस स्टेशन-- चालू 
रा . नांदणी नाका, बायपास रोड , २२-७-२०१८ 
जयसिंगपूर , तालुका शिरोळ, 
जिल्हा कोल्हापूर 
रा. शिवनगर, इस्लामपूर , 

११-१२-२०११ 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 
रा . माळ गल्ली, इस्लामपूर , 

४-८-२०१० 
तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 


१२ 


संगिता शिवाजी कांबळे 


निऑन नावाचे किटकनाशक प्राशन 


करून मयत . 


१३ 


अंकिता जालींदर कदम 


विषारी औषध सेवन केलेने मयत 


१४ 


राजाराम मारुती ढोबळे 


रा . शिवाजी चौक , इस्लामपूर , 


२ ९ - ११-२०१७ 


विषारी औषध सेवन करून मयत 


तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 


१५ 


आनंदी शिवलिंग शेटे 


९ - १-२०१९ 


रा . रेठरे धरण , तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


हृदयविकाराचा झटका येऊन 
फुप्फुसाला सुज येऊन मयत. 


१६ 


किरण गजानन मंडले 


१-६-२०१८ 


हृदयविकाराचा झटका येऊन मयत 


रा . बेरडमाची, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


१७ 


स्वप्नील हणमंत आंबी 


८-७-२०१८ 


विषारी किटकनाशक पिऊन मयत 


रा. बहे , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


१८ 


विठाबाई बजरंग चव्हाण 


१७-५-२०१८ 


रोगर नावाचेविषारी औषध सेवन करून 


रा . बहे , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


मयत. 


१ ९ 


बापूराव तुकाराम पिसाळ 


९ - १-२०१९ 


मानेच्या मणक्याला इजा होऊन मयत 


रा . लवंडमाची, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


२० 


सलीम नुरा मुल्ला 


२५-३-२०१८ 


गळफास लावून घेऊन मयत 


रा . शिवनगर , 

इस्लामपूर , 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 


२१ 


श्रीरंग बळवंत पाटील 


१४-११-२०१८ 


हृदयविकाराचा झटका येऊन मयत 


रा . डांगे चौक , इस्लामपूर , 
तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 
रा . शिवनगर , 

इस्लामपूर , 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 


२२ 


रविंद्र धुळाप्पा गायकवाड 


२६-५-२०१८ 


ऑरगॅनो फॉस्फोरस विषारी औषध घेऊन 


आत्महत्या. 


२३ 


महंमद शेखलाल शेख 


८-११-२०१७ 


गळफास घेऊन मयत 


रा . खांबे मळा , वार्ड नंबर ७, 
इस्लामपूर , तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


२४ 


भास्कर दादू पाटील 


२५ - ९ -२०१५ 


रा . पणुंब्रे , तालुका शिराळा , 
जिल्हा सांगली. 


फुप्फुसास सूज येऊन नैसर्गिक 

मृत्यू 


२५ 


२७-१२-२०१७ 


हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने नैसर्गिक 


सखुबाई ऊर्फ शकुंतला 
महादेव पाटील. 


रा . पेठ , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


मृत्यू. 


२६ 


लिना अमित शहा 


रा . मार्केट यार्ड , इस्लामपूर , 


२७-३-२०१६ 


गळफासाने मृत्यू 


तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 


२७ 


ओंकार आबासो खांबे 


रा. खांबे मळा, इस्लामपूर , 


२८-१०-२०१७ 


गळफास घेऊन आत्महत्या 


तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


१५१ 


, 


, 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


४ 


us 


६ 


इस्लामपूर पोलीस स्टेशन -- चालू 
रा . माणिकवाडी, तालुका वाळवा , १२-६-२०१८ 
जिल्हा सांगली . 


२८ 


बजरंग पांडूरंग बल्लाळ 


अतिदारू पिल्याने डोकीवर 

पडून 

डोकीस 
मार लागून गंभीर जखमी होऊन मयत . 
पत्नीचे मयताचे मनास वाईट वाटून 
घेऊन विहिरीत उडी टाकल्याने पाण्यात 


२ ९ 


मलकाप्पा यल्लाप्पा लच्छान 


रा . एम . आय. डी . सी ., श्रीनगर २१-१०-२०१८ 
वसाहत , साखराळे, तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


बुडून मयत . 


३० 


शिवराज युवराज सावंत 


१०-२-२०१८ 


अपघातामध्ये जखमी होऊन अपघाती मृत्यू 


रा . काळमवाडी, तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


३१ 


नामदेव महादेव माने 


२५- ९ -२०१८ 


गळफास घेऊन आत्महत्या 


रा . कापूसखेड, तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


३२ 


महेश चंद्रकांत धोत्रे 


९ - ५-२०१८ 


विषारी औषध पिऊन मयत 


रा . पेठ , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


३३ 


बाळासो आनंदा चौगुले 


रा . औताडे गल्ली, आष्टा , 


३०-११-२०१८ 


हृदयक्रिया बंद पडून मयत 


तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 


३४ 


मिलन किशोर बनसोडे 


९ - ५-२०१५ 


रा. साखराळे , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


अपघातात गंभीर मार लागून हृदय 
बंद पडून मयत . 
विहिरीत पडून बुडून मयत 


३५ 


ललुराम गंगाराम चौधरी 


७-१-२०१२ 


रा . धोबगाव , जिल्हा बाडमेर , 
राजस्थान, रा . उरुण, इस्लामपूर , 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 


३६ 


विश्वजित राजाराम पाटील 


रा . पाटील गल्ली, इस्लामपूर 


२१-१०-२०१५ 


गळफास लावून घेऊन आत्महत्या 


तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 


३७ 


संतोष शिवाजी साळुखे 


२४-३-२०१३ 


सर्पदंश होऊन मयत 


रा . ओझर्डे, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


३८ 


सतिश बाबुराव शिंदे 


रा , कालवडे, 

तालुका कराड 


४-६-२०१२ 


विषारी औषध पिल्याने मयत 


जि . सातारा 


३ ९ 


अक्षय दगडू सुपनेकर 


२४-१०-२०१७ 


पाण्यात बुडून मयत 


रा . नायकलवाडी, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


४० 


प्रकाश नारायण चव्हाण 


३-६-२०१७ 


इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत . 


४१ 


कलावती गुणवंत ताटे 


रा . जुनी भाजी मंडईजवळ , 
टिळक चौक , इस्लामपूर , 
तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 
रा . भीमनगर, पेठ , 
तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 
रा . लोणार गल्ली, इस्लामपूर , 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 


१७-१२-२०१७ 


फुप्फुस खराब होऊन मयत 


४२ 


लक्ष्मण गणपती कुटे 


२०-५-२०१८ 


आजारास कंटाळून दोरीने गळफास लावून 
घेऊन आत्महत्या . 


४३ 


भारती पंडीत पवार 


रा. महादेवनगर, इस्लामपूर , 


१ ९ - १२-२०१४ 


हृदयविकाराचा झटका येऊन मयत 


तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 


४४ 


सलमान मोहम्मद अरिफ खान 


रा . शिवनगर , इस्लामपूर, 


२३-१०-२०१४ 


गळफास लावून घेऊन आत्महत्या 


तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 


१५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


४५ 


शरीफ अब्दुल मुजावर 


इस्लामपूर पोलीस स्टेशन -- चालू 
रा . हुबालवाडी, इस्लामपूर , 

२८-५-२०१७ 
तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 


विषारी औषध पिल्याने मयत 


४६ 


अनोळखी स्त्री 


२-८-२०१३ 


क्षयरोगाने फुप्फुसात दाह झाल्याने मयत 


४७ 


गणेश वसंत देशिंगे 


१४-७-२०१८ 


रा . इस्लामपूर , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


चक्कर येऊन 

पडून 


डोकीस मार लागून 


मयत . 


४८ 


दिलीप सदाशिव मदने 


२३-७-२०१८ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत 


- 


रा . पेठ , तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


४ ९ 


अनिल बापू 

पोवार 


१३-४-२०१६ 


अॅटॅकचा झटका येऊन मयत 


रा . बोरीवडे, तालुका पन्हाळा , 
जिल्हा कोल्हापूर 


५० 


रघुनाथ तातोबा चव्हाण 


६-३-२०१४ 


रा. पेठ , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


कुत्रे आडवे आल्याने मोटारसायकल 
स्लिप होऊन रस्त्यावर पडून डोकीस 
रक्तस्राव होऊन मयत . 


५१ 


संतोष मोतीलाल राठोड 


९ - ८-२०१५ 


गळफास लावून घेऊन मयत . 


रा. विजापूर , सध्या रा . इस्लामपूर , 
तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 


- 


५२ 


सागर शंकर पाटील 


५-६-२०१८ 


विष प्राशन करून मयत 


रा . बहे , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


५३ 


किसन हिंदूराव जाधव 


रा . उरुण , इस्लामपूर , 


३०-१-२०१८ 


स्टोव्हचा भडका होऊन भाजून 
दुखापतीने मयत 


तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 


, 


५४ 


बेवारस पुरुष 


१६ - ९ -२०१४ 


गळफास लावून घेऊन मयत. 


५५ 


संभाजी गणपती पाटील 


२८-१०-२०१७ 


फुप्फुसाचा क्षयरोग होऊन मयत 


रा . सिद्धेश्वरनगर , उरुण , 
इस्लामपूर , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


५६ 


करिना धनसिंग पवार 


१७-१-२०१४ 


झाडावरून पडल्याने डोकीस मार लागून 


रा . निगडीतांडा , तालुका जत 
जिल्हा सांगली. 


मयत . 


५७ 


वैभव मारुती शिंगाडे 


२१-५-२०१५ 


रा . किल्ले मच्छिद्रगड , 
तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 


तोल जाऊन रोडवरील स्पीडब्रेकरवर 
पडून डोकीस मार लागून मयत . 


५८ 


शंकर तातोबा बनसोडे 


रा . शेणोली स्टेशन , कराड , 
जिल्हा सातारा. 


९ - ५-२०१३ 


रक्त कमी असल्याने अशक्तपणा व 
लिव्हरला 

सूज 


येऊन मयत . 


५ ९ 


हिंदूराव बापू दिंडे 


१८-१२-२०१७ 


डोकीस मार लागून मयत . 


रा . विठ्ठलवाडी, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


६० 


अंजनी शिवाजी खोत 


२५-३-२०१८ 


अति दारू पिल्याने हृदय कमकुवत होऊन 


रा . माणिकवाडी, तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


- 


मयत . 


६१ 


पुरषोत्तम विनायक आरनके 


रा. वडगाव धारवी , पुणे 


११-१०-२०१८ 


हृदयविकाराने मयत 


६२ 


इंदूबाई बळीराम मोहिते 


२७ - ९ -२०१८ 


रा . महादेववाडी, तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


पाण्यात पडून बुडून मयत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


१५३ 


, 


, 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


६३ 


संगिता हणमंत कोळेकर 


इस्लामपूर पोलीस स्टेशन -- चालू 
रा . पेठ , तालुका वाळवा , 

२५-७-२०१४ 
जिल्हा सांगली. 


वाळत घातलेले कपडे काढताना इलेक्ट्रिक 
वायरला हात लागल्याने शॉक लागून 


मयत . 


६४ 


जगन्नाथ भिमराव बाबर 


२५-२-२०१३ 


दारूचे नशेत गळफास लावून घेऊन 


रा . तुजारपूर , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


मयत . 


६५ 


विश्वास निवृत्ती पाटील 


५-११-२०१५ 


हृदयविकाराचा तीव्र झटका येऊन मयत . 


रा . रेठरे धरण , तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


६६ 


सुरेखा सुरेश जाधव 


१५-२-२०१३ 


रा . जाधव गल्ली, इस्लामपूर , 
तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 
रा. सत्रे मळा , रेठरे हरणाक्ष , 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 


मनोरुग्ण आजारास कंटाळून गळफास 
लावून घेऊन मयत . 
गळफास लावून घेऊन मयत 


६७ 


आनंदा गणपती नायकवडी 


१-१०-२०१८ 


६८ 


बेवारस वेडसर पुरुष 


६-२-२०१३ 


शरीरावर कशानेतरी जखमा होऊन 
अशक्तपणा येऊन उपचार चालू असताना 


मयत . 


६ ९ 


तानुबाई गणपती पाटील 


४-१२-२०१८ 


सध्या रा . अंबाबाई मंदिराजवळ , 
इस्लामपूर , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


वृध्दापकाळामुळे हृदयामध्ये रक्ताची 
गुठळी झालेमुळे मयत . 


७० 


प्रशांत आनंदराव पाटील 


२८-११-२०१५ 


विषारी औषध पिऊन मयत 


रा . रेठरे धरण , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


७१ 


सिताराम यशवंत पाटील 


१३-८-२०१६ 


दारूचे नशेत पडलेने डोकीत अंतर्गत 
रक्तस्राव होऊन मयत . 


रा. येडेमच्छिद्र , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 
रा. तेलसंग , तालुका अथणी, 
जिल्हा बेळगाव . 


७२ 


श्रीकांत मल्लाप्पा मादर 


९ - ११-२०११ 


तणनाशक ( रोगर ) हे विषारी औषध 


प्राशन करून मयत . 


७३ 


प्रकाश सत्याप्पा चव्हाण 


९ - ९ -२०१७ 


गळफास लावून घेऊन मयत 


रा . साठेनगर, 

इस्लामपूर , 
तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 


७४ 


प्रविण शशिकांत पाटील 


१३-६-२०१८ 


रेल्वेस ठोकरून गंभीर जखमी होऊन 


रा . कोळे , तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


मयत . 


७५ 


आनंदा ऊर्फ बबन बंडू 


१७ - ९ -२०१८ 


विजेचा शॉक लागून मयत 


रा . नरसिंहपूर, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


मदने . 


७६ 


नबीलाल आब्बास संदे 


१३-११-२०१७ 


विषारी औषध सेवन करून मयत 


रा . रेठरे हरणाक्ष, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


७७ 


शिवाजी तातोबा नामदास 


२७ - ९ -२०१८ 


यकृताचे आजाराने मयत 


रा. माळभाग , किल्ले मच्छिद्रगड , 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 


७८ 


जयवंत बाळासो पाटील 


२३-३-२०१६ 


दारूचे नशेत गळफास लावून आत्महत्या 


रा . शेणोली, तालुका कराड , 
जिल्हा सातारा . 


७ ९ 


विजया कुंडलिक मोहिते 


१२-४-२०११ 


सर्पदंश होऊन मयत 


रा . भवानीनगर, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली . 


१५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


४ 


us 


६ 


इस्लामपूर पोलीस स्टेशन -- चालू 


८० 


आकांक्षा सुर्यकांत माळवदे 


१६-५-२०१३ 


गळफास लावून घेऊन मयत 


रा . महाड , 
सध्या रा . राजारामबापू 
हॉस्पिटल होस्टेल , इस्लामपूर , 


८१ 


सतिश शंकर शेळके 


१ - ९ -२०१७ 


हार्टअॅटॅक येऊन मयत 


रा . शास्त्रीनगर , इस्लामपूर , 
तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 


८२ 


अनुष्का दिलीप घोळे 


२८-१०-२०१८ 


रा . पेठ , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


फुप्फुसात पाणी होऊन मयत 


८३ 


पांडूरंग अण्णा पाटील 


२ ९ - ५-२०१३ 


रा . रेठरे धरण , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


घरी पडल्यामुळे डोकीत कवटीचे खाली 
जखम होऊन उपचार सुरू असताना 


मयत . 


८४ 


विजय विलास रोकडे 


१३-२-२०१८ 


गळफास लावून घेऊन मयत 


रा . शिवनगर, रस्ता क्र . १, 
इस्लामपूर , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


८५ 


संदिप विठ्ठल शिंदे 


१८-१२-२०१८ 


हृदयविकाराचा झटका येऊन मयत 


रा . रेठरे हरणाक्ष, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


८६ 


बाळू महम्मंद पाकजादे 


२७-११-२०१८ 


न्यूमोनियाच्या आजाराने मयत 


रा . बहे , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


८७ 


अमर गोविंद कांबळे 


५-१२-२०१८ 


गळफास लावून घेऊन मयत 


रा . रेठरे हरणाक्ष , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


८८ 


लक्ष्मण शंकर पाटील 


२ ९ - ५-२०१८ 


रा . येडेमच्छिद्र , तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


गळफास लावून घेऊन मयत 


८ ९ 


रमेश गुलचंद आठवले 


रा , नेहरुनगर, इस्लामपूर , 


२८-३-२०१८ 


फुप्फुसाच्या क्षयरोगाने मयत 


तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 


९ ० 


पांडूरंग महादेव लोखंडे 


४-५-२०१३ 


अतिदारू सेवन केल्याने उपचार 


रा , कचरे गल्ली, 

इस्लामपूर , 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 


सुरू असताना मयत . 


९ १ 


हिम्मत कृष्णा पाटील 


२२-११-२०१७ 


गळफास लावून घेऊन आत्महत्या 


रा . तुजारपूर , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


९ २ 


अमिन सलीम मुल्ला 


२३-७-२०१८ 


इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत 


रा . जावडेकर चौक , 
तेवरे कॉलनी, इस्लामपूर , 


तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 


९ ३ 


विलास आत्माराम साळुखे 


रा . किल्ले मच्छिद्रगड , 


११-३-२०११ 


विषारी औषध पिऊन मयत 


तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 


९ ४ 


प्रतिक सुरेश पाटील 


४-७-२०१८ 


दोरीने गळफास लावून घेऊन आत्महत्या 


रा . निनाईनगर , 
दळवी मळाजवळ , इस्लामपूर , 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


१५५ 


, 


, 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


कुरळप पोलीस स्टेशन 


१ 


विकास महादेव सावंत 


३-२-२०१९ 


रा . वशी , तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली . 


मयत हा स्टोव्ह पेटवित असताना स्टोव्हचा 
भडका होऊन त्यात तो भाजून जखमी 


होऊन मयत . 


२ 


महादेव भिमराव जाधव 


२८-१२-२०१८ 


नायलॉन दोरीने गळफास लावून घेऊन 


रा. तांदूळवाडी, तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


आत्महत्या . 


سه 


राजाराम बाबुराव माळी 


९ - ११-२०१८ 


रा . येलूर , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


तलावाच्या पाण्यात पडून बुडून मयत 


30 


अविनाश भिमराव बनसोडे 


२२-१०-२०१८ 


रा . येडेनिपाणी, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली . 


घरातील किरकोळ भांडणाचे कारणावरून 
मनास वाईट वाटून विहिरीत उडी मारून 
आत्महत्या . 


५ 


विजय गुंडा निकम 


२६-४-२०१८ 


रा. वशी, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


६ 


किरण शहाजी पाटील 


२५-११-२०१८ 


रा . इस्लामपूर , तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


फिट्सचे आजाराने बेशुद्ध पडून 
फुप्फुसे व मेंदूस सूज येऊन मयत . 
मोटारसायकलला किक मारत असताना 
तोल जाऊन रस्त्यावर पडून डोकीस 
मार लागून जखमी होऊन अपघाती मयत . 
न्यूमोनिया व लिव्हर खराब झाल्याने 


( ७ 


लालासो रामचंद्र मुळीक 


१७-११-२०१८ 


रा . कुरळप , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


मयत . 


८ 


योगेश तानाजी पाटील 


२८-८-२०१८ 


रा . वशी, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


होमणी नावाचे विषारी किटकनाशक 
औषध पिल्याने मयत . 


सत्यजित शिवाजी जाधव 


१६-३-२०१८ 


गळफास लावून घेऊन आत्महत्या 


रा . शिवनगर , इस्लामपूर , 
मूळ गाव येलूर , तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


१० 


नवजात बालक पुरुष 


२१-१०-२०१८ 


रा . चिकुर्डे, तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


न्यूमोनिया आजाराने मयत 


११ 


गौरख भैरु डवरी 


१-११-२०१७ 


ते 


रा. तांदूळवाडी, तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


दारूच्या नशेत थिमेट पाण्यात टाकून 
पिल्याने मयत . 


१२ 


बापू भिमराव मोहिते 


११-७-२०१६ 


दारूचे नशेत किटकनाशक औषध पिऊन 


रा . कुरळप, तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


उपचारादरम्यान मयत . 


१३ 


अशोक गुरुप्रसाद बंते 


२३-५-२०१७ 


नैसर्गिक वीज अंगावर पडून मयत 


रा . रायबाग , तालुका रायबाग, 
जिल्हा बेळगाव . 


१४ 


दिपाली सुनिल शिंदे 


२५-५-२०१८ 


विषारी औषध सेवन केलेने मयत 


रा . मनपाडळे, तालुका हातकणंगले , 
जिल्हा कोल्हापूर . 
रा . सांगरुळ, तालुका करवीर , 
जिल्हा कोल्हापूर 


१५ 


अमर कृष्णात खाडे 


२२-२-२०१८ 


अतिदारूचे सेवनामुळे मयत 


१६ 


१ ९ - १२-२०१७ 


राजक्का ऊर्फ राजश्री 
हणमंत कोळी. 


रा . हळ्ळी बालगाव , तालुका जत, 
जिल्हा सांगली. सध्या रा . येलूर , 
तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 


अपघाताने विहिरीचे पाण्यात पाय घसरून 
अगर तोल जाऊन पडून मयत . 


१५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


४ 


us 


६ 


कुरळप पोलीस स्टेशन--चालू 
रा . करंजवडे, तालुका वाळवा , २२-११-२०१८ 
जिल्हा सांगली. 


१७ 


सुनिल शिवाजी मिरजे 


१८ 


प्रशांत सर्जेराव निकम 


२३-११-२०१८ 


रा . ऐतवडे बु., तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 
रा . चिकुर्डे, तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


१ ९ 


लिलाबाई वामन पाटील 


१६-१०-२०१८ 


स्वत : स सुती दोरीने गळफास लावून 
घेऊन आत्महत्या . 
आजारपणाचे लहरीमध्ये आडातील 
पाण्यात पडून बुडून मयत . 
अंगावर स्वत: हून रॉकेल ओतून पेटवून 
घेऊन उपचारादरम्यान मयत . 
ट्रॅक्टरमध्ये तोल जावून पडून डोक्यास 
मार लागून मयत . 
न्यूमोनियाच्या आजाराने मयत 


२० 


रणजित कल्याण पवार 


२४-३-२०१६ 


२१ 


सलोनी बापू 

सनेर 


रा . 


११-११-२०१८ 


रा . बालगाव, 
तालुका-जिल्हा औरंगाबाद . 
मूळगाव 

हाडाखेड , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , 
सध्या रा. माळवाडी चिकुर्डे, 
तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 
रा . येलूर, तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


२२ 


आदित्य हरी गावडे 


१२ - ९ -२०१८ 


इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत 


२३ 


संभव सुखदेव महाडीक 


१३-१२-२०१७ 


रा . डोंगरवाडी, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


६५ टक्के भाजून गंभीर जखमी 


- 


होऊन मयत . 


२४ 


उज्वला काकासो स्वामी 


२७-८-२०१७ 


रा . कुरळप , तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


प्रसूतिदरम्यान सिझर ऑपरेशन करतेवेळी 
रक्तदाब वाढून व अति रक्तस्राव होऊन 
उपचारादरम्यान मयत . 
गळफास लावून घेऊन आत्महत्या 


२५ 


महानंदा दिनेशकुमार बहेल 


२३-१०-२०१७ 


रा. कार्वे, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 
रा . ऐतवडे खुर्द, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


२६ 


मंगल विकास चांदणे 


३०-८-२०१८ 


चुलीवर स्वयंपाक करीत असताना 
चुलीवरील जाळ तिचे साडीस लागलेने 
त्यात ती भाजून गंभीर जखमी होऊन 


मयत . 


शिराळा पोलीस स्टेशन 


१ 


उमेश नथुराम लोहार 


गळफास लावून घेऊन मयत 


२ 


अतुल विकास चौगुले 


गळफास लावून घेऊन आत्महत्या 


रा. टाकवे, तालुका शिराळा, २३-७-२०१८ 
जिल्हा सांगली. 
रा. वाकुर्डे खुर्द, तालुका शिराळा, १५-१०-२०१८ 
जिल्हा सांगली. 
रा . चरेगाव , तालुका कराड , १८-११-२०१८ 
जिल्हा सातारा. 
रा . निगडी, तालुका शिराळा , १६-१-२०१९ 
जिल्हा सांगली. 


३ 


किशोर चंद्रकांत कांबळे 


स्लॅपचा बीम कोसळून खाली पडून 
गंभीर जखमी होऊन मयत . 
घरामध्ये झोपेतून उठलेवर अचानक अंग 
थरथरु लागून चक्कर आल्याने डोक्यात 
रक्तस्राव होऊन उपचारादरम्यान मयत . 


४ 


अशोक नाना आढाव 


५ 


मलिक अंकुश केदारी 


७-५-२०१८ 


पाण्यात बुडून मयत 


रा. नवमहाराष्ट्रनगर , ताडदेव 
पोलीस ठाणेजवळ, मुंबई सेंट्रल . 
रा, बिऊर, तालुका शिराळा, 
जिल्हा सांगली. 


६ 


विठ्ठल गणू पाटील 


१४-११-२०१८ 


उंदीर मारण्याचे औषध सेवन केलेने 


मयत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


१५७ 


, 


, 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


४ 


us 


६ 


शिराळा पोलीस स्टेशन -- चालू 


७ 


रामचंद्र धोंडीराम पाटील 


२ ९ - १०-२०१८ 


डोक्यास गंभीर दुखापत होऊन मयत 


रा . कणदूर, तालुका शिराळा , 
जिल्हा सांगली. 


८ 


लक्ष्मी पांडूरंग चौगुले 


१५-८-२०१८ 


हृदयविकाराने मयत 


रा. घागरेवाडी, तालुका शिराळा, 
जिल्हा सांगली. 


आनुबाई बाबु साळुखे 


२-१२-२०१७ 


रा . निगडी, तालुका शिराळा, 
जिल्हा सांगली. 


बैलगाडी पलटी होऊन अंगावर पडून 
गंभीर जखमी झालेने उपचार चालू 


असताना मयत. 


१० 


दिपाली सम्राट झिमूर 


रा . 


तालुका शिराळा 


१ ९ - ८-२०१८ 


८० टक्के भाजलेने मयत 


११ 


राजन सूरज साहाणी 


८-७-२०१८ 


हृदयविकाराचा झटका येऊन मयत 


१२ 


आदिनाथ कुमार माने 


२४-१०-२०१८ 


गळफास लावून घेऊन मयत 


करमाळे , तालुका 
जिल्हा सांगली. 
रा . शिराळा, ( मूळ रा. रोहिणी, 
सेक्टर ३ , दिल्ली ). 
मूळ गाव कुंभोज , 
तालुका हातकणंगले , 
जिल्हा कोल्हापूर , 
सध्या रा . शिराळा, 
तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली. 
रा. मांगले, तालुका शिराळा, 
जिल्हा सांगली. 
रा. उपवळे, तालुका शिराळा, 
जिल्हा सांगली. 


१३ 


पवन माणिक सिंग 


२१ - ९ -२०१६ 


इलेक्ट्रिक शॉक लागून हृदयक्रिया बंद 


पडून मयत . 


१४ 


रोहित संभाजी कांबळे 


१-१०-२०१८ 


पावसात अंगावर वीज पडून मयत 


१५ 


धनाजी विठोबा गोसावी 


२-१२-२०१८ 


गळफास लावून 

घेऊन आत्महत्या 


रा . बिऊर , तालुका शिराळा, 
जिल्हा सांगली. 


१६ 


संग्राम रंगराव पाटील 


२१-५-२०१८ 


रा. चिखली, तालुका शिराळा , 
जिल्हा सांगली. 


पॉवर ट्रेलर टॅक्टरचे पात्यामध्ये पाय 
अडकून जखमी होऊन उपचार सुरू 


असताना मयत . 


आष्टा पोलीस स्टेशन 


१ 


मानसिंग महादेव पाटील 


६-१०-२०१८ 


विषारी औषध प्राशन करून मयत 


रा . पोखर्णी, तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


२ 


शामराव भाऊ भिलवडे 


२ ९ - १२-२०१८ 


नैसर्गिक 


मृत्यू 


रा . वाळवा, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


سه 


शारदा विकास नरुखे 


२१-१२-२०१८ 


रा . बहादूरवाडी, तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


गळफास लावून घेऊन आत्महत्या 


४ 


सुरेश बाबुराव पाटील 


२८-१२-२०१८ 


रा . गोटखिंडी, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


दुमजली घराचे गॅलरीतून खाली पडून 
डोकीस मार लागून मयत . 
विषारी औषध पिऊन मयत 


५ 


पंडीत रघुनाथ कदम 


२६- ९ -२०१८ 


रा . पडवळवाडी, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


६ 


रमेश जोती घाईल 


४-७-२०१८ 


रा . मिरजवाडी, तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


जॅकवेलवरून पडून गंभीर जखमी होऊन 


मयत . 


१५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ 


१० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


आष्टा पोलीस स्टेशन -- चालू 
रा . मिरजवाडी, तालुका वाळवा , २ ९ - १२-२०१७ 
जिल्हा सांगली. 


७ 


दिनकर जगन्नाथ कुंभार 


दारू पिऊन घोडागाडी चालवित असताना 
घोडागाडी पलटी होऊन गाडीखाली 
सापडून मयत . 
हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत 


८ 


सर्जेराव शिवाजी जाधव 


१८-१२-२०१८ 


९ 


प्रमोद शिवाजी लांडगे 


२१-१०-२०१८ 


मोटारसायकलवरून पडून बऱ्याच जखमा 
होऊन मयत . 


१० 


सोनाली कृष्णात वडर 


८-८-२०१८ 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


११ 


सुनिल बळवंत खोत 


४-१२-२०१८ 


गळफास लावून घेऊन मयत 


१२ 


बाबासो शामराव गावडे 


१४-५-२०१८ 


विषारी औषध पिऊन मयत 


रा . बागणी, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 
रा . अंकलखोप , तालुका पलूस , 
जिल्हा सांगली. 
रा . बहादूरवाडी , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 
रा . फार्णेवाडी, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 
रा . शिगाव , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 
रा . मर्दवाडी, तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 
रा . मालेवाडी, तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 
रा . वशी, तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 
रा . कामेरी , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 
रा . बहादूरवाडी, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


१३ 


गणपती 

दत्तू 

पाटील 


८-११-२०१३ 


विषारी औषध पिऊन मयत 


१४ 


सजाक्का शिवाजी पाटील 


१०-११-२०१८ 


गळफास लावून घेऊन मयत 


१५ 


रमेश भिमराव देशमुख 


२३-८-२०१८ 


हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने मयत 


१६ 


आनंदी सागर पाटील 


८-५-२०१८ 


विषारी औषध पिऊन मयत 


१७ 


वसंत भिमराव सावर्डे 


१४-११-२०१८ 


डोकीत अंतर्गत रक्तस्राव होऊन मयत 


१८ 


विशाल जयसिंग जाधव 


१-७-२०१८ 


विषारी औषध पिऊन मयत 


१ ९ 


बजरंग शिवाजी शिंदे 


७-७-२०१७ 


सर्पदंश होऊन मयत 


२० 


सुरेश रंगराव माने 


२ - ९ -२०१८ 


गळफास लावून घेऊन मयत 


२१ 


दस्तगीर जैनुद्दीन मुलाणी 


१२-११-२०१८ 


गळफास लावून घेऊन मयत 


रा . वाळवा, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 
रा . शिरगाव, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 
रा . बुरुड गल्ली, आष्टा , 
तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 
रा . शिरगाव , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 
रा . शिंदे मळा , आष्टा , 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 
रा . आष्टा नाका , इस्लामपूर , 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 
रा . गोटखिंडी, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


२२ 


राजेंद्र शिवाजी डांगे 


२-२-२०१८ 


गळफास घेऊन मयत 


२३ 


स्वरांजली सागर माळी 


१६-१०-२०१८ 


मज्जारज्जूस व डोकीस मार लागून 
मेंदूत रक्तस्राव होऊन मयत . 
विषारी औषध पिऊन फुप्फुसास सूज 
येऊन मयत . 


२४ 


रमेश रंगराव किरोळकर 


२५-५-२०१८ 


२५ 


अनोळखी बेवारस पुरुष 
विठाबाई शंकर वरणे 


२६-७-२०१८ 
रा. सिद्धार्थनगर , वरणे गल्ली, आष्टा, १७-८-२०१८ 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 


पाण्यात पडून बुडून मयत 
पाण्यात पडून बुडून मयत 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४१ 


१५ ९ 


, 


, 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


५ 


६ 


२७ 


बयाम्मा हणमाप्पा इटगी 


३-२-२०१९ 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


४ 

आष्टा पोलीस स्टेशन -- चालू 
रा . खोतमाने मळा, आष्टा , 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली, 
मूळ गाव रा. बमसागर, तालुका रोण, 
जिल्हा गदग , राज्य कर्नाटक . 
रा . चव्हाणवाडी आष्टा , 
तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 
रा. गाताडवाडी, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 

कासेगाव पोलीस स्टेशन 


२८ 


दत्तात्रय संपत माने 


४-३-२०१९ 


अतिदारू पिल्याने लिव्हर खराब होऊन 


मयत . 


२ ९ 


फिरोज इस्माईल आत्तार 


१ - ९ -२०१८ 


विषारी औषध प्राशन केल्याने फुप्फुसाचा 
दाह होऊन मयत . 


१ 


अशोक राजाराम जाखले 


२०-६-२०१७ 


रा . नेर्ले , 

तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


दारूच्या नशेत नैराश्यातून गळफास लावून 
घेऊन गुदमरून मयत . 
पाण्यात पडून बुडून गुदमरून मयत 


२ 


सर्जेराव रामराव पाटील 


२१-३-२०१८ 


३ 


परवीन शब्बीर शेख 


१ ९ - १-२०१८ 


गर्भाशयात अर्भक मृत होऊन फुप्फुसाला 
सूज येऊन मयत . 


४ 


बाजीराव रामचंद्र पाटील 


१-१-२०१९ 


फुप्फुसाला सूज आल्याने हृदयक्रिया बंद 
पडून मयत . 


५ 


रसिका रविंद्र मस्कर 


१७-११-२०१७ 


हृदयक्रिया बंद पडून मयत 


६ 


उदय शिवाजी ढेकळे 


१-१-२०१९ 


अतिमद्यपान करून यकृत निकामी होऊन 


मयत . 


७ 


रेखा रामचंद्र जाधव 


रा . बाजारवाडी , आष्टा , 
तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 
रा . मंदेवाल , तालुका जवरगी , 
जिल्हा गुलबर्गा, सध्या रा . कासेगाव , 
तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 
रा . शेणे , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 
रा . काळमवाडी, 

तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 
रा . नेर्ले, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 
रा . काळमवाडी, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 
रा . नेर्ले, तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 
रा . कासेगाव , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 
मूळ रा . गेवराई , जिल्हा बीड, 
सध्या रा . वाटेगाव, 
तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 
रा . येवलेवाडी, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 
रा . वंजारवाडी, तालुका-जिल्हा बीड . 


११-११-२०१७ 


हृदयक्रिया बंद पडून मयत 


- 


८ 


१२-४-२०१८ 


ऐश्वर्या ऊर्फ सोनाली 
माणिकराव पाटील . 


गळफास लावून घेऊन मयत 


विकास राजाराम डबाले 


or 


हार्टअटॅकने मयत 


३-१-२०१९ 


१० 


रशीद गुलाब शेख 


१०-११-२०१८ 


पाण्यात पडून बुडून मयत . 


११ 


अजय आनंदा जगताप 


४-११-२०१८ 


हृदयात रक्ताची गुठळी होऊन मयत 


१२ 


जालींदर नामदेवा झांजुरणे 


१४-११-२०१८ 


विषारी औषध सेवन केलेने मयत . 


नागेश पाटील, 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
वाळवा विभाग , 

इस्लामपूर . 


इस्लामपूर, २ मे २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


